पुणे विद्यापीठ कला व ललितकला विद्याशाखांतर्गत संस्कृत 
विषयात पीएच.डी. (विद्यावाचस्पती ) पदवी परीक्षेसाठी 
सादर केलेला शोधप्रबंध 


गै. विषय + 
““कवींद्र परमानंदकृत 'शिवभारतम्‌” - एक चिकित्सक अध्ययन'' 


* अभ्यासक +६ 


कु. भोसले वृषाली मधुकर 
संस्कृत-प्राकृत भाषा विभाग, 
पुणे विद्यापीठ, पुणे-०७ 


* मार्गदर्शिका 4६ 


डॉ.राजश्री रा. मोहाडीकर 
अधिव्याख्याता, 
संस्कृत-प्राकृत भाषा विभाग, 
पुणे विद्यापीठ, पुणे-०७ 


२००९ 


प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते, की कु. भोसले वृषाली मधुकर यांनी पीएच.डी. 
(संस्कृत) पदवीसाठी 'कवींद्र परमानंदकृत शिवभारतम्‌ - एक चिकित्सक अध्ययन" हा 
शोधप्रबंध माझ्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केला आहे. प्रबंधासाठी त्यांनी ज्या संदर्भसाहित्याचा 
उपयोग केला, त्याची यथायोग्य नोंद प्रबंधात केली आहे. 

हे संशोधन पूर्णपणे नवीन असून प्रस्तुत प्रबंध यापूर्वी इतर कोणत्याही विद्यापीठात 


पीएच.डी. पदवीसाठी सादर करण्यात आलेला नाही. 


ठिकाण - पुणे विद्यापीठ, पुणे २००९. 


दिनांक - 30 एप्रिं 2००९ मार्गदर्शिका 


08७८१८१ 
डॉ. राजश्री राजन मोहाडीकर 
(अधिव्याख्याता) 
संस्कृत-प्राकृत भाषा विभाग, 
पुणे विद्यापीठ, पुणे-०७ 


_ व्याख्याता 
. सस्कृत-प्राकृत विभाग 
` ` पुणे विद्यापीठ, पुणे-४११००७. ` 


प्रतिज्ञापत्र 


मी, कु. भोसले वृषाली मधुकर प्रतिज्ञापूर्वक निवेदन करते, की पुणे 
विद्यापीठाच्या कला शाखेअंतर्गत पीएच.डी. (संस्कृत) पदवीसाठी मी 'कवींद्र 
परमानंदकृत “शिवभारतम्‌'-एक चिकित्सक अध्ययन” या विषयावर सादर केलेला 
शोधप्रबंध हा माझ्याच अध्यापनाचा परिपाक आहे. 

हा शोधप्रबंध मी संपूर्ण स्वतंत्रपणे लिहिलेला असून; त्याचा कोणताही भाग मी 
अन्यत्र कोठेही कोणत्याही परीक्षेसाठी सादर केलेला नाही. 


ठिकाण पुणे विद्यापीठ, पुणे २००९. 
दिनांक - 3० प्रेत 2.00, संशोधक 


< MST | 
कु. भोसले वृषाली मधुकर 


त्रणजिँक्ा 


पदव्युत्तर शिक्षणाचा एक टप्पा पार पाडल्यावर संशोधनक्षेत्रात काम करण्याची इच्छा 
मनात निर्माण झाली. तेव्हा या पायवाटेवर सर्वप्रथम आधार व प्रोत्साहन मिळाले, ते 
डॉ. राजश्री मोहाडीकर यांजकडून. ज्यांनी माझ्या मनात नवा विश्वास रुजवला. माझ्या 
संशोधनाच्या वाटचालीत सर्वतोपरी सहाय्य करणाऱ्या मार्गदर्शक त्यांच्या रूपाने मला 
लाभल्या. या संशोधनविषयाच्या प्रत्येक पैलूवर सर्वांगीण दृटिंकोनातून प्रकाश टाकण्यासाठी 


त्यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. या गुरुक्रणातून मी जन्मभर उतराई होऊ शकणार नाही. 


आपले जीवन म्हणजे शिवचरित्राच्या यज्ञातील 'समिधा' मानून हा यज्ञ ज्यांनी चेतवत 
ठेवला, अशा आदरणीय श्री. ग. भा. मेहंदळे सरांचे मार्गदर्शन लाभणे हाच माझ्यासाठी 
आयुष्यभराचा अमूल्य ठेवा सिद्ध होणार आहे. अशा गंभीर प्रकृतीच्या संशोधकाने 
माझ्यासाठी आवर्जून वेळ काढावा आणि मला त्यांच्या शिष्यत्वासाठी पात्र समजावे 


ह्याकरिता आभार व्यक्‍त करण्यास माझी शब्दसंपदा अपुरी पडते. 


माझ्या आजोळी अमरावती येथे विदर्भ महाविद्यालयात स्नातक स्तरावरिल शिक्षण घेत 
असताना ज्यांनी माझ्या मनात संस्कृत विषयातील उच्च शिक्षण पुणे विद्यापीठात घेण्याचे 
ठसविले ते माझे गुरू प्रा. डॉ. दिवाकर मोहंती (सध्या पुणे विद्यापीठ येथे कार्यरत) व प्रा. 
मंजूषा कुलकर्णी (सध्या औरंगाबाद शासकीय महाविद्यालयात कार्यरत) हे दोघे माझ्या 


शैक्षणिक वाटचालीत दीपस्तंभ ठरले. 


संस्कृत-प्राकृत भाषा विभागप्रमुख प्रा. डॉ. कांचन मांडे, पाली भाषा विभागप्रमुख प्रा. 
डॉ. महेश देवकर, संस्कृत प्रगत अध्ययन केंद्राचे संचालक प्रा. डॉ. बी. के. दलाई या सर्वांनी 
माझ्या संशोधनकार्यात उपयुक्त ठरलेली प्रशासकीय मदत, अर्थाजनाच्या संधी उपलब्ध 


करणे आणि नैतिक पाठबळ देण्यास चाकोरी सोडून मदत केली. 


शिवाय प्रा. डॉ. शैलजा कात्रे, प्रा. डॉ. जयंती त्रिपाठी, श्री. उज्चलकुमार, डॉ. अनघा 
जोशी, डॉ. मुग्धा गाडगीळ, डॉ. मंजूश्री देशपांडे या सगळ्यांनीच वेळोवेळी मला मार्गदर्शन 
केले. ज्यामुळे माझे संशोधनकार्य सुकर झाले. 

संशोधनाच्या या प्रवासाचे साक्षीदार असलेले व ज्यांच्या सततच्या प्रोत्साहनामुळे आणि 
समंजस पाठिंब्यामुळे हे संशोधन मी पूर्ण करू शकले ते माझे तीर्थरूप श्री. मधुकर भोसले व 
आई सौ. मंगला भोसले ही दोघे माझ्या महाविद्यालयीन शिक्षणापासून ते संशोधनकार्यापर्यंत 
प्रत्येक वेळी माझ्या परगावी शिक्षण घेण्याच्या निर्णयामागे खंबीरपणे उभे राहिले. त्यांच्या 
बळकट पाठिंब्यावरच मी विविध अडथळे पार करू शकले. मुलींबाबत पुरोगामी दृष्टिकोन 
राखणारे माझ्या आईवडिलांसारखे पालक सर्वच मुलींना लाभो, अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना 
करते. 

आईवडिलांच्या बरोबरीनेच माझे इतर कुटुंबीय, माझ्या आजोळचे अमरावतीचे आप्तेष्ट 
यांनी मला वेळोवेळी प्रोत्साहित केले. त्यात विशेष उल्लेख करायचा झाल्यास माझे मामा 
श्री. गजानन देशमुख, माझे भाऊ श्री. रोहन भोसले, वहिनी अँड. सौ. तारकेश्वरी भोसले, 
प्रा. डॉ. राहुल हांडे, प्रा. विद्या हांडे, श्री. चेतन देशमुख यांच्या उस्फूर्त सहकार्यामुळे मी हे 


कार्य पूर्णत्वाला नेऊ शकले. 


माझ्यातील सर्जनशीलतेला उद्युक्त करणाऱ्या आणि ह्या संशोधनकार्यासाठी अतिरिक्त 
उर्जा निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरलेल्या माझ्या जीवलग मित्र-मैत्रिणींचा सहवास आणि 
सहकार्याशिवाय हे 'शिवधनुष्य' मी उचलू शकले नसते. ते म्हणजे श्री. धनंजय भामरे, 
प्रा. सचिन पडघन, डॉ. बालाजी गव्हाळे, प्रा. धर्मवीर बारसोळे, प्रा. बोशुधा बन्दोपाध्याय, 
श्री. उत्कर्ष जैन, श्री. अजय भामरे, श्री. हरी पालवे, श्री. बन्सी लव्हाळे, रोहिणी, श्री. भव 
शर्मा, दीपाली, शिल्पा पाटील, अश्विनी, अस्मिता या सर्वाचे साहाय्य माझ्यासाठी फार 


महत्त्वपूर्ण ठरले. 


संशोधनासाठी संदर्भग्रंथ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल संस्कृत प्रगत अध्ययन केंद्र, जयकर 
ग्रंथालय, पुणे विद्यापीठ, आनंदाश्रम, पुणे, भारत इतिहास संशोधन मंडळ, पुणे तसेच प्रताप 
कॉलेज, अमळनेर या संस्थांमधील सर्व कर्मचारी वर्ग व ग्रंथालय विभाग यांचे मी विशेष आभारी 
आहे. 

या संशोधनकार्यास आर्थिक पाठबळ मिळाले ते इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्ट्रॉरिकल रिसर्च 
(CHR) या संस्थेने देऊ केलेल्या शिष्यवृत्तीमुळे. ह्या शिष्यवृत्तीमुळे मला केवळ आर्थिक 
पाठबळ मिळाले; इतकेच नव्हे तर [पार सारख्या संस्थेशी सन्मानपूर्वक जोडले गेल्यामुळे 
संशोधन कार्य आणि एकूणच जीवनविषयक आत्मविश्वास उंचावला. त्यापूर्वी वर्ष २००७ 
करिता पुणे विद्यापीठाने मला शिष्यवृत्ती देऊन उपकृत केले. त्यासाठी [“ारे आणि पुणे 
विद्यापीठ दोघांचीही मी शतश: आभारी आहे. 


प्रस्तुत प्रबंधाच्या संस्कृत-मराठी हस्तलिखिताची संगणकीकृत प्रत तयार करण्याचे अवघड 
काम क्लिक कॉम्प्युटरचे श्री रविकांत जारे (अमरावती) यांनी अत्यंत कमी कालावधीत पार 
पाडले. त्याबद्दल मी त्यांची विशेष आभारी आहे. 


वृषाली मधुकर भोसले 


अनुक्रमणिका 


अर्पण पत्रिका 
प्रमाणपत्र 
प्रतिज्ञापत्र 
क्रणनिर्देश 


ग्रंथसंक्षेप 


प्रस्तावना 
अ) ग्रंथाविषयी विस्तृत विवेचन 

आ) ग्रंथकाराची माहिती 

प्रकरण १ले 

छत्रपती शिवाजीमहाराज व त्यांचे पूर्वज 


अ) छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या पूर्वजांचे चरित्र 
शहाजीराजे व त्यांचे आप्तस्वकीय) 


आ) छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे चरित्र 
प्रकरण २ रे 
शिवकालीन सांस्कृतिक जीवन 
अ) सामाजिक परिस्थिती 
आ) धार्मिक परिस्थिती 
इ) राजकीय परिस्थिती 
प्रकरण ३ रे 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांची राजकीय कारकीर्द 
नकाशा क्र. १ : जावळी 


नकाशा क्र. २: अफजलखानवधानंतरची मोहीम 


(मालोजीराजे, 


प्रकरण ४ थे 

कवींद्र परमानंदकृत 'शिवभारतम्‌' या ग्रंथाचे ऐतिहासिक महत्त्व १४०-१६५ 
अ) समकालीन कवीने लिहिलेला ग्रंथ 

आ) “शिवभारतम्‌' - ऐतिहासिक महाकाव्य | 

नकाशा क्र. ३ : पाच परगणे आणि बारा मावळ 


प्रकरण ५ वे 
काव्यशास्त्रदृष्ट्या 'शिवभारतमू' या ग्रंथाचे महत्त्व १६६-२४८ 
अ) 'शिवभारतम्‌” - एक अनुपुराण 


आ) शिवभारतम्‌' - एक महाकाव्य 


इ) 'शिवभारतम्‌' - काव्यशास्त्रदृष्ट्या सौंदर्य 


२५५-२६३ 


प्रस्तावना : 


छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या जन्मापूर्वी सुमारे सव्वातीनशे वर्षे श्रीमद्भगवद्गीतेचा भावार्थ 
ज्ञानेश्‍वरांनी आपल्या रसाळ व काव्यमय वाणीने मराठी भाषेतून महाराष्ट्राला सांगितला. त्यांच्या 
ज्ञानेश्वरीचा प्रसार होतो न होतो तोच महाराष्ट्रावर मुसलमानी अमलाची काळरात्र पसरली. महाराष्ट्राला 
या भीषण संकटातून सोडवण्याची जबाबदारी छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी वयाच्या अवघ्या १४-१५ 
व्या वर्षीच आपल्या खांद्यावर घेतली. अशा या विलक्षण बुद्धी, कार्यतत्परता, चातुर्य इत्यादी अनेक 
गुणांचा संगम असलेल्या या महापुरुषाच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल केवळ भारतीयांनाच नव्हे; तर 
परकीयांनासुद्धा आजही अतिशय आकर्षण आहे. त्यांचे कर्तृत्व सर्वांच्या मनाला भुरळ पाडणारे आहे. 
त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आजच्या तरूणांसाठी स्फूर्तिदायक ठरलेले आहे. आजतागायत शिवाजीमहाराजांवर 
अनेक प्रकारचे वाड्मय प्रसिद्ध झाले; त्यात कादंबऱ्या, पुस्तके, नाटके, बखरी इत्यादी साहित्याचा 
समावेश आहे. परंतु, इतके विशाल साहित्य जरी छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या जीवनावर उपलब्ध 
असले, तरी त्यांच्या प्रत्येक साहित्यकृतीत शिवाजीमहाराजांच्या आयुष्यात घडलेल्या प्रसंगाच्या 
वर्णनाबाबत तफावत जाणवते. उदा. शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख, शिवभारतम्‌ व जेधे शकावली 


मध्ये १९ फेब्रुवारी १६३०; तर सरकारी पाठ्यपुस्तकामध्ये ७ एप्रिल १६२७, अशी दिलेली आहे. 


अशा वेळी नेमका कोणत्या साहित्यकृतीवर विश्वास ठेवावा हे कळत नाही. दुर्दैवाने आपण 
स्वत:लाही व भावी पिढीलाही चुकीच्या इतिहासात रमवतो. यासाठी ऐतिहासिक लेखनाला फार महत्त्व 
आहे. कोणत्याही ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास करायचा असेल किंवा तत्कालीन इतिहास जाणून . 
घ्यायचा असेल तर त्या व्यक्तिमत्त्वाचे समकालीन कवीने किंवा लेखकाने लिहिलेले वाड्मय शोधून 
काढणे हेही फार मोठे संशोधनाचे कार्य आहे. 

संस्कृत साहित्यात आजतागायत अनेक वेगवेगळ्या विषयांवर लिखाण झालेले आहे. पुराणे, 


धार्मिक चरित्रकथा व अर्वाचीन इतिहास हा संस्कृत वाङ्मयनिर्मितीचा प्रमुख आधार राहिला आहे. 


प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌/ हा ग्रंथ अर्वाचीन इतिहास या साहित्यप्रकारात मोडतो. श्री. के. ना. वाटवे यांनी 


“संस्कृत काव्याचे पंचप्राण“ या आपल्या पुस्तकाच्या प्रास्ताविकातही 'शिवभारतम्‌” हा ग्रंथ अर्वाचीन 


ऐतिहासिक काव्यप्रकारात मोडतो, असे सांगितलेले आहे. 


ज्यांना ऐतिहासिक असे प्रमाणसिद्ध पुराव्यांवरून म्हणता येईल अशा राजवर्णनांची महाकाव्ये 
अकराव्या शतकापर्यंत उपलंब्ध नाहीत. कालिदासाने गुप्तांचा ध्वनित उल्लेख केला असे मानले तरी 
कालिदासाच्या काव्यांना ऐतिहासिक काव्ये म्हणणे योग्य होणार नाही. बाणाने “हर्षचरित” लिहिले; पण | 
तंत्रदृष्ट्या ते महाकाव्य नाही. म्हणून अशा महाकाव्यनिर्मितीच्या प्रयत्नांचा आरंभ मुंजराजाच्या दरबारी 


कवी पद्मगुप्त (परिमल कालिदास) यानेच केला, असे मानले पाहिजे. 


माळव्याच्या सिंधुराजाच्या खऱ्याखुऱ्या ऐतिहासिक चरित्रावर पद्मगुप्त यांनी 
“नवसाहसाङ्कचरित' या नावाच्या अठरा सर्गाचे महाकाव्य रचिले आहे. (११ वे शतक) यानंतरच्या 
काळातील पुढील काही काव्ये उल्लेखनीय आहेत. उदा. कल्याणचा चालुक्य राजा त्रिभुवनमल्ल (सहावा 
विक्रमादित्य) याच्यावर काश्मिरी कवी बिल्हण याने रचलेले अठरा सर्गाचे 'विक्रमाङ्कदेवचरित' ( ११ वे 
शतक उत्तरार्ध), अनहिलवाडचा चालुक्यराजा कुमारपाल याच्या चरित्रावर हेमचंद्राने लिहिलेले 
अठ्ठावीस सर्गांचे (वीस सर्ग संस्कृत व आठ प्राकृत), 'कुमारपालचरित” (१२ वे शतक उत्तरार्ध), 
कोणी अज्ञात काश्मिरी कवीने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या शौर्यकथांवर लिहिलेले 'पृथ्वीराजविजय' 
(१२ व्या शतकाचा शेवट) व चव्हाणकुलातील प्रतापी हम्मीर यांच्या पराक्रमावार न्यायचंद्राने रचलेले 


१४ सर्गांचे 'हम्मीर महाकाव्य’ (१४ वे शतक) 


अर्वाचीन ऐतिहासिक राजांवर महाकाव्ये लिहिण्याची पद्धत सर्व प्रांतातून आजही चालू आहे. 
महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे तर राजाराममहाराजांच्या चरित्रावर केशवपंडितविरचित “राजारामचरित' व 
अहल्याबाई होळकर या पुण्यचरित राज्ञीवर कै. भागवतशास्त्री यांनी इ.स. १९३७ मध्ये लिहिलेले 
सतरा सर्गाचे 'अहल्याचरितम्‌', सत्यवतशास्त्री यांनीही इंदिरा गांधीवर एक संस्कृत काव्य रचले आहे. 
संस्कृत साहित्यामध्ये छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आधारित जे उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ 
आहेत, त्यात जयरामकृत 'पर्णालपर्वतग्रहणाख्यानम्‌', रघुनाथपंडितकृत 'राजव्यवहारकोश', वर्णेकर 


लिखित 'शिवराज्योदय' यांसारखे काही ग्रंथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इत्यादी दृष्टिकोनातून अत्यंत 


महत्त्वाचे आहेत. पण, त्या सर्व ग्रंथांमध्ये कवीद्र परमानंदकृत 'शिवभारतम्‌' या ग्रंथाचे स्थान अधिक 
महत्त्वाचे आहे. 'शिवभारतम्‌” हे एक काव्य असल्याने त्यात अतिशयोक्ती असण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही, असे असले तरी ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्य आणि महत्त्वाची माहितीसुद्धा त्यामध्ये 
सापडते. कारण "शिवभारतम्‌' चे लेखक कवीन्द्र परमानंद हे छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे एक श्रेष्ठ 
सहकारी होते. विशेष म्हणजे तत्कालीन विद्व्जनांमध्ये अत्यंत सन्मान्य व्यक्ती म्हणून ओळखले जात 
असल्याने शिवचरित्रविषयक ग्रंथांमध्ये त्यांच्या ग्रंथाचे महत्त असाधारण आहे. ऐतिहासिक पत्रांमध्ये 
ज्या शिवकालीन सन्माननीय पंडितांची नामावली आढळते त्यात कवीद्र परमानंद यांचाही उल्लेख 
आढळतो. 

“'गागाभट्टस्त्वनूचानो निगमागमवित्तम: । 

सभायां शुशुभे राज्ञ: सुधर्माया यथागुरु: ॥ 

दीक्षित: शितिकण्ठश्च रघुनाथो बुधाधिप: । 

कवीन्द्र: परमानन्दो महादेवश्च पण्डित: ॥'“' 

कवीद्र परमानंदकृत 'शिवभारतम्‌ हा ग्रंथ छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या वेळी म्हणजे १६ व्या 

शतकात लिहिला. भोसलेवंशीय राजांचे चरित्र कथन करणारे 'शिवभारतम्‌' हे एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक 
महाकाव्य आहे. मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा सघर्ष महाराष्ट्रात छत्रपती 
शिवाजीमहाराज व मोगल यांच्यात घडला. हा कालखंड ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत धकाधकीचा व 
अनेक राजकीय घटनांनी युक्त आहे. याचेच प्रतिबिंब “शिवभारतम्‌' या ग्रंथात आपल्याला दिसून येते. 
कवींद्र परमानंद यांनी या ग्रंथास 'अनुपुराण” असे नाव दिले आहे. परंतु अनुपुराणाची म्हणून अशी 
व्याख्या कोठे आढळत नाही. अनेक संस्कृत विद्वानांशी 'अनुपुराण' या विषयावर चर्चा केली तेव्हा 
अनुपुराण म्हणजे “कमी प्रतीचे पुराण" एवढीच माहिती मिळाली. श्री. दिवेकरांनी हा ग्रंथ संपादित 
करताना या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे, की पुराण व उपपुराणांची संख्या मर्यादित असल्याने 
कवीने याला 'अनुपुराण' हे नाव दिलेले असावे. परंतु, दिवेकरांनी या ग्रंथाला 'शिवभारतम्‌' हे नाव 
दिलेले आहे. कारण महाभारताप्रमाणे, विविध विषयांचे व प्रसंगाचे प्रभावी वर्णन, राजनीतीसाराख्या 


गहन विषयांचा अंतर्भाव आणि शिवाजीमहाराजांसारख्या तेजस्वी, अलौकिक महापुरुषांचे चरित्र या 


रे 


सर्व गोष्टींमुळे 'शिवभारतम्‌' हा ग्रंथ महाकाव्याच्याच योग्यतेचा आहे, असे कवीन्द्र परमानंदांना वाटत 
असावे, असे श्री. दिवेकरांनी 'शिवभारतम्‌ या ग्रंथाच्या उपोद्घातात म्हटले आहे." संस्कृत पंडित 
डॉ. के. ना. वाटवे यांनीही आपल्या “संस्कृत काव्याचे पंचप्राण” या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत कवीन्द्र 
परमानंदकृत ग्रंथाचा उल्लेख 'शिवभारतम्‌” असाच केला आहे. तसेच, श्री. ग. भा. मेहंदळे यांनीही 
आपल्या “श्री राजा शिवछत्रपती” या ग्रंथातही 'शिवभारतम्‌ असाच उल्लेख केलेला आहे. अशाप्रकारे 
'अनुपुराण' या नावापेक्षा 'शिवभारतम्‌' या नावानेच प्रस्तुत ग्रंथ प्रसिद्ध असल्याने प्रस्तुत 
शोधप्रबंधाच्या शीर्षकातही 'अनुपुराण' न म्हणता “शिवभारतम्‌' असाच उल्लेख केलेला आहे. 
'शिवभारतम्‌' या ग्रंथाचा एक पुराण व एक महाकाव्य या दोन्ही दृष्टिकोनातून प्रस्तुत प्रबंधात अभ्यास 
केलेला आहे. 


थोडक्यात, महाकाव्याचे महाकाव्यत्व त्याच्या महान आकारामध्ये असतेच; पण त्याचा 
'आशय' आणि 'विषयही' तसाच महान असावा लागतो. “विशालता”, 'भव्योदात्तता', 'दीर्घता”, 


“निवेदनपरता” आणि 'वस्तुनिष्ठता' हे त्याचे विशेष गुण असतात. 


अशा गुणांनी महाकाव्य नटलेले असते. महाकाव्याच्या या गुणांचा, लक्षणांचा जास्तीत जास्त 
वापर करून रचलेले 'शिवभारतम्‌ हे महाकाव्य पंधराव्या-सोळाव्या शतकात रचलेले आहे. वास्तविक 
पूर्वीपासूनच यवनांनी हिंदुस्थानावर आधिपत्य गाजविण्यास सुरुवात केली होती. फारसी, उर्दू अशा 
परकीय भाषा प्रभुत्व गाजवू लागल्या होत्या. अशा बिकट परिस्थितीमध्येही काही विद्वान साहित्यिक 
आपली संस्कृती, भाषा टिकविण्याचीच नव्हे; तर समृद्ध करण्याची धडपड करीत होते. त्यापैकीच 
कवींद्र परमानंद हे एक होत. ऐतिहासिक कथन असे 'शिवभारतम्‌” या महाकाव्याचे स्वरूप असल, तरी 
कवीन्द्र परमानंदांच्या साहित्यसंपदेची जोड मिळून ते काव्यसौदर्यानेही नटलेले आहे. त्यामुळे कवींद्र 
परमानंद यांची माहिती या काव्याला सखोल अभ्यास करण्यापूर्वी घेणे क्रमप्राप्त ठरलेली आहे. 

“शिवभारतम्‌' या ग्रंथात मालोजीराजे, शहाजीराजे, इतर पराक्रमी भोसलेवंशीय वीर, तसेच 


जिजाबाई यांच्या पराक्रमांची गाथा आहे. छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाचे विविध 


पैलूही आपल्याला या ग्रंथात आढळून येतात; तसेच राजांचे राजकीय कौशल्यही येथे विविध 


घटनांमधून कवीने अतिशय योग्यरीतीने मांडलेले दिसून येते. छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या 
जन्मापासूनची हकीकत प्रस्तुत ग्रंथात दिलेली आहे; तर शिवाजीमहाराजांनी कोकणात स्वारी करून 
कोकण जिंकले. इथपर्यंतचा इतिहास या ग्रंथात आलेला आहे. छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा संपूर्ण 
इतिहास प्रस्तुत ग्रंथात आलेला नाही. या ग्रंथाचे एकूण बत्तीस अध्याय असून शेवटच्या अध्यायात 
नऊच श्लोक आहेत. त्यामुळे उरलेले काव्य एकतर काही कारणास्तव कवी लिहू शकले नाही; किंवा ते 
गहाळ झाले असावे. परंतु थोडा का असेना,या ग्रंथामुळे विश्वसनीय इतिहास जगासमोर मांडायला 


फार मोठी मदत झालेली आहे. 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या वेळेची राजकीय परिस्थिती अतिशय प्रतिकूल होती. तरीही 


अशा कठीण परिस्थितीत महाराजांनी मोगलांशी झुंज देऊन महाराष्ट्रात आपली सत्ता प्रस्थापित केली, 
हा इतिहास खरोखर रोमांचकारी व उत्कंठावर्धक आहे. कवीन्द्र परमानंद हे शिवाजीमहाराजांना 
समकालीन असल्यामुळे त्यांनी तत्कालीन राजकीय परिस्थितीचे जिवंत चित्रण 'शिवभारतम्‌” या 


ग्रंथात केलेले दिसून येते. म्हणूनच या ग्रंथाचा सर्वांगीण अभ्यास करण्याचे ठरविले. 


ग्रंथाविषयी विस्तृत विवेचन : 


कवीन्द्र परमानन्द यांचे संपूर्ण नाव “परमानन्द गोविन्द नेवासकर” होते. यावरून आपणास 
असे दिसते की, मूळ ग्रंथात त्यांना निधिवासकर असे म्हटले आहे. निधिवासकर म्हणजेच नेवासकर! 
नगर जिल्ह्यामधील नेवासे नावाचे हे एक गाव आहे. एकवीरा यांची कुलदेवता. त्यांचा आणि 
शिवाजीमहाराजांचा संबंध केव्हापासून आला, याची नक्की तारीख माहीत नाही; पण असा अंदाज आहे, 
की शिवाजीमहाराजांच्या बालपणापासूनच परमानंदांचा आणि भोसले घराण्याचा संबंध असावा. 
(बहुदा इ. स. १६३५ चे पुढे) कारण ते आपल्या संपूर्ण लेखनात जे बारकावे देतात ते इतके 
विश्वसनीय आहेत की इतक्या बारकाव्यानिशी लिहिणारा हा मनुष्य जास्त जवळचा संबंध आल्याखेरीज 


इतके अचूक लिहू शकणार नाही. महाराजांच्या जन्माची तिथी त्यांनी अगदी बरोबर दिलेली आहे. 


महाराजांचे चरित्र लिहिण्याआधीचा कालखंड त्यांनी फारच तपशिलात आणि . चांगल्या 
पद्धतीने दिला आहे. ते स्वत: संस्कृतचे उत्तम पंडित होते. तसेच चांगल्या रीतीने कथन करणारे, सत्य 
सांगणारे आणि वाचनीय होईल अशा चांगल्या परिणामकारक भाषेमध्ये काव्य करणारे कवी परमानंद 
नक्कीच होते. त्यांनी दिलेला तपशील हा इतिहासाचा आहे. 'शिवभारतम्‌'हे लिहिलेले 
शिवाजीमहाराजांचे चरित्र आहे हे वास्तविक समाजाला माहीत होते; पण लोकांनी ते उघडून पाहिले 
नाही. एक जर्मन कॅटलॉगमध्ये 'शिवभारतम्‌'चा एका जर्मन स्कॉलरने उल्लेख केला आहे. पण, लोक 
असे समजत आले की हे बहुतेक पौराणिक पद्धतीने शिवपार्वती, गणपती कार्तिकेय यांचे पौराणिक 
आख्यान असावे; कारण सुरुवातीलाच त्याला 'अनुपुराण' असे म्हटले आहे आणि जो तपशील 
सुरुवातीपासून येतो, तो पौराणिक पद्धतीने दिला आहे. त्यामुळे ते पौराणिक काव्य आहे या समजुतीने 
लोकांनी ते बाजूला ठेवले असावे. कल्याणचे एक इतिहास संशोधक श्री. स. म. दिवेकर हे स्वत: 
तंजावरला गेले तेव्हा तेथील सरस्वती महालामध्ये त्यांना हे अनुपुराण दिसून आले. त्यावेळी त्यांच्या 
असे लक्षात आले, की यामध्ये अर्वाचीन इतिहासाची माहिती आहे. त्यात अफजलखान, 
शाहिस्तेखान, औरंगजेब, शिवाजीमहाराज, शहाजीराजे, जिजाऊ यांचा उल्लेख आहे. तेव्हा त्यांच्या 


मनात कुतूहल निर्माण झाले, की हे काहीतरी वेगळे आहे आणि ते खरोखरच वेगळे होते! 


'चरितं शिवराजस्य भरतस्येव भारतम्‌ । प्रणिपत्य प्रवक्ष्यामि, महाराजस्य धीमतः।'` 
असा संकल्प सोडून कवीन्द्रांनी शिवाजीमहाराजांचे चरित्र संस्कृतमध्ये लिहिण्यास सुरुवात केली. त्या 
काळात गद्यपेक्षा पद्य लिहिण्यास जास्त मान्यता होती; कारण ते आखीव, रेखीव, बांधीव लिहिले जात 
असे. गद्य लिहिले तर चार शब्द अलीकडे आले काय अन्‌ पलीकडे गेले काय, एखादे प्रकरण गाळले, 
वगळले, खोडले तरी त्याला फारसे महत्त्व दिले जात नव्हते. पण कविता रूपाने केले की ते एखादी बाज 
विणावी किंवा पाळणा विणावा, तसे त्यातले जे कथन आहे ते बांधीव, रेखीव व्हायचे. या दृष्टीने 
गतकालामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे विषय गणित, वैद्यकशास्तरेसुद्धा काव्यात सांगितले गेले आहेत. भारतीय 
इतिहासातील वेदवाड्मयापासून रामायण, महाभारत ते शिवभारतापर्यंतचा भाग बहुसंख्य कवींनी 
काव्यबद्ध केला आहे. काव्यमय करण्यात हेतू हा, की कोणी घुसखोरी करू नये व आपल्या पदरचे 
त्यात काही घालू नये, असा होता. कारण, इमारत बांधावी तसे काव्यरचनेने तो विषय बांधला की 
त्याच्या वाट्याला सहसा कोणी जात नसे. हल्ली जी घुसखोरी वाङ्मयात होते ती होऊ नये असा विचार 
इतिहास काव्यात सांगण्यात दिसतो आणि तो परमानंदांनी आपल्या काव्यमय इतिहास लिहिण्यात 
केला. मग स्वाभाविकपणे त्याला थोडे पौराणिक स्वरूप येते; तसे ते शिवभारतम्‌लाही आलेले आहे. 
शिवभारतम्‌मध्ये शिवाजीमहाराजांना त्यांनी “विष्णूचा अवतार” म्हटलेले आहे; आणि पौराणिक 
पद्धतीने ते समग्र कथन केलेले आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे लोकांना असे वाटते की हे भाकडकथांनी 
भरलेले आहे. चमत्कार, अद्भुतता हे त्यात नक्की असणार; पण तो इतिहास नव्हे. आपण 
शिवभारतम्‌चा तौलनिक अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते, की जेथे शकावलीसारख्या कागदपत्रांतून 
जी माहिती आपल्याला मिळते, तशीच माहिती हा परमानंद कवी शिवभारतम्मध्ये लिहितो, त्यामुळे तो 
एक साधनग्रंथ बनला गेला आहे. त्याचप्रमाणे शिवभारतममध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आढळून येते ती 
अशी, शाहिस्तेखानाबरोबर असलेल्या सर्व सरदारांची, योदध्यांची नावे व त्यांचा अनुक्रम हा 
ज्याप्रमाणे अस्सल फारसी कागदपत्रात आढळतो; त्याचप्रमाणे शिवभारतम्मध्येही मिळतो. पन्नासहून 
अधिक नावांचा अनुक्रम जुळणे हा काही योगायोग नव्हे, तर ह्या ग्रंथाच्या खरेपणाचे ते निदर्शक आहे. 
म्हणूनच अपूर्ण असला तरीही शिवभारतम्‌ हे एक अचूक इतिहास संशोधनाचे योग्य साधन आहे. ह्यात 
काही शंकाच नाही. 'शिवभारतम्‌' हे नांव श्री. स. म. दिवेकारांनी दिले आहे. ते त्यास अनुरूप असावे 


७ 


म्हणून दिले आहे. जी माहिती आपल्याला शिवभारतम्‌मधून मिळते ती विश्वसनीय आधारपूर्ण अशी 
आहे. महाराजांच्या जन्माच्या वेळची हकीकत, महाराजांचे बालपण, शहाजीराजांचे कर्तृत्व किंवा 
अफजलखान प्रकरण हे प्रसंग त्यांच्या लेखणीतून अशाप्रकारे उतरले आहेत की वाचल्याबरोबर त्यांची 
विशवसर्गियता सिद्ध होते. पण याच्यातील महत्त्वाचा भाग आहे तो शिवचरित्राकडे आपण पाहतो, तो 
प्रेरक इतिहास या नात्याने. ही महाराजांच्या चरित्रातली अद्भुतता आहे. त्यानी गाजविलेले पराक्रम, 
त्यांनी केलेली राजकारणं या सगळ्या गोष्टीकडे आपण प्रेरक इतिहास किंवा प्रेरक नाट्यमय, काव्यमय 
असं जीवनचरित्र म्हणून पाहतो. त्यामुळे शिवभारतम्‌वर एखादा रसिक जर भाळला तर त्यात आश्चर्य 
काय? त्यात त्याला दुहेरी आनंद मिळतो. एक म्हणजे काव्य आणि दुसरे म्हणजे इतिहास. इतिहासात 
काव्य नक्कीच असते; पण काव्यात इतिहास सापडेलच असं नाही, पण इथे काव्यातही भरपूर इतिहास 
आहे. 

स्वत: परमानंन्दांचा आणि शिवाजीमहाराजांचा सहवास खूप घडला आहे. अफजलखानवध 
प्रकरणी त्यांनी इतकं तपशीलवार वर्णन केलं आहे की जणू त्यावेळी त्यांचे वास्तव्य प्रतापगडावर 
असावे. परमानन्दांचे राहण्याचे ठिकाण तर प्रतापगडापासून पाच कोसावर पोलादपूर या ठिकाणी होते. 
पुढेही परमानंन्द पोलादपूरलाच राहत होते. परमानंन्दांचा मृत्यू कधी झाला याची काहिही माहिती 
उपलब्ध नाही, पण शिवाजीमहाराजानी ज्यावेळी दुसऱ्यांदा पन्हाळगड काबीज केला. (ता. ६ मार्च 
१६७३ फाल्गुन वद्य त्रयोदशी) या दिवसापर्यंत पोलादपूर मध्ये परमानंन्दांचे वास्तव्य होते याविषयी 
शंका नाही, कारण कोंडाजी फर्जन्दने काबीज केलेला पन्हाळगड पाहण्याकरिता स्वत: महाराज ९ 
मार्च १६७३ चैत्र शुद्ध प्रतिपदा या दिवशी रायगडावरून निघाले आणि ते पन्हाळ्याला गेले. जाताना 
त्यांनी परमानंन्दांचा परामर्श घेतला, दर्शन घेतले आणि त्या ठिकाणी त्यांचा गोस्वामी असा उल्लेख 
केलेला आहे. गोस्वामी याचा अर्थ ज्याने इंद्रिये जिंकली आहेत, जो आपल्या इंद्रियांचा स्वामी आहे 
असा होतो. म्हणून परमानंन्दाना लोक संत समजतात. त्यांच्याकडे विद्यार्थी होते. त्यांना ते शिकवत. 
त्यांचा पोलादपूरला मठ आहे. परमानन्दांचा मृत्यू तिथेच घडला. त्यांची समाधीसुद्धा त्या मठातच 


आहे. 


परमानंद, महाराजांबरोबर आग्र्यालाही गेले होते, जातांनाच्या प्रवासात ते महाराजाबरोबर 
होते, येताना मात्र महाराजानी त्यांना योजनापूर्वक आधी परत पाठविले. महाराजांच्या सांगण्यावरून ते 
पुढे निघाले आणि राजस्थानातील दौसा याठिकाणी ते येऊन पोहोचले, तेवढ्यात महाराज आम्याहून 
सुटले. (१० ऑगस्ट १६६६ श्रावणी वद्य द्वादशी) त्यादिवशी परमानन्द दौसा येथे मुक्कामास 
असतांना पुन्हा पकडले गेले. कारण शिवाजीमहाराज पसार झाल्याची बातमी जेव्हा औरंगजेबास 
समजली तेव्हा महाराजांना पकडण्याकरिता सगळीकडे आज्ञा पाठविल्या. त्यामध्ये दौसा या ठिकाणी 
परामानंन्दांना अटक करण्यात आली. मात्र, एक घडले, पकडला गेलेला परमानंन्द पुन्हा दिल्लीत किंवा 
आग्र्यात कैदेत गेला नाही, तर तिथेच त्याला व्यवस्थितरीत्या महाराष्ट्रात पोहोचविण्याची जबाबदारी 
राजपुतांनी पार पाडली. याला कारणीभूत होती रामसिंगाची माणसं. हे राजपुतांनी इतिहासावर व 
विशेषत: शिवचरित्रावर केलेले महान उपकार आहेत असे मानावे लागते. कारण त्यांनी जर 
परमानन्दांना पकडून औरंगजेबाच्या ताब्यात दिले असते तर मात्र औरंगजेबाने परमानन्दांचे काय केले 
असते, हे आज सांगता येत नाही. कदाचित परमानंन्द मारले गेले असते. पण परमानंदांनी मात्र हे 
काव्य लिहिले त्यात ते आग्रा प्रकरणापर्यंत आलेले नाहीत. त्यांनी लिहिलेले चरित्र हे काशिक्षेत्रातील 
ब्राह्मणांपुढे बसून त्यांना कथन केले, अशी कल्पना करून परमानन्दांनी ते लिहिले आहे. तथापी तसे 
घडले असेलच असे वाटत नाही. कारण काशी क्षेत्रात परमानंद जाउन राहिले आणि त्यांनी त्या 
भोवतालच्या पंडितांपुढे हे चरित्र कथन केले असा अधिकृतरीत्या पुरावा उपलब्ध नाही. स्वत: 
परमानन्दांनी मात्र म्हटले आहे की मला काशी क्षेत्रातल्या ब्राह्मणांनी विनंती केली की आम्हाला तुम्ही 
शिवाजीमहाराजांचे चरित्र सांगा, त्याप्रमाणे मी त्यांना सांगतोय व तेच लिहितोय; परंतु कित्येकदा कवी 


कल्पना करतात आणि तसे लिहीत जातात. 


शिवाजीमहाराजांचा आणि परामानंन्दांचा संबंध फार प्रदीर्घ काळ होता, याविषयी शंका नाही. 
इ. स. १६६४ मध्ये महाराजानी काही धार्मिक निर्णय, समस्या, वादविवाद सोडविण्याकरिता 
पंडितांच्या समित्या नेमल्या. गागाभट्टाच्या नेतृत्वाखाली एक दर्शनी समिती संभाजीराजांच्या 
राजापुरात (कोंकण) नेमण्यात आली. त्यात परमानंन्दांचा फार मोठा सहभाग होता. गागाभट्ट, 


गोळवलकर, गोविन्दभट्ट कावळे (राहणार फलटण) अशी ही समिती नेमली. 


एकंदरीत परमानंन्दांचा आणि शिवाजीमहाराजांचा मोठा सहवास होता असे दिसते. त्यामुळे 
परमानंन्दांनी लिहिले 'शिवभारतम्‌” अतिशय विश्वसनीय, माहितीपूर्ण झाले आहे. तरीही त्यातील 
कित्येक गोष्टी खटकतात, त्या म्हणजे दादोजी कोंडदेव, कान्होजी जेधे, बाजी पासलकर 
यांच्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तींचा त्यांच्या समकालीन लेखनात उल्लेखसुद्धा नाही. 

पण, तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक आणि इतर अनेक चांगल्या दर्जाचे योद्धे यांचे उल्लेख मात्र 
शिवभारतम्‌मध्ये विपुल प्रमाणात आढळतात, त्यामुळे इतिहासात नि:संशय चांगली भर पडली आहे. 

श्रीमान छत्रपती शिवाजीमहाराज - एक जागतिक कीर्तीचे अद्वितीय जाणते राजे! भारताचे 
भूषण व महाराष्ट्राचा मानबिंदू. महाराजांच्या बद्दल प्रत्येक मराठी माणसाला अभिमान तर आहेच; 


शिवाय ते प्रत्येकाला 'पितृस्थानी' वाटतात, हे विशेष. 


कवींद्र परमानंदांनी लिहिलेल्या या संस्कृत भोसले चरित्रातून आद्य पुरुष मालोजीराजांपासूनच 
सूर्यवंशीय छत्रपती कुळाचा इतिहास छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या प्रभावली मोहिमेपर्यंतच मिळतो. 
प्रस्तुत शिवभारतम्‌चे पूर्ण उपलब्ध ३२ अध्यायातील, (३२ व्या अध्यायाचे केवळ ९ शलोकच 
उपलब्ध आहेत), प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी 'इति अनुपुराणे सूर्यवंशे 
निधिवासकरकवीद्रपरमानंदप्रकाशितायां शतसाहह्यां संहितायां ----नाम---- अध्यायः! असा 
स्पष्ट उल्लेख आहे. काही ठिकाणी थोडाफार फरकही आहे. म्हणजे या ग्रंथाचे आणखीही बरेच अध्याय 
कवींद्रांनी लिहिलेले असावेत किंवा लिहिण्याचा त्यांचा मानस असावा. दैवाने या ग्रंथाचे ३२ च 
अध्याय उपलब्ध असून शेवटचा अध्याय केवळ ९ “लोकांचाच उरला आहे. यामुळे शिवप्रेमी 


अभ्यासकांची फार निराशा होते. 


हा ग्रंथ कल्याणचे श्री. सदाशिव दिवेकर यांनी तंजावर संग्रहातून मिळवून तो पुण्यातील भा. इ. 
सं. मं.मध्ये वाचून इ. स. १९२७ मध्ये छापला. ग्रंथाला स. म. दिवेकर यांचा उपोद्धात, अनेक ग्रंथांची 
व इंग्लिश, पोर्तुगीज, डच इत्यादी भाषांतील पत्रव्यवहार आधारभूत म्हणून नमूद केले आहेत. ग्रंथात 
मुंबई म्युझियममधील श्री महाराजांचे रंगीत चित्र व रंगीत नकाशेही दिले आहेत. ग्रंथाला म. म. पोतदार 


व आबासाहेब मुजूमदार यांचा पुरस्कार असून इतिहाससंशोधक द. वि.आपटे यांची ग्रंथ-परिचयात्मक 


१० 


साक्षेपी, विद्वत्ताप्रचूर सखोल माहितीपूर्ण अशी पुरी २०० पानांची प्रस्तावना आहे. यावरून या ग्रंथास 
साक्षेपी, विवेचक शिवप्रेमी विद्वानांचे भरभरून हात लागलेले आहेत हे ध्यानी येईल. 


कवींद्रांनी आपले काव्य महाकाव्याच्या नियमांना अनुसरून केलेले आहे. विशेषत: महाकवी 
कालिदास, भारवी, माघ यांच्या काव्यांस अनुलक्षूनच सर्व रचना आहेत. 'शिवभारतम्‌” या नावावरूनच 
व्यासांच्या महाभारत ग्रंथातील कौरव-पांडव व इतर राजे, त्यातील काव्यानुकूल विषय या ग्रंथातही 
आहेतच. 'शिवभारतम्‌”मधील बहुतेक अध्याय युद्धे व लहानमोठ्या चकमकी यांनी हा ग्रंथ परिपूर्ण 
आहे. अथपासून इतिपर्यंत आपण समरप्रसंगच वाचत राहतो, यामुळे या ग्रंथातील भोसले 
राजपुरुषांच्या नशिबी शांततेचा काळ नव्हताच, हे स्पष्ट दिसते. 'रात्रंदिस आम्हां युद्धाचा प्रसंग” हेच 
मालोजी, शहाजी, शिवाजी, जाधवराव, जिजाबाई यांच्या चरित्रातून जाणवते. पुराणकालात ज्याप्रमाणे 
दैत्यांनी देवांना कधीच स्वस्थता मिळू दिली नाही. त्याप्रमाणे शिवभारतम्‌मधील मराठी राजपुरूषांच्या 
व स्त्रियांच्या नशिबी स्वस्थ जीवन आलेच नाही. प्रत्येक वेळी दिल्लीकर आणि आदिल यांनी त्यांच्यावर 
दबाव आणून आपल्या कह्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. धर्म, संस्कृती आणि सत्ता मुसलमानांना 
मराठ्यांच्या वा हिंदूच्या साक्षेपी साहाय्याने संवर्धित, समृद्ध करावयाच्या होत्या. हिंदूंची जीवनपद्धती 
त्यांच्या डोळ्यांत रात्रंदिवस खुपत होती, ती नष्ट करून अखिल भारत स्वसत्तांकित करण्याची त्यांची 


स्वार्थी, आसुरी महत्त्वाकांक्षा होती. 


अध्याय १ला: 

हा अध्याय ९२ श्लोकांचा आहे. एकदा महान पंडित गोविंदभट्ट यांचे बृहस्पतीप्रमाणे विद्वान 
सुपुत्र कवींद्र परमानंद हे काशी यात्रेस गेले असता श्री शंकरांच्या आराधनेसाठी काही काळ काशीत 
वास्तव्य करून राहिले. त्यांना काशिस्थ पंडित भेटले आणि विख्यात शिवाजीराजांच्या चरित्र्याची 
माहिती आपणास द्यावी अशी विनंती केली. तेव्हा आपल्या 'शिवभारतम्‌' कथेत सूर्यवंशी शिवाजीराजा 
हा देवी तुळजाभवानीच्या कृपेने राजपदस्थ झाला व त्याने यवनांच्या जाचातून हिंदूंना कसे वाचविले 
त्याचे सूर्यवंशी क्षत्रिय वीर मालोजींच्या उदयापासून हा इतिहास निवेदन केला आहे. श्री 
तुळजाभवानीच्या कृपेने आणि कुलस्वामिनी एकवीरेच्या वराने वाचासिद्ध झालेले हे शिवराजचरित्र 


११ 


तुम्ही ऐकावे. यात तुळजेचा महिमा, चार पुरुषार्थाचे व तीर्थाचे माहात्म्य आले असून शत्रुविनाशार्थ 
अवतरलेल्या शिवाजींचे चरित्र, त्यांची यवनांशी युद्धे, चतुरंग सेनेची वर्णने, गोब्रह्मदेवतांची वर्णने, दुर्ग, 
शाश्‍वत राजनीती यांची माहिती आहे. या वीरकुलात अत्यंत विख्यात मालोजी हे परोपकारी राजे 
जन्माला आले. त्यांनी शिवाच्या आदेशाने उंच उचं वाडे, तलाव, विहिरी धर्मशाळा बांधल्या. 
क्षात्रधर्मप्रवीण, विष्णूप्रमाणे पराक्रमी अशा या गुणी राजांनी धर्मकृत्ये केली. भीमानदीच्या तीरापर्यंत 
आपला राज्यविस्तार केला. चतुरंग सैन्यदलही वाढविले. पार्वतीच्या प्रसादाने गुणवती उमेशी त्यांचा 
विवाह झाला. त्यांच्या पराक्रमामुळे त्यांचे अनेक राजेही सामंत होते. हे लक्षात घेऊन देवगिरीच्या 
धर्मनिष्ठ निजामाने त्यांना आपल्या पदरी आश्रय दिला. याच वेळी जाधवराव आदी राजेही निजामाच्या 
सेवेते आले. मालोजींचा भीमपराक्रमी बंधू विठोजीही निजाम सेवेत आला. मालोजींना पुष्कळ 
काळानंतर शंकरांच्या कृपेने सुंदर सुलक्षणी पुत्र झाला. हेच शहाजी पुढे दोन वर्षांनी दुसरा पुत्र शरीफ 
जन्माला आले. सिद्ध पुरुषाच्या कृपेमुळे हे दोन पुत्र झाल्याने त्यांची शाह आणि शरीफ अशी नावे 
ठेवली. पुरोहितांनी त्यांचे स्वस्तिवाचन केले. कार्तिकस्वामींसारख्या तेजस्वी मुलांच्या योगाने सर्वांना 
अत्यानंद झाला. मालोजींनी त्यावेळी अनेक मौल्यवान दाने दिली. कली कल्मषाचा नाश करणारे, 


शुभदायक असे या मुलांचे वर्णन करून “कुमार प्रभव” असे या अध्यायाला नाव दिले आहे. 
अध्याय २ रा: 


शहाजींच्या ५ व्या वर्षी मालोजी राजे, निजामाच्या आज्ञेने इंदापूरच्या मोहिमेवर गेले; पण 
दुर्दैवाने दावा साधला आणि यमासारखा क्रुद्ध तेजस्वी राजा शत्रूच्या तलवारीला बळी पडून मृत्यू 
पावला. उमाने आकांत केला; पण विठोजीने परकाष्ठेने तिचे सांत्वन केले. स्वत:च्या कुळाकरिता 
आणि दोन तेजस्वी राजकुमारांकरिता शोक आवरून तिने धीर धरला पाहिजे, म्हणून सांत्वन केले. 
त्याने कौशल्याने मृत्यू अटळ असून शरीर अशाश्वत असल्याचे तिला उपदेशिले. विठोजींचा हा 
आध्यात्मिक उपदेश मोलाचा आहे. निजामानेही तिचे सांत्वन करून बहुमोल वस्त्राभरणे शहा- 
शरिफांना पाठवून त्यांचा सत्कार केला. शहाजी वाढत्या वयाबरोबर अधिकच देखणा दिसू लागला. 


कांती सुवर्णासारखी, दीर्घ नेत्र, सुलक्षणी, दयाशील, दानशील, युद्धात प्रवीण, नासिका पोपटाप्रमाणे 


१२ 


वक्र अशा या राजकुमाराला जाधवरावांनी आपली सुलक्षणी, सुंदर कन्या देऊन दोन कुळांची सोयरिक 
साधली. पुढे १३-१४ श्लोकांत (४६ ते ५९) कवींद्रांनी जिजाईचे अप्रतिम वर्णन केले आहे. पाठीवर 
रुळणारे लांब काळेभोर केस, चंद्राकार भालप्रदेश, शंखाकृती कंठ, कोकिळेचा स्वर, मदनाची दुसरी 
रतीच अशा या अलौकिक लावण्यवतीची देखण्या शहाजींना जोड मिळाली. तिच्या शरीरावरील एकूण 
एक अलंकारांचे कवींद्रांनी बिनतोड वर्णन केले आहे. पतीसह गृहप्रवेश करताच सुवासिनींनी तिची 
ओटी भरली, स्वागत केले. त्यानंतर दोनच वर्षानी विश्‍वासराजांची मुलगी दुर्गा ह्या सुंदरीशी शरिफाचे 
लग्न झाले. दोघी कुलवती वधू पतींच्या मनाप्रमाणे वागून सासूची सेवा करू लागल्या. आता भीष्माहून 
उग्र, प्रतियुद्धात विजयी होणारा धनुर्धारी शहाजीराजा निजामाचे प्रिय करण्याकरिता सर्व राजांत श्रेष्ठ 
असा पृथूप्रमाणे प्रभावी झाला. पहिल्या दोन अध्यायांत वैभवशाली भोसले आणि जाधव या दोन 
कुळांची समृद्ध वैभवशाली अवस्था पाहून कोणीही सुखावून जाईल. असा हा शाह-शरीफ परिचय 
अध्याय समाप्त होतो. 
अध्याय ३ रा: 

अशारीतीने मालोजींचे शाह-शरीफ आणि विठोजींचे संभाजी-खेळोजी प्रभूती शूर कुमार 
निजामात कर्तृत्व दाखवीत असतानाच एक थरारक घटना घडली. निजामाच्या दरबारी सरदार, 
निजामाची भेट घेऊन बाहेर पडतानाच खंडागळ्यांचा माजलेला हत्ती चौफेर उधळून त्याने अनेकांना 
पायदळी तुडविले. जिकडे तिकडे गोंधळ उडाला. सारे हवालदिल होऊन पळू लागले. तेवढ्यात 
जाधवरावांचा मुलगा दत्ताजी याने आपल्या तलवारीने त्या हत्तीची सोंड कापून त्याला अडविले. 
त्याचबरोबर मालोजींचा मुलगा संभाजी आणि जाधवरावांचा दत्ताजी यांचे बिनसले आणि द्वंद्व सुरू 
होऊन रणकंदन माजले. रक्ताचे सडे पडले. चकमकीत एकदम संभाजीच्या तलवारीने दत्ताजी मारला 
गेला. हे पुढे गेलेल्या जाधवरावांना कळताच ते एकदम मागे फिरले. आता जाधवराव आणि संभाजी 
यांची लढत सुरू झाली. त्यात जाधवांनी संभाजीला ठार केले आणि संभाजीच्या मदतीस धावलेल्या 
शहाजींवरही त्यांनी जोरदार वार करून त्यांना मूर्च्छित केले. त्या आकस्मिक रणाने सारे स्तिमित 


झाले, त्यांना कोणीच अडविले नाही. निजामाने मध्ये पडून हे रण थांबविले. जाधवराव मनात खंतावले 


१३ 


असावेत, पण तेढ पक्की झाली. नंतर जाधवरावांनी दत्ताजीची व खेलकर्णादी बंधूनी संभाजीची 


अंत्ययात्रा पार पडली. 


या दुर्घटनेनंतर निजामाने शहाशरीफांना बोलावून त्यांचे सांत्वन तर केलेच; शिवाय उत्तम 
वस्त्राभरणे देऊन त्यांचा सत्कारही केला. जाधवराव आणि भोसले या दोन श्रेष्ठ कुलांतील वीरांच्या या 
युद्धाने पूर्वसंबंधाना कलाटणी दिली. सोयरिकीचे रूपांतर वैरात झाले, ही दुर्दैवी परिणती होय. 


कवींद्रांनी या प्रकरणाला “आकस्मिक आस्कंदन” असे समुचित नाव देऊन हा अध्याय संपविला. 
अध्याय ४ था: 


प्रतापी जाधवरावांच्या उतावीळ वर्तनाने निजामाचे मन खट्ट झाले. जाधवरावांविषयी निजामाने 
मनात कपट योजिले. हे लक्षात घेऊन जाधवरावही तत्काल निजामी सोडून दिल्लीकरांना मिळाले. 
विजापूरचा अदिलशहाही या घटनेने आनंदित झाला. कारण मागे पदोपदी त्याचा निजामाकडून पराभव 
झाला होता. यामुळे निजामाचा मत्सरी आदिल, दिल्लीकसंच्या जोरावर आता निजामाला कस्पटासमान 
मानू लागला. पण, यावेळी निजामही कमी नव्हता. त्याच्या पाठीशी शाहू-शरीफ, खेलकर्णाचे गुणवान 
वीर, हत्तीप्रमाणे बलाढ्य असे नागोजी, परसोजी इत्यादी बाहुबलाने विख्यात असे कक्क, फलटणकर, 
चव्हाण, नृसिंहराज, बल्लाळ, काटे इत्यादी अनेक वीर तसेच मलिकंबर, त्याचा पुत्र मानी फत्तेखान 
इत्यादी गुणविश्रुत सेनानी निजामाच्या पाठीशी होते. त्यांची भली मोठी यादी कवीद्रांनी दिली आहे. 
आदिलकडे मुरब्बी क्षत्रिय, ब्राह्मण, मुस्लिम, सरदार होते. त्यांत बरेच मराठे राजे आदिलाच्या मुस्लिम 
सरदारांच्या अधिपत्याखाली गोळा झाले आणि उत्तरेकडून मोंगल आणि दक्षिणेकडून आदिल 
निजामावर चालून आले. घोडे, हत्ती त्यांचे खिंकाछणे, चित्कार, पताका, भाटांचा जयघोष यांनी 
रणांगण दुमदुमले. पराक्रमी वीर, बाण, चक्रे, तलवारी, भाले, पट्टे, घेऊन लढले. मोंगलांचा लढवय्या 
मनचेहर आणि निजामाकडचे सरदार यांचे प्रचंड युद्ध झाले. रक्‍ताचे पाट वाहिले. दुर्दैवाने मनचेहरकडून 
शरीफ मारला गेला. अखेर निजामी सैन्याची सरशी होऊन आदिल आणि दिल्लीकर नामोहरम झाले. 
शहाजी प्रभूती वीरांनी पळणारे योद्धे धरून त्यांना मलिकंबरापुढे उभे केले. शहाजींवर मलिकंबराचा 


फार मोठा भरवसा होता. अशारीतीने या अध्यायात निजामाच्या उत्कर्षांची चढती कमान शत्रूने हेवा 


१४ 


करण्यासारखी होती. कवींद्रांनी हे वर्णन विस्ताराने दिले आहे. शत्रूंच्या गर्विष्ठ सरदारांना पादाक्रांत 


करून मलिकंबरबरोबर शहाजींची गौरवास्पद कामगिरी पाहून निजामही खूष झाला. 
अध्याय ५ वा: 


सगळाच काळ सारखा कसा राहील? शहाजीचे तेज, पराक्रम, चढता उत्कर्ष प्रत्यक्ष त्यांच्या 
चुलतभावांच्या डोळ्यांत खुपू लागला. खेलकर्णादी बंधूंच्या कपटी कावेबाज भाऊबंदकीला शहाजीराजे 
पुरे विटले. हे भाऊ, मलिकंबर आणि निजाम हे सर्वच आपल्या विरोधी होणार हे ओळखून त्या मानी 
गरुड-पराक्रमी विजयी शहाजीने निजामशाहीला रामराम ठोकून आपले विपुल युद्ध साहित्य खांद्यावर 
टाकून आपली जहागिरी गाठली. सूर्यावाचून आकाश शोभत नाही तसे शहाजीविना निजाम आता 
निस्तेज झाला. त्याचे गर्वहरण झाले. या संधीचा विजापूरच्या आदिलाने फायदा घेतला. त्याने 
शहाजींना आपल्याकडे ओढून घेतले. इब्राहीम आदिलशहा खूष झाला. त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याने प्रथम 
विरोधी फलटणकरांचा बीमोड केला. नंतर कर्नाटक, केरळ, जिंकून आदिलाच्या खजिन्यात प्रचंड भर 


घातली. आदिलशाहीत रामराज्यच आणले. 


या कालात साध्वी जिजाऊंनी शहाजींना उत्तम साथ दिली. जिजाऊंपासून शहाजींना उत्तम 
लक्षणी सहा पुत्र झाले. त्यापैकी शंभुराजे व शिवाजीमहाराज हे दोघेच वंशवर्धक ठरले. लगेच 
शिवाजीमहाराज हा विष्णूचा पूर्णावतार कसे होते, तेही कवींद्रांनी विस्ताराने सांगितले आहे. पृथ्वीला 
वचन दिल्याप्रमाणे विष्णूंनी दैत्यांच्या वधाने पुराणकालात पृथ्वीचा भार हलका केला आणि सञ्जनांना 
संरक्षण दिले; तसेच आता म्लेंच्छांना मारून शिवाजींच्या रूपाने पृथ्वीचा भार हलका करणार आहोत 
त्यासाठी जिजाऊंच्या पोटी जन्म घेऊन हे कार्य पार पाडणार असल्याचे स्पष्ट निवेदन केले. 
अशारीतीने ब्रह्मदेवांनी विष्णूंची प्रतिज्ञा सांगून पृथ्वीला भयमुक्त केले आणि अवतारग्रहणाच्या 
तयारीला भगवान विष्णू सिद्ध झाले. याप्रमाणे पृथ्वी संतुष्ट होऊन अवतार-प्रतीक्षा करीत राहिली. 

शिवाजींच्या जन्माला कवींद्रांनी जे अध्यात्म-आवरण दिले आहे, त्याची आवश्यकता काय? 
पण भारतीयांच्या मनी-मानसी आध्यात्मिक प्रेरणेची कल्पना रुजली असल्याने त्यांना हे अवास्तव 


वाटणार नाही; आजही वाटत नाही. अशारीतीने “विष्णू अवतार कथन” नावाचा हा पाचवा अध्याय 


१५ 


समाप्त होतो. या अध्यायात तीन गोष्ठी प्रामुख्याने आल्या आहेत, १. भाऊबंदकी व आपल्या कर्तृत्वाचे 
चीज होत नाही, हे लक्षात घेऊन शहाजींनी निजामशाही सोडली. २. स्वार्थसाधू आदिलाने त्याचा 
फायदा घेऊन त्यांना आपल्याकडे वश करून घेतले. ३. गर्भवती जिजाऊंच्या पोटी म्लेंच्छ-संहारी 
विष्णू शिवरूपाने जन्म घेणार हा प्रेरक आशावाद रुजविला. मानवी प्रयत्नांना साहाय्यभूत होणे ही 
ईश्वरी इच्छा! 

अध्याय ६ वा: 


योगेश्वर विष्णूंनी प्रसन्न होऊन स्वप्नात आपल्या चतुर्भुजरूपाचे दर्शन जिजाऊंस दिले. एकदा 
लक्ष्मीनारायण बालरूपात आल्यावर मांडीवर बसले असून देववृंद त्यांना वंदन करीत आहेत, हे या 
गर्भवतीने पाहिले. अशा रीतीने विष्णूंनी तिच्या उदरी प्रवेश केला, त्यामुळे ती शोभायमान दिसू लागली. 
तिचे डोहाळेही वीररस परिपूर्ण होते. गज, अश्व, वाघांवर बसावे; गड किल्ले काबीज करावे; 
सिंहासनावर अधिष्ठित व्हावे, हे प्रसन्न वर्णन कवींद्रांनी उठावदार रीतीने केलेले आहे. शिवजन्माबरोबर 
मानवांनाच काय, देवांनाही विलक्षण आनंद झाला. त्यांच्या दर्शनार्थ देवदेवता, नारद, क्रषिगण, इंद्रादि 
अष्ट दिक्पाल भूतलापासून नक्षत्रलोकापर्यत सूर्य, चंद्र, युगे-मानवयुगे, देवयुगे, मन्वंतरे झाडून सारे या 
अवतारी बालकांच्या दर्शनास आले. विश्वातील सर्व देवता, कुलीन स्त्रियांनी बाळंतिणीला व बाळाला 
न्हाऊ घातले. शिवनेरीवर जन्मला म्हणून त्याचे 'शिव” हे नाव ठेवले. विद्वान ज्योतिषांनी त्याचे 
शुभजातक वर्तविले. “आसेतुहिमाचल” सर्व भूप्रदेश यवनांपासून मुक्त करून खूप वर्षे हा महाराजा 
म्हणून राज्य करील असा आशावाद प्रसृत केला. वाढत्या वयाबरोबर हा गोंडस बाळसेदार बालक 


फारच शोभून दिसला. प्रतापी सूर्याप्रमाणे त्याचे तेज वृद्धिंगत झाले. 
अध्याय ७ वा : 


३७ श्लोकांच्या या छोट्या अध्यायात बालशिवाजींच्या बाललीलांचे मोठ्या कौतुकाने 
कवींद्रांनी वर्णन केले आहे. आंरभीच कवींद्र म्हणतात, 'मातापित्या न कळले तो अमानुष विष्णु हा !” 


अशा त्याच्या अलौकिक लीला होत्या. इंद्रादी देवांना आधार देऊन निर्भय करणारा विष्णू 


१६ 


शिवाजीरूपाने शहाजींच्या घरी जन्म घेऊन म्लेंच्छांपासून पृथ्वीला भयमुक्त करून आधार देण्यास 


सिद्ध झाला. बालरवीप्रमाणे तेजस्वी असा शिवाजी आपल्या बाललीलांनी सर्वांना मुग्ध करीत होता. 
अध्याय ८ वा: 


वास्तविक शहाजीराजे विजापुरी असता निजामीत परतण्याची त्यांना घाई का झाली, या 
पंडितांच्या शंकेचे निरसन करताना कवींद्रांनी सांगितले की यावेळी निजामाची स्थिती नाजूक झाली 
होती. प्रभावी मलिकंबरच्या मृत्यूनंतर मंत्री झालेला त्याचा गुलगा हा गर्विष्ठ, व्यसनाधीन व दुष्ट होता. 
निजामही पोक्त विचारांचा नव्हता. शिवाय याच वेळी दिल्लीच्या शहाजहानने उचल खाल्ली. त्याने 
दौलताबादेवर सैन्य पाठवून निजामाचा घास घेण्याचा जणू विडाच उचलला होता. अविचारी महंमद 
आदिलाने त्याच्या जोडीला आपले सैन्यही पाठविले. बराच काळ हा लढा चालू होता. त्यामुळे पूर्वीचे 
प्रेम लक्षात घेऊन केवळ निजामाला वाचविण्याकरिता शहाजी परत निजामात आले. जाधवरावही. 
दिल्लीपतीची साथ सोडून निजामाकडे आले. याचा फायदा न घेता अविवेकी निजामाने व्यसनी 
फत्तेहखानाच्या सल्ल्याने जाधवरावांचा काटा काढण्याचा विचार केला. कर्तुवान्‌ बलाढ्य जाधवराव 
मोंगलाविरूद्ध चढाई करण्यास तयार असताही हमीदादी व्यसनी दुष्टांनी एके दिवशी जाधवराव 
निजामाला भेटून बाहेर पडत असतानाच त्यांना निजामी सरदारांनी, अमात्यांनी घेरले. जाधवराव 
त्यांचा प्रतिकार करीत असताना त्यांना गारद करण्यात आले. अल्पबुद्धीच्या निजामाचा दुष्टावा पाहून 
शहाजी उद्विग्न झाले. त्यांनी निजामाला मदत करण्याचे सोडून दिले. परिणाम व्हायचा तोच झाला. 
दिल्लीपतीने आणि दुष्ट आदिलाने दौलताबादेला वेढा दिला. बराच काळ हा संग्राम चालू होता. 
निजामाने देवगिरी गडावरून निकराने लढा दिला; पण अखेरीस त्याचा पराभव होऊन प्रचंड मोंगली 
आणि आदिली सैन्यापुढे त्याने शरणागती पत्करली. ८० हजार खडे घोडेस्वार, ८४ स्थलदुर्ग, 
जलदुर्ग, समृद्ध संपन्न देश ताब्यात असून महान विक्रमी राज्य असे हातोहात कसे नष्ट झाले? 
मलिकंबरानंतर बद-सल्लागार मंत्री, राज्यात अवर्षणामुळे वरचेवर पडणारा दुष्काळ यांमुळे राज्याची 
अन्नान्नदशा झाली. देशात माणसाला माणूस खाण्याची दुरवस्था आली, सोने स्वस्त होऊन अन्न 


दिसेनासे झाले. मानवी दौर्बल्याबरोबर निसर्गाचा कोपही याला कारण आहे. घर फिरल्याबरोबर घराचे 


१७ 


वासेही फिरले. पुष्कछ सरदार निजामशाही सोडून गेले. काही लोक विरोधात, कुणी तटस्थ राहिले, 
कुणी आदिलशहाकडे गेले. एका प्रभावी राज्याचा चढता आलेख तळाशी कसा गेला? याचे कवींद्रांनी 
मोठे विदारक, मार्मिक वर्णन केले आहे. हा केवळ कालमहिमा ! म्हणून त्यांनी कालाचे विस्तृत वर्णन 
केले आहे. काल अनुकूल असेल तर अनपेक्षित लाभ होईल; तोच प्रतिकूल झाला तर दारुण अवस्था 
निर्माण होते. श्रीकृष्ण, अर्जुन, भगीरथ, इंद्र, राम यांनी अफाट यश मिळवून समाज सुस्थिर केला, तर 
प्रतिकूल कालामुळे कृष्णाचा गोवर्धन-उद्धार, अर्जुनाचा कर्ण-वध, पांडवांचे यश, कौरवांचा विनाश, 
रावणाचा संहार, विभीषणाला राज्य-प्राप्ती अशी रामायण, महाभारत, पुरणातील अनेक उदाहरणे 
उद्धृत करून त्यांनी या अध्यायाला कालमहिमावर्णनाने भारदस्त स्वरूप दिले आहे; जयपराजय, 
वैर, मंत्रबलाचा अभाव, प्रवृत्ती-निवृत्ती, उदारता-कृपणता, स्वातंत्र्य-पारतंत्र्य, समृद्धी-कंगालपण हे 
सर्व कालाच्या उलथापालथीने होते. मानवाचा मृत्यू, आयुष्मान इत्यादी विश्वातील सर्व घडामोडी 
केवळ कालचक्राच्या फेन्याने होतात. 'रिक्ता भवन्ति भरिता । भरिचाश्च रिक्‍ता:!” अशी ही कालगती 
अकल्पनीय-अतर्क्य आहे. यात निजाम धुळीला मिळाला. आदिलाचे बरेच सैन्य कामी आले. तर 
दिल्लीचा दैत्यरूपी बादशहा आनंदाने. बेभान झाला. पहिल्या अध्यायातील मृत्यूचे थैमान आणि या 
अध्यायातील कालाचा आसुरी नाच. दोन्हीही ठिकाणची कवींद्रांची तात्विक विचारसरणी, बहुश्रुतपणा, 
सूक्ष्म विवेचन स्तिमित करणारे आहे. जाज्वल देशभक्तीने पणाला लावणारे भारलेले कर्तृत्ववान 
राष्टपुरुष विरळ असतात. असे त्यागी, सर्वस्व पणाला लावणारे महापुरुष भारतात निर्माण होऊन हा 
देश स्वातंत्र्याच्या दिव्य तेजाने तळपत राहावा, हीच स्फूर्ती कवींद्रांच्या 'शिवभारतम्‌'मधून सर्वत्र 
मिळते. 


अध्याय ९ वा: 


निजामी बुडाल्याने तीन ठळक परिणाम झाल्याचे दिसून येतात. १) निजामी मुलुख हस्तगत 
झाल्याने दिल्लीकर संतुष्ट झाले. २) आदिलशहाचे शेलके वीर कामी येऊन त्याचा पराभव झाल्याने तो 


खट्ट झाला. ३) तर शहाजींनी भराभर शिवनेरी व इतर गड ताब्यात आणले. 


१८ 


शहाजींचा उत्कर्ष आणि आपला अपकर्ष पाहून मुत्सद्द्यांमार्फत आदिलाने पुन्हा मोठ्या 
हिकमतीने आपल्याकडे ओढून त्यांना रणदुल्लाच्या हाताखाली देऊन कर्नाटक मोहीम सर्वतोपरी 
यशस्वी केली. त्यांनी कावेरीपट्टण, बेदनूर, श्रीरंगपट्टण, तंजावर वगैरे सर्व मुलुख आणि लूट मिळवून 
महंमद आदिलाला खूष केले. रणदुल्लानेही पराक्रमी शहाजींना बंगळूर बक्षीस दिले. आता शहाजींनीही 
बंगलूरवर लक्ष केंद्रित करून मोठमोठे वाडे, बागा, छोट्यामोठया विहिरी, तलाव यांनी ते शहर रमणीय 
केले. कवींद्रांनी १०-११ श्लोकांत या शहराचे उत्तम वर्णन केले आहे. 


अशा रीतीने शहर सुंदर होताच शहाजी तेथे ख्याली खुशालीत राहू लागले. मृगया, कधी 
अध्यात्मचर्चा यांत त्यांचा काल मौजमजेत जाऊ लागला. शहाजींना अनेक स्त्रिया असूनही गुणवती 
जिजाऊंनी त्यांना फार जीव लावला होता. त्यातच शिवाजीमुळे त्यांचा सर्वत्र विजय होत असल्याने तो 
शहाजींचा लाडका होता. ह्या दोन गुणी कुमारांमुळे शहाजी वसुदेवाप्रमाणे शोभू लागला. सातव्यावर्षी 
शिवाजींना गुरूंच्या हाताखाली देण्यात आले. गुरूच्या शिकवण्यामुळे शिवाजींनी बालवयातच झटपट 


विद्याग्रहण केले, लवकर मुळाक्षरे आत्मसात केल्यामुळे ते गुरूंचेही प्रिय झाले. 
अध्याय १० वा: 


शिवाजींस बारा वर्ष पूर्ण होताच भगवान्‌ शंकराच्या आदेशाने शहार्जीनी त्यांना पुणे प्रांती 
अधिकारी म्हणून नेमले. भगवान शंकरांच्या स्वप्नदर्शनाचे कवींद्रांनी वेधक वर्णन केलेले आहे. 
शिवाजींच्या पराक्रमाने म्लेंच्छांचा संहार होऊन पृथ्वीचा भार हलका होईल. राजपुरोहितही या 
स्वप्नाने आंनदित झाले. अधिकारग्रहणार्थ शहाजींनी हत्ती, घोडे इत्यादी सरंजामाबरोबर कसलेले 
पायदळ, खजिना, श्रेष्ठ गुरू, अमात्य असा भरपूर सरंजाम दिला. निष्ठावंत पिढीजात सेवकवर्ग दिला. 
त्यांच्या आधिपत्याखाली महाराष्ट्रजनपद समृद्ध होऊन “महाराष्ट्र हे नाव सार्थ ठरले. प्रथम लोकांना 
त्यांच्या सामर्थ्याची कल्पना नव्हती. कर्नाटकातून शहाजींही पुण्यास आले. प्रजानुरंजनी शिवाजींमुळे 
राष्टप्रमुख म्हणून ते सर्वत्र गाजले. निष्ठावंत गुरूंनी त्याना वेद-विद्या, रामायण, महाभारत, पुराणे, 
राजनीती व इतर अनेक विद्यांत प्रवीण बनविले. शस्त्रास्त्र-विद्या, गड चढणे-उतरणे, अजिंक्य बांधणी 


करून गड सुसञ्ज करणे. हळूहळू वाढत्या वयाबरोबर त्यांचे देखणेपण उठावदार, प्रभावी झाले. पुढे 


१९ 


लगेच रूप-गुणांनी साजेशी सौंदर्यशालिनी पवार कुळातील कन्येशी त्यांचा विवाह झाला. कृष्ण- 
रुक्मिणीप्रमाणे हा जोडा शोभून दिसला; आणि कवींद्रांनी वर्णन केल्याप्रमाणे, 

'प्रादुर्भवत्‌ प्राग्भवसंस्तवाभ्यां । 

मिथोनुकूलत्वमुपागताभ्याम्‌ ॥ 

अधत्त ताभ्यामथदंपतीभ्यां । 

संभूय शोभां महती त्रिवर्गः ॥““ 


हा श्लोक सार्थ झाला आहे. युवा शिवाजींचे यश वृद्धिंगत करणारा हा लहानसा अध्याय समाप्त 


होतो. आता बालसूर्याचे तेज मध्यान्हाकडे सरकू लागते. 
अध्याय ११वाः 


शिवाजींची पुणे प्रांताची कामगिरी शिस्तीने सुरू करून देऊन शहाजी परत बंगळूरी गेले होते. 
हा छोटा अध्याया (४९ श्लोकांचा) शहाजींच्या जीवनातील थरारक नाट्याची ओळख करून देणारा 
आहे. शहाजीराजे शांतपणे बंगळूरी जीवन व्यतीत करीत होते. कर्नाटकातील राजे रणदुल्लावर जळत 
होते. आता रणदुल्लाच्या मृत्यूनंतर महंमद आदिलशहाची बुद्धीही पालटली; कारण शहाजींच्या 
सौजन्यशील वृत्तीने ते राजे शहाजींना वश झाले होते. शहाजींनी आपल्या पराक्रमाने महंमुदाचे यश, 
खजिना वाढविला होताच आणि रणदुल्ला जसा शहाजींच्या मसलतीने वागत होता, तसे नंतरचे 
सेनापतीही शहाजींचा सल्ला मानीत. महंमदाला हे सहन होत नव्हते. त्याने कर्तबगार, गर्विष्ट अशा 
खुरासनी मुस्तफाची योजना करून शहाजींना दगा देण्याचा विचार केला आणि अचानक शहाजींवर 
कृतघ्न मुस्तफाला पाठविले. मुस्तफा सैन्यांसह जो आला तो एकदम शहाजीच्या शिबिराजवळ तळ 
देऊन बसला. शहाजींना कपटी मुस्तफाची कल्पना होतीच. म्हणून ते नेहमी सावध राहिले. मुस्तफाने 
कावेबाजपणाने शहाजींशी अगदी प्रेमळ सलगी दाखविली. शहाजींना नजराणे दिले. खोट्या प्रेमाने 
त्यांच्याशी सलगी वाढविली. थट्टा, मस्करी, अध्यात्मचर्चा करून आपण हितकर्ते आहोत असे 
शहाजींना भासविले. मात्र एक दिवस अचानक सर्व सेनापतींना जमवून दुसरे दिवशी पहाटेलाच 


शहाजींना कैद करायचे असे खलबत करून ठरविले. 


२० 


शहाजीराजे पूर्णपणे बेसावध होते. आदल्या रात्री शहाजीराजे गाढ झोपेत होते, तेव्हा सर्व 
बाजूंनी दु:चिन्हे होत होती. शहाजींच्या शिबिरात उत्पात घडले. हत्ती, घोडे रडू लागले. भयानाक 
भेरीनाद झाल. ध्वज मोडून पडले. धुळीच्या वावटळी उठल्या. विजा कडाडल्या. कुत्री रडू लागली. 
कोल्हेकुई सुरू झाली. घुबडे घुमू लागली. देवळातल्या मूर्ती थरारल्या. अशी एक ना अनेक भयसूचक 
दुःचिन्हे झाली. मुस्तफाचे सेनापती तयारीत होते. शहाजीराजे पूर्णपणे गाफील राहिले. 


अध्याय १२ वा: 


पहाटेची वेळ. सूर्योदयापूर्वीचे आल्हाददायक वातावरण! सर्वत्र अंधार सरून प्रकाश होत होता. 
पण, याच वेळी शहाजींच्या शिबिराभवती काळाचा दाट अंधार शहाजींना ग्रासायला सिद्ध झाला होता. 
मसूद बरोबर अनेक मुस्लिम सरदार याकूत, अंबर, फराद तसेच ब्राह्मण, क्षत्रिय वीर मुस्तफाच्या 
आज्ञेने तट उभारून शिबिरात घुसले. तिथे सर्वच दुरवस्था होती. हत्तीवर हौदे नाहीत, घोड्यांवर 
खोगीर नाही, पहारेकरी रात्रीच्या जागरणाने निद्रिस्त भयग्रस्त अवस्थेत सारे गोंधळून गेले. शहाजीराजे 
खडबडून जागे झाले. युद्धाला तयार होऊन आपल्या सैनिकांना सञ्चतेचा हुकूम दिला. शहाजींवर 
पिछाडीने मुस्तफाने हल्ला चढविला. विश्वासू खंडोजीने पुढे होऊन बाणांनी, भाल्यांनी अनेक शत्रूंना 
गारद केले. शत्रूंच्या शरीरांचे तुकडे तुकडे केले. त्याला अंबाजी, मानाजी साथ देत होते. खंडोजींवर 
अनेकांचे प्रहार झाले. तो रक्तबंबाळ झाला. शेवटी बाजी घोरपडे यांच्या गदेने तो स्वर्गस्थ झाला. 
आता शहाजीराजे वेगाने बाजीवर सरसावले. यसोजी, योगाजी, संताजी, मेघाजी, दत्ताजी, त्र्यंबकराज 
आणि दत्तराज बंधू आदींनी शहाजीचे रक्षण केले. गर्जना करीत शहाजीराजे बाजीवर सरसालवे. समान 
वीरांचे परस्पर युद्धाचे वर्णनही कवीद्रांनी मुद्दाम दिले आहे. धनुष्याच्या टणत्कारात हे वीर जणू रणात 
_ वटवाघळासारखे नाचत होते. बाणांनी तुटून पडलेली कबंधेही एकमेकांवर धावत होती. चहुकडे 
रक्‍ताचा चिखल झाला. मञ्जा, मांस, वसा, भेद यांचा सडा पडला. डाकिणी, हडळी जमल्या. 
भैरवींसह भैरव आले. भूतगणांसह शंकर आले. घोरपड्यांदेखत अनेक शत्रूंना शहाजींनी यमसदन 
दाखविले. शहाजींवर आता चौफेर बाणांचा, भाल्यांचा वर्षाव झाला. काही काळ शहाजीराजे आणि 


बाजी यांचे खडाजंगी दृंद्र झाले. बाजीभोवती त्याचे कसलेले रक्षक होतेच. त्यांनी एकेक करून 


२१ 


शहाजींची शस्त्रे तोडली. बाजींचे घाव शहाजींनी अंगावर झेलले. अखेर ते भूमीवर मूर्च्छित पडले. 
लगेच त्यांना बाजींच्या लोकांनी पकडून जेरबंद केले. बाजीच्या लोकांनी रणकल्लोळ केला. बाळाजीने 
शहाजीना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. अखेर शत्रूने शहाजींना पकडलेच. फुसफुसत्या नागाप्रमाणे 
उसासणान्या शहाजींना बाजीने स्वत: कैद केले. “कपटी मुस्तफाचा कावा शहाजींना कळला नसावा 
असे आम्हास वाटते” असे उद्गार हताश कवींद्रांनी नमूद केले आहेत. स्वामिसेवापरायण मुस्तफाने 
आपल्या मुलाची व कुराणाची शपथ घेऊनही शहाजींशी बेइमानी केली. पिंजन्यातल्या सिंहाप्रमाणे 
त्यांना हत्तीवर घालून ते निघाले. क्रूर, निर्दयी शत्रूने इंद्रपराक्रमी शहाजींची असाहाय्य अवस्थेत जणू 
धिंडच काढली. मराठे वीर शाकविव्हल झाले. शहाजींच्या शिबिराची क्षणात दुर्दशा झाली. मुस्तफादी 
पराक्रमी वीरांनी अभिमानी शहाजीस कैद केल्याचे दूतांकडून ऐकून महंमद आदिल आनंदाने बेशुद्ध 


झाला. 


मुस्लिम बादशहा विश्वासघातकी कृतघ्न कसे असतात, हे सात्त्विक मनाला अगम्य आहे. 
मुस्तफाबरोबर १८ सरदारात १२ मुस्लिम, ३ ब्राह्मण आणि ३ मराठे आहेत; तर बाजी 
घोरपड्याबरोबरचे सातही सरदार मराठे असून त्यांत शहाजींचा चुलतभाऊ मंबाजी भोसले ही आहे, हे 
विशेष. 


अध्याय १३ वा: 


शहाजींना कैद केल्यावर मुस्तफाने प्रथम बंगळूर घेण्याच्या इच्छेने तानाजी डुरे, ब्राह्मण विठ्ठल 
गोपाळ आणि पोक्त फरीदखान यांना संभाजींवर पाठविले. तर महंमूद आदिलाने शिवाजींच्या प्रांतावर 
चालून जाण्याची आज्ञा केली. कारण संभाजीराजे-शिवाजीमहाराज हे सूड उगविण्याला सिद्ध होणार, 
ही त्यांची समजूत होती. त्याप्रमाणे मानी फत्तेखानाबरोबर मिनाद-रतन शेख, वज़कठोर घाटगे, 
फलटणचे बजाजी नाईक, तसेच सोनपाठी ढाली, बाण, शस्त्रे घेतलेले शेकडो मांडलिक राजे यांनी 
प्रथम बेलसरला तळ दिला. कुशल गोलंदाज अश्वत्थाम्याप्रमाणे हैबतरावाचा पुत्र बल्लाळ या सर्वांनी 
सहज शिरवळ गाठले. ही वार्ता ऐकून शस्त्रांनी सञ्ज होऊन कार्तिकेयासारख्या शिवाजीमहाराजांनी 


पित्याच्या कैदेची खंत व्यक्त करून व कपटी लोकांवर विश्वास ठेवून शहाजीराजांनी अनर्थ कसा 


२२ 


ओढवून घेतला याचे उदाहरण देऊन राजनीतीचे तत्त्वज्ञान शिवाजीराजांनी आपल्या सेनापतींना 
ऐकविले. इंद्राने फसविल्यामुळे अर्जुनाकडून कर्ण मारला गेला. द्यूतात दुर्योधनाने धर्मराजाला 
फसविले. घातक्यावर विश्वास म्हणजे सापाला कवटाळणे, हालाहल पिणे होय. मी आणि संभाजीराजे 
शत्रूला योग्य धडा शिकवू, तुम्ही बल्लाळाला पकडून शिरवळ घ्या. फलटणकराला पकडून मागे मी 
त्याला जिवंत सोडले, आता तुम्ही निघा. फत्तेखानाशी एक-दोन दिवसांत आम्ही युद्ध करू, हे 
म्हणताच ते शूरवीर प्रणाम करून गेले. त्यात गोदाजी जगताप, भीमाजी वाघ, संभाजी काटे, शिवाजी 
इंगळे, चोरबंधू, भीकाजी आणि भैरव होते. शिरवळच्या लढाईसाठी कावजी (कावूक) ला सेनापती 
नेमले. हे सैन्य दुदुंभी गर्जनेबरोबर जवळ आलेले पाहून बल्लाळाने आपल्या सैन्याला मोहीम यशस्वी 
करण्यास सांगितले. त्याचा उपदेशही बहुमोल होता. शिरवळच्या गडाला बुरुंज नव्हते. म्हणून 
निर्भयपणे पाया खोदून किल्ल्यावर जोराने हल्ला केला. बुरुजावर बल्लाळाचे खंदे वीर, तर खाली 
कावुकाचे महापराक्रमी धनुर्धर. वरून चक्रे, नांगर, मुसळ, जळते निखारे, तापलेल्या तेलाचा वर्षाव; तर 
खालून धनुर्धरांची नेमबाजी. कावुकाच्या सैन्याने शर्थीने वेस फोडली. मराठेवीर आत घुसताच 


बल्लाळही त्वेषाने घोड्यावरून लढला. 


कावुकाचे वीर भिकाजी, भीमाजी, गोदाजी, सदोजी, संभाजी यांनी बल्लाळाच्या सैन्यावर 
त्वेषाने प्रहार केले. भालाईत भालाइताला, गदाधारी गदाधाऱ्याला ठार करू लागले. तिरंदाजांच्या 
बाणांनी शत्रूच्या तुटलेल्या मुंडक्यांनी रणांगण भरून गेले. कावुकाने सेनाधिपती बल्लाळाला ठार केले. 
सैन्य हवालदिल होऊन वाट फुटेल तिकडे पळू लागले. अनेकांच्या शरीराचे तुटलेले अवयव इतस्तत: 
पडले. बाणांनी विद्ध झालेले सैनिक बेशुद्ध पडले. हत्ती, घोडे, उंची वस्त्रे, कवच, आयुधे, पालख्या, 
कोश इत्यादी मौल्यवान सामान घेऊन आनंदित झालेले कावुकादी उत्तम योद्धे शिवाजीमहाराजांना 
भेटण्यास पुरंदरगडावर गेले. सोने,नाणे, रत्ने इत्यादी मौल्यवान वस्तू आपल्या धन्यापुढे ठेवल्या आणि 
मस्तक नमवून कावुकादी महावीरांनी शिवाजीमहाराजांना प्रणाम केला. शिरवळ मोहिमेचे असे 


विस्ताराने वर्णन करून कवींद्रांनी हा अध्याय समाप्त केला. 


२३ 


अध्याय १४ वा: 


शिरवळाच्या घनघोर लढाईत हैबतरावांचा पुत्र बल्लाळ कामी आल्याचे ऐकून फत्तेखान क्रुद्ध 
होऊन शिवाजीमहाराजांना जिंकण्याच्या इर्षेने एकदम पुरंदरावर निघाला. आपल्या सैन्याला घेऊन 
फत्तेखान वेगाने पुरंदर चढू लागला. त्यांची ही चढाई वरून शिवाजीमहाराजांना पाहिले. त्यांनी जोरात 
दुदुंभीनाद केला. वरून व खालून तुंबळ युद्ध सुरू झाले. या युद्धाचे कवींद्रांनी विस्ताराने वर्णन केले. 
बल्लाळाच्या मृत्यूने व्यथित होऊन चिडलेल्या फत्तेखानाने शिवाजींना जिंकण्याची ईर्षा बाळगली. 
त्यांनी मोठ्या हिकमतीने आपल्या सैन्याची रचना केली. त्या व्यूहाचा, आक्रमी शिवाजीमहाराजांच्या 
मावळ्यांनी धुव्वा उडविला. हे अद्‌भुत युद्ध बघण्यास स्वर्गातील देवसुद्धा आले असे शिवभारतम्‌मध्ये 
वर्णन आलेले आहे. मुस्तेखानादी शूर सेनानी आणि सामंत यांनी फत्तेखानाचे रक्षण केले. गडाला 
चोहीकडून वेढले. या अध्यायात कवींद्रांचे वर्णन पाहा. (मुद्दे सुरू) 


श्लोक १ ते ८ : हैबतपुत्र बल्लाळ पडल्याने फत्तेखान चिडून शिवाजीमहाराजांशी लढायला उभा 
राहिला. त्याला चहुबाजूंनी सामंतांनी आणि आदिल-सेनांनी रक्षण दिले. युद्धाचे रूपकात्मक वर्णन 
वेधक आहे - १) युद्धातील चंचल मत्त हत्ती हे सैन्यसागरातील उन्मत्त नक्र, २) उडते अश्व हे 
मासळी, ३) वाऱ्याने हलणाऱ्या पताका म्हणजे सैन्य सागरावरील लाटा, ४) धुळीचे लोट हे धूसर 
मेघ, ५) दुदुंभी-गर्जित हे सेनासागराच्या गर्जना, ६) सैन्याचे शुभ्रछत्र हे सेनासागराचा फेस, 


७) टणक ढाली ही कासवे, ८) वक्र धनू म्हणजे सेनासागरांतील वक्रगतीचे सर्प, 


यानंतर सैन्याची योजनाबद्ध लढत पाहा - १) गोदाजी प्रभृती इर्षेने लढले, २) मुसेखान विरुद्ध 
गोदाजी, ३) मिनादरतन विरुद्ध भैरव वाघ, ४) घाटगे विरुद्ध वाघ, ५) सदोजी विरुद्ध अशरफ, 
६) कावुक आणि विरुद्ध इतर शत्रू, पट्टे निकामी झाल्यावर ढाल तलवारीचे हाते, असे घनघोर युद्ध 
झाले. वरच्या आगीच्या गोळ्यांनी शत्रू-सैनिक हाडे मोडून रक्तबंबाळ झाले. शेवटी गोदाजीने 
मुसेखानाला तलवारीने डोक्यावरून खालपर्यंत उभा चिरला. त्यानंतर अनेक शत्रू कापून काढले. 
कवीद्रांनी बीभत्स रसाची खैरात केली आहे. रक्तमांसाच्या नद्या वाहिल्या. शिवाचे दूत, पार्श्वद- 


पिशाच्च, डाकिणी, शाकिनी यानी रक्तमांसावर ताव मारला. देवांनी विमानातून युद्ध पाहिले. फत्तेखान, 


२४ 


मिनादरतन, अशरफ वगैरे सर्व शत्रूवीर हाय खाऊन पळून गेले. फत्तेखानाने एकदम विजापूर गाठले. 
पराभवाची वार्ता ऐकून आदिलशाह दु:खाने चूर झाला. अशारीतीने भयानक युद्धाचे जिवंत चित्रण 


करणारा हा वीर-बीभत्सरसयुक्त असा १०६ श्लोकी अध्याय समाप्त होतो. 
अध्याय १५ वा: 


हा अध्याय केवळ ५३ श्लोकांचा आहे. पण आशयाने महत्त्वाचा आहे. पुरंदर तटावरून 
शिवाजीमहाराजांनी फत्तेखानाचा सशस्त्र सैन्यासह जबरदस्त पराभव केल्यामुळे मानी महंमद 
आदिलशहा खूप जळफळला . मंत्र्यांना बोलावून त्यांच्याशी सल्ला मसलत केली. आमच्याच आश्रयाने 
मोठा झालेला शहाजी आता कृतघ्न झाला. ज्या निजामाने पित्यासारखा आधार दिला, त्यालासुद्धा या 
कृतघ्न शहाजीने फसविले, त्याच्या मुजोरपणाला सीमा नाही. कर्नाटकचे राजे आता माझी बांधीलकी 
टाकून त्याच्या पाठीशी उभे आहेत. मग आम्हाला जय कसा मिळणार? तेव्हा सबुरी पत्करून 
महंमदाने शहाजींना एकदम बंधमुक्त केले. वस्त्रे, भूषणे, सेना दिली. आपल्याजवळ बोलावून त्यांना 
एकदमवर चढविले. मुस्तफा, अफजल यांनी तुझे गुन्हे केले, ते मीच केले असे समज. तुझ्यासाराख्या 
सञ्जनाने माझे हे गुन्हे माफ करायला हवेत म्हणून मी तुझ्याशी तह करतो. माझ्या फार अटी नाहीत. 
त्या तू मानल्या पाहिजेस. माझ्या आज्ञेने शिवाजीकडे पुरंदर राहू दे; सिंहगड मात्र मला मिळालाच 
पाहिजे. तसेच संभाजीकडे जे बंगळूर आहे, ते सोडून देऊन, मला नजराणा म्हणून त्याने ते द्यावे, ही 
वेळ गप्प बसण्याची आहे हे ओळखून शहाजींनी याला मूकसंमती दिली. येथे स्वार्थी, मतलबी, हेकेखोर 
मुस्लिम वृत्तीचे दर्शन घडते. ती यापुढे उत्तरोत्तर वाढत गेल्याचेच दिसून येते. मराठी सामंत क्षत्रियांनी 
इस्लामी साम्राज्य वाढवावे, रक्त आटवावे आणि आपण देऊ त्या मानमरातब किताबावर जगावे. 
हिंदूवर राज्य करणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्कच आहे. ही त्यांची मनोधारणा होती. ह्या अध्यायातील 


श्लोकाश्लोकांतून हा भाव प्रकट करून कवीद्रांनी हा अध्याय संपविला. 
अध्याय १६ वा: 


हा ६४ श्लोकांचा लहान अध्याय असूनही राजनीतीच्या दृष्टीने 'शिवभारतम्‌'मध्ये तो फार 


महत्त्वाचा आहे. पित्याने बेपर्वाईने सिंहगडासारखे मोक्याचे ठिकाण आदिलशहाला देण्यात आपले मोठे 


२५ 


नुकसान केले ही खंत व चीड मंत्री सोनोपंतांजवळ शिवरायांनी व्यक्त केली. तेव्हा सोनोपंत 
महाराजांना म्हणाले, 'त्यामुळे तुम्हांला ईर्षा निर्माण होऊन शत्रुसामर्थ्याची कल्पना येईल व आपले 
सामर्थ्य वाढविण्याचे महत्त्वही पटेल. तुम्ही आधी बंदिस्त गडांवर राहून तो शत्रूला दुर्गम करा. वृथा 
निंदा करून दोष काढीत बसू नका. राजा, मंत्री, सैन्य, मित्र राष्ट्र, खजिना, दंडनीती (साम, दाम, दंड, 
भेद) सावधपणा नीट अभ्यासून सदैव दक्ष राहा. शत्रू-मित्रांची योग्य पारख करा, अपार उत्साह धरा, 
यश तुमचेच आहे”. पुढे शिवाजीराजांनी दुर्गम गडावर राहून आपले सामर्थ्य व शत्रूचे सामर्थ्य नीटपणे 


जोखण्याचे ठरविले आणि आदिलाचा काटा काढण्याची तयारी ठेवली. 
अध्याय १७ वा: 


शिवाजीमहाराजांच्या उत्कर्षाने जळणाऱ्या महंमद आदिलशहाने आता शिवाजीमहाराजांना 
जिंकण्यासाठी त्यांच्यावर अफजलखानाची योजना करून त्या स्वारीच्या तयारीचा अथपासून 
इतिपर्यंतचा हा अध्याय आहे. प्रथमत: आदिलाने अफजलाच्या पराक्रमाचे गोडवे गाइले. ““त्याच्या 
धाकाने दिल्लीपतीला झोप येत नाही, दक्षिणेतील राजे तर त्याचे अंकीत आहेत, त्यांना जिंकून लुटमार 
करून त्यांच्यावर आपली जबर बसविली, तरीही आमच्या आश्रयाने माजलेल्या कपटी, कृतघ्न 
शिवाजीची बंडखोरी वाढतच आहे. निजामाचे जिंकलेले मुलूख मी सख्यत्वासाठी दिल्लीपतीला दिले, 
ते मधल्यामधे याने लाटले, चंद्ररावाला मारून जावळी घेतली, आता जावळी त्याचा बाले किल्ला झाला 
आहे, तेथून तो आम्हाला जिंकण्याचीही तयारी करीत आहे, तो माझे राज्य गिळणार या भीतीने मला 
झोपच नाही”, असे म्हणून त्यांच्याबरोबर अंकुश, याकुत, रणदुल्लासारखे सेनापती दिले. बर्बर, 
घाटगे, काटे वगैरे अनेक सेनानी, सामंत दिले. उंची कवच, शिरस्त्राण, तंबू, राहुट्या वगैरेचा जय्यत 
लवाजमा दिला. त्यामुळे कृतज्ञतेने तो भारावून गेला. शिवाजीची मान पकडून त्याला तुमच्या पायावर 
घालतो, अशी त्याने बढाई मारली. मनात कपट ठेवून अफजलखान निघाला. प्रत्येक वस्तूचे 
बारीकसारीक तपशील देऊन कवीद्रांनी ७५ श्लोकांचा हा अध्याय पूर्ण केला. आदिलाची जबरदस्त 


चिंता, अफजलखानाचा जबरा आत्मविश्वास कवींद्रांनी वर्णन केला आहे. संबंध अध्यायावर 


२६ 


शिवजीमहाराजांच्या चढत्या आलेखाचे विलक्षण सावट भयातुर आदिलावर पडल्याचे स्पष्ट जाणवते. 
असा हा तोलामोलाचा अध्याय कवींद्रांनी पंडितांना ऐकविला. 
अध्याय १८ वा : 

पुणे प्रांताला न जाता अफजलखान वाई प्रांतातच तळ ठोकून का राहिला? या पंडितांच्या 
प्रश्‍नाला कवींद्रांनी उत्तर दिले. जावळी भाग झाडीने, गुप्त वाटांनी भरलेला. ज्याच्या ताब्यात जावळी 
त्याच्या ताब्यात समुद्रापर्यंतचा भाग. सह्याद्री हा त्याचा कणा. म्हणून शिवाजीमहाराजांना 
स्वराज्यवाढीसाठी तो हवा होता. पण, चंद्रराव मोरे त्यांना मुळीच दाद देत नव्हता. म्हणून मोऱयांचा 
काटा काढून शिवाजीमहाराजांनी आपला मार्ग सुकर केला. तरीही चंद्ररावाचा भाऊ प्रताप याने 
आदिलशहाला सारे भेद सांगून अफजलखानाला वाईला आणले. शिवाजीमहाराजांनी हा कावा 
ओळखला, त्या क्रूर विक्रांत अफजलाचा प्रतिकार करण्याचा निश्चय केला, हे समजताच अफजलाने 
शिवाजींना निरोप पाठवून पुढील मागण्या केल्या : 

'तू आदिलशहा स्वामींना मानीत नाही. तुला मान पकडून मी स्वामींच्या पायाशी नमविणार 
आहे. तरी अगोदर माझ्याशी तह कर आणि आमच्या मागण्या पूर्ण कर. तू आता निर्भय झाला आहेस, 
कुणालाच जुमानीत नाहीस. तू कल्याण भिवंडी घेतलेस. अधिकार नसताना स्वत: चक्रवर्ती राजा 
होऊन वंदनीय लोकांचा अपमान करतोस. निजामाकडून घेतलेला मुलूख दिल्लीकरांना मित्रत्वासाठी 
आम्ही दिला आहे. तो तू मधेच हडप केलास. नीरा, भीमेच्या काठचा प्रदेश ताबडतोब सोड. माझ्या 
आज्ञेप्रमाणे वागण्यात तुझे हित आहे हे लक्षात घे.” 

अफजलखानाच्या या निरोपाला काय उत्तर दिले ? व शिवाजीमहाराजांनी पुढील आखणी 
कशी केली याचे वर्णन कवीद्रांनी पुढील अध्यायत दिले आहे. 

याप्रमाणे शिवभारतम्‌च्या अनुपुराणातील हा १८ वा अध्याय समाप्त होतो. 
अध्याय १९ वा: 


फकत ४४ श्लोकांचा हा लहान अध्याय. यात प्रथम हेराकडून माहिती काढून दूताकरवी 


अफजलखानाला जे उत्तर लिहिले त्याचा उल्लेख आहे. पत्रात शिवाजींना अफजलाची अतुल्य शक्ती 


२७ 


आणि अग्नितुल्य पराक्रम यांचा गौरव केला. आपला पराक्रम व औदार्यापुढे मी अल्लाचे वैभव आणि 
मोगलांचे सैन्य कस्पटाप्रमाणे मानतो. माझी व्यूहाकार रचना असली तरी आपण सावधपणाने यावे. 
आपले सैन्य, हत्तीघोडे यांना येथील शीतल छायेचा आस्वाद घेऊ देत. आपण कर्नाटकातील राजांना 
जिंकलेत, लुटही आणली; तरी आपण तेथील राजांवर दया दाखवलीत. आपला पराक्रम व औदार्य 
यांनी मी भारावून गेलो आहे. दूताकरवी आपण जी मागणी केली आहे, ती सर्व मागणी मी पूर्ण करतो. 
आपल्यापुढे माझी कट्यार ठेवतो. आपण मागितलेला प्रदेश, गड, किल्ले, जावळीसुद्धा आपल्या 
स्वाधीन करतो. आपण माझ्यावर विश्वास ठेवून निर्भयपणे यावे ! अल्पाक्षरी व मोठा आशय असणारे हे 
पत्र पाहून आता शिवाजी व जावळी माझ्या हातात आली, असे खानाला वाटले. तेव्हा काही होवो मी 
जाणारच. तेव्हा खानाच्या सेनापतींनी खानाला जावळीच्या दाट अरण्यात सैन्य घेऊन जाण्यास विरोध 
केला. तेव्हा खान म्हणाला, माझ्या सामर्थ्याची तुम्हाला जाणीव नाही. म्हणून मत्सराने तुम्ही मला 
मोडत घालीत आहात. हे ऐकूनही मंत्र्यांनी अफजलाला इशारा दिलाच, धोक्याची कल्पनाही दिली. 
आपल्या सैन्याला, हत्ती-घोड्यांना फार त्रास होईल. तेव्हा 'खाविंद! आपले सैन्य शत्रूच्या तोंडी देऊ 
नका. त्याचा परिणाम चांगला होणार नाही! शिवाजीची कितीही असामान्य रचना असली तरी 
माझ्यापुढे त्याचा निभावा लागणार नाही.” अफजलाच्या हट्टापुढे कुणाचेच चालले नाही. त्यावर 
शिवाजीमहाराजांनी काय योजना केली वे अफजलखानाला काय उत्तर लिहिले हे पुढील अध्यायावर 
सोपवून कवींद्रांनी हा १९ वा अध्याय पूर्ण केला. या अध्यायात अफजलाचा स्वत:च्या सामर्थ्यविषयी 
फाजील अभिमान, बेफाट वल्गना आणि शिवाजीमहाराजांची सावध प्रतिक्रिया व मुत्सद्दीपणा यांचे 


दर्शन घडते. 
अध्याय २० वा: 


६५ श्लोकांचा हा मध्यम अध्याय पूर्वतयारीचा आहे. याच ऐन मोक्याच्या वेळी 
शिवाजीमहाराजांना जणू सूचना देण्याकरिता तुळजामातेने अलौकिक कौमारवेशात शिवाजीराजांना 
जागृतीच्या स्वप्नात दर्शन देऊन मार्गदर्शन केले. पूर्णेदुमुखी, नीलपद्मविराजिनी, कौमारवेशातील 


तुळजाभवानी दिव्य तेज उधळीत शिवाजीमहाराजांना प्रसन्न झाली. तेव्हा सहस्रनामांनी शिवाने तिची 


२८ 


स्तुती केली. अनेकदा वंदन केले. वरदायिनी भवानी म्हणाली, 'तुझ्या भेटीला येणारा हा यवन, दैत्य 
समजून त्याचा तू वध कर, तुझ्या खड्गात मी गुप्ततास करीत आहे, तुला मारण्याच्या बुद्धीनेच हा दुष्ट 
आलेला आहे, कृष्णावतारातील कंसाप्रमाणे त्याने माझी विटंबना केली, त्याची मुंडी तोडून आपल्याच 
रक्तमांसात त्याला लोळू दे देव आनंदाने पाहतील.” राजाने, जगन्मातेचा हा दृष्टान्त आपल्या दरबारी 
मंत्र्यांना निवेदन केला. येथे अफजलसेन्याच्या जावळीच्या चढणीचे वास्तव चित्रण केले आहे. या 
चढणीत अफजलच्या सेनानीचे, हत्ती घोड्यांचे जे अतोनात हाल झाले, त्याने अंगावर काटा उभा 
राहतो. चढता चढता धर सुटून काहीजण कोसळले, काही मेले, हत्ती-घोड्यांचे गुडधे फुटले, ते कसे 
तरी वर आले. शिवाजीमहाराजांनी आपल्या सैन्याला सावधानतेचा इशारा दिला होता. चढण 
चढल्यावर अफजल खूष झाला. आता शिवाजी तावडीत आलाच, या फुशारकीत तो राहिला. सैन्य 
मात्र कष्टाने बेजार झाले होते. तळ ठोकल्यावर रत्नखचित मालाची दुकाने, गर्दीचा बाजार यामुळे त्या 
भागाला अपूर्व शोभा आली. शिवजीमहाराजांच्या आज्ञेने व्यापाऱ्यांनी बड्या सरादारांना, चाच्यांना 
बहुमोल देणग्यांची तरतूद केली होती. ह्या अपूर्व बाजाराचे वर्णन ५५ श्लोकांपर्यंत आहे, ५६ वे 
श्लोकांत अफजल व राजा यांनी आपापले वकील एकमेकांकडे पाठविले. त्यांच्या तहनाम्याप्रमाणे 
पुढील योजना ठरणार होती. बाजारात अफजलाच्या सरदारांनी बहुमोल वस्तू निवडल्या. व्यापाऱ्यांनी 
शिवाजीमहाराजांना आपली बहुमूल्य रत्ने दाखविली. तेवढ्यात दुष्टबुद्धी अफजलाने शिवाजींचा कसा 
काटा काढायचा, याचा मनात बेत रचला. शिवाजीमहाराजांनीही कपटी अफजलला चकवून त्याचा 
प्रतिकार कसा करावयाचा, याची योजना आखली होती. ही सर्व माहिती कवींद्रांनी पुढल्या 


अध्यायाकरिता राखून ठेवल्याचे निवेदन करून पूर्वतयारीचा हा अध्याय समाप्त केला. 
अध्याय २१ वा: 


८६ श्लोकांचा अफजलवधाचा हा अध्याय म्हणजे मेरूमणी. भेटीसाठी उद्युक्त झालेल्या दोन 
महापुरुषांत वकिलामार्फत जो करार झाला, त्याची माहिती कवींद्रांनी प्रथम दिली, ती अशी : (१ 
ते ५ श्लोक) :- 'दोघांनींही आपले सैन्य आहे, त्या ठिकाणीच ठेवावे. प्रथम अफजलाने सशस्त्र होऊन 


एकट्यानेच पालखीत बसून शिवाजींच्या भेटीस यावे. मग शिवाजींची वाट पाहत पायथ्याशी थांबावे. 


२९ 


तेथे शिवाजींनी अफजलाचा गौरव करून त्याचा सत्कार करावा. दोघांच्याही रक्षणासाठी, बाणांच्या 
टप्प्यावर १०-१० सशस्त्र सेवक असावेत. मग एकांतात आनंदाने गुप्त मसलत करावी.” असा करार 
करूनही मनात कपट ठेवूनच अफजल आला होता. अफजल आल्याचे समजताच राजांनी 
पुरोहितांसमक्ष विधियुक्त शिवपूजन केले. लगेच नित्य दान करून थोडेसे जेवण केले. क्षणभर 
तुळजाभवानीचे ध्यान केल्यावर आचमन करून वेश परिधान केला व आरशात मुखावलोकन केले. मग 
आदरणीय व्यक्तीचे पूजन करून विधियुक्त गोदान दिले. त्यानंतर लगेच राजे अफजलाच्या भेटीला 
निघाले. त्यावेळी अंगावर कवच आणि केसरी अंगरखा होता. तर एका हातात पट्टा व दुसऱया हातात 
तलवार होती. शिवाजीमहाराजांना पाहताच अफजलाने आपले शस्त्र जवळच्या सैनिकाकडे दिले. 
राजांनी मंदस्मित करून अफजलाकडे पाहिले. तेवढ्यात उच्च स्वराने खेकसून अफजल ओरडून 
म्हणाला, “अरे उद्धटा! अन्यायाने आदिलशहाबरोबर उद्धटपणाने का वागतो? तुझी मान पकडून 
आदिलशहाच्या पायावर तुला नमवितो आणि तुला मोठे वैभव मिळवून देतो. तू भीती टाकून मला 
आलिंगन दे”, असे म्हणून खानाने शिवाजीमहाराजांची मान पकडून उजव्या हाताने 
शिवाजीमहाराजांच्या कुशीत खंजीर खुपसला. शिताफीने मान सोडवून शिवाजींनी आपली तलवार 
अफजलाच्या पोटात आरपार खुपसून सिंहगर्जना करीत त्याचा कोथळाच बाहेर काढला; त्याचबरोबर 
'दगा..दगा!' म्हणून अफजल ओरडला. लगेच शिवाजीमहाराजांनी त्याचे मुंडके तोडून त्याला 
जमिनीवर पाडले. धड एका बाजूला, पटका दुसरीकडे, आतडी तिसरीकडे, अशी अफजलखानाची 
दुर्दशा केली. धनीच पडलेला पाहून अफजलचे वीर शिवाजीमहाराजांवर धावले. दोन्ही बाजूंत घनघोर 
लढाई सुरू झाली. सैयदबंडा पुढे सरसावताच त्याला मधल्यामधे जीवा महलाने तोडला. १. संभाजी 
कावाजी, २. कांताजी इंगळे, ३-४. कोंडाजी येसोजी (दोघे कंकवंशीय), ५. कृष्णाजी गायकवाड, 
६. सूरजी काटके, ७. जीवा महाला, ८. विसाजी मुरुबके, ९. संभाजी कर्बर, १०. सिद्दी बर्बर असे 
दहा शूर असे इमानी पाठीराखे होते. (असे ८१ “लोकांपर्यंत वर्णन आहे) पुढे वीररसाला बीभत्स 
रसाचीही जोड दिली आहे. शालिवाहन शके १५८१ (इ. स. १६५९) मार्गशीर्ष शुद्ध गुरुवारी, 
मध्यान्ही शिवाजीमहाराजांनी अफझलखानाला मारले. अचूक माहितीमुळे कवींद्रांचा तपशील 


निःसंशय विश्वासार्ह आहे. या संग्रामाने शिवाजीमहाराजांचा आत्मविश्वास वाढला. देश, धर्मरक्षक 


३० 


शिवाजीमहाराजांबरोबरच मावळ्यांच्या मनातही राष्ट्रभक्तीची ज्योत धगधगती राहिली. आदिलशहा व 
शिवाजीमहाराजांच्या सैन्यात हिंदू-मुसलमान बरोबरीने असत हे विशेष! हिंदू स्वराज्य निर्माण करून 
देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखू शकतात हे शिवाजीमहाराजांच्या विजयाने जगाच्या निदर्शनास आले. 


अशारीतीने ८६ श्लोकांचा हा अध्यास संपतो. 
अध्याय २२ वा: 


मुख्य संग्रामानंतर अफजलसेन्याच्या बीमोडाचा हा अध्याय म्हणजे उत्साही आणि निरुत्साही 
यांच्यामधला विषम सामनाच! दुदुंभीध्वनीने शिवाजीराजाच्या सेनापतींना इशारा मिळून युद्धाचे स्वरूप 
लक्षात आले. त्यांनी आपल्या सैन्याने आदिलाच्या सैन्याची कोंडी केली. सोळंके, कंक, तानाजी 
मालुसरे, वरखल, पांगारकर हे अग्नितुल्य पंचक. अफजलाच्या निष्प्रभ सैन्याशी सामना देणे सोपे होते. 
तेवढ्यात मुसेखानाने जोर धरला. त्याने आपल्या सेन्यामध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. 
स्वत: इमानदारीची तरफदारी केली; पण धन्याविना निष्प्रभ झालेले सैन्य उत्साही शिवाजीराजांच्या 
सैनिकांना कितीसे तोंड देणार? (श्लोक १ ते १५) आता मुसेखानही त्वेषाने बाहरे पडला; (श्लोक 
२०) पण शिवाजीमहाराजांच्या सैन्याने त्यांची लांडगेतोड केली. फुकट फुशारकी मारणाऱ्या 
मुसेखानाला पळता भुई थोडी झाली. शिवाजीमहाराजांच्या सैन्याने त्याची पुरती कोंडी केली. शत्रूच्या 
बाजूने लढणारा शहाजींचा भाऊ मंबाजी मारला गेला. पाश, भाले, पट्टे, परिघ इत्यादी सर्व शस्त्रांचा 
वापर झाला. ढाल, चक्र, तलवारीचा खणखणाट झाला; पण काही उपयोग झाला नाही. शत्रुसैन्य 
गारद झालेच; त्याचबरोबर त्यांचे मौल्यवान्‌ सामान, अंगावरील अलंकार, अंगठ्या, हार, तंबू, छत्र्या, 
चवऱ्या असा फार मोठा माल शिवाजींच्या हाती लागला. कवीद्रांच्या पद्धतीप्रमाणे या युद्धातील 
वीररसाला बीभत्सरसाची जोड देऊन शंकराचे पिशाच, डाकिनी, शाकिनी वगैरेंनी शत्रूंच्या 
रक्तामांसावर चंगळ केली. अफजलखानाचे अनेकसरदार पकडून कैद केले. एकंदरीत देश, धर्म यांच्या 
प्रेमाने लढणाऱ्या वीरांचा हा शत्रूंशी सामना होता, असे प्रतिपादन करून हा अध्याय समाप्त केला. 
शिवाजीमहाराजांनी आपल्या स्वराज्याची इमारत आपल्या शत्रू मावळ्यांच्या बळावर पक्की करीत 


आणली, त्यातला हा अध्याय महत्त्वाचा आहे. 


३१ 


अध्याय २३ वा : 


सुरुवातीलाच कवीद्रांनी स्पष्ट केले आहे, शिवाजीमहाराजांच्या सैनिकांनी शत्रुसैनिकांना कैद 
करून त्यांच्या पटक्याने त्यांचे हात बांधून त्यांना शिवाजीमहाराजांपुढे उभे केले. त्यांच्या समवेत 
सोन्याचांदीची नाणी, मोत्यांचे हार आणि सोन्याचे ढीग शिवाजीमहाराजांपुढे ठेवले. त्या सर्व मौल्यवान 
वस्तू शिवाजीमहाराजांनी बंदोबस्तात ठेवविल्या. शिवाजीमहाराजांच्या पायदळाने शत्रूची दुर्दशा केली 
होती. तोवर शिवाजीमहाराजांच्या घोडदळाने शत्रूचे प्रांत घेण्याचा सपाटा सुरू केला होता. इकडे 
शिवद्वेषी सरदारांनी शिवाजीमहाराजांचा एकेक लचका तोडण्यास आरंभ केला. जाधवांनी सुपे प्रांत, 
पांढऱ्यानी शिरवळ, खराट्यांनी सासवड तर हिलालाने पुणे घेतले. हबशी सैफखानाने तळकोकण 
घेतले. शिवाजीमहाराज गाफील नव्हते. त्यांनी आधीच नेताजीला वाईत तळ ठोकून परिस्थितीवर लक्ष 
द्यायला सांगितले होते. संधी-निर्णय होईतो त्याने तेथे दक्षतेने राहायचे होते. तोपर्यंत शत्रूला निष्कारण 
डिवचू नये, हा उद्देश होता. अफजलवधानंतर जावळीच्या दुर्गम वाटेतून बाहेर पडताना शत्रूचे फार 
हाल झाले. त्यांनाही जावळीतून बाहेर पडताना खजिना, मौल्यवान जिन्नस, हत्ती, घोडे वगैरे सामान 
मागे टाकले होते. मोऱयांचा भाऊ प्रतापराव याने चुगलखोरी करून अफजलाला व त्याच्या सैन्याला 
गद्दारी करून मदत केली होतीच. त्याच्या फितुरीबद्दल त्याला ठार करण्याचा शिवाजीमहाराजांच्या 
सैनिकांनी निश्चय केला. तेव्हा तो गयावया करून हातापाया पडू लागला. एवढ्यात मुसेखान, हसन, 
अंकुश इत्यादी आदिलशहाचे सरदार दिसताच त्यांनी प्रलोभन दाखविताच त्यांना गुप्त वाटांतून त्याने 
जावळीच्या अरण्यातून बाहेर काढून दिले. इकडे अफजलाच्या मोठ्या मुलाने, आपल्या धाकट्या 
भावाला मागे टाकून पळ काढला होताच. जाताना त्यांनीही खजिना इतर सोनेनाणे मागे टाकून 
स्वराज्यासाठी आयतेच धन करून ठेवले होते. नेताजीने मुसेखान आदींचा पाठलाग केला; पण ते 
सापडले नाहीत. तेव्हा ते कृष्णाकाठाने पन्हाळ्याकडे वळले. त्याना शिवाजीमहाराजही मिळाले. त्यांनी 
पन्हाळ्याला वेढा दिला. शत्रू, किल्ल्यातून तोफांचा भडिमार करून आग ओकत होता. तरी 
शिवाजीमहाराजांनी व त्यांच्या सैन्याने जीवावर उदार होऊन किल्ला हस्तगत केलाच. 
शिवाजीमहाराजांनी मोठ्या अभिमानाने किल्ल्यात प्रवेश करून तट, वापी, तडाग याची पाहणी केली. 
अशारीतीने अफजलवधानंतर लगोलग आदिलशहाला धडक देऊन त्याचे नामोहरम केले. 


३२ 


कृष्णाकाठचा सर्व प्रदेश मुक्त झाल्याने प्रजा संतुष्ट झाली. चंदनवंदन पासून पन्हाळ्यापर्यंतचा सर्व 
भाग स्वराज्यात आणला. तसेच अफजलाने उद्ध्वस्त केलेल्या नायकर बंधूंना आधार दिला. हिलाल, 
खेलकर्ण यांस आश्रय दिला. त्यांनाही संपत्ती देकन आपलेसे केले. अफजलवधानंतर क्षणाची 
विश्रांती न घेता, मनोधैर्य ढासळलेल्या आदिलसैन्याला चांगलाच शह दिला. शिवाजीमहाराजांच्या 
विजयोत्साहाने स्वराज्याची इमारत पक्की होत होती; तर आदिलाच्या राज्याचा एकेक चिरा निखळून 
त्याच्या राज्याची कमान ढासळत होती. 'साहसे श्री: प्रतिवसति” या न्यायाने दिवसेंदिवस 
शिवाजीमहाराजांची उमेद, हिंमत वाढत होती. शिवशाहीचा हा चढता आलेख कवींद्रांनी बहारीने वर्णन 


केला आहे. असा हा २३ वा अध्याय संपतो. 
अध्याय २४ वा: 


पंडितांच्या प्रश्रांने या अध्यायाला सुरुवात होते. अफजलखान मेल्यावर मुसेखानही आपले 
प्राण वाचावेत म्हणून पळाला आणि लज्जित होऊन त्याने एकदम विजापूर गाठले व अल्लीशहाला सर्व 
वृत्तांत कथन केला. त्यानंतर पुढे त्याने काय केले? मूर्ख आदिलाने काय योजना केली? कवींद्र 
सांगतात, हे वृत्त ऐकून दु:खी आदिलाने त्यांना सहानुभूती दाखविली. अफजलची चूक म्हणजे कपटी 
शत्रूवर मोठ्या सैन्यानिशी त्याने हल्ला केला. त्याच्या साहसामुळे त्याला मृत्यू आला. म्हणून कपटी 
शिवाजीला मी उखडून काढल्याशिवाय सोडणार नाही. आता तो पन्हाळ्याकडे जाईल. उशाशी साप 
ठेवून स्वस्थ बसणे योग्य नाही. त्याला सह्याद्रीतून मी उखडून काढल्याशिवाय सोडणार नाही. 
एवढ्यात आधीच्या हेराने शिवाजीमहाराजांनी पन्हाळा घेतल्याचे वृत्त दिले. त्यामुळे कष्टी होऊन त्याने 
शिवाजींवर चाल करण्यासाठी फरादखानाचा नातू रुस्तुमजमानाच्या हाताखाली शिवाजींचा प्रतिकार 
करण्याबद्दल फर्मावले. पहिल्या २० शलोकापर्यंत ही हकीगत आहे. नंतर शिस्तबद्ध व्यूहाकार 
सैन्यरचनेची रुस्तुमजमानाला पूर्ण कल्पना होती आणि त्यात यशस्वी होईल म्हणून फाजल आदी 
सेनानींना बोलावून त्यानेच नेताजी, जाधवराव, खराटे, पांढरे, हिलाल, हिराजी इंगळे, भीमाजी वाघ, 
सिधोजी पवार, गोदाजी जगताप, परसोजी गायकवाड व शिवाजीरांची माहिती दिली. त्यांचेशी जोडीने 
कोणी लढावे, हेही निश्चित केले. (शलोक ४१ ते ४६). शिवाजीमहाराजांनीही खराटे, पांढरे यांनी 


३३ 


उजवी, तर हिलाल, जाधव यांनी डावी बाजू सांभाळावी अशा सूचना देऊन दुदुंभी वाजविली; 
त्याबरोबर अनेक वाद्ये गरजली आणि चित्रविचित्र पताका फडकल्या आणि पूर्व-पश्‍चिम सागरासारखी 
सैन्ये परस्परांना भिडली. बाणांचे वर्षाव, भाल्यांचे प्रहार यांनी शत्रू घायाळ होऊन पटापट मरू लागले. 
शिवाजीराजांनी स्वत: रुस्तुमावर हल्ला चढविला. शिवाजीमहाराजांदेखत रुस्तुम पळाला; पण या शूर 
क्षत्रियाने पळत्या शत्रूवर वार केले नाहीत. फाजल, सादात पळाले, रक्ताची नदी वाहिली; धडांची रांग 
लागली. अखेर शिवाजीराजे विजयी झाले आणि भराभर देश जिंकायला हुरूप आला. श्लोक ५८ 
पासून शेवटपर्यंत रसाळ प्रहर्षिणी वृत्तात कवींद्रानी रचनेची बहार केली आहे. 


अध्याय २५वा: 


आता नेताजी आणि त्याच्या पाठोपाठ शिवाजीमहाराजही आदिलाचे प्रांत घेण्यास निघाले. 
कवठे, बोरगाव, कुंडलपासून खाली तिकोट्यापर्यंतचा कृष्णाकाठ त्यांनी काबीज केला. शिवाजींच्या 
विजयी घौडदौडीने आदिल चिंताग्रस्त झाला. त्यातच दिल्लीकरांची मदत वेळीच मिळाली नाही. 
अल्लीच्या आज्ञेने रुस्तम, सादात हे जोहराला मिळाले. बडेखानाचे पायदळ पूर्वेकडून; तर काठ्या, 
लाठ्या, बंदुकीनिशी कर्नाटकचे सरदार येऊन, सर्वांनी चहुकडून पन्हाळा वेढला. इकडे अभिमानी 
शाहिस्तेखानही दिल्लीहून पुण्यात उतरला. त्याच्या आज्ञेने अनेक मुस्लिम सरदार व हिंदू राजेही 
सामील झाले. सबंध देश कब्जात घ्यायला निघालेल्या मुस्लिम सरदारांना येथील परिस्थितीची 
खडान्‌ खडा माहिती असते, हे विशेष. ३५ ते ५५ श्लोकांपर्यंत मुस्लिम सेनानी व हिंदू सामंताची भली 
मोठी यादीच कवीद्रांनी दिलेली आहे. पुढल्या अध्यायात प्रसिद्धीला आलेले शूरवीर आणि उदारामाची 
राणी रायबागीण महत्त्वाची आहेत. यात सूर्यवंशी व ख्यातनाम शिसोदेवंशीय क्षत्रिय आहेत; चंद्रावत 
कुळातले, भोसले कुळातले राजेही आहेत. ह्या मुस्लिम सैन्याने गावे, पुरे, नगरे, बागा, मंदिरे उद्ध्वस्त 
केली. खग्रास ग्रहणाप्रमाणे देश उजाड झाला. लोक कंगाल होऊन हवालदिल झाले. शाहिस्तेखान पुणे 
प्रांती चाकणला होताच. पुणे प्रांतातील मावळे सरदारांनी शिवाजीमहाराजांना इकडील काळजी न 
करता पन्हाळ्याकडेच शत्रूला झुंजत ठेवावे, असा मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे शाहिस्तेखान मनातून 


हादरला. आदिलशहाही समाधानी होता. त्याने शिवाजीमहाराजांची कोंडी करण्याबद्दल फाजलला 


३४ 


फर्मावले. शिवाजीमहाराज हे त्याचा काळ होते, त्यांना नेस्तनाबूत करण्याची आदिलशहाला घाई 
झाली होती. तो मनात सारखा तळमळत होता; पण अजून त्याच्या मनासारखे घडत नव्हते, त्यामुळे 
तो कष्टी होता. 


अध्याय २६ वा: 


यावनी उपद्रवाने लोक गांजून गेले होते. सासवड लुटले.. इंदापूर घेतले.. अशा बातम्या रोज 
धडकत, असे आरंभीच वर्णन आलेले आहे. राजमाता जिजाबाईही चिंतेत पडल्या. तेवढ्यात शहापूर 
वगैरे भाग काबीज करून शिवाजींच्या आज्ञेनेच नेताजी, हिलालासह राजमातेच्या दर्शनाला आले. 
त्यांनी नमस्कार करताच त्या कडाडल्या. आपल्या प्राणप्रिय पुत्राला शिवाजीराजांना संकटात टाकून 
नेताजी आला असावा, असे त्यांना वाटले. आता आम्ही स्वत: सैन्य घेऊन पन्हाळ्याला जाऊ. 
जोहराचा फडशा पाडून आम्ही स्वत:च शिवाजींना सोडवू, असा त्यांनी दम भरला. नेताजीने त्यांना 
वस्तुस्थितीची कल्पना दिली. राजांची काळजी नको. आपण त्यांच्याच आज्ञेने इथे आल्याचे सांगितले. 
राजांच्या पाठीशी रक्षण करण्याकरिता जगन्माता भक्कमपणाने उभी आहे. आपले दर्शन झाले, आता 
आम्ही राजांकडे परत जातो, असे म्हणून हिलालासह तो लगेच निघाला; तर शिवाजीमहाराजापर्यंत 
पाहोचणे त्यांना मुश्किल झाले. मध्ये फाजलच्या सैन्याची फळी फोडून कित्येक दिवसांत लढूनही 
त्यांना गडापर्यंत पोहोचता आले नाही. नेताजी, हिलाल आणि त्याचा मुलगा वाहवाह खूप लढले. त्यात | 


वाहवाह मारला गेला. असे ४५-४६ श्लोकापर्यत वर्णन आहे. 


तिकडे जगन्मातेने शिवाजीमहाराजांना स्वप्नात पुन्हा आपले दर्शन दिले. तिने स्पष्ट बजावले, 
'माझ्या मोहमायेने फाजल आधीच मेला आहे. तू किल्ल्यातून गुप्तपणे बाहेर पडून इथून निघून जा!” हा 
आदेश मान्य करून शिवाजीमहाराजांनी त्र्यंबक भास्कर ह्या पराक्रमी एकनिष्ठ ज्येष्ठास किल्ला 
लढविण्याबद्दल सांगितले, त्र्यंबकरावांवर जबाबदारी सोपवून एके रात्री मध्यान्ही पाच-सहाशे 
सैनिकांनिशी शिवाजीराजे गुप्तपणे, शत्रूला चकवून बाहेर पडले. नंतर हेरांच्या हे लक्षात येताच 
फाजलच्या सैन्याने शिवाजीमहाराजांचा पाठलाग केला. पण, तोवर घाईगर्दीत शिताफीने शिवाजीराजे 


विशाळगडावर पोहोचलेसुद्धा. शेवटच्या भागात कवींद्रांनी शिवाजीराजे विशाळगडचा किल्ला पाहून 


३५ 


अत्यंत खूष झाल्याचे वर्णन केले आहे. पन्हाळगडातून बाहेर पडताना अशीच खंत व्यक्त करून 
शिवाजीमहाराजांनी गडाभोवतालच्या दलदलीतून कसा मार्ग काढला, त्याचे सुंदर वर्णन केले आहे. 
पन्हाळगडचा आसमंत सौंदर्याने परिपूर्ण आहे. तेथील ओहोळ, झाडी, पशुपक्ष्यांचे कवींद्रांनी मोठे 
मनोरम वर्णन केलेले आहे. अशारीतीने ७८ श्लोकांचा वीररस आणि शांतरसाने परिपूर्ण असा हा 


अध्याय समाप्त होतो. 
अध्याय २७ वा: 


पंडितांच्या प्रश्नाने हा अध्याय सुरू होतो. पन्हाळ्यावरील कडेकोट बंदोबस्तातून गडाचे सर्व 
पहारे चुकवून, आपल्या सहाशे कडव्या पायदळासह शिवाजीमहाराज पन्हाळगडावरून गेले तरी कसे? 
जोहराच्या हे केव्हा लक्षात आले? त्यावर कवींद्रांनी सांगितले, आपणहून शिवाजीमहाराजांनी जोहरला 
निरोप दिला, की सर्वांदेखत आपण गडाच्या पायथ्याशी द्वंद्र युद्ध करू; परंतु त्याकडे जोहराने लक्ष 
दिले नाही. त्यानंतर एके दिवशी महाराज पन्हाळ्याच्या वेढ्यातून निसटले आणि विशाळगडाकडे 
निघाले. हेरांकडून हे वृत्त कळताच जोहराने तडकाफडकी आपला साथी मसूद याला शिवाजींच्या 
पाठीवर सोडले. त्याआधीच शिवाजीमहाराजांनी केवळ काही तासांतच पांच योजने अंतर कापून 
विशाळगड गाठला. आता मसूदच्या साथीला पाली-नरपती जसवंत व शृंगारपूरचा राजा सूर्याजीराव 
यांनी शिवाजीमहाराजांशी जीवतोड सामना दिलाच; पण शिवाजीमहाराजांच्या कडव्या मावळवीरांशी 
मसुदादी वीर सामना देऊ शकले नाहीत, त्यांना मागे परतावेच लागले. त्यानंतर फार काळ 
विशाळगडावर न थांबता शिवाजीराजे आपल्या शूर सैनिकांसह ५-६ मुक्काम करून पुणे प्रांती 
राजगडास आले. 

इकडे जोहराची सभ्रांत मनःस्थिती होऊन आता आदिलाला तोंड कसे दाखवू? 
शाहिस्तेखानाला काय वाटेल? अशा असाहाय्यतेने जोहर पछाडला, व्याकूळ होऊन अनुतापाने 
ग्रासला. त्याविरुद्ध शिवाजीराजे उत्साहाने विशाळगडावरील आपले मावळी सैन्य घेऊन ५-६ मुक्काम 
करून एकदम राजगडावर धडकले. आतुरतेने, डोळ्यांत जीव आणून वाट पाहत असलेल्या जीजाबाई 


आपल्या पराक्रमी लाडक्या वीरपुत्राची भेट होताच त्या गहिवरल्या. धन्य ती वीरमाउली आणि धन्य तो 


३६ 


वीरपुत्र! शिवाजीमहाराज आल्याचे ऐकून आता शाहिस्तेखानही बेचैन झाला. शिवाजीमहाराजांपुढे 
आपला टिकाव लागेल का? या शंकेने त्याला पुरते ग्रासले. अशारीतीने शिवाजीमहाराजांच्या 


राजगडावरील आगमनाने ५२ श्लोकांचा हा २७ वा अध्याय समाप्त होतो. 
अध्याय २८ वा: 


हा ९२ श्लोकांचा मोठा अध्याय. तीन ठिकाणी घडलेले प्रसंग आणि घटनांचे या अध्यायात 
वर्णन आहे. शिवाजीमहाराज राजगडावर गेल्यावर मागे पन्हाळ्याची काय स्थिती झाली, असा 
पंडितांनी प्रश्न केला. त्याचे उत्तर देताना गडकरी त्र्यंबक भास्करांना शिवाजीमहाराजांनी स्पष्ट 
सांगितले, की पुण्याकडे शाहिस्तेखान आणि पन्हाळ्यावर सिद्दी जोहर या दोन शत्रूंशी एकाच वेळी लढा 
देणे अशक्य आहे; | म्हणून तुम्ही पन्हाळा जोहरच्या स्वाधीन करा. तो मागाहून खात्रीने घेता येईलच 
(श्लोक ३-४). जोहर खूष होऊन त्याने शिवाजीराजांपुढे आपला कृतज्ञभाव व्यक्‍त केला. पण, 
अहंकारी मूर्ख आदिलाची खात्री झाली, की एवढ्या बंदोबस्तातून शिवाजी बाहेर पडणे असंभव! यात 
जोहराने शिवाजींकडून मोठे धन घेऊन हा सौदा जमविला असावा, असे समजून आदिलशाहा सिद्दी 
जोहराला म्हणाला, “शिवाजीने तुला दिलेले धन माझ्या स्वाधीन कर; नाहीतर मरायला तयार हो“. 
जोहराने ते मुळीच मानले नाही. तो कर्णूलला पळून गेला. तेथेही आदिलाने त्याचा पिच्छा पुरविला 
आणि मद्यातून नकळत विष देऊन त्याचा काटा काढला. कवीद्रांनी जोहर निर्दोष असल्याचे नमूद 
करून दुष्ट आदिलाच्या स्वार्थीपणाला दोष दिला. (२८ श्लोकापर्यंत) पुढे शिवाजीमहाराज पुण्याकडे 
जाताच मागे मोगल सैन्याने संग्रामगड घेतला. (२९ श्लोकापासून पुढे) : शिवाजीमहाराजांनी हे 
ऐकताच आपल्या उणिवांची खंत करून मंत्र्याशी सल्लामसलत केली. आपल्याकडे मोठे सैन्य 
नसल्यामुळे शत्रूशी तोंड देता येत नाही. पैसा हे राज्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. पैशाशिवाय जीवन 
व्यर्थच. तरीही धन मिळवून मी शत्रूला जिंकेनच, हा आशावादही प्रगट केला. सध्या शाहिस्तेखान 
पुण्यात असून, तो आपले सैन्य सह्याद्री ओलांडून तळकोकणात उतरवील. तो सह्याद्रीच्या तळाशी 
उतरताच त्याला आपण गाठू. आपला हेतू साध्य होईल. शाहिस्तेखानाने 'कारतलब' या ख्यातनाम 


सरदाराला सैन्य घेऊन शिवाजीमहाराजांवर पाठविले. त्याच्या साथीला अनेक मुस्लिम सरदार व 


३७ 


क्षत्रिय सामंत दिले. त्यात वनपती त्रिसेन, त्याच्या जोडीला समरसिंह तसेच पालीचा जसवंत, 
शृंगारपूरचा सूर्यराव होता. राजव्याप्री रायबागीण ही शूर राणीही होती. शाहिस्तेखानाच्या भूलथापांना 
बळी पडून कारतलबाचे सर्व सैन्य उंबरखिंडीत आयतेच शिवाजीमहाराजांच्या सैनिकांच्या तावडीत 
सापडले. गर्द झाडीत लपून राहिलेले शिवाजीमहाराजांचे सैन्य मोंगल सैन्याला शेवटपर्यंत दिसले नाही. 
मोठ्या कष्टाने कशीबशी वाट काढीत कारतलबाची पाठ धरून आलेल्या ह्या सैन्याला उंबरखिंड जिंकून 
पुढे कल्याण, भिवंडी, पनवेल, नागोठाण्यापर्यंत जाण्याची शाहिस्तेखानाची आज्ञा होती; पण त्यांचे 
सर्व मनोरथ इथेच रसातळाला मिळाले. दुदुंभी वाजताच दोन्ही सैन्यांत लढाई सुरू झाली. मोंगल 
सैन्याला भरपूर मार सहन करावा लागला. त्यांच्याकडून खंडणी तर घेतलीच; शिवाय भरपूर लूटही 
वसूल केली. श्लोक ८५ ते ९२ ह्या अखेरच्या वर्णनात निरनिराळ्या वृत्तांत बहारीचे व रोचक असे 
वीररसाचे वर्णन आहे. वृत्तवैचित्र्याने कवींद्रांनी वर्णनाला सजगता आणली आहे. शत्रूंच्या तोफगोळ्यांनी 
आग ओकली. कारतलबाने आपल्या सैन्याला उत्साहित करण्याचा खूप प्रयत्न केला. मित्रसेन, 
अमरसिंह यांनी शर्थ केली. त्यांचे सर्व प्रयत्न वाया गेले. खांडववन जाळणाऱ्या पार्थाप्रमाणे 
शिवाजीमहाराजांनीही खूप पराक्रम गाजविला. मावळसैन्यांच्या कडव्या माऱ्यात, बाणांच्या जाळ्यात 


शत्रूची दुर्दशा उडाली. असा हा ९२ श्लोकांचा २८ वा अध्याय पूर्ण होतो. 
यातील घटना : 


१) पन्हाळ्याची परतवणी, २) जोहराचा शिवाजीमहाराजांबद्दलचा कृतज्ञभाव, ३) 
शिवाजीमहाराजांकडून मोठी लाच घेऊन त्यांना सोडून दिल्याचा दुष्टबुद्धी आदिलाचा जोहरावर खोटा 
आरोप केला, ४) जोहर निर्दोष असल्याचा कवीद्रांचा निर्वाळा, ५) दुष्ट आदिलाची सूडबुद्धी आणि 
उपकारी सेवकावरील अविश्वास, ६) द्रव्य बळाशिवाय सैन्यबळ बाळगणे अशक्य, ७) अहंकारी, 
मतलबी शाहिस्तेखानाने कारतलबाला गोडी दाखवून आपल्याच सैन्याची करवलेली फजिती, ८) 
स्वतःचा मोठेपणा राखण्यासाठी शाहिस्तेखानाने दाखविलेला पाताळयंत्रीपणा, उंबरखिंडीतील 
लढ्यात शिवाजीमहाराजांना मिळालेली खंडणी व अपार लूट, अशा अनेक प्रसंगांनी नटविलेला हा 


अध्याय म्हणजे कवीद्रांच्या काव्यशक्तीचा व सूक्ष्मदृष्टीचा विलास आहे. मिळालेल्या धनाने 


३८ 


शिवाजीमहाराजांनी आपल्या राज्याचा खजिना तर भरलाच; त्याबरोबर स्वराज्य स्थापनेचे कार्यही 


बरेच सुकर केले, असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
अध्याय २९ वा: 


आरंभीच अहंकारी, मूर्ख शाहिस्तेखानाच्या हेकेखोरपणाने मोगलावर ओढवलेला मानहानीचा 
प्रसंग वर्णन केलेला आहे. शाहिस्तेखानाला शिवाजींस जिंकायची घाई झाली होती. त्याने कारतलब या 
सरदाराची स्तुती करून त्याला तळकोकणात शिवाजीवर स्वारी करण्याचा हुकूम दिला. त्या अविचारी 
मोहिमेत पराजय झालाच; शिवाय मोंगली सैन्याची कत्तल, खंडणी, लूट या प्रसंगांना तोड द्यावे लागले. 
त्यामुळे वाघिणीप्रमाणे रायबागीण खवळली. तिने कारतलबाला शिवाजींस शरण जाऊन आपला 
विनाश थांबविण्याबद्दल कडक इशारा दिला. कारतलबाने ही सूचना मानून शिवाजीमहाराजांकडे 
आपला दूत पाठविला. हा एक भाग झाला. त्यावेळी दिलदार, उमद्या, तेजस्वी शिवाजीराजांचे दूताने 
केलेले मनोरम, वेधक वर्णन हा सबंध 'शिवभारतम्‌” काव्यातील एक अप्रतिम भाग आहे. त्यावेळी 
शिवाजीराजे घोडदळाची पाहणी करीत होते. कारतलबाच्या दूताने शिवाजीमहाराजांना त्याचा निरोप 
दिला. कारतलबाने चूक कबूल केली. शिवाजीराजांच्या पित्याचा शहाजीराजांचा उदारपणा विसरून 
आपण घोर अपराध केला, हे त्याने मान्य केले. त्यामुळे आपल्या सैन्याचे फार हाल झाले. ३-४ 
दिवसांत पाणीसुद्धा दृष्टीला पडले नाही. आता आपले सर्वस्व घेऊन आपल्याला अभयदान द्यावे व 
स्वराज्यातून बाहेर पडू द्यावे अशी परवानगी मागितली. त्याप्रमाणे शिवाजीमहाराजांनी हुकूम दिला. 
नेताजीला स्पष्ट कळविले, 'आपण स्वत: राजापूर मोहिमेवर जात आहोत. मागे शत्रूचा योग्य बंदोबस्त 
करा! शत्रूला कमी लेखू नका! त्यानुसार नेताजीही वागले. युद्धबंदी झाल्याबरोबर मोगली सेनेने खंडणी 
दिली. आपले मौल्यवान सामान, सोन्यानाण्यांचे ढीग, हत्ती-घोडे असे सर्व सामान व लवाजमा मागे 
टाकला. हा भाग संपल्यानंतर शिवाजीमहाराजांची कामगिरी वर्णन केली आहे. राजापूरच्या 
चाच्याकडून खंडणी वसूल करून शिवाजीमहाराजांनी दाभोळच घेतले. दाल्भेश्वराची यथासांग पूजा 
केली. लगेच संगमेश्वर घेतले, नंतर प्रभावलीचा निळकंठ राजाचा पुत्र सूर्यराव याला शुंगारपुरी राहून 


संगमेश्वराचे रक्षण करण्याची आज्ञा दिली. याप्रमाणे नेताजीने प्रभावलीच्या राजाला तसा हुकूमही 


३९ 


कळविला. या लुटीमुळे पन्हाळ्यावरील नुकसानीची पूर्ण भरपाई झाली. प्रभावलीचा मूर्ख चंचल राजा 
सूर्यराव वरून शिवाजीमहाराजांना स्वामी मानीत असला, तरी मनाने आदिलशहाकडेच त्याचा सर्व 
कल होता. दाभोळ जिंकल्याबरोबर तेथील प्रजा शिवाजीमहाराजांवर संतुष्ट झाली. दाट वनराईने 
गजबजलेला प्रदेश मिळाल्याने शिवाजीमहाराजही मनोमन संतोषले. संगमेश्‍वर ताब्यात आल्याबरोबर 
शृंगारपूरच्या सूर्यराव राजाला शृंगारपूरीराहून संगमेश्वराची व्यवस्था पाहण्यास सांगितले. संगमेश्वरला 
शिवाजीमहाराजांनी आपल्या सैन्याचा एक तळ ठेवला होताच. हस्तगत झालेल्या प्रदेशातील प्रजेला 
पूर्ण अभय मिळाले. नंतर चिपळूण घेऊन परशुरामाची मनोभावे पूजा केली, दाने दिली. अशी 
राजापूरची मोहीम यशस्वी केल्यामुळे शिवाजीराजे फारच शोभून दिसले. 
२९ व्या अध्यायाचा सारांश : १) उतावळ्या अहंकारी शाहिस्तेखानाची कारतलबाला आज्ञा, २) 
त्याप्रमाणे शिवाजीमहाराजांशी निष्फळ सामना, कारतलबाच्या सैन्याकडून खंडणी व लूट, अपार 
धनप्राप्ती, ३) शहाजीराजांचे औदार्य, शिवाजीमहाराजांची थोरवी विसरून कारतलबाने केलेली चूक, 
४) राजापूरच्या चाच्यांकडून लूट, खंडणी, ५) शिवाजीमहाराजांची नेताजीला आज्ञा - मी 
राजापूरची मोहीम उरकतो, तोवर मागील बंदोबस्त नीट करा, ६) दाभोळ, संगमेश्‍वर, चिपळूण, 
शुंगारपूर घेऊन सूर्यरावांवर जरब, असा हा स्वपूर प्रवेशनाम २९ वा अध्याय संपूर्ण. 
अध्याय ३० वा: Th +75 

५१ श्लोकांच्या या अध्यायचे सरळ दोन भाग आहेत. १) क्रूर मलबारी चाच्यांकडून 
जबरदस्त खंडणी वसूल करून, शिवाजीमहाराजांनी केलेली योग्य विल्हेवाट, २) आदिलाची खंत 
आणि पोरकट प्रभावलीचा राजा सूर्यराव याचा बंदोबस्त, असे दोन महत्त्वाचे भाग आहेत. 

आरंभीच क्रूर मलबारी चाचे हे अनेक द्वीपातून सोने, नाणे, रत्ने, माणिक इत्यादी मौल्यवान 
संपत्ती जमवून त्याच राजापुरीत भुयारात दडवून ठेवीत. शिवाजींनी या क्रूर चाच्यांकडून खंडणी वसूल 
केलीच; शिवाय मोठमोठाल्या काढ्यात ठेवलेली मौल्यवान संपत्ती व नानाविध वस्तू - त्यांत रेशमी 
वस्त्रे, प्रावरणे, मसाल्याचे यच्चयावत्‌ पदार्थ यांचे तपशिलवार वर्णन आहे. शिवाजींनी हा सर्व माल 


आपल्या बैलगाड्यांतून सर्व गडांवर पाठवून दिला आणि योग्य विल्हेवाट लावली. पुढे राजांनी जी गावे 


ताब्यात घेतली, त्यांची दोन तीन श्लोकांत यादीच दिली आहे; हे वर्णन पहिल्या २३ श्लोकांत आहे. 
२) दुसऱ्या भागात शिवाजीमहाराजांनी ही जी लूट केली त्याचा आदिलशहाला मोठा राग आला. पण, 
त्याचा बंदोबस्त कसा करायचा? तेव्हा आपल्या जवळचा प्रभावलीचा सूर्यराव याच्यावर कामगिरी 
सोपविली. आपली कुवत न ओळखता त्यानेही शिवाजींच्या सैन्यावर छापे घातले, तेव्हा महाराजांच्या 
सैन्यातील पिलाजी निळकंठ पळून जाण्याच्या बेतात होता तेव्हा तानाजीने त्याला पकडून दगडाला 
बांधून ठेवले व सूर्यरावाच्या सैन्यावर मोठ्या आवेशाने हल्ला चढविला. ही बातमी समजताच 
शिवाजीराजांना मोठा राग आला व त्यांनी सूर्यरावाला निरोप पाठविला. तेव्हा त्याने चुकवाचुकवी केली 
व शिवाजीमहाराजांपुढे उभा करताच आपल्याला क्रीतपुत्र समजून संरक्षण द्यावे, अशी इच्छा प्रगट 
केली. शिवाजीमहाराजांनी ते.मान्य केले. तरीही सूर्यरावाचा पोरखेळ संपेना. असा हा ५१ श्लोकांचा 
अध्याय कवींद्रांनी सक्षेपाने संपविला. मलबारी चाच्यांवरील मोहिमेने जी अफाट अर्थप्राप्ती झाली, 
त्याचा शिवाजीमहाराजांना फार मोठा उपयोग झाला. हळूहळू विजयाचे व महानतेचे क्षेत्र वृद्धिंगत 
होऊन शिवशाही सुदृढ झाली. 
अध्याय ३१ वा: 

शिवाजीमहाराज राजापूर मोहिमेतून येताच त्यांना प्रथम तानाजी भेटले. राजांबरोबर यावेळी 
प्रभावलीचा सूर्यरावही होता. शिवाजीराजांनी तानाजीच्या कार्याची महती लक्षात घेऊन त्यांचा बहुमान 
केला. याच वेळी सूर्यरावाचे उद्धट वर्तन राजांच्या कानावर आले. तरी राग आवरून दूताकरवी निरोप 
देऊन सूर्यरावाला भेटीला बोलावले. “तू जा, मी येतो!”, असे सांगूनही सूर्यराव राजांच्या भेटीस 
गेलाच नाही. त्याने शिवाजीराजांच्या अपरोक्ष आदिलशहाला साहाय्य केले होते. संगमेश्वरी असलेल्या 
शिवाजींच्या सैन्यावर रात्रीच्या वेळी छापे घालून बराच त्रास दिला होता. असे राजांचे अनेक गुन्हे 
सूर्यरावाने केले होते. त्याचे खरे प्रेम आणि कल आदिलाकडेच होता. तरीही राजे तुझे अपराध विसरून 
तुला क्षमा करून अभय देतील; असे सांगूनही बेजबाबदारपणाने सूर्यराव गेलाच नाही. दूताने निरोप 
देऊनही ही त्याची बेपर्वाई! इकडे शिवाजीराजांनी लगेच आदिलशही प्रातावर कब्जा केला. तेव्हा देश 
सोडून गेलेले व्यापार उदीम करणारे अठरापगड जातीचे सर्व लोक आपल्या प्रांतात पुन्हा आले. 


ब्राह्मण, क्षत्रियांपासून सर्व धंदेवाल्यांची तपशीलवार माहिती कवीद्रांनी दिली. नव्या राजवटीत हे सर्व 


४१ 


लोक आता गुण्यागोविंदाने नांदू लागले. त्यांची सर्व बाजूंनी भरभराट झाली. इथे पंडितांनी प्रश्न 
उपस्थित केला की सूर्यरावाला निरोप पाठवूनही त्याच्या अपरोक्ष पाली प्रांत कसा घेतला? 
सूर्यरावाने मधून मधून शिवाजीराजांना युद्धात मदतही केली होती. हे खरे असले, तरी त्याचे खरे प्रेम 
आणि कल आदिलशहाकडेच होता. त्याला तो गुप्त मदत करीत असे. असे असूनही स्वत:च्या 
बचावासाठी राजांशी तह केला होता. आता मात्र राजांना सूर्यरावाची बेइमानी खपली नाही. त्यानी 
१५ हजार पायदळ घेऊन प्रभावलीवर स्वारी केली. सूर्यरावाला शिवाजीराजांशी लढण्याची अजूनही 
खुमखुमी होतीच. राजांपुढे आपले काही चालणार नाही हे पाहून सैन्यानिशी त्याने पळ काढला. इथे 
पंडितांनी पुन्हा प्रश्‍न विचारला, तेव्हा शिवाजींच्या मर्दुमकीची साद्यंत माहिती कवींद्रांनी दिली. शिवाजी 
कसा होता? तो दुर्गम वनात राहतो, युद्धाला नेहमी सञ्ज असतो, सह्याद्रीसुद्धा त्याची आज्ञा मानतो, 
इतरांना असाध्य अशी स्वराज्य निर्मिती करून देश परकीय आक्रमणापासून सुरक्षित केला. तो 
शरणार्थींना अभय देतो. युद्धोन्मत्तांना जिंकून ताब्यात घेतो. असा मुत्सदी, शूर शिवाजी शुंगारपुरात 
प्रवेश करून आल्याबरोबर त्यांनी त्वेषाने सूर्यरावाच्या राज्यासनाला ठोकरले. तेव्हा शुंगारपूराचे लोक 
राजांना शरण गेले. सूर्यराव पळाला हे बरे झाले. त्याचा वध करणे शिवाजीराजांनाही जीवावर गेले 
असते. कवीद्रांनी शुंगारपूरचे वर्णनही रोचक केले आहे. हा एक उत्कृष्ट वर्णनाचा नमुना आहे. या 
अध्यायात तीन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. १) शृंगारपूर व त्या परिसराचे वर्णन, गर्द झाडीत, वेळूच्या दाट 
बनांनी व्यापलेल्या टापूत शृंगारपूर वसले आहे. २) चंचल, उतावळा, बिनभरवशाचा सूर्यराव, 
आपली कुवत न ओळखता शिवाजींशी लढण्याची इच्छा धरतो. आपण शिवाजींस जिंकू शकू, हा मूर्ख 
आशावाद बाळगतो. क्रीतपुत्र समजून शिवाजीमहाराजांनी त्याच्याशी नेहमीच सौम्य व्यवहार केला व 
त्याला अभय दिले. शिवाजीमहाराजांशी विश्‍वासाने वागला असता तर त्याचे राज्य घेऊनही त्याला 
पुन्हा काही राज्याधिकार मिळाले असते; पण तेवढी त्याची लायकीच नव्हती. ३) त्या भागात 
'मंडणगड' हा नवा किल्ला निर्माण करून शुंगापूरचा भाग शत्रूला अजिंक्य असा केला. आरमार बाळगून 


सागरावरही सत्ता प्रस्थापित केली. अशा रीतीने ७३ श्लोकांचा हा अध्याय समाप्त होतो. 


४२ 


अध्याय ३२ वा: 

या अध्यायात फक्त ९ श्लोक आहेत, ते कालिदासांच्या आठव्या सर्गाप्रमाणे वियोगिनी 
वृत्तात आहेत. या थोड्याच श्लोकांत कुणालाही मोहमुग्ध करील अशी शुंगारपूरची मनोवेधक रचना, 
उन्हाळा व पावसाळ्याच्या आरंभीचे सुंदर वर्णन यामुळे संयमी पुरुषाचेही मन चढेल; पण 
शिवाजीमहाराजांसारख्या संयमी, विरागी राजयोग्याचे मन कधीच चळणार नाही. या भागांवर त्र्यंबक 
भास्कर या कसलेल्या गडपतीची योजना केली व हा भाग शत्रूंना अजिंक्य असा केला. हे सुंदर वर्णन 
वाचल्यानंतर यानंतरचा काव्यरचनेचा बराचसा भाग उपलब्ध झाला नसावा, असे लक्षात येते आणि 


मनाला चुटपुट लागते. 


४३ 


ग्रंथकाराची माहिती : 

हे पद्यमय शिवचरित्र परमानंदानी रचले आहे' प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी पुष्पिका. अनेक 
अध्यायांच्या पुष्पिकांमध्ये यांच्या नावामागे निधिवासकर किंवा निवासकर असे विशेषण लावले आहे.* 
अर्थात कवीन्द्र परमानंद हे मूळचे नेवाशाचे राहणारे होते. त्यांना कवींद्र असा किताब होता. 
शिवभारतमध्ये त्यांनी स्वत:चा उल्लेख 'कवीन्द्र परमानंद” असा अनेक ठिकाणी केलेला आहे.” 

परमानंदाचा सर्वात जुना उल्लेख एप्रिल १६६४ मध्ये देण्यात आलेल्या एका संस्कृत 
निवाडापत्रात मिळतो." राजापूर येथे भरलेल्या पंडितांच्या एका सभेने एका सामाजिक व धार्मिक 
प्रश्नासंबंधाने हे निवाडापत्र दिले आहे. निवाडा शहाजीराजांचे पुत्र शिवाजीमहाराज यांच्या कारकिर्दीत 
करण्यात आला, असे निवाडापत्रातच म्हटलेले आहे. याकरिता भरलेल्या सभेत जे सोळा पंडित 
उपस्थित होते, त्यांची नावेही निवाडापत्रात नमूद आहेत. त्यांपैकी पहिले नाव गागाभट्टाचे असून, चौथे 
कवींद्र परमानंद यांचे आहे. 

मिर्झा राजा जयसिंहाच्या आग्र्याला असलेल्या अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या राजस्थानी हिंदी 
भाषेतील काही पत्रांमध्येही परमानंदाचा उल्लेख आलेला आहे. या पत्रांमध्ये परमानंदाचा उल्लेख 
अनुक्रमे 'कवीहिंद्र कविश्‍वर', 'कवीसर परमानंद', 'कवीकलस कवीसुर', 'कवीसुर', “परमानंद 
कवीसुर', परमानन्द कबीसुर', 'कवीराई कवीसुर', "परमानन्द कबीसुरइन्द्र कवीसुर' आणि 
“परमानंद कवीश्वर” असा आला आहे. म्हणजे कवींद्र, कवीश्वर, कविकलश, कविराय, कविसुरेंद्र ही 
पाच उपाधी या राजस्थानी पत्रांमध्ये परमानंदांना उद्देशून वापरलेल्या आहे; परंतु स्वत: परमानंद 
शिवभारतम्मध्ये यापैकी कवीन्द्र ही एकच उपाधी स्वत:ला लावतात, तेव्हा तोच त्यांचा किताब होता, 
असे मानणे युक्‍त आहे. त्यावरून इ. स. १६६६ मध्ये शिवाजीमहाराजांबरोबर आग्र्याला असलेल्या 
परिवारात परमानंदही होते असे दिसून येते. 

शिवकालातच लिहिलेल्या 'पर्णालपर्वतग्रहणाख्यानम्‌' या संस्कृत काव्यातही परमानंदांचा 
उल्लेख आला आहे, त्याची पार्श्वभूमी अशी : 

शिवाजीमहाराजांच्या सैन्याने ६ मार्च १६७३ रोजी पन्हाळा काबीज केला. ही बातमी 
शिवाजीमहाराजांना रायगड येथे दोन दिवसांनी समजली. त्याच्या दुसऱया दिवशी (९ मार्च १६७३) 


४४ 


ते रायगडाहून पन्हाळ्याला जाण्याकरिता निघाले. ' जेधे शकावली या प्रवासातला पहिला मुक्काम 
पोलादपूरला झाला. '* शिवाजीमहाराजांनी पोलादपूरला प्रवेश केला तेव्हा परमानंदांच्या शिष्यांनी 
शिवाजीमहाराजांचे यशोगीते गाऊन स्वागत केले आणि नंतर परमानंदांची भेट घेऊन 
शिवाजीमहाराजांनी त्यांचा आशीर्वाद घेतला, असे पर्णालपर्वतग्रहणाख्यानमध्ये सांगितलेले आहे. 
परमानंद पोलादपूरला राहत असत, असा उल्लेख काही मराठी बखरीमध्ये आलेला आहे. ' एक्याण्णव 
कलमी बखरीच्या साने प्रत आणि फार्सी प्रत (तारीख इ. शिवाजी) या दोन प्रतींमध्येच परमानंदाचा 
उल्लेख आहे, इतर प्रतीमध्ये नाही. साने प्रतीत निर्देशिलेल्या ठिकाणाखेरीज आणखीही एके ठिकाणी 
परमानंदांचा उल्लेख आहे. वरील तिन्ही बखरींमध्ये परमानंद हे शिवाजीमहाराजांच्या राज्यातले एक 
सत्पुरुष होते; आणि ते पोलादपुरास राहत असत, एवढ्याच आशयाचा परमानंदांचा उल्लेख आहे, 
त्यांचा 'कवींद्र' या किताबाचा किंवा त्यांनी शिवभारतम्‌ लिहिले असल्याचा उल्लेख बखरीमध्ये नाही. 
परमानंदाच्या जन्ममृत्यूच्या तारखा ज्ञात नाहीत; परंतु ते निदान ९ मार्च १६७३ पर्यंत तरी हयात 
होते, असे पर्णालपर्वतग्रहणाख्यानम्‌ मधील उपर्युक्त उल्लेखावरून सिद्ध होते. 

शिवभारतम्च्या पाच हस्तलिखित प्रती आतापर्यंत उजेडात आल्या. त्यांपैकी चार प्रती 
तंजावरच्या सरस्वतीमहाल लायब्ररीत आहेत.'* पाचवी कोल्हापूरच्या राजोपाध्ये घराण्याच्या 
कागदपत्रांमध्ये मिळाली, ती आता पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या संग्रहात आहे. 
तंजावरच्या प्रतीपेंकी एकीत सोळाव्या अध्यायाच्या एकसष्टाव्या श्लोकापर्यंतचा भाग आहे व एकीत 
पहिल्या अध्यायाच्या एकशेपाचाव्या श्लोकापासून सोळाव्या अध्यायाच्या पासष्टाव्या श्लोकापर्यंतचा 
भाग आहे. बाकीच्या दोन्ही प्रतीमध्ये बत्तिसाव्या अध्यायाच्या नवव्या श्लोकापर्यंतचा भाग आहे. या 
दोन प्रतींपैकी एका प्रतीचा संस्कृत पाठ मराठी भाषांतरासह प्रकाशित झाला आहे.'' “शिवभावरतम्‌' 
हा ग्रंथ श्री दिवेकर यांनीच प्रथम उजेडात आणला, त्याचा शोध त्यांना कसा लागला, याची मनोरंजक 
माहिती या प्रकाशित आवृत्तीस जोडलेल्या उपोद्घातातून (पृ. ४-८) त्यांनी दिली. राजोपाध्यांकडे 
मिळालेल्या प्रतीतही बत्तिसाव्या अध्यायाच्या नवव्या श्लोकापर्यंतचाच भाग आहे व त्याही प्रतीचा 


संस्कृत पाठ छापून प्रकाशित झाला आहे. 


४५ 


शिवभारतमूचे पूर्ण एकतीस अध्याय आणि बत्तिसाव्याचे पहिले नऊ श्लोक मिळून २२६२ 
श्लोक होतात. पहिल्या एकवीस अध्यायांपैकी प्रत्येकाच्या अखेरीस 'पुष्पिका' आहे. परंतु, 
बत्तिसाव्याच्या उपलब्ध भागाच्या शेवटी पुष्पिका नाही, त्यात फक्त नऊच श्लोक आहेत आणि तिथे 
वर्णन एकदम मध्येच तुटल्यासारखे थांबते; अर्थातच तो अध्याय अपूर्ण आहे. 

शिवभारतम्‌ केव्हा रचले ते त्यात संगितलेले नाही. शिवाजीमहाराज शुंगारपूर घेतात व तेथे 
प्रमुख अधिकारी म्हणून त्र्यंबक भास्कराची नेमणूक करतात. इथपर्यंतची हकीकत शिवभारतम्‌मध्ये 
आलेली आहे. शिवाजीमहाराजांनी शुंगारपूर केव्हा घेतले हे शिवभारतम्‌मध्ये सांगितले नसले, तरी ती 
घटना २९ एप्रिल १६६१ रोजी घडल्याचे इतर साधनांवरून ज्ञात आहे. 

शिवभारतम्‌मधील वर्णनाच्या अनुक्रमाने पाहिले तर त्यात निर्देशिलेली ही सर्वात शेवटची 
घटना आहे. परंतु, त्याही आधी एके ठिकाणी अली आदिलशहाच्या सांगण्यावरून सिद्दी जोहर याला 
विषप्रयोग करून मारण्यात आले, अशा आशयाचा उल्लेख शिवभारतम्‌मध्ये आलेला आहे. याही 
घटनेची तारीख शिवभारतम्‌मध्ये दिलेली नसली तरी सिद्दी जोहर १७ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर 
१६६१ या दरम्यान मरण पावला हे इतर साधनांवरून ज्ञात आहे. ` अली आदिलशहाच्या हुकुमावरून 
त्याचा खून करण्यात आला, अशी लोकवार्ताही तेव्हा प्रसृत होती. (फिलीप गिफर्ड इत्यादींनी 
गोव्याहून सूरतला पाठविलेल्या २० जुलै १६६३ या तारखेच्या इंग्रजी पत्रात पुढील उल्लेख आहे. 
“'त्याचप्रमाणे बादशहाने (म्हणजे अली आदिलशहाने) सिद्दी जोहराचा जावाई सिद्दी मसुद आणि सिद्दी 
जोहराचा थोरला मुलगा यांना त्यांच्याकडे येण्याविषयी लिहिले. परंतु, ज्याने त्यांच्या बापाचा खून 
केला, त्याच्यावर ते विश्वास ठेवू धजत नाहीत, असे उत्तर त्यांनी त्याला पाठविले. त्यावर बादशहाने 
त्यांना पुन्हा लिहिले, की बहलूलखान हाच फक्त त्यांच्या बापाच्या मृत्यूला जबाबदार होता आणि 
आता त्याने बहलूलखानास कैदेत टाकले असल्यामुळे त्यांच्यावर (म्हणजे बादशहावर) विश्वास 


'' ° तारखेच्या 


ठेवण्यास काही कारण नाही. इथे सध्या प्रचलित असलेली बातमी एवढीच आहे. 
दृष्टीने पाहिले तर सिद्दी जोहराचा मृत्यू ही शिवभारतम्‌मध्ये उल्लेखिलेली सर्वात अलीकडची घटना 
आहे. अर्थात त्यानंतर केव्हातरी सध्या आपल्या हाती असलेले शिवभारतम्‌ रचून झाले असले 


पाहिजे. 'शिवभारतम्‌” लिहिण्याचे काम हे परमानंदांवर राज्याभिषेकापूर्वी, नंतर किंवा त्यावेळी 


४६ 


सोपविले, ते सांगणारा पुरावा उपलब्ध नाही. आतापर्यत पहिले एकतीस अध्याय आणि बत्तिसाव्याचे 
नऊ श्लोक, एवढाच शिवभारतम्चा भाग सापडला आणि तो इ. स. १६६१ नंतर केव्हातरी लिहून पूर्ण 
झाला, इतकेच आपल्याला सांगता येईल. त्यापुढे (म्हणजे बत्तिसाव्या अध्यायाच्या नवव्या श्लोकापुढे) 
परमानंदांनी ते काव्य रचले की नाही, ते समजण्यास काही मार्ग नाही. (शिवभारताची काही जुनी 
हस्तलिखित मराठी भाषांतरे उपलब्ध ओहत, उदा. १) मद्रासच्या गव्हर्नमेंट ओरिएंटल मॅन्युस्क्रिप्ट्स 
लायब्ररीतील क्र. २७० च्या बाडात काही बखरी इत्यादी मजकूर लिहिलेला आहे, त्यात "श्री शिवाजी 
चरित्र संस्कृत शिवभारताचा मराठी अनुवाद” अशा नावाने शिवभारताच्या पहिल्या सोळा अध्यायांचे 
मराठी भाषांतर मोडीत लिहिलेले आहे. बाडाच्या पहिल्या पृष्ठावर बाड रेड्डी राव यांच्याकडून २ डिसें. 
१८०२ रोजी मिळाले, असा आशयाचा मजकूर आहे."' २) त्या लायब्ररीतच क्र. २७१ च्या बाडात 
काही बरवट इत्यादी मजकूर लिहिलेला आहे. त्यात शिवभारताच्या ३ ते १६ या अध्यायांचे मराठी 
भाषांतर मोडीत लिहिलेले आहे. ग | 

३) लंडन येथील इंडिया ऑफिसच्या लायब्ररीतील १३७ पानांच्या एका बाडात काही बखरी इत्यादी 
मराठी मजकूर मोडीत लिहिलेला आहे. त्यात पहिल्या १११ पृष्ठांमध्ये शिवभारतम्‌च्या पहिल्या सोळा 
अध्यायांचे मराठी भाषांतर केलेले आहे." त्या पृष्ठांची छायाचित्रे भारत इतिहास संशोधक मंडळात 
आहेत. ती ज्या रुमालात बांधलेली आहे, त्यावर 'बखरी १६ शिवभारत मोडी”, असे नाव लिहिलेले 
असून त्या प्रत्येक छायाचित्राच्या मागे ‘इंडिया ऑफिस लंडनकडून भेट ७-२- (१९)५७ (सही) द. 
वा. पो.' असा मोडी शेरा आहे. श्री दत्तो वामन पोतदार इंग्लडला गेले असताना, नोव्हें. १९५६ मध्ये 
ही छायाचित्रे मंडळाला भेट म्हणून देण्यात यावीत, असे त्यांनी ठरवून घेतले आणि त्याप्रमाणे ७ 
फेब्रुवारी १९५७ रोजी ती मंडळात दाखल झाली. अशा आशयाचा मोडी शेरा सर्वात शेवटच्या 
छायाचित्रावर आणि वरच्या ब्राऊन पेपरच्या वेष्ठणावर आहे. 

४) साताऱ्याच्या पारसनीस म्युझियममध्ये शिवभारताचे एक जुने मराठी गद्य रूपांतर जतन करून 
ठेवले असल्याचा उल्लेख एच. जी. रॉबिन्सन यांनी ऑल इंडिया हिस्टॉरिकल रेकॉर्डस कमिशनच्या एका 


२८ „+ 


अधिवेशनात वाचून दाखविलेल्या निबंधात केलेला होता. ˆ 'परमानंदकाव्यम्‌” या ग्रंथाच्या तिसऱया 


विभागात जे संस्कृत काव्य छापले आहे, त्यातून शिवाजीराजे व त्यांचा मुलगा संभाजी यांच्यातील 


४७ 


इ.स. १६७६ ते १६८० या काळातील संबंधाविषयी माहिती मिळते. या काव्यातील काही 
अध्यायांच्या पुष्पिकेत ते काव्य परमानंदांनी रचले असल्याचे नमूद आहे; परंतु वस्तुस्थितीत ते काव्य 
परमानंदांनी म्हणजे शिवभारतकार परमानंदांनी रचलेले नाही. * 

आपण हे काव्य शिवाजीमहाराजांच्या सांगण्यावरून रचल्याचे परमानंद सांगत असल्यामुळे 
आणि त्यांची विश्वासार्हता वारंवार प्रत्ययास आलेली असल्यामुळे, ते शिवाजीमहाराजांचे अधिकृत 
चरित्र आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. परंतु, तत्कालीन हिंदू समाजाचा इतिहासाकडे पाहण्याचा 
दृष्टिकोन अत्यंत तोकडा होता व तत्संबंधी दोष परमानंदाच्या ग्रंथातही आहेत. परमानंद काशीच्या 
पंडितांना शिवचरित्र सांगत आहे, अशी कल्पना करून तो लिहिलेला आहे. परमानंदानी खरोखरच 
काशीच्या पंडितांपुढे बसून तो काव्यग्रंथ म्हणून दाखविला असेल, असे नाही. असे संवादरूप ग्रंथ 
लिहिण्याच्या रूढीचे अनुकरण परमानंदांनीही केलेले असेल, इतकेच (ग्रंथाला दिलेले हे संवादरूपही 
नाममात्रच | आहे. परमानंद काशीला गेले असता त्यांच्याकडून शिवाजीमहाराजांचे चरित्र ऐकण्याची 
इच्छा तेथील पंडितांनी व्यक्‍त केल्यावरून परमानंद त्यांना शिवचरित्र सांगू लागले, अशी ग्रंथाची 
सुरुवात आहे. त्यानंतर सातवा अध्याय संपेपर्यंत पंडित मध्ये काहीही बोलत नाहीत, त्यानंतर ३२ व्या 
अध्यायाच्या ९ व्या श्लोकापर्यंत पंडितांच्या तोंडी सुमारे वीस प्रश्न घातले आहेत.) इतिहासातील 
घटनांचा परस्परसंबंध नीट समजण्याकरिता त्यात भरपूर तारखा दिलेल्या असल्या पाहिजेत; पण 
परमानंद आपल्या ग्रंथात फक्त दोनच तारखा देतात, “एक शिवजन्माची आणि दुसरी 


अफजलखानाच्या वधाची." 


त्या काळी शास्त्रीय विषयांवरील संस्कृत ग्रंथही सामान्यत: पद्यातच 
लिहीत. त्या रूढींचे अनुकरण परमानंदानीही केलेले आहे. (पद्याला वृत्ताचे बंधन नसते, त्यामुळे जरूर 
ते शब्द घुसडण्याचा प्रसंग पद्यकारावर येण्याचा संभव असतो. म्हणून सामान्यत: शास्त्रीय विषयांवर 
ग्रंथरचना करण्यास पद्य हे सोयीचे साधन आहे.) शिवभारतम्‌मध्ये असे दोष असले, तरीही 
शिवचरित्राचे ते अतिशय विश्वसनीय साधन आहे. ग्रंथकर्त्याला शिवचरित्राची जवळून माहिती होती 


आणि त्याने ती प्रामाणिकपणे नमूद केल्याचे सकृतदर्शनी पुराव्यांवरून दिसून येते. 


४८ 


तळटिपा : 


१. 


१५. 


१६. 


शके १५८६ राजापूर धर्मनिर्णयार्थ सभा-निर्णयपत्र भा. इ. स. मं. १९३५ च्या इतिवृत्तात 
शिवकालीन शास्त्री पंडित या मथव्व्याखाली हे निर्णयपत्र प्रसिद्ध केले. श्लो.क्र. १, २. 

शिव. श्री. सदाशिव दिवेकर संपादित, उपोद्घात पान नं. १२. 

शिव. अ. १ श्लो. क्र. २२ 

शिव. अ. १० श्लो. क्र. ४५ 

शिव. अ. १ श्लो. १-३५ 

उदा. पाहा अ. २, ९, १६, १७ जुन्या ग्रंथामध्ये नेवासे या गावाचा उल्लेख निधिवास असा 
येतो. 

शिव. अ. १ श्लोक ७, २० आणि प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटची पुष्पिका. 

भा. इ. सं. मं. चे वार्षिक इतिवृत्त, शके १८३५ सालाचे पृ. २९४-३०५. 

शिवाजीज व्हिझिट टू औरंगजेब अँट आग्रा, पत्र क्र. २८, ३२, ३३, ४३, ५८, ६०, ६१, ६३, 
६४. 


. जेधे शकावली शिवचरित्रप्रदीप, पृ. २६, बसतीनुस्सलातीन, पृ. ४९१. 
. पर्णाल. अ. ३ श्लो. ५५-५६. 

. पर्णाल. अ. ४ श्लो. १-५५. 

. पर्णाल. अ. ४ श्लो. १ते १७. 


. पर्णाल. अ. ४ श्लो. १६ ते १९ छापील आवृत्तीत पृ. २७ १६व्या व १७ व्या श्लोकाचा जो 


मराठी अर्थ दिला, तो चुकला आहे. त्याच्या योग्य अर्थाकरिता भारत इतिहास संशोधक 
मंडळाच्या त्रैमासिक, खंड २९, अंक १-२ एकत्र मधील 'श्री समर्थ नव्हे, कवींद्र परमानंदच!' 
हा प्रा. द. वा. पोतदार यांचा लेख पृ. ५१ ते ५६ पाहा. 

एक्कावन कलमी, कलम ५७, पृ. १०५-६. 


कलम ७४ पृ. १२६. 


४९ 


१७. 


१८. 


१९. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 
२७. 
२८. 


२९. 


३०. 


“ए डिस्क्रिटिव्हा कॅटलॉग ऑफ द संस्कृ त मॅन्युस्क्रिप्ट्स इन द तंजोर महाराजा” सरस्वती 
महाल लायब्ररी, तंजोर खंड ७, नोंद क्र ४२२३-२६ पृ. ३२, ५४, ६०. 

श्रीशिवभारतम्‌ आनन्दाश्रम आवृत्ती श्री. विनायक गणेश आपटे यांचे प्रास्ताविक, पृ. ५. 

श्री. सदाशिव महादेव दिवेकर यांनी इ. स. १९२७ मध्ये श्रीशिवभारतम या नावाने हा पाठ मराठी 


भाषांतरासह, प्रकाशित केला. 


. श्रीशिवभारतम्‌' अशा नावाने पुण्याच्या आनन्दाश्रमाकडून प्रकाशित, आषाढ, शके १५८२ 


इ.स. १९३०. 

जेधे व शिवापूर शकावल्या शिवचरित्रप्रदीप, पृ. २२, ५१; शिवाय पाहा - म. इ. सा. खंड २१ 
क्र. ३, शि. च. सा. खंड २ क्र. ३४४, इंग्लिश रेकॉर्डस ऑन शिवाजी खंड १ क्र. २६ पृ. २८. 
शिव. अ २८ श्लोक २१. र 

जेधे शकावली शिवचरित्रप्रदीप, पृ. २२ बसतीनुस्सलातीन, पृ. ४८८, सिलेक्टेड वकाई ऑफ द 
डेक्कन पृ. ९-१० क्र. २५. 

पहा -इंग्लिश रेकॉडर्स ऑन शिवाजी खंड १, क्र. ६७. 

ए डिस्क्रिप्टिव्ह कॅटलॉग ऑफ द मराठी मॅन्युस्क्रिप्ट्स लायब्ररी मद्रास खंड १, नोंद क्र. २७०, 
पृ. २४९-५०. 

उपर्युक्त कॅटलॉग, खंड-१, नोंद क्र. २७१, पृ. २५०-५१. 

कॅटलॉग ऑफ मराठी मॅन्युस्क्रिप्ट्स इन दि इंडिया ऑफिस लायब्ररी, नोंद क्र. १२९. 

प्रोसिडिंग ऑफ दि इंडियन हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड्स कमिशन, खंड ११ पृ. २१. 

दक्खनी हिन्दीतील इतिहास व इतर लेखांमधील 'परमानंदकाव्य - परमानंदाचे नव्हे हा लेख 
पृ. २०९-३० आणि श्री. य. ग. फफे यांचा सह्याद्री मासिकाच्या एप्रिल १९५३ च्या अंकातील 
“कवींद्र परमानंदा? चे परमानंदकाव्यम्‌” हा लेख - पृ. २७ ते ३१. 


शिव. अ. ६ श्लो. २६-३९ अ. २१ श्लो. ८३-८४. 


प्रकरण-१ 
छत्रपती शिवाजीमहाराज व त्यांचे पूर्वज 


अ) छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या पूर्वजांचे चरित्र 
(मालोजीराजे, शहाजीराजे व त्यांचे आप्तस्वकीय) 


शहाजीराजांचे बालपण आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचा प्रारंभ (इ. स. १५९९ ते १६२५): 


मालोजीराजे भोसले हे निजामशाहीतील एक सरदार होते. ' त्यांच्या दोन मुलांपैकी शहाजीराजे 
थोरले आणि शरीफजी धाकटे. शहाजीराजांचा जन्म १६ मार्च १५९९ रोजी झाला आणि शरीफजींचा 
त्यानंतर सुमारे दोन वर्षांनी झाला. शहाजी व शरीफजी यांच्या आईचे नाव उमाबाई असे होते. 
शहाजीराजांच्या जन्मानंतर दोन वर्षानी शरीफजींचा जन्म झाला असे शिवभारतम्मध्ये म्हटले आहे. 
` पण त्यात त्या दोघांच्याही जन्मतारखा दिलेल्या नाहीत." मालोजीराजे २३ मे १६१० नंतर आणि 
बहुधा १९ नोव्हेंबर १६११ पूर्वी इंदापूर येथे झालेल्या एका लढाईत मारले गेले. मालोजीराजांचा मृत्यू 
कुठे व कोणत्या प्रसंगी झाला ते 'शिवभारतम्‌'मध्ये सांगितलेले आहे, पण लढाई कुणाविरुद्ध झाली, ते 
मात्र त्यात सांगितलेले नाही.' निजामशहाने मालोजींचा मुकासा त्यांच्या मुलांना दिला आणि 
मालोजीराजांचा भाऊ विठोजी यांनी त्यांचे संगोपन केले.“ 

शहाजींना मिसरूड फुटू लागली. तोच लखूजी जाधवरावांची मुलगी जिजाबाईशी त्यांचे लग्न 
झाले." त्यावेळी शहाजीराजांचे वय १४-१५ वर्षाचे असेल, असे समजण्यास हरकत नाही. 
शिवभारतात जिजाबाईंच्या पित्याचे नाव यादवराज एवढेच दिलेले आहे. ते अर्थात जाधवराव या 
आडनावाचे संस्कृतीकरण आहे. लखूजी जाधवराव हे त्यावेळी निजामशाहीतील एक प्रमुख सरदार 
होते. 

शहाजीराजांचे चुलते विठोजी यांच्या मृत्यूची नेमकी तारीख ज्ञात नाही, त्यांना आठ मुलगे 
होते. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे - संभाजी, खेळोजी, मालोजी, मंबाजी, नागोजी, परसोजी, त्र्यंबकजी, 
कक्काजी.ˆ यापैकी तिसऱ्या श्लोकातील वक्क या नावाऐवजी कक्क अशी दुरुस्ती करावयास हवी. 


शिवभारताच्या कोल्हापूर प्रतीतील अ. ३ श्लो. ३ मध्ये कक्क असेच आहे. शिवभारतम्मध्ये ही नावे 


५१ 


वरील अनुक्रमानेच दिलेली आहे. विठोजींच्या मृत्यूनंतर शहाजीराजे आपल्या मुकाशाचा कारभार 
स्वत:च पाहू लागले. अशी माहिती 'शिवभारतम्‌मध्ये” दिलेली आहे. पण शहाजीराजांकडे यावेळी 
नेमका कोणता मुलूख मुकासा म्हणून होता ते शिवभारतममध्ये सांगितलेले नाही. त्यासंबंधीची 
कागदपत्रेही उपलब्ध नाहीत. 

निजामशाहीचा मुख्य कारभारी मलिक अंबर याने इ. स. १६२४ मध्ये विजापूरला वेढा 
घातला. त्यावेळी मुघल साम्राज्य व आदिलशाही सल्तनत यांच्यात सख्य असल्यामुळे त्या दोन्ही 
राजांचे सैन्य विजापूरचा वेढा उठविण्यास चालून आले. ते जवळ आल्यावर मलिक अंबर वेढा उठवून 
अहमदनगरकडे गेला आणि ऑक्टोबर १६२४ मध्ये अहमदनगरपासून सुमारे वीस किलोमीटरवर 
भातोडी (भातवडी) येथे झालेल्या लढाईत त्याने त्यांचा मोठा पराभव केला.'' या लढाईत 
शहाजीराजांनी मोठा पराक्रम केला आणि त्यांचे भाऊ शरीफजी हे धारातीर्थी पडले." 

| या लढाईनंतर लवकरच शहाजीराजांचे त्यांच्या चुलत भावांशी वाकडे आले आणि मलिक 

अंबराने त्यांच्या चुलत भावांची बाजू घेतल्यामुळे शहाजीराजे निजामशाही सोडून आदिलशाहीस 
मिळाले." या प्रसंगाची नेमकी तारीख ज्ञात नाही. 

निजामशाहीतील नोकरी सोडल्यावर शहाजीराजे आपल्या मुकाशात जाऊन राहू लागले आणि 
मग आदिलशहाने आपल्या सरदारांकरवी त्यांना आपल्या नोकरीत घेतले; परंतु तो मुकासा नेमका 
कुठे होता आणि शहाजीराजांनी आदिलशहाकडे नोकरी पत्करली, तेव्हा त्या मुकाशावरील ताबा त्यांनी 
सोडला होता की नाही, हे मात्र शिवभारतात सांगितलेले नाही. 
शहाजीराजांचा आदिलशाहीतील नोकरीचा पहिला कालखंड (इ.स. १६२५-२८) :- 

या कालखंडातील शहाजीराजांच्या चरित्राविषयी उपलब्ध साधनांमधून मिळणारी माहिती 
फारच तुटपुंजी आहे. शिवभारतममध्ये त्यांच्या या काळातील कामगिरीच्या तीन प्रसंगाचा त्रोटक 
उल्लेख केलेला आहे, पण त्यापैकी कोणत्याच प्रसंगाची तारीख दिलेली नाही. ते प्रसंग असे आहेत : 
१) इब्राहिमाच्या विरुद्ध असलेला फलटणचा अधिपती मुधोजी याचा शाहाजीराजांनी पराभव 

केला.' हा मुधोजी म्हणजे फलटणचा देशमुख मुधोजी निंबाळकर. शिवभारतममधील 


भातवडीच्या लढाईच्या वर्णनात याचा समावेश निजामशाही सरदारांमध्ये केलेला आहे. 


५२ 


केरळ व कर्नाटक जिंकून शाहाजीराजांनी इब्राहीमच्या खजिन्यात भर घातली आणि त्याला 
फार संतुष्ट केले. "* 

त्याने इतरही राजांना आपल्या नीतीने (राजकारणाने) कह्यात आणले. या तीन 
प्रसंगाविषयी शिवभारतम्‌मध्ये अधिक काही माहिती दिलेली नाही आणि इतर कोणत्याच 
साधनात त्यांचा उल्लेख केलेला नाही. शाहाजीराजांनी कर्नाटक व केरळ जिंकेले हे 
शिवभारतम्‌मधील विधान अतिशयोक्तिपूर्ण आहे हे उघड आहे. (आदिलशाही सैन्याने 
कर्नाटकाचा उत्तर भाग तेवढा जिंकला होता, संपूर्ण कर्नाटक त्यांना कधीच काबीज करता 
आले नाही) आदिलशाही सैन्याने या काळात कर्नाटकात काही स्वाऱ्या केल्या होत्या, असेही 
म्हणण्यास काही पुरावा नाही. (शाहाजीराजांनी बंगलोर जिल्ह्यातील लोकूर (लाकर) या गावी 
हेमलंबी संवत्सराच्या अश्विन शुद्ध २ ला काही जमीन दान दिल्याचे श्री. वा. सी. बेंद्रे यांनी 
त्यांच्या 'मालोजीराजे आणि शहाजीमहाराज' या पुस्तकात (पु.२४६) सांगितले आहे. त्या 
तिथीशी जुळती तारीख म्हणून २९ सप्टेंबर १६२७ दिलेली आहे, पण ती चुकीची आहे. त्या 
तिथीशी जुळती तारीख म्हणून २९ सप्टेंबर १६५७ ही आहे.) 

मुहम्मद आदिलशाहाकडून शहाजीराजांचा अपमान झाल्यामुळे शाहाजीराजे त्याला सोडून 
गेले, असा एक उल्लेख 'शिवभारतम्‌'मध्ये आला आहे. परंतु, त्यासंबंधीचा काही तपशील 
त्यात दिलेला नाही," शिवभारतम्‌मध्ये दुसऱ्या एका ठिकाणी पुढील उल्लेख आहे. 'सूर्याप्रमाणे 
प्रतापी असा अंबर हबशी (बर्बर:) अस्तंगत झाला असता, निजामशहाला (दुसरा चांगला) 
मंत्री नसल्याने त्याची परिस्थिती शंकास्पद झाली असता, चतुर इब्राहीम दैवयोगाने मरण 
पावल्याने त्याचा मुलगा मुहम्मद त्याच्या जागी आला असता, दिल्लीची बादशाही प्राप्त 
झालेल्या शाहजहानचे सैन्य दक्षिण दिशा जिंकण्याकरिता घमेंडीने आले असता, आपला 
पुरातन संबंध ओळखून निजामशहाचे कल्याण करण्याच्या इच्छेने बलाढ्य शहाजीराजे 
विजापूर सोडून आले.” मलिक अंबर व इब्राहीम आदिलशहा मरण पावल्यावर आणि 


शाहजहान दिल्लीचा बादशाह झाल्यावर शहाजीराजांनी आदिलशाही सोडली हे 


५३ 


शिवभारतकाराचे म्हणणे बरोबर आहे. जहांगीर २८ आक्टोबर १६२७ रोजी मरण पावला 

आणि त्याचा मुलगा शहाजहान ४ फेब्रुवारी १६२८ रोजी तख्तावर बसला. ' 
शहाजीराजांचा निजामशाहीतील नोकरीचा दुसरा कालखंड (इ.स. १६२८-२९) : 
शहाजीराजांचे निजामशाहीतील पुनरागमन : 

शहाजीराजे निजामशाहीत परत आल्यावर लवकरच त्यांचा मुलगा संभाजीराजे यांचे लग्न 
झाले, त्या प्रसंगाचे शिवभारतम्‌मधील वर्णन असे आहे. 

''बलाढ्य शहाजीराजांनी विजापूर सोडले. पुढे जाधवरावसुद्धा ताम्रांचे (म्हणजे मुघलांचे) 
अनुयायित्व टाकून धारागिरीस निजामशाहाच्या पक्षास येऊन मिळाले. दरम्यान शिवनेरी किल्ल्यावर 
राहणारा, शिवभक्त, सुप्रसिद्ध, अतिशय वैभवशाली व निजामशाहाच्या अत्यंत विश्वासातील असा 
विश्वासराजाच्या वंशातील सिद्धपाल याचा मुलगा विजयराजा याला आपली मुलगी जयंती ही 
शहाजीराजांचा मुलगा संभाजी याला अनुरूप आहे, असे वाटले. (शिवनेरीच्या या घराण्याविषयी 
अधिक काही माहिती उपलब्ध झालेली नाही. विश्वासराज आणि सिद्धपाल ही अर्थातच मराठी नावांचे 
संस्कृतीकरण करून केलेली रूपे आहेत. त्यांची मूळ नावे विश्‍वासराव आणि सिधोजी अशी असावीत. 
विश्वासराव हा कदाचित त्या घराण्यातील मुख्य पुरुषाला लावला जाणारा किताब असू शकेल) 
शहाजीराजांनाही तो संबंध अत्यंत स्तुत्य वाटून त्यांनी त्यांच्याकडे जयंतीस सून म्हणून मागणी 
घातली. पुढे विजयराजा आणि शहाजीराजे या दोघांच्या संबंधास साजेसा मोठा संमारंभ झाला. 
विश्वासराजाच्या वंशातील अत्यंत तेजस्वी राजांचा आणि भोसल्यांचा मोठा समुदाय जमला. जयंती 
आणि संभाजी यांचे शिवनेरी किल्ल्यावर मोठ्या थाटात लग्न झाले. नंतर काही दिवसांनी तो समारंभ 
आटोपल्यावर व्याह्यांच्या (म्हणजे विजयराजाच्या) संमतीने आपल्या गरोदर पत्नीस स्वजनांसह त्याच 
किल्ल्यावर ठेवून शहाजीराजे दर्याखानास जिंकण्यास निघाले." ` 

शहाजीराजे व दर्याखान यांच्यातील युद्ध इ. स. १६२८ च्या शेवटच्या तिमाहीत झाले. अर्थात 
तत्पूर्वी म्हणजे शहाजीराजे आदिलशाही सोडून निजामशाहीत परतल्यावर लवकरच संभाजीचे 
जयंतीशी लग्न झाले असले पाहिजे. त्याच दरम्यान म्हणजे शके १५५१ फाल्गु वद्य ३ रोजी रात्री 


शुभलग्नावर शिवाजीमहाराजांचा जन्म झाला. 


५४ 


शहाजीराजांनी खानदेशात स्वारी (इ.स. १६२८) केल्याचा उल्लेख शिवभारतम्‌मध्ये आलेला 
आहे. खान जमान जेव्हा बीडच्या रोखाने चालून जात होता तेव्हा मुघल सैन्यास गोंधळात 
टाकावे,अशा हेतूने निजामशहाने शहाजीराजांना सहा हजार घोडदळ बरोबर देऊन खानदेशावर स्वारी 
करण्यास पाठविले. त्यावेळी सावदा येथील जहागीर दर्याखान रोहिला नावाच्या मुघल 
मानसबदाराकडे असून, तो त्या परिसरात होता. (सावदा हे गाव जळगावच्या ईशान्य-पूर्वेस सुमारे ३५ 
किलोमीटरवर आहे) तेथे त्याचे व शहाजीराजांचे युद्ध झाले. 
लखूजी जाधवरावांचा खून (जुलै १६२९) : 

मलिक अंबराच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा फतहखान निजामशाहीचा कारभारी झाला; परंतु 
काही काळानंतर हमीदखान नावाच्या सरदाराच्या चिथावणीवरून निजामशहाने फतहखानास तुरुंगात 
टाकले आणि कारभारीपण हमीदखानास व सेनापतीत्व मुकर्रबखानास दिले.`' फतहखान कैद 
झाल्यामुळे इतरही काही निजामशाही सरदारांना आपल्या सुरक्षिततेविषयी धास्ती वाटू लागली होती. 
निजामशहाला मुजरा करण्याकरिता २५ जुलै १६२९ रोजी लखूजी दौलताबादच्या दरबारात आले 
असता त्यांच्यावर आणि त्यांच्या अनुयायांवर काही सरदारांनी आधीच ठरवून ठरवलेल्या बेतानुसार 
एकदम हल्ला केला. यावेळी झालेल्या झटापटीत लखूजी आणि त्यांच्या मुलांपैकी राघव, अचलोजी व 
यशवंत हे तिघे ठार झाले." ' शिवभारतम्‌मध्ये लखूजी व्यतिरिक्त इतरांची नावे दिलेली नाहीत. परंतु, 
राघव, अचल, जसवंत व बहादूर हे जाधवरावाचे पुत्र असल्याचा उल्लेख आधी एके ठिकाणी 
शिवभारतम्मध्ये आलेला आहे. “ 

'बादशाहनामा' व 'शिवभारतम्‌ ' हे दोन्हीही समकालीन व सामान्यत: विश्वासार्ह ग्रंथ आहेत. 
परंतु, लखूजी जाधवराव व यशवंत यांच्यातील नात्याविषयी 'शिवभारतम्‌' हे अधिक विश्वासार्ह आहे. 

जाधवरावांचा निजामहशहाने अपमान केल्यामुळे ते रागाने दरबारातून निघून जात असता 
आधीच ठरलेल्या बेताप्रमाणे हमीदखान इत्यादी सरदारांनी त्यांना घेरले आणि त्यावेळी झालेल्या 
झटापटीत जाधवराव त्यांच्या अनुयायांसह ठार झाले, असे 'शिवभारतम्‌” सांगते. फतहखान व 
हमीदखान यांच्या सल्ल्यावरून निजामशहाने जाधवरावांना ठार मारविले, असे शिवभारतम्मध्ये पुढे 


एके ठिकाणी म्हटले आहे. ` 


५५ 


लखूजी जाधवरावांचा खून झाल्यावर शहाजीराजांनी निजामशाहीचा त्याग केला आणि ते 
त्यांच्याकडे मुकासा म्हणून असलेल्या पुणे व चाकण या परगण्यांमध्ये जाऊन राहिले." 
शहाजीराजे दर्याखानाशी युद्ध करून शिवनेरीस परत आले, तेव्हा बाल शिवाजींचे उपवेशन व 
अन्नप्राशन हे संस्कार झालेले होते. 
नंतरच्या काळात निजामशाही व अदिलशाही दरबारात बरीच अंदाधुंदी माजली; आणि 
पक्षभेदही सुरू झाला. त्याचसुमारास दुष्काळही पडला. निजामशाहीच्या राज्यात व गुजरातमध्ये 
अवर्षणामुळे जनतेचे फार हाल झाले. शिवभारतम्मध्ये दुष्काळाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे करण्यात आले 
आहे. 
““चिरस्य विषये तस्य न ववर्ष वृषा यदा । 
सस्यं सुदुर्लभमभूत्स्वर्णं तु सुलभं तदा ॥ 
प्रस्थमात्राणि रत्नानि विनिमय्य धनीजनः। 
कथंचन समादत्त कुलत्थान्प्रस्थसंमितान्‌॥ 
आहाराभावतोऽत्यर्थं हाहाभूता: परस्परम्‌ । 
पशुन्वै पशवो जक्षुर्मानुषा अपि मानुषान्‌ ॥'' ` 
हे 'शिवभारतम्‌'मधील वर्णन बादशाहनाम्यातील वर्णनाशी तंतोतंत जुळते 
बादशाहनामाचा कर्ता लाहोरी म्हणतो : 


Life was offered for a loaf, but none would buy, rank was to be sold 
for a cake, but none cared for it, the ever bounteons hand was now stretched out 
to beg for food and the feet which had always trodden the way of contentment 
walked about only in search of sustenance. For a long time dog's flesh was sold 
for goat's flesh and the pounded bones of the dead were mixed with flour and 
sold. Destitution at length reached such a pitch that men began to devour each 
other and the flesh of a son was preferred to his love. 

शके १५५३ मधील एका पत्रात (शिवचरित्र साहित्य) पुणे जाळल्याचा व दुष्काळ पडल्याचा 


उल्लेख आला आहे. 


५६ 


''इदलशाई नामजादी पुणा एउन बसली. पुणे लुटून जाळून तलक केले, कोट पाडिला. यावर 
काळ दुकोळ कहल पडला. दर मणी होन दीड जाला. आपले दाईज व गोत्रीज होते ते सुजोन मेले. * 

वर आलेल्या दुष्काळाच्या वर्णनावरून त्यावेळची भयंकर परिस्थितीची जाणीव आपल्याला 
होते व शिवभारताप्रमाणेच इतरांनीही दुष्काळाचे वर्णन जवळजवळ सारखेच केलेले आहे, त्यावरून त्या 
घटनेची विश्वसनीयता दिसून येते. 
शहाजीराजांची कर्नाटक स्वारी : 

फरादखानाचा मुलगा रणडुल्लाखान हा कर्नाटक मोहिमेत शहाजीराजांसोबत होता. तेथे बिंदुपूर, 
वृषपत्तन, कावेरीपट्टण, श्रीरंगपट्टण, तंजावर, जिंजी, मदुरा, पीलगोंडा, विद्यानग, हंसकूट येथील 
अनेक राजांना शहाजींनी जिंकले. तेव्हा किंपगौडापासून घेतलेले बंगळूर शहर रणदुल्लाने शहाजीराजांना 
बक्षीस दिले. तेव्हापासून शहाजीराजे बंगळूरास राहू लागले. शिवाजीमहाराज बारा वर्षाचे झाल्यावर 
त्यांना पुण्यास पाठविण्यात आले. | 

वीरभद्र इत्यादी राजांना रणदुल्लाखानाने काढून टाकले होते, ते शहाजीराजांच्या मदतीने पुन्हा 
स्थानापन्न झाले. 

यावरून कर्नाटकातील हिंदू राजांविषयी आपलेपणाची भावना ठेवून त्यांना जागे करण्याची 
राजनीती कर्नाटकात योजली गेली, याचे श्रेय शहाजीराजांनाच द्यावे लागेल. 

अशारीतीने शहाजीराजांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या बळावर जहागिरी, मानसन्मान प्राप्त केला. 
बंगळूरात ते सुखसमाधानात काळ घालवत होते, तेथील राज्यकारभाराची व्यवस्था चोख ठेवत होते; 
परंतु कपटी महंमदाला शहाजीराजांनी वैभवात राहावे, हे मूळीच मान्य नव्हते. शहाजीराजांनी फक्त 
मोहिमा जिंकून आदिलाचे वैभव वाढवायचे व त्यांच्याच मर्जीप्रमाणे वागायचे असेच महंमदाला वाटायचे. 
शहाजीराजांची कैद : 

शिवभारतम्‌मध्ये या प्रसंगवर्णनावर पाच अध्याय खर्ची घातले; परंतु त्यातदेखील शहाजीराजे 
व शिवाजीमहाराजांची माहिती देण्यावरच परमानंदानी अधिक भर दिलेला दिसून येतो. मुस्तफाच्या 
कर्नाटकातील कामगिरीचा उल्लेख त्यात अगदी ओझरता आलेला आहे. 

'दुर्धषोऽपि विधेयोऽस्य बभूव मधुराधिपः ॥' २" 


५७ 


मदुरेचा त्रिमलनायक हा पराक्रमी वीर शहाजीराजांच्या तंत्राने वागू लागला. थोडक्यात 
सांगायचे तर गोवळकोंडेकराविरुद्ध म्हणजे मीरजुमल्याविरुद्ध लढण्यासाठी विजापूरकरांचे सैन्य आणले 
असताना त्याने एकदम पक्ष बदलला व मीरजुमल्याशी स्नेह केला हे पाहून त्रिमलनायकाला जसा 
भयंकर संताप आला असेल त्याचप्रमाणे त्रिमलाशी आपलेपणाने वागणाऱ्या शहाजीराजांनाही मुस्तफाने 
केलेले विश्‍वासघातकीपणाचे वर्तन पटणे शक्य नव्हते. म्हणून शहाजीराजांनी जिंजीच्या वेढ्यात 
सामील होण्याचे नाकारले. आता मात्र मुस्तफास शहाजीराजे विरुद्ध पक्षात सामील होतात की काय, 
अशी शंका येऊ लागली. 

कावेरीपट्टणचा जगद्देव, मुदरेचा त्रिमलनायक, म्हैसूरचा चामराज, वोडियार आणि बेदनूरचा 
वीरभद्र इत्यादींनी 'जहुर्यवनजं भयम्‌ म्हणजे मुसलमानांचे भय टाकले. 

'वशीचकार सकलं शाह: कर्णाटमंडलम्‌ ॥' `` 

| शहाजीराजांनी कर्नाटक हस्तगत केल्यासारखाच होता. तेव्हा ही हिंदूची एकजूट फोडण्यासाठी 
शहाजीला कैद करणे मुस्तफाला अत्यावश्यक वाटले असेल यात शंकाच उद्‌भवत नाही. 

वरील हकिकतीवरून हे स्पष्ट होते, की शहाजीराजांवर कैदेचा प्रसंग हा कर्नाटकातील 
गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमुळे आला. 

कर्नाटकात शहाजीराजांचे प्रस्त वाढलेले पाहून त्यांना कैद करण्यासाठीच सैन्यासह 
मुस्तफाची रवानगी कर्नाटकात करण्यात आली असावी, असा कवीचा लिहिण्याचा आशय दिसून येतो. 

शहाजीराजे व मुस्तफा एकमेकांना ओळखून होते; तथापि प्रथम काही दिवसपर्यंत दोघांनीही 
समोपचाराने वागून मित्रत्वाचा डोल घेतला. मुस्तफाने वस्त्र, अलंकार, भेट - प्रतिभेट यांचा देखावा 
निर्माण करून व वारंवार सल्लामसलत विचारण्याचा आव आणून शहाजीराजांना गाफिल बनवले. नंतर 
एके दिवशी रात्री आपल्या सेनानायकांना बोलावून 'शहाजीस कैद करा” असा मजकडे महमूदशहाचा 
निरोप आला आहे, तरी आज पहाटे सैन्यासह जाऊन शहाजीस पकडण्याचे काम पार पाडा', असे 
मुस्तफाने सेनानायकांना सांगितले. तो शहाजीराजांच्या तळाभोवती वेढा देण्यासाठी निघाला. 
त्याच्याबरोबर सैन्यात १२ मुसलमान, ३ ब्राह्मण, ३ मराठे सरदार मिळून १८ सदस्यांची नावे कवीने 


प्रारंभी दिली आहेत. “ 


५८ 


त्यानंतर शहाजीच्या बेसावध सैन्याभवती गराडा दिल्यानंतर त्यातून बाजी घोरपडे खास 
शहाजीराजांच्या शिबिरावर चालून जाण्यासाठी निघाला. तेव्हा बाजीसोबत सात मराठे सरदार होते. 
त्यात शहाजीराजांचा चुलत भाऊ मंबाजी भोसले हाही होता. हे सैन्य आले तेव्हा शहाजीराजांकडील 
सैन्य अर्धवट झोपेत होते. त्यामुळे त्यांना युद्धाची तयारी करण्यास सवड मिळाली नाही. तरीसुद्धा 
खंडोजी पाटील मात्र ताबडतोब युद्धाची तयारी करून बाजी घोरपड्याच्या अंगावर एकटाच चालून 
गेला. त्याने प्रथम बाजी घोरपड्यावर प्रहार केला; परंतु इतर सरदारांनी गराडा घालून पाटलास ठार 
केले. शहाजीराजे घोड्यावर बसून लढण्यासाठी निघाले तेव्हा त्यांच्या सोबत त्यांचा चुलत भाऊ 
त्र्यंबकराज हेही होते व इतरही सरदारांची नावे कवीने उल्लेखिली आहेत. हे सरदार चालून गेले तेव्हा 
शहाजींच्या सरदारांची बाजींच्या सरदारांशी काही वेळ चकमक झडली. तिच्यात बाजीचे सरदार 
विजयी झाले. शेवटी शहाजीराजेही लढून दमले आणि जखमी होऊन पडले. तेव्हा बाजी घोरपड्याने 
त्यांना स्वत: कैद केले. शहाजीराजांच्या तळावरील सर्व सामान शत्रूच्या हाती लागले. अशारीतीने 
कपटाचा आश्रय घेऊन मुस्तफाने शहाजीराजांना कैद करण्यात यश मिळविले. हे ऐकून महमूदला 
आनंद झाला. 
शहाजीराजांची कैदेतून सुटका : 

शहाजीराजांना कैद केल्याबरोबर मुस्तफाने संभाजीराजांवर बंगळूरला व शिवजीराजांवर 
पुरंदरकडे सैन्य पाठविले. परंतु, या दोन्ही शहाजींच्या पराक्रमी वीरांनी शत्रू सैन्याचा धुव्वा उडविला. 

शहाजीराजांची सुटका होण्यास शिवाजीमहाराज व संभाजीराजे यांचा पराक्रम कारणीभूत 
झाला, असे शिवभारतकार म्हणतो, ते थोड्याफार प्रमाणात मान्य करता येईल; परंतु महमूदशहाने 
आपली सर्व शक्ती एकवटून शिवाजीराजे व संभाजीराजांचा नायनाट करण्याचे ठरवले असते तर ते 
त्याला कठीण नव्हते. 

शहाजीराजांना कैद करण्याच्या कामी मुस्तफाखानाचा आग्रह कारणीभूत होता आणि मुस्तफा 
मरण पावला, तेव्हा महमूदशहाला मुस्तफाच्या विरूद्धपक्षाने शहाजीराजांना मोकळे करण्याचाच सल्ला 
दिला असावा. महमूदशहा स्वत: लढवय्या नव्हता; मनाने पक्काही नव्हता. त्याला ख्यालीखुशालीत 


जीवन जगणे पसंत होते. त्यामुळे धार्मिक व राजकीय बाबतीत त्याचे धोरण सौम्य अगर उग्र राहणे 


५९ 


सल्लागारांच्या मतावर अवलंबून असे. शहाजीराजांची सुटका करावी किंवा नाही, याविषयी 
महमूदशहाच्या मनांत विचार घोळू लागले. तेव्हा शिवाजीराजांच्या ताब्यात पुरंदर व सिंहगड हे दोन 
किल्ले होते. संभाजीराजांच्या ताब्यात बंगळूर हाते." तेव्हा बंगळूर शहर व सिंहगड किल्ला आपल्याला 
द्यावा व पुरंदर शिवाजीराजांनी स्वत:कडे राहू द्यावा ही अट महमूदशहाने शहाजीराजांची सुटका 
करण्यासाठी घातली. 
“न हि मां मुञ्चतितमा सिंहशैलग्रहाग्रह: । 
मदीयेन नियोगेन शिवायास्तु पुरन्दर: ॥/'* ` 
हे शब्द महमूदशहाच्या तोंडी कवीने घातले आहेत. त्यावरून सिंहगड शिवाजीराजांनी घेतला 
ही गोष्ट महमूदशहाच्या मनाला फार झोंबलेली होती, असे दिसून येते. कादाचित शिवाजीराजांच्या 
कृत्यास शहाजीराजांची अंतस्थ संमती आहे, त्यामुळे सिंहगड परत घेतला म्हणजे शिवाजीराजे व 
शहाजींची होणारी दांडगाई आपण चालू दिली नाही, असे लोकांनाही दिसून येईल, असा विचार 
कदाचित महमूदशहाच्या मनात आला असावा. 
शहाजीराजांना वाटले की, सिंहगड परत द्यावयाचा म्हणजे आपल्या हाताने आपल्या पायात 
बेडी अडकवून घेण्यासारखे आहे. शिवाजीराजांनी तर केवळ वडिलांच्या सुटकेसाठी म्हणूनच मोठ्या 
कष्टाने सिंहगड आदिलशहाच्या ताब्यात दिला.” (शहाजीराजांची सुटका शके १५७१) 
अशारीतीने कवीन्द्र परमानदांनी शिवभारतम्‌मध्ये शिवाजीमहाराजांचे आजोबा मालोजीराजे 
यांचा थोडक्यात राजकीय जीवनपट सांगितला आहे व पुढे जाऊन शिवजीमहाराजांचे वडील 
शहाजीराजे भोसले यांचा २८ वर्षांचा प्रदीर्घ राजकीय संघर्ष यात देण्यात आलेला आहे. 
मालोजीराजे व शहाजीराजे यांच्याविषयी 'शिवभारतम्‌मध्ये' आलेले उल्लेखच फक्त प्रस्तुत 


प्रकरणात नमूद करण्यात आलेला आहे. 


६० 


आ) छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे चरित्र : 


१) श्री विष्णूचा अंश 


२) डोहाळे 

३) जन्मगृहवर्णन 

४) जन्मदिन 

५) स्वस्तिवाचन 

६) षष्ठिपूजन व नामकरणविधी 
७) ज्योतिषांनी वर्तवलेले जातक 
८) सूर्यदर्शन 

९) उपवेशन 

१०) अन्नप्राशन संस्कार 

११) बाललीला 


१२) शिक्षणारंभ 
१३) कर्नाटकाहून पुणे प्रांतास रवानगी 
१४) विवाह 
छत्रपती शिवाजीमहाराज श्रीविष्णूचा अंश (अवतारी पुरूष) : 
संस्कृत साहित्यामध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासाशी संबंधित जे साहित्य उपलब्ध आहे, त्यामध्ये 
शिवाजीमहाराजांच्या समकालीन लेखकांनी आपल्या ग्रंथात शिवाजीराजांना “अवतारी पुरूष” असे 


म्हटले आहे. 
१. कवीन्द्रपरमानंदकृत “शिवभारतम्‌' 
२. जयरामकृत 'पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान्‌' 
३. रघुनाथपंडितकृत 'राज्यव्यवहारकोश' 
४. संभाजीकृत 'बुधभूषणम्‌' 
या ग्रंथात त्यांच्या अवतारी असण्याचे वर्णन विस्ताराने करण्यात आलेले आहे. त्यांना भगवान 


विष्णूचा अवतार मानण्यात आले आहे. 


६१ 


अवतार शब्दात अव + तृ हा मूळ धातू आहे. 
श्रीमद्भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात. 
““यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


परित्रायाण साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


१7४४ 


धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 


वैकुण्ठाला सोड्न जेव्हा भगवंतांनी वर सांगितलेले कार्य करण्याच्या हेतूने येण्याच्या क्रियेला 


'अवतार' म्हटले आहे”. 


उत्पत्ती, स्थिती आणि प्रलय हे सृष्टिधर्म आहेत; तसेच ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या तीन देवता 
सृष्टीचे सहजधर्म आहेत. यांपैकी भगवान विष्णू सृष्टीचे पालनकर्ता मानले गेले आहेत. जेव्हा सृष्टीमध्ये 
सर्वत्र अराजकता निर्माण होते, विनाश होण्यास सुरुवात होते, तेव्हा त्या विनाशाचा अंत करण्यासाठी 
मनुष्याला धर्माच्या मार्गावर आणण्याकरिता भगवान विष्णू अवतार धारण करतात, अशी भारतीयांची 


श्रद्धा आहे. साधारणपणे श्रीविष्णूचे दहा अवतार मानण्यात आलेले आहेत." 


याप्रमाणेच राजा शिवछत्रपतींना त्यांच्या समकालीन आणि त्यांच्या नंतरच्या लेखकांनी 
'अवतारी पुरुष” म्हणून संबोधले आहे. इतर पुराणग्रंथातून कोणत्या परिस्थितीत परमेश्वर मानवी 
रूपाने अवतार घेतो यासंबंधी एक कोरीव कल्पना सांगितलेली असते. तीच “शिवभारतम्‌'मध्ये 
सांगण्यात आलेली आहे, तिचा सारांश असा: 

“पूर्वी कलीने घोर तपश्चर्या करून शंकराला प्रसन्न केले; आणि त्याच्या आशीर्वादाने तो प्रबल 
झाला. इतर दैत्यदेखील म्लेंच्छरूपाने पृथ्वीवर अवतरले, त्यांनी सर्व पृथ्वी पादाक्रांत केली. या 
म्लैच्छामध्ये यज्ञाची प्रवृत्ती नव्हती. तरी कलियुगाच्या प्रभावामुळे त्यांचे ऐश्वर्य वाढले आणि क्षत्रिय 
क्षीण झाले. तेव्हा म्लेंच्छांच्या पीडेने गांजलेली धरित्री ब्रह्मदेवांकडे गेली व म्हणाली, 


६२ 


''दुष्टदैत्यान्तके कृष्णे निजधामाधितिष्ठति । 
बुद्धावतारे भगवत्यपि मौनावलंबिनि ॥ 


दुर्जना यवनास्तात वृजितानि वितन्वते । 


त्रातारं नाधिगच्छामि नियच्छेयं कथं व्यथाम्‌ ॥//** 


अर्थ - “दैत्यांचा नाश करणारा श्रीकृष्ण निजधामास गेला व भगवान बुद्धाने मौन स्वीकारले, यामुळे 
दुष्ट यवन पाप करीत असूनही मला कोणी त्राता मिळत नाही. 
हे ऐकून ब्रह्मदेवाने पृथ्वीचे सांत्वन केले व सांगितले, की “मी यासंबंधी भगवान विष्णूस विनवून 
आलो आहे, त्याने शहाजीराजे व जिजाबाई यांच्या पोटी पुत्ररूपाने अवतार घेऊन धर्मस्थापना 
करण्याचे अभिवचन दिले आहे." 
संभाजीकृत 'बुधभूषणम्‌' नावाच्या काव्यात वर सांगितलेलीच कल्पना वेगळ्या शब्दांत 
मांडली, ती अशी : 
'कलिकालभुजंगमावलीढम्‌ निखिल धर्ममवेक्ष्य विक्लवं य: । 
जगत: पतिरंशतोवतापो (तीर्णः) स शिवच्छत्रपतिर्जयत्यजयेः ॥ 
येन क्षोणितले कलावविकले बुद्धावतारंगते । 
गोपालेखिलवर्णधर्मनिचये म्लेच्छैः समासादिते॥ 
भूयस्तत्परिपालनाय सकलाञ्चित्वा सुरद्वेषिणः । 
स्वे स्वे वर्णपथे चिरेण विहिता विप्रादिवर्णा: क्रमात्‌ ॥' * 
जयराम कवीनेदेखील विष्णूचा दहावा अवतार, जो कल्की त्याचा दूत शिवाजीमहाराजांच्या 
रूपाने अवतरला आहे, असे सांगितलेले आहे. 
"श्रूयते किल हिन्दूनां शास्त्रे कैश्चिदुदाहृतम्‌ । 
कलकी विष्ण्वताराणां दशमः संभविष्यति ॥/' 
"छेत्स्यते तेन सर्वत्र व्याप्तं यावनमंडलम्‌ । 


१५० 


तस्यैव कल्किनस्तावदसावग्रे समागत: ॥ 


६३ 


दूतो वै प्रतिभात्यस्मान्यतोऽस्मन्निधनोद्यतः ॥ * 
'चरितं देववर्यस्य विष्णोरिवजगत्प्रभो ॥' '` 
'कल्किनो निष्कलंकस्य तुरूष्कवरमर्दनम्‌ ॥' ` 
या शब्दांत शिवाजीमहाराजांचा संबंध विष्णूच्या दहाव्या अवताराशी म्हणजे कल्की अवताराशी 
जोडला आहे. 
रघुनाथ पंडितकृत 'राज्यव्यवहारकोशांत' तर अवताराची कल्पना विस्तृत सांगितलेली 
असून; शिवाजीमहाराज हे शंकराचे अवतार नसून विष्णूचे अंशधारी आहेत, असे सांगितले गेले 
आहे." 
तात्पर्य असे, एकदा यवनरूपी दैत्यांच्या तापाने त्रस्त झालेली पृथ्वी बह्मदेवास शरण गेली 
आणि कलिदैत्यसंघाची आपणास फार बाधा होत आहे, अशी तिने तक्रार केली. ब्रह्मदेवाने तिचे सांत्वन 
केले आणि तिच्यासह वैकुठास जाऊन : 
“न यावनं दुर्नयजातमेषां सर्वसहापि क्षमते विसोहुम्‌ । 
तभ्दारमस्य: परिहर्तुमाश म्लेंच्छापहाराय हरे यतेथा: ॥' '' 
अशा शब्दांत दाद मागितली, तेव्हा विष्णूने म्हटले : 
'कार्य महत्यत्र नियोजयामशचद्रार्धचूडं वयमेव गत्वा |” ` 
म्हणजे “या कामी आम्हीच जाऊन शंकराची योजना करतो” असे सांगितले. त्याप्रमाणे विष्णूने 
शंकराकडे जाऊन सर्व हकीकत सांगितली. परंतु, ती ऐकून घेतल्यावरदेखील शंकरानी ते काम 
स्वत:कडे न घेता विष्णूकडेच सोपविले व भवानी तुम्हाला या कामी साहाय्य करील, असे अभिवचन 
दिले. याचे कारण धर्मस्थापनेकरिता अवतार घेण्याचे अभिवचन कृष्णाने अर्जुनास भगवद्गीतेत दिलेले 
सर्वश्रुत आहे. 
“पार्थ प्रतिपाक्‌ तव 'धर्महानौ सृजेयमात्मान' मिति प्रतिज्ञा । 


जगत्सुगीतैव तदत्र कार्षी: कार्येऽधुना माधव मा विचारम्‌ ॥/ 


तिचे स्मरण देऊन शंकरांनी विष्णूला अवतार घेण्यास भाग पाडले. 


६४ 


यावरून एवढी गोष्ट निर्विवाद आहे, की शिवाजीमहाराजांच्या हयातीतल्या चरित्रकारांना 
शिवाजीमहाराज हे विष्णूचे अवतार आहेत, ही गोष्ट वाचकांच्या किंवा श्रोत्यांच्या मनावर बिंबवायची 
होती. 


महाराजांच्या समकालीन लेखकांना कलियुगाची रूढ कल्पना बदलून लोकमत स्वराज्याच्या 
उभारणीस अनुकूल करून घ्यायचे होते. शिवाजीमहाराजांनी आरंभिलेले कार्य धर्मस्थापनेचे , उदात्त 
स्वरूपाचे व पवित्र आहे असे सांगण्याने त्यांच्या कामास प्रत्यक्ष साहाय्य करण्याची प्रवृत्ती लोकांत 
उत्पन्न होईल, असे दिसेना. कार्य पवित्र असले तरी कलियुगात ते तडीस जाण्याऐवजी बुडण्याचा संभव 
अधिक असतो, यामुळे अशा कार्यात सहभागी होणे म्हणजे व्यवहारदृष्ट्या आपल्या पायावर आपणहून 
धोंडा पाडून घेण्यासारखे आत्मघातकीपणाचे आहे, असे सामान्य लोकांना वाटत होते. तेव्हा 
किंकर्तव्यमूढ बनलेल्या या लोकांना महाराजांचा पक्ष यशस्वीच होणार, हे प्रथम बजावून ठेवणे महत्त्वाचे 
होते. कार्य पवित्र आहे, एवढेच नव्हे तर ते तडीस जाण्यास काळाची अनुकूलता लागते, तीही आली 
आहे आणि तिच्या जोरावर शत्रूचा नि:पात करून यश संपादन करणारा लौकिक पुरुष निर्माण झाला 
आहे, अशी विचारसरणी शिवाजीमहाराजांच्या कृत्याविषयी लोकांच्या मनात समकालीन चरित्रकारांना 
बिंबवायची होती. तेव्हा ती मान्य करून पुराणांच्या आधारे अवतारी पुरुषाचा जन्म झाला, असे 
प्रतिपादन करण्यावाचून त्यांना गत्यंतर नव्हते. यामुळे लगेचच सर्व जनता महाराजांच्या पक्षास मिळणार 
होती, असेही नव्हे; पण ज्या परिस्थितीत सामान्य लोकांची बुद्धी कुंठित झाली होती, त्या परिस्थितीत 
यश मिळविणारी व्यक्‍ती अवतारी असली पाहिजे, असे अनुभवाने तरी लोकांना पटण्याचा संभव होता. 
पौराणिक कल्पनेप्रमाणेच परमेश्वर अवतार घेऊन धर्मस्थापना करणार, ही कल्पना जुनीच 
असल्यामुळे ती वेळ आज आली आहे किंवा नाही व तो अवतारी पुरुष म्हणजे शिवाजीमहाराजच होय 
किंवा नाही, एवढीच संशयाला जागा राहत असेल, तर या संशयाचा परिहार प्रत्यक्ष अनुभवानेच 
होण्याजोगा होता. स्वराज्याच्या खटपटीत पडणाऱ्या लोकांना देखील ही प्रत्यक्ष अनुभवाची कसोटी 
मान्य होती. अत्यंत अडचणीच्या प्रसंगीही ते धाडसाने उडी घेण्यास तयार असत. आपण पवित्र काम 
करीत आहोत, त्यामुळे त्यात यश मिळायलाच हवे आणि कदाचित प्राणासही मुकावे लागले तरी देह 


सत्कारणी लागला, अशी त्यांची भावना होती. यामुळे शिवाजीमहाराजांच्या सहवासात असलेल्या या 


६५ 


लोकांना अत्यंत मोठे संकट म्हणजे आपल्या अंत:करणातील कर्मश्रद्धा व्यक्त करण्याची अपूर्व पर्वणी 
आहे असे वाटे. ज्या प्रसंगाच्या नुसत्या विचाराने इतर लोकांना भीती वाटायची, तेथे त्यांनी सहजतेने 
यश मिळवून दाखवावे, असे घडू लागले. यामुळे हळूहळू या कामास परमेश्वराचे साहाय्य आहे व यात 
पुढाकार घेणारे छत्रपती शिवाजीमहाराज अवतारी पुरुष आहे, ही कल्पना अधिकाधिक लोकांना पटू 
लागली. त्यामुळे लोकांची श्रद्धा शिवाजीमहाराजांवर बसू लागली. महाराजांपासून त्यांना स्फूर्ती मिळू 
लागली. मात्र प्रारंभी ही विचारसरणी मान्य करणाऱ्या लोकांची संख्या थोडी असावी. पुढं जसंजसे यश 
मिळत गेले तशी संख्या वाढत गेली असावी आणि ती आणखी वाढविण्यासाठी महाराजांच्या पदरच्या 


कवींनी ही अवतार कल्पना विस्तृतरीत्या आपल्या ग्रंथात ग्रथित करून ठेवली. 


यावरून असे अनुमान करता येईल, छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या बालपणी, त्यांच्या अवतारी 
होण्याची संकल्पना नसावी. परंतु, जेव्हा त्यांनी स्वराज्य स्थापनेच्या कार्यास प्रारंभ केला तेव्हा काही 
लोकांनी त्यांची अवतारी होण्याची कल्पना निर्माण केली आणि ते विष्णूचे अवतार आहेत असे 
प्रतिपादन केले. त्यांच्यानंतरच्या काही लेखकांनी त्यांना “शिवाचा अवतार” मानले आहे, असा 
साधारण इतिहास आहे. 

अर्वाचीन इतिहासकारानींही छत्रपती शिवाजीमहाराजांना अवतारी पुरुष मानले; मात्र त्यांनी 
“अवतारी” हे विशेषण वेगळ्या अर्थाने वापरलेले आहे. त्यांच्या मतानुसार “अवतारी” या शब्दाचा अर्थ 
म्हणजे असामान्य कार्य करणारी व्यक्‍ती. जबरदस्त इच्छाशक्ती व आत्मविश्वासाशिवाय कोणतेही 
कार्य सफल होऊ शकत नाही. शिवाजीमहाराजांनी आपल्या प्राणांची पर्वा न करता स्वत:साठी वेळ न 
काढता आपले संपूर्ण आयुष्य राष्ट्र उभारणीसाठी समर्पित केले. आयुष्यभर एकच ध्येय डोळ्यांसमोर 


ठेवून , त्याच्या प्राप्तीसाठी अविरत श्रम करणारे राजा शिवछत्रपती खूप दूरदृष्टी ठेवणारे होते. 


अशाप्रकारे शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या पुरुषाला जर “अवतारी पुरुष” संबोधले तर 


त्यांचे कष्ट, जबरदस्त आत्मविश्वास व हिंमत याची काहीएक किंमत राहणार नाही. 


परंतु, याच 'अवतारी पुरुष” संज्ञेला सकारात्मक दृष्टीने पाहिले तर प्राचीन ग्रंथात राजाचे 


महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्यांच्या शरीरात विविध देवतांचा अंश असतो, असे सांगितलेले आढळून येते. 


६६ 


स्मृतीत सांगितलेले आहे, इन्द्र, वायू, यम इत्यादी देवतांचा अंश घेऊन विधात्याने राजाला निर्माण 
केले; म्हणूनच सगळ्या जीवांमध्ये राजा अधिक प्रभावशाली आहे." 
यावरून राजाला शासन करण्याचा अधिकार ईश्वराकड्नच प्राप्त झाला आहे, असा जरी 
सिद्धांत यावरून निघत नसला, तरी या वर्णनावरून राजाच्या कार्याची विशिष्ट देवतांच्या गुणांबरोबर 
एकरूपता दिसून येते. राजामध्ये विष्णू इत्यादी देव वास्तव्य करतात, या कल्पनेला अनुसरून प्राचीन 
क्षत्रिय कुळांची उत्पत्ती सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय, अग्निवंशीय देवतांपासून दाखविण्यात आलेली आहे. 
संस्कृत नाटकातही राजाला ईश्वरी रूप देण्यामागील कारण म्हणजे राजाचे अस्तित्व हे सर्वात श्रेष्ठ 
आहे, हेच दाखविण्यासाठी दिलेले असावे. कौटिल्यांच्या वेळेस हीच कल्पना अस्तित्वात होती आणि 
त्यांनी ही त्याचा खूप प्रमाणात उपयोग केला होता. 'नाविष्णु: पृथिवीपतिः” हे वाक्य प्रसिद्धच आहे. 
वरील सर्व गुण छत्रपती शिवाजीमहाराजांनाही लागू होऊ शकतात व त्यांना अवतारी पुरुष 
म्हणू शकतो; परंतु शिवाजीमहाराजांना “अवतारी पुरुष” म्हणण्याऐवजी “महामानव” म्हणणे अधिक 
संयुक्तिक वाटते. 
छत्रपती शिवाजीमहाराज हे विष्णूचे अंश आहेत, असे वर्णन “शिवभारतम्‌'मध्ये करण्यात 
आलेले आहे. त्याच अनुषंगाने शिवभारतम्‌च्या अ. ६ मध्ये शहाजीराजांची पत्नी जिजाबाईच्या पोटी 
जन्म घेऊ इच्छिणाऱ्या योगेश्वर विष्णूने प्रसन्न होऊन तिला आपले दर्शन दिले." 
''सैकदा सुतनुः स्वप्ने दिविषद्वृंदवन्दितम्‌ । 
शंखचक्रगदापद्मपाणि श्यामं चतुर्भुजम्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं कण्ठाविनिवेशितकौस्तुभम्‌ | 
वैजयन्तीकृतावासं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ 


विलसद्रत्नमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 


मन्दस्मितोल्लसद्गण्डं प्रसन्नमुखमण्डलम्‌ ॥ 


पुण्डरीकायतदृश सुनसं शुभलक्षणम्‌ । 


६७ 


प्रतिप्रतिकलावण्यलीलानीलयमद्भुतम्‌ ॥ 
समाल्लिष्टे कमलया शोभितं वनमालया । 
सर्वदेवमयं देवं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 
वज्ररेखाध्वजच्छत्रचिह्वितांध्रिसरोरूहम्‌। 

//५९ 


बाललीलाधर देवी स्वांकस्थितमलोकत ॥ 


अशाप्रकारे भगवान विष्णूने जिजाबाईंना दर्शन दिले, असे शिवभारतम्‌ मध्ये सांगण्यात आलेले 


आहे. 
'ततोऽचिरेण सा गर्भे पत्नी शाहमहीपते: । 
प्रभविष्णु महाविष्णुमंशमूर्तिमदीधरत्‌ ॥' `° 
अशाप्रकारे जिजाबाईंनी श्रीविष्णूचा अंश गर्भात धारण केला. 
जिजाबाईचे डोहाळे : 


'अथोद्यद्दोहदरसा गर्भभारभरालसा । 
अमंस्त पृथुलश्रोणीभारमाभरणानि सा ॥ *' 


साक्षात्‌ भगवान विष्णूचा अंश गर्भात धारण केल्यामुळे जिजाबाईच्या चेहऱ्यावर निराळेच तेज 
आलेले होते. शरीरास अत्यंत जडपणाही आलेला होता; तसेच त्यांना जे डोहाळे लागले होते, तेही 
एका पराक्रमी पुत्राला लागू होतील, असेच होते. 


'अथाध्यासनमद्रीणां द्विपानां द्वीपिना तथा । 
स्वर्णसिंहासने स्थैर्य सितच्छत्रतलेऽपि च ॥ 
केतनोन्नमनंचोच्चैश्नारुचामरवीजनम्‌ । 

श्रुतिर्दुन्दुभिशब्दानां कृतिः सङ्गरकर्मणाम्‌॥ 


धारणं काण्डकोदण्डशक्तिनिस्त्रिशवर्मणाम्‌ | 


६८ 


प्रसाधनं पर्वतानां साधनं विजयश्रियाम्‌ ॥ 


महादानेष्वभिरतिर्धर्मस्य स्थापने मति: । 


१६१ 


समभूवन्नमून्यस्यां दोहदानि दिने दिने ॥ 
जिजाबाईना हत्तीवर, वाघावर आणि गडांवर आरोहण करावे; शुभ्र छत्राखाली सुवर्ण - 
सिंहासनावर बसावे; झेंडा उंच उभारावा; सुंदर चौर्‍या ढाळून घ्याव्या; दुदुंभिध्वनि ऐकावा; धनुष्यबाण, 
भाला, तलवार आणि चिलखत धारण करून लढाया कराव्या; गड हस्तगत करावे; विजयश्री मिळवावी; 
मोठमोठी दाने करावी; धर्मस्थापना करावी, अशाप्रकारचे डोहाळे लागले होते. 
क्षत्रिय घराण्यातील वंशाला लागू होतील, असे डोहाळे जिजाबाईंना लागले होते. 
जन्मगृह वर्णन : 
गर्भवती असताना जिजाबाई शिवनेरी किल्ल्यावर होत्या. तेव्हा त्यांच्या प्रसूतीचा दिवस जवळ 
आल्यावर बाळाला त्या ज्या खोलीत जन्म देणार होत्या, त्या जन्मगृहाचे वर्णन शिवभारतम्‌ मध्ये 
कवींद्र परमानंदानी अतिशय सुबकतेने केलेले दिसून येते. 
“तत: कुमारभृत्यासु कुशलाभिरहर्निशम्‌ । 
कुलशील समृद्धाभिर्वृद्धाभिः समुपासिते ॥ 
चित्तानुसारिभिर्नित्यमत्यर्थ हितकारिभि : । 
जनै: सहचरिणां च लब्धवर्णेनिषविते ॥ 
गर्भिणीपरिचर्यायां प्रौढै, पीयूषपाणिभि: | 
आप्तेरभिषम्भिस्श्रान्तमधिदेहलि संश्रिते ॥ 
सुधालेपोल्लसद्वित्तिनिर्मित स्वास्तिकाद्वुते । 
स्फुरद्वितानपर्यन्त लुलन्मौक्तिक जालके ॥ 
प्रत्यग्रपल्लववोपेते विकीर्णश्वेतसर्षपे । 
सद्य: सलिलसम्पूर्णसुवर्णकलाशान्विते ॥ 
द्वारदेशोभयप्रान्तलिखितोचितदैवते । 


६९ 


परित: स्थापितानेकदीप्तमंगलदीपके ॥ 

विहितौपयिकद्रव्यसंग्रहे सूतिकागृहे । 

दिव्य - तेजोमयी देवी दिव्यरूपा व्यराजत ॥/”* 
अर्थ - दिव्यतेजोमय व दिव्यरूप राणी सूतिकागृहांत शोभू लागली. तेथे सुईणपणांत कुशल आणि 
कुलशीलवान अशा वृद्ध स्त्रिया रात्रंदिवस बसल्या होत्या. नेहमी मर्जीप्रमाणे वागणाऱ्या आणि तिला 
अतिशय जपणाऱ्या सख्या जवळ होत्या. गर्भिणीला उपचार करण्यास आनुभविक, उत्तम हातगुणाचे 
आणि विश्वासू असे वैद्य अश्रांतपणे उंबऱयात बसले होते. चुना दिल्याने लखलखित दिसणाऱ्या 
भिंतीवर स्वस्तिके काढलेली होती. त्याच्या शुभ्र छताच्या कडेला मोत्यांच्या जाळ्या झुलत होत्या. 
ताज्या पल्लवांनी ते सुशोभित करण्यात आले होते. पांढऱ्या मोहऱ्या सर्वत्र फेकण्यात आल्या होत्या. तेथे 
ताज्या पाण्याने भरलेले सुवर्ण कलश ठेवलेले होते, दाराच्या दोन्ही बाजूस योग्य देवता काढलेल्या 
होत्या, सभोवती पुष्कळ लखलखीत मंगल दीप ठेवलेले होते. योग्य अशा सर्व वस्तूंचा संग्रह करण्यात 


आलेला होता. 


अशाप्रकारे जेणेकरून त्या खोलीत प्रसन्न वातावरण राहील व गर्भवती स्त्रीचे मन प्रफुल्लित 
राहिल, अशी सजावट तेथे करण्यात आलेली होती. सर्व शुभ लक्षणांनी युक्त व सुईणींसोबत वैद्यसुद्धा 
तेथे हजर होते, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
जिजाबाई भोसले घराण्याची सून होत्या. पराक्रमी शहाजीराजांच्या पत्नी व जाधवरावांची 
मुलगी, अशा सर्व उच्च कुळाला साजेसा थाट तेथे होता. कारण भोसले घराण्याचा वंश तेथे जन्म घेणार 
होता. 
जन्मदिन : 
““भूबाणप्राणचन्द्राद्वै: सम्मिते शालिवाहने । 
शके संवत्सरे शुक्ले प्रवृत्तेचोत्तरायणे ॥ 
शिशिरर्तौ वर्तमाने प्रशस्ते मासि फाल्गुने । 
कृष्णपक्षे तृतीयायां निशिलग्ने सुशोभने ॥ 


अनुकूलतरेस्तुंगसंश्रयै: पञ्चभिग्रहि: । 

व्यंजिताशेषजगतीस्थिरसाम्राज्यवैभवम्‌ ॥ 

अपारलावण्यमयं स्वर्णवर्णमनामयं । 

कमनीयतमग्रीवमुन्नतस्कन्धमण्डलम्‌ ॥ 

अलिकान्तमिलत्कान्तकुन्तलाग्रविराजितम्‌ । 

सरोजसुन्दरदूशं नवकिंशुकनासिकम्‌ ॥ 

सहजस्मेरवदनं घनगंभीरनिस्वनम्‌ | 

महोरस्कं महाबाहुं सुषुवे साद्भुतं सुतम्‌ ॥ “ 

शालिवाहन शके १५५१ (इ.स. १६२९) शुक्लनाम संवत्सरी उत्तरायणात शिशिरऋतूमध्ये 

फाल्गुन वद्य तृतीयेला रात्री शुभलग्नावर, अखिल पृथ्वीचे साम्राज्यवैभव व्यक्त करणारे पाच ग्रह 
अनुकूल व उच्च असताना जिजाबाईनी अलौकिक पुत्ररत्नास जन्म दिला. त्याचे लावण्य अपार, वर्ण 
सुवर्णासारखा, शरीर निरोगी, मान अत्यंत सुंदर व खांदे उंच होते. त्याच्या कपाळावर सुंदर कुंतलाग्रे 
पडल्यामुळे ते मोहक दिसत होते. त्याचे नेत्र कमळाप्रमाणे सुंदर; नासिका ताज्या पळसाच्या 
पुष्पासारखी; मुख स्वभावत:च हसरे; स्वर मेघासारखा गंभीर; छाती विशाल आणि बाहू मोठे होते. 
अशाप्रकारे बालशिवाजीचे वर्णन कवी@द्रांनी 'शिवभारतम्‌'मध्ये केलेले आहे. 


शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख : 


शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख कोणती, याविषयी शिवचरित्राच्या अभ्यासकांचा पुष्कळ वर्ष 
चाललेला वाद आता जवळजवळ संपलेलाच आहे. कारण शिवचरित्राच्या विद्यमान अभ्यासकांपैकी 
बहुतेकांना फाल्गुन वद्य ३, शके १५५१, म्हणजेच १९ फेब्रुवारी १६३०, ही शिवाजींची जन्मतारीख 
असल्याचे मान्य आहे. त्याची सरकारी जन्मतारीख मात्र अद्याप वैशाख शुद्ध २, शक १५४९, म्हणजे 
७ एप्रिल १६२७ अशी आहे. सरकारी पाठ्यपुस्तकामध्ये तीच त्यांची जन्मतारीख म्हणून दिलेली 
असते. शिवजयंतीची सरकारी सुट्टी वैशाख शुद्ध २ लाच दिली जाते आणि बहुधा त्यामुळेच, 


शिवजंयतीचे बहुतेक सार्वजनिक उत्सवही सामान्यत: त्याच तिथीस होतात. 


७१ 


शिवाजीमहाराजांचा जन्म वैशाख शुद्ध २, शके १५४९ रोजी झाला असे हा वाद 
उद्भवण्यापूर्वी सामान्यत: मानले जात होते. अर्थात तेव्हाही मतभेद नव्हते, असे नाही. इतिहासाचार्य 
वि. का. राजवाडे यांनी वैशाख शुद्ध ५, शक १५४९ ही शिवाजीमहाराजांची जन्मतिथी म्हणून ग्राह्य 
मानली होती. लोकमान्य टिळकांनी शिवाजीमहाराजांचा जन्म 'शके १५४९, प्रभव (संवत्सर) 
वैशाख शुद्ध प्रतिपदा, गुरुवार उत्तररात्र, अश्विनी नक्षत्र, ता. ६ माहे एप्रिल १६२७” या दिवशी झाला, 
असा निष्कर्ष तेव्हा उपलब्ध असलेले पुरावे विचारात घेऊन काढला होता आणि त्यांनीच सुरू केलेला 
शिवजयंतीचा उत्सव सामान्यत: वैशाख शुद्ध द्वितीयेस साजरा केला जात होता. असे होण्याचे कारण 
त्या वेळपर्यंत शिवचरित्राची जी साधने उजेडात आली होती, त्यातच शिवाजीमहाराजांच्या 
जन्मतारखेविषयी एकवाक्यता नव्हती, इतकेच नव्हे तर एकेका साधनामध्ये शिवाजीमहाराजांच्या 
जन्मतारखेचे शक, संवत्सर, तिथी, वार, इत्यादी जे तपशील दिलेले आहेत, तेही परस्परांशी जुळत 
नव्हते. ही सर्व साधने शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनंतर बऱ्याच काळाने लिहिलेली आणि त्यांत दिलेल्या 
माहितीत पुष्कळ चुका आहेत. अशा स्थितीत त्यांपैकी कोणते साधन प्रमाण मानावयाचे, हा प्रश्‍नच 
होता. 


इ. स. १९०६ मध्ये तंजावरच्या शिलालेखाचा श्री. वि. का. राजवाडे यांनी संपादित केलेला 
पाठ प्रभात मासिकात क्रमश: प्रकाशित झाला, त्यात शिवाजीमहाराजांचा जन्म “शालिवाहन शके 
१५५१ त्यास इंग्रजी वर्ष सन १६२८ इसवी, प्रमोदूत संवत्सरी' झाला असे सांगितले आहे. यातील 
शक, संवत्सर आणि इसवी सन हे परस्परांशी जुळत नाहीत. शिवाय त्या वेळपर्यंत ज्ञात झालेल्या इतर 
कोणत्याही साधनापेक्षा यात दिलेले शिवाजीमहाराजांच्या जन्माचे वर्ष, शके वेगळे आहेत. त्यामुळे 
त्याची दखल तेव्हा कोणी घेतलेली नाही. 

पुढे इ.स. १९१६ मध्ये लोकमान्य टिळकांनी जेधे शकावली उजेडात आणली आणि तिचा 
पाठ भा.इ.स.मं.च्या चतुर्थ संमेलन वृत्तात प्रकाशित झाला. तिच्यात शिवाजीमहाराजांचा जन्म 
“फाल्गुन वद्य त्रितिया, शुक्रवार, नक्षत्र हस्त, घटी १८, पळे ३१, गड ५, पळे ७ हे दिवसी झाला'', 


अशी नोंद शक १५५१, शुक्ल संवत्सर या वर्षाखाली केली आहे. ही जन्मतिथी तेव्हा उपलब्ध 


७२ 


असलेल्या इतर कोणत्याही साधनात दिलेल्या शिवाजीमहाराजांच्या जन्मतिथीपेक्षा वेगळी आहे. पण, 
तिच्यात दिलेले शक, संवत्सर, तिथी , वार, नक्षत्र इत्यादी सर्व तपशील परस्परांशी व्यवस्थित 
जुळतात; शिवाय त्या शकावलीचा अभ्यास होऊ लागल्यावर तिच्यातील अनेक नोंदी अचूक 


असल्याचे विश्‍वसनीय पुराव्यावरून दिसू लागले आहेत. 


इ. स. १९१८ मध्ये किंवा त्या सुमारास श्री. स. म. दिवेकर यांना तंजावर येथील 
सरस्वतीमहाल पॅलेस लायब्ररीत 'शिवभारतम्‌” नावाच्या एका ग्रंथाची ताडपत्रावर लिहिलेली तामिळ 
भाषेतील प्रत मिळाली. पुढे लवकरच त्यांनी त्या प्रतीची नक्कल करवून आणली आणि त्या नकलेचे 
भाषांतर करवून घेतले. तेव्हा जेधे शकावलीप्रमाणेच त्या तामिळ ग्रंथातही शिवाजीमहाराजांची 
जन्मतिथी वद्य ३, शक १५५१ अशीच दिलेली आहे, असे दिसून आले. भा. इ. स.मं. च्या सातव्या 
संमेलनाच्या कार्यक्रमात १ जून १९१९ रोजी, श्री. स. म. उर्फ बाबा दिवेकर यांनी त्या ग्रंथाविषयी 


एक टाचणही वाचून दाखविले. 


भा. इ. सं.मं. च्या आठव्या संमेलनाच्या कार्यक्रमात २७ मे १९२० रोजी, वासुदेवशास्त्री खरे 
यांनी 'मालोजी व शहाजी” या नावाचा निबंध वाचून दाखविला. त्यात त्यांनी जेधे शकावलीतील 
शिवजन्मतिथीच बरोबर असणे अधिक संभवते असे म्हटले होते. त्यापुढील वर्षी भा. इ. सं. मं. च्या 
नवव्या संमेलनात, ३० मे १९२१ रोजी, श्री आबा चांदोरकर आणि श्री बाबा दिवेकर यांचा 
“शिवछत्रपतींचा जन्मकाल” हा निबंध श्री चांदोरकर यांनी वाचून दाखविला. तो भा.इ.सं.मं.च्या 
त्रैमासिकाच्या वर्ष २, अंक १ ते ४ (एकत्र) मधील पृ. १ ते २० मध्ये छापला आहे. जेधे शकावली व 
शिवभारत या साधनामध्ये दिलेली शिवाजीमहाराजांची जन्मतिथीच बरोबर आहे, असे प्रतिपादन त्यात 
केलेले आहे. 

श्री. स. म. दिवेकर यांनी 'शिवभारतम्‌” या नावाचा तो तामिळ ग्रंथ उजेडात आणला होता, तो 
वास्तविक एका संस्कृत काव्यग्रंथाचा अनुवाद आहे, हे श्री. दिवेकर यांच्या लक्षात आले होते. त्यांनी 
अधिक संशोधन करून तंजावरच्या सरस्वतीमहाल पॅलेस लायब्ररीत त्या संस्कृत ग्रंथाचा छडा लावला 


आणि त्याचीही नक्कल करवून आणविली. भा.इ.सं.मं.च्या दहाव्या संमेलनात (२६ ते २८ जून 


७३ 


१९२२) त्यांनी 'छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे नवे ऐतिहासिक संस्कृत काव्यचरित्र (शिवभारतम्‌)' 
नावाच्या त्या ग्रंथाचा परिचय करून देणारा त्यांचा निबंध वाचून दाखविला, तो 'शिवभारतम्‌” अशा 
नावाने भा.इ.सं.मं.च्या त्रैमासिकाच्या वर्ष ३, अंक २ ते ४(एकत्र) मधील (९ ते २०) मध्ये छापला 
आहे. त्यात ज्याचा परिचय करून दिला आहे, त्या शिवभारतातही शिवाजीमहाराजांचा जन्म “शक 


१५५१ शुक्ल संवत्सर या वर्षी फाल्गुन वद्य तृतीयेला रात्री झाला” असे म्हटले आहे. 


इ.स. १९२३ मध्ये मुंबईच्या “श्री फार्बस गुजराती सभा” या संस्थेने “श्री फार्बस गुजराती 
सभानां हस्तलिखित पुस्तकोनी सविस्तर नामावली” नावाचा गुजराती ग्रंथ प्रकाशित केला. त्याच्या पृष्ठ 
३५९ ते ३६४ मध्ये "महाराष्ट्राच्या इतिहासाची बखर” अशा नावाखाली एका बाडाची माहिती दिली 
आहे. त्या बाडात विविध प्रकारची माहिती संकलित केलेली आहे. भोसले, पेशवे, होळकर इत्यादी 
ऐतिहासिक घराण्यांची माहिती, शकावली, किल्लेकोट, दुष्काळ इत्यादी विविध विषय त्यात आले 
आहेत. शिवाजीमहाराजांचा जन्म, शुक्रवार फाल्गुन वद्य ३, हस्त नक्षत्र, शक १५५१ या दिवशी 
झाला, अशी एक नोंद त्या बाडातील एका शकावलीत असल्याचे उपर्युक्त ग्रंथात पृ. ३६४ वर नमूद 
केलेले आहे. या ग्रंथाकडे कोणा महाराष्ट्रीय इतिहाससंशोधकाचे लक्ष तेव्हा बहुधा गेलेले नसावे. पण, 
त्या सुमारास श्री. डिस्कळकर यांनी ते समक्ष पाहिले आणि त्यात दिलेली शिवाजीमहाराजांची 
जन्मतिथी इतर संशोधकांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. 

इ. स. १९२४ मध्ये पूर्वीप्रमाणेच वैशाख शुद्ध द्वितीयेस (शक १८४६) शिवजयंतीचा 
उत्सव झाला, तेव्हा पुण्याला झालेल्या एका कार्यक्रमात यापुढे जेधे शकावली व शिवभारत यांना 
अनुसरून हा उत्सव फाल्गुन वद्य ३ लाच करणे योग्य होईल, असे प्रतिपादन श्री. ज. स. करंदीकर 
यांनी केले आणि तीच तिथी “फोर्ब्स कलेक्शनवरूनही' ग्राह्म ठरते असे त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री. 
द. वा. पोतदार यांनी सांगितले. श्री करंदीकर यांच्या त्या भाषणाचा वृत्तांत 'श्रीशिवाजींची खरी 
जन्मतिथी” या केसरीच्या २० मे १९२४ च्या अंकात छापलेल्या त्यांच्या लेखातून दिलेली आहे. 

त्यापुढील वर्षी शक १८४६ (इ.स. १९२५) मध्ये शिवजयंतीचा उत्सव फाल्गुन वद्य ३ ला 


शिवनेरीवर करावा असे काही मंडळीनी ठरविले आणि इतर ठिकाणीही तो उत्सव त्याच तिथीस 


७४ 


करावा, अशी त्यांची जाहीर विनंती केसरीच्या ३ फेब्रुवारी १९२५ च्या अंकात प्रसिद्धही झाली. त्या 
जाहीर विनंतीखाली का. ना. साने, द. वि. आपटे, गं. ना. मुजूमदार, द. वा. पोतदार इत्यादी 
बाराजणांच्या सह्या होत्या. त्या विनंतीस सहमती दर्शविणाऱ्या आणखी दहा प्रतिष्ठित गृहस्थांची नावे 
केसरीच्या १० फेब्रुवारी १९२५ च्या अंकात 'श्रीशिवजन्मोत्सव' अशा मथळ्याखाली प्रसिद्ध झाली. 
तेव्हा हा उत्सव त्या तिथीस करू नये, असे एक विनंतीपत्र बडोद्याच्या काही आक्षेपकांनी काढले. 
तेव्हापासून शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख वैशाख शुद्ध २, शक १५४९ की फाल्गुन वद्य, शक 
१५५१ या वादाला सुरुवात झाली. ज्यांना त्यांतील दुसरी तिथी मान्य होती, त्यांनी शक १८४६ 
मध्ये शिवजयंतीचा उत्सव, शिवनेरीवर आणि इतरही काही ठिकाणी, फाल्गुन वद्य ३ (फेब्रुवारी 
१९२५) या दिवशी साजरा केला. त्यावर्षी या वादातील दोन्ही पक्षांच्या लोकांनी आपापल्या मताच्या 
समर्थनार्थ निरनिराळ्या नियतकालिकांमधून लेखही लिहिले. 


वैशाख शुद्ध २ ला साजरा होणारा शिवजयंतीचा उत्सवही चालूच राहिला. ज्यांना ती तिथी 
मान्य होती, त्यांच्या पुढाकाराने शक १८४९ च्या वैशाख शुद्ध २ला (इ. स. १९२७) शिवजयंतीचा 
त्रिशतसांवत्सरिक उत्सव साजरा करण्यात आला. त्याप्रीत्यर्थ भारतातील इंग्रज सरकारने सुट्टी जाहीर 
केली. श्री. गो. स. सरदेसाई यांनी संपादित केलेला 'शिवाजी सूव्हनिअर' नावाचा निरनिराळ्या 
लेखकांच्या शिवचरित्रविषयक लेखांचा संग्रह या उत्सवाच्या निमित्ताने प्रकाशित झाला. 

त्याच वर्षी श्री. गौरीशंकर हिराचंद ओझा यांनी राजस्थानात मिळालेल्या एका जुन्या 
जन्मपत्रिकासंग्रहातील शिवाजीमहाराजांची जन्मपत्रिका उजेडात आणली. लखनौहून प्रकाशित 
होणाऱ्या 'सुधा” मासिकाच्या ऑगस्ट १९२५ च्या अंकातील “शिवाजी का जन्मदिन” या त्यांच्या 
लेखात त्यांनी या जन्मपत्रिकेची माहिती दिली आहे. त्या जन्मपत्रिकेतही शिवाजीमहाराजांचा जन्म 
विक्रम संवत १९८६ (म्हणजेच शक १५५१) या वर्षी फाल्गुन वद्य ३, शुक्रवार या दिवशी 
सूर्योदयापासून ३० घटका व ९ पळांनी झाला, असे म्हटले आहे. 

ज्यांना फाल्गुन वद्य ३, शक १५५१ ही शिवाजीमहाराजांची जन्मतिथी म्हणून मान्य होती, 


त्यांच्या पुढाकाराने शक १८५१ (इ. स. १९३०) मध्येही शिवजयंतीचा त्रिशतसांवत्सरिक उत्सव 


७५ 


साजरा करण्यात आला. त्या निमित्ताने शिवाजी-निबंधावली खंड १ व २, शिवचरित्र-निबंधावली, 
शिवचरित्रसाहित्य खंड २ व ३, शिवकालीन-पत्रसारसंग्रह इत्यादी शिवचरित्रोपयोगी साधनांचे आणि 


शिवचरित्रोपयोगी लेखांचे ग्रंथ प्रकाशित करण्यात आले. 


यापुढील काळात या विषयावरिल वाद थंडावला; पण चिटणीस बखर इत्यादी साधनांमधील 
वैशाख शुद्ध २, शक १५४९ ही शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख मानणारा एक आणि जेधे शकावली 
इत्यादी साधनांमधील फाल्गुन वद्य ३ शक १५५१ ही शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख मानणारा एक 
असे दोन पक्ष कायम राहिले. पुढे इ. स. १९३० मध्ये बनेडा जन्मपत्रिका आणि इ. स. १९३५ मध्ये 
बिकानेर जन्मपत्रिका अशा शिवाजीमहाराजांच्या आणखी दोन जन्मपत्रिका उजेडात आल्या. त्या 
दोन्हींमध्ये दिलेली शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख जेधे शकावली, शिवभारतम्‌ आणि ब्यावर 


जन्मपत्रिका या साधनांमध्ये दिलेल्या त्यांच्या जन्मतारखेशी जुळणारीच आहे. 


इ. स. १९६६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने शिवाजीमहाराजांची जन्मतिथी निश्चित करण्याकरिता 
श्री. दत्तो वामन पोतदार, श्री. न. र. फाटक, श्री. आ. ग. पवार, श्री. ग. ह. खरे, श्री. वा. सी. बेंद्रे, श्री. 
ग. मो. पुरंदरे आणि श्री. मो. ग. दीक्षित अशा सातजणांची समिती नेमली. त्यापैकी श्री पोतदार, श्री. 
खरे, श्री. बेंद्रे, आणि श्री. पुरंदरे यांनी फाल्गुन वद्य ३, शक १५५१ हीच शिवाजीमहाराजांची खरी 
जन्मतिथी आहे, असे प्रतिपादन करणारी लेखी निवेदने दिली. श्री. दीक्षित यांनीही त्याना ती तिथी 
मान्य असल्याचे समितीच्या एका सभेत तोंडी सांगितले. ती शिवाजीची जन्मतिथी आहे, असे दाखवून 
देणारा निर्णायक पुरावा नाही आणि म्हणून पूर्वीच्या परंपरेनुसार चालत आलेली तिथीच 
शिवाजीमहाराजांची जन्मतिथी मानावी, अशा अर्थाची निवेदने श्री. फाटक आणि श्री. पवार यांनी 
दिली, त्यावर ठाम पुरावा उलपब्ध होईपर्यंत किंवा इतिहासतज्ज्ञांमध्ये एकवाक्यता येईपर्यंत 
समारंभाच्या सोयीसाठी जुनीच तिथी म्हणजे वैशाख शुद्ध द्वितीया शके १५४९ (इ. स. १६२७) 
शिवाजीमहाराजांची जन्मतिथी म्हणून चालू ठेवावी असा निर्णय इ.स. १९६७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने 


घेतला. 


७६ 


शिवजन्मतिथीविषयीच्या वादाचे हे कथानक एवढ्यावर येऊन ठेपते, तोच त्याला एका 
उपकथानकाचे तोंड फुटले. श्री. सेतुमाधवराव पगडी यांचा शिवजन्माची खरी तारीख १२ मार्च 
१६२८ या मथळ्याखाली एक लेख लोकसत्ता दैनिकाच्या १ ऑक्टोबर १९६७ च्या अंकात प्रसिद्ध 
झाला. शिवार्जीचा जन्म फाल्गुन वद्य ३, शक १५४९ (म्हणजे १२ मार्च १६२८) रोजी झाला, असा 
निष्कर्ष त्यांनी त्या लेखात काढला आहे. त्यांच्या या लेखाला उत्तर म्हणून श्री, ग. ह.खरे यांनी 
लिहिलेला 'श्री. पगडी व शिवजन्माची खरी तारीख” हा लेख केसरीच्या २२ ऑक्टोबर १९६७ च्या 
अंकात प्रकाशित झाला. त्यात श्री. पगडी यांच्या निष्कर्षातील दोष दाखवून दिले आहेत आणि जेधे 
शकावली, शिवभारतम्‌ इत्यादी साधनांमध्ये दिलेली फाल्गुन वद्य ३, शक १५५१ हीच 
शिवाजीमहाराजांची खरी जन्मतारीख आहे असे प्रतिपादन केले आहे, त्यानंतर श्री. पगडी यांनी 
शिवाजीमहाराजांचा जन्म इ. स. १६२८ मध्ये झाला हा आपला युक्तिवाद कायम ठेवला; पण तारखेत 
बदल करून शिवाजीमहाराजांचा जन्म वैशाख शुद्ध २, शक १५५० (म्हणजे २५ एप्रिल १६२८) या 
दिवशी झाला असा नवीन तर्क पुढे केला. श्री. पगडी यांच्या या तर्काना कोणा एका इतिहास 
संशोधकांनी दुजोरा दिल्याचे दिसत नाही. श्री. पगडी यांनाही त्यांचे ते तर्क चुकीचे असल्याचे पटले 
असावे दिसते. कारण इ. स. १९८९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या “शिवचरित्र” या त्यांच्या पुस्तकात 


शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख फाल्गुन वद्य ३, शक १५५१ अशीच दिली आहे. 


आता शिवजन्मतिथीविषयीच्या वादात वैशाख पक्ष, म्हणजे चिटणीस बखर इत्यादी 
साधनांमध्ये दिलेली वैशाख शुद्ध २, शक १५४९ ही शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख बरोबर आहे, 
असे मानणाऱ्यांचा पक्ष आणि फाल्गुन पक्ष, म्हणजे जेधे शकावली इत्यादी साधनांमध्ये दिलेली फाल्गुन 
वद्य ३, शक १५५१ ही शिवाजीमहाराजांची जन्मतारीख बरोबर आहे, असे मानणारे दोनच पक्ष 
अस्तित्वात आहेत. त्यांपैकी वैशाख पक्षाचे समर्थन पूर्वी ज्या इतिहाससंशोधकांनी केले, त्यांपैकी 
कोणी आता हयात नाहीत; आणि त्या पक्षाचे समर्थन करणारे नवीन कोणी इतिहाससंशोधक पुढे 
आलेले दिसत नाहीत. सध्याचे बहुतेक सर्व अभ्यासक फाल्गुन पक्षाचेच आहेत. पण वर नमूद केलेल्या 
सरकारी निर्णयामुळे शिवजयंतीची सुट्टी बहुतेक ठिकाणी वैशाख शुद्ध २ लाच दिली जाते. शिवजयंतीचा 


सार्वजनिक उत्सवही बहुतेक ठिकाणी त्याच दिवशी साजरा होतो; पण सर्वसामन्य लोकांचा याबाबतीत 


७७ 


काही आग्रह असेल, असे वाटत नाही. पाठ्यपुस्तकांमध्ये ती तिथी दिलेली असते आणि सरकारी 
सुट्टीही त्या दिवशी असते म्हणून लोक त्या दिवशी उत्सव साजरा करीत असावेत. सरकारने 
शिवजयंतीची सुट्टी फाल्गुन वद्य ३ ला दिली तर लोक शिवजयंतीचा सार्वजनिक उत्सवही त्या दिवशी 


करू लागतील असे श्री. ग. भा. मेहंदळेंनीही आपल्या “राजा शिवछत्रपती” या ग्रंथात नमूद केलेले आहे. 
जातकर्म आणि स्वस्तिवाचन : 


शिवाजीमहाराजांचा जन्म झाल्यावर त्यांचे जातकर्म विधिज्ञ पुरोहिताने यथाविधी केल्याचे 
वर्णन 'शिवभारतम्‌“मध्ये आहे. 

'अतोऽजस्यापि जातस्य जातकर्म तदंजसा | 
व्यधीयत विधिज्ञेन यथाविधि पुरोधसा ॥' ` ' 

'तसेच जो स्वत: सर्व लोकांच्या रक्षणार्थ समर्थ होता (भगवान विष्णूचा अंश 
शिवाजीमहाराजांचे) त्यांचेही स्वस्तिवाचन सूक्तवेत्त्या सूक्तांनी केले." 
'आदित्या वसवो विश्वै रूद्राश्च समरूद्राणाः । 
यक्षाः साध्याश्च गन्धर्वास्तथा विद्याधरा अपि॥ 
नन्दिनी प्रमुखा गावो नागाश्चैरावतादय: । 
सुरर्षया नारदाद्या: संभूयाप्सरसस्तथा ॥ 
इनद्रोऽग्निर्धमराजश्च नैर्ऋतश्चजलेश्वरः । 
पृषदश्चो धनेशश्च मेहशश्च दिगीश्वराः || 
अष्टाविमेऽश्चिनौ देवौ सूर्याचन्द्रमसौ तथा । 
अन्येऽपि च सनक्षत्रा ग्रहाः सुभगविग्रहाः ॥ 
घटीमुहूर्ताहोरात्रपक्षमासर्तुवत्सराः | 
युगानि दिव्यादिव्यानि तथा मन्वन्तराणि च ॥ 
भुवो भारमपाकर्तुमवतीर्णे जगत्पतौ । 


संनिधाय स्वयं तत्र स्वस्तिवाचनमाचरन्‌ ॥' ° 


७८ 


अशाप्रकारे बालशिवाजीचे स्वस्तिवाचन करण्यात आले, याचे वर्णन कवींद्र परमानंदानी 
“शिवभारतम्‌'मध्ये केलेले आहे. 


षष्ठिपूजन व नामकरण - 

“'गणेशं जन्मदां षष्टी देवीं जीवन्तिकामपि । 

स्कन्दं नारायणं वंशं बलदेवं च लांगलम्‌ ॥ 

शरासनं शरान्‌ खङ्गं विविधान्यायुधानि च । 

तत्तन्मन्त्रैः समभ्यर्च्य सूतिकागृहमन्तरा ॥ 

प्रयतः पंचमे षष्ठेऽप्यष्टमे नवमेऽहनि । 

रक्षन्तु बालमित्युक्त्वा प्रणम्य च पुरोहित: ॥ 

क्षेत्रपालाय भूतेभ्यो राक्षसेभ्यो गृहाद्वहिः । 

बलीनदाद्योगिनीभ्यो दिक्पालेभ्योऽप्यनेकधा ॥/ `ˆ 

'गणपती, जन्मदात्री षष्ठी देवी (सटवाई), जीवतिका (जीवती), कार्तिकस्वामी, नारायण, 

मुरली (बासरी), बलराम, नांगर, धनुष्यबाण, तलवार आणि नानाप्रकारची आयुधे यांची योग्य मंत्रांनी 
पूजा त्या पुरोहिताने पवित्र होऊन पाचव्या, सहाव्या, आठव्या आणि नवव्या दिवशी बाळंतघरामध्ये 
केली. “ह्या बाळाचे रक्षण करावे”, असे म्हणून नमस्कार केला आणि क्षेत्रपाल, भूते, राक्षस, योगिनी, 


दिक्पाल यांना घराबाहेर अनेक प्रकारचे बली दिले.” 


याप्रमाणे तत्कालीन समाजात मूल जन्माला आल्यावर जे जे विधी करत असत, ते सर्व 
बालशिवाजींच्या जन्मानंतरही केले गेलेले असावे. जातकर्म, स्वास्तिवाचन, षष्ठिपूजन अशा विधींचा 
जो उल्लेख कवीने शिवभारतममध्ये केलेला आहे, त्यावरून आपल्याला कळून येते. 
नामकरण - 
'यतः शिवगिरेमूर्ध्नि जातःस पुरूषोत्तमः | 


तत: प्रसिद्धा लोकऽस्य शिव इत्याभिधाऽभवत्‌ ॥' ` 


७९ 


शिवनेरी किल्यावर बाळाचा जन्म झाला म्हणून त्याचे 'शिव” असे नामकरण करण्यात आले 
असे 'शिवभारतम्‌' मध्ये सांगितलेले आहे. 


ज्योतिष्यांनी वर्तवलेले जातक : 


छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा जन्म झाला त्यावेळेस महाराष्ट्रात सर्वत्र मुस्लिम सत्ता होती. त्यांचे 

वडील शहाजीराजे हे ही मुघलांकडे सरदार म्हणूनच होते. हिंदू जनतेला येथे सुरक्षित जीवन जगता येत 
नव्हते. सर्वत्र अराजकता निर्माण झाली होती. अशावेळेस भोसले घराण्यात जणू काही साक्षात्‌ 
श्री. विष्णूनेच जन्म घेतला व तो यवनांचा संहार करून हिंदू जनतेला धार्मिक, समाजिक छळातून मुक्त 
करेले अशी चाहूल जणू काही तेव्हाच्या वडीलधाऱ्या मंडळींना लागली होती, असे शिवभारतम्मध्ये 
आलेल्या शिवाजीमहाराजांच्या जन्माच्या प्रसंगवर्णनावरून आपल्याला कळून येते. 
ज्योतिष्यांनी शिवाजीराजांचे सांगितलेले भविष्य : 

'करिष्यत्येष बलवानिह कर्मातिमानुषम्‌ । 

म्लेंच्छान्निहत्य महतीं किर्ती विस्तारयिष्यति ॥ 

जित्वावाच्यांश्च पाश्चात्यान्‌ प्राच्यांश्च भुजतेजसा । 

तथोदीत्यांश्व विजयी स्वराज्यं संविधास्यति । 

साहसी सागरमपि वश्यतामानयिष्यति | 

बली बलैर्दिगन्तेभ्यो वलीनानाययिष्यति ॥ 

प्रभावी गिरिदुर्गाणि वनदुर्गाणिचाप्ययम्‌ । 

तथा सलिलदुर्गाणि स्थलदुर्गाणि गोप्स्याति ॥ 

बत दिल्लीपतेर्मूधिप्रतापेन तपन्नयम । 

निजं चरणमाधाय जगदाज्ञापयिष्यति ॥ ˆ 
अर्थ - हा सामर्थ्यवान्‌ मुलगा या लोकी अलौकिक कर्मे करील; म्लेच्छांचा नि:पात करून आपली 
अतुल कीर्ती पसरवील; दक्षिण, पश्चिम, पूर्व आणि उत्तर ह्या दिशा आपल्या बाहुबलाने जिंकून हा 


विजयी पुत्र स्वराज्य स्थापील. हा धाडसी बालक समुद्रावरसुद्धा आपला अमल बसवील आणि 


आपल्या सैन्याच्या मदतीने सर्व दिशांकडून खंडणी वसूल करील. हा प्रतापी पुत्र गिरिदुर्ग, जलदुर्ग, 
वनदुर्ग आणि स्थलदुर्ग यांचे रक्षण करील आणि विशेष गोष्ट ही की हा आपल्या प्रतापाने दिल्लीपतीच्या 
मस्तकावर पाय देऊन सर्व जगावर आपली सत्ता स्थापील. 
“सुदुर्गमेषु मार्गेषु गहनेषु गिरिष्वपि । 
सरित्सुच समुद्रेषु यस्याप्रतिहता गति: ॥ 
स एष पाण्डयद्रविड लाटर्णाटकेरळान्‌ । 
करहाटवैराटान्ध्रमालवाभीरगुर्जरान्‌ ॥ 
आर्यावर्ताश्च दुर्म्लैच्छकृतावर्त्माननेकशः | 
कुरूजांगलसौवीरधन्वसौराष्टकोसलान्‌॥ 
वाह्वीकमद्रगान्धारत्रिगर्तानर्तसैन्धवान्‌। 
कलिंगकामरूपांगवंगकाम्बोजकेकयान्‌ । 
पारसीकान्‌ शिबीन्‌ शाल्वान्पुलिंदारपद्दबर्बरान्‌ । 
काश्मीरमत्स्यमगधविदेहोत्कलटंकणान्‌ | 
किरातकाशिपाञ्चालचेदीनपि च कुन्तलान्‌। 
खशांश्चशूरसेनांश्च हुणान्‌ हैमवतानपि ॥ 
उंड्रन्युड्रान्‌ ललित्थांश्च महितेन स्वतेजसा | 
चिरजीवी विनिर्जित्य महाराजो भविष्यति ॥' ` 
याप्रमाणे आपल्या पराक्रमाने सर्व देश पादाक्रांत करून शिवाजीराजे खूप काळपर्यंत महाराज 
राहतील, असे वर्णन वरील श्लोकांत ज्योतिष्यांनी केलेले दिसून येते. 
“यथा पृथुरभूत्पूर्व यथा राजा पुरुरवा: । 
अम्बरीषोऽपि च यथा शिबिश्चौशीनरो यथा ॥/ 
यथा जनिष्ट मांधाता यथा च निषधाधिप: ॥ 
यथा बभूव भरतो यथा भूपो भगीरथ: ॥ 
हरिश्चन्द्रः स च यथा रामो दाशरथिर्यथा । 


८१ 


यथा च मिथिलाधीशो यथातिर्नहुषो यथा ॥ 
यथा धर्मधनोराजा धर्मराजो युधिष्ठिर: | 
भविष्यति तथैवायं शाहराजसुत: शिव: ॥ 
मध्येसमं दैवविदः सर्वसिद्धान्तपारगा: । 
एवमस्य कुमारस्य जन्मवेलामवविदन्‌ ॥ °` 

याप्रमाणे पारंगत ज्योतिष्यांनी बालशिवाजीचे जातक सभेमध्ये वर्तविले. 


शिवाजीमहाराजांच्या जन्म वेळ, दिवस, वार, नक्षत्र इत्यादी गोष्टींवरून हे भविष्य ज्योतिष्यांनी 
सांगितलेले असेल. परंतु, त्यांनी सांगितलेल्या भविष्यापेक्षाही छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी प्रचंड 


आत्मविश्वास व पराक्रमाच्या जोरावर जो महाराष्ट्र उभा केला, त्याला तोड नाही. 
सूर्यदर्शन, उपवेशन आणि अन्नप्राशन संस्कार : 


वरील संस्काराचे सविस्तर वर्णन शिवकालीन सांस्कृतिक जीवन या प्रकरणात करण्यात 
आलेले आहे. म्हणून येथे फक्त प्रस्तृत श्लोकाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. 
'अन्तर्बहिश्चरोप्येष बहिर्विहितनिष्क्रमः । 
व्यधादसूर्य पश्यायाः शिशुः सूर्यस्य दर्शनम्‌ ॥ 
उपवेशनमप्यन्नप्राशनं च यथाविधि । 


अस्य राजकुमारस्य क्रमेण समजायत ॥'*` 


बाललीला : 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या बालपणाच्या लीला आजपर्यंत उपलब्ध असलेल्या एकाही 
ग्रंथात आढळत नाहीत; परंतु कवींद्र परमानंदकृत 'शिवभारतम्‌' या ग्रंथाच्या सातव्या अध्यायात २५ 
-३० श्लोकांत मार्मिकतेने बालशिवाजींच्या बाललीलांचे वर्णन आलेले आहे. 
“अथ तं शिशुरूपेण ललन्तं ललितद्युतिम्‌ । 


7७४ 


नजानीत: स्म पितरावमानुषमुरूक्रमम्‌ ॥ 


८२ 


शिवाजीमहाराज साक्षात विष्णूचे अंश असून, त्याची जाणीव त्यांच्या आईवडिलांना नव्हती; 
किंवा लहानपणाच्या त्यांच्या वागणुकीवरूनही ती गोष्ट कोणाच्याही लक्षात येण्याजोगी नव्हती, असे 


वर्णन 'शिवभारतम्‌'मध्ये आहे. 
इतर मुलांप्रमाणे हेही अगदी लहानपणी दूध पिण्यासाठी रडणे, प्रतिबिंब धरू पाहणे, धुळीने 


अंग भरून घेणे, माती खाणे वगैरे प्रकार करी. नंतर उंबरठा चढता न येणे, पुढे दाईचे बोट धरून उभे 
राहणे, भिंतीवरील कवडसा हातात धरून आणून दे म्हणून रडणे, डोक्यावर धुरळा उडवून घेणे अशी 
खेळक्रीडा बालशिवाजी यथाकाल करीत असत. त्यानंतर मातीचे हत्ती व घोडे घेऊन खेळणे आणि 
पक्ष्यांप्रमाणे हुबेहूब आवाजाची नक्कल करणे, घोड्याप्रमाणे खेंकाळणे, हत्तीप्रमाणे चित्कार करणे, 
नगाऱ्याप्रमाणे आवाज करणे आणि मातीचे गड करून इतर मुलांशी गडांचा खेळ करणे, चेंडू खेळणे व 
भोवरा फिरविणे वगैरे वर्णन शिवभारतम्मध्ये आलेले आहे.“' 


यावरून सात-आठ वर्षांचे वय होईपर्यंत बालशिवाजी कोणत्या परिस्थितीत वाढले, याचे वर्णन 
कवीने केलेले आहे. गड, किल्ले, हत्ती, घोडे वगैरेंचा छंद शिवाजीराजांना जन्मापासूनच होता, त्याच 
वातावरणात राजे वाढले, हे कवीने येथे सुचविलेले दिसून येते. 


शिक्षणारंभ : 


कवीन्द्र परमानंदानी 'शिवभारतम्‌'मध्ये शिवाजीमहाराजांच्या शिक्षणाचा आरभ केव्हा झाला, 
त्याचे वर्णन केलेले आहे. 
“'ततस्त तनयं वीक्ष्य सगुणं सप्तहायनम्‌। 
लिपिग्रहणयोग्योऽयमिति भूपो व्यचिन्तयत्‌ ॥ 
स तं पुत्र मंत्रिपुत्रैः सवयोभिः समन्वितम्‌ । 
न्यवेशयत गुर्वके मेधाविनमलोहलम्‌ ॥ 
आख्याति लिखितुं यावदाचार्यो वर्णमादिमम्‌ | 
तावद्‌ द्वितीयमप्येष विलिख्य तमदर्शयत्‌ ॥ 
सर्वासमपि विद्यानां द्वारभावमुपागताम्‌। 


लिपिं यथावदखिलां ग्राहयामास तं गुरुः ॥' ^` 


८३ 


बालशिवाजी सात वर्षाचे झाले तेव्हा हा 'लिपिग्रहणयोग्य' म्हणजे अक्षरओळख करण्याच्या 
वयाचा झाला आहे, असे पाहून शहाजीराजांनी त्यांना इतर समवयस्क मुलांसह गुरूंच्या हाती 
सोपविले. याचाच अर्थ विद्यार्जनासाठी शिवाजीराजांना गुरूंकडे पाठवीत असत. तेथे बालशिवाजी सर्व 
मुळाक्षरे फार लवकर शिकले एवढेच कवीने सांगितलेले आहे. मुळाक्षरे लिहिता-वाचता येणे म्हणजे 
सर्व विद्या हस्तगत करून घेण्यासारखेच आहे. सारांश 'साक्षरता हा सर्व विद्यांचा पाया आहे', असे 
मत कवीने नमूद केले, ते आजही सर्वांना मान्य होण्याजोगे आहे.” 

सातव्या वर्षी अक्षरओळख झाल्यानंतर बाराव्या वर्षांपर्यंत बालशिवाजींनी अभ्यासाच्या 
बाबतीत काय प्रगती केली, ते कवीने सांगितलेली नाही. तथापि शिक्षण सुरू होते, यात शंका नाही. 


एवढेच नव्हे तर ते हुशारही होते, असे वर्णन 'शिवभारतम्‌' मध्ये कवीने केलेले दिसून येते. 
'तमध सहजमेधाशालिनं सुस्वभावं 
नृपमृगपतिशावं वागगम्यानुभावम्‌ | 
गुरुरूपचितचित्तः शिक्षितानां समूहे 
द्रुधृतलिपिविद्यं वीक्ष्य वैलक्ष्यमूहे ॥” ˆ 

बाराव्या वर्षी कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आल्यानंतर शिवाजीराजांनी आपल्या गुरूना 

शिक्षणातील उत्तम प्रगतीने कृतार्थ केले, असे कवीने म्हटले आहे. 
'श्रयंतः प्रश्नयोपेतं गुरुवस्तं गुणैस्मह | 
अनन्यनिष्ठमनस: समगच्छन्‌ कृतार्थताम्‌ ॥* 

अर्थ : त्या विनयशील व गुणवान शिवाजींच्या पदरी असलेले गुरू कृतार्थ झाले” (म्हणजे त्यांनी 

शिकविलेल्या सर्व विद्या व कलांमध्ये तो निपुण झाला) 
“'श्रृतिस्मृतिपुराणेषु भारते दण्डनीतिषु । 
समस्तेष्वपि शास्त्रेषु, काव्ये रामायणे तथा ॥ 
व्यायामे वास्तुविद्यायां होरासु गणितेष्वपि । 


धनुर्वेदचिकित्सायां मते सामुद्रिके पुनः ॥ 


८४ 


तासु तासु च भाषासु छन्दसु च सुभाषिते | 
चर्यास्विभरथाश्वानां तथा तल्लक्षणेष्वपि ॥ 
आरोहणे प्रतरणे चंक्रमे च विघंलने । 
कृपाणचापचक्रेषु प्रासपट्टिशशक्तिषु ॥ 
युद्धे नियुद्धे दुर्गाणां दुर्गमीकरणेषु च । 
दुर्लक्ष्यलक्ष्यवेधेषु दुर्गमाभिगमेष्वपि ॥ 
इंगितेषु च मायासु विषनिर्हरणादिषु । 
तत्तद्रत्नपरीक्षायामवधाने लिपिष्वपि ॥ 
प्रवीणः स स्वयं तांस्तान्‌ गुरून्‌ गुरुयशोभरैः । 
अयोजयत्‌ भृशं तत्तत्‌ प्रत्यभिज्ञानवान्‌ विभुः ॥'' ˆ 

हत्ती, घोडे फिरविणे; तलवार, धनुष्य, भाला, बर्ची इत्यादी आयुधे वापरणे; नेम मारणे, यांत 
शिवाजीराजे प्रवीण होते, हे कवीचे मत आजही सर्वाना पटण्याजोगे आहे. त्याचप्रमाणे पुराणे, 
महाभारत, दंडनीती, काव्य, रामायण व इतर शास्त्रांचेही रहस्य शिवाजीराजांना अवगत होते, याचे 


प्रतिबिंब आपल्याला त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या प्रत्येक प्रसंगातून जाणवते. 
कर्नाटकाहून पुणे प्रांतास रवानगी : 


शहाजीराजांनी शिवाजीराजे जेव्हा १२ वर्षांचे झाले, तेव्हा त्यांची रवानगी कर्नाटकाहून 
पुण्याला केली. याविषयी “शिवभारतम्‌'मध्ये कवीने असे सागितले आहे की, शहाजीराजांच्या स्वप्नात 
एकदा भगवान शंकर आले व त्यांनी बालशिवाजींची रवानगी यवनांचा संहार करण्यासाठी व सर्व पृथ्वी 
पदाक्रांत करण्यासाठी पुणे प्रांतांच्या अधिकारपदावर करावयास सांगितले. 'शिवभारतम्‌'मध्ये 
पुढीलप्रमाणे या घटनेचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. 
''एकदाभ्यर्च्य भवने भगवन्तं वृषध्वजम्‌ | 
शयानस्सुखशय्यायां सुकृती शाहभूपतिः ॥ 


प्रसन्नपंचवदनं दशहस्तं त्रिलोचनम्‌ । 


८५ 


मंदाकिनीजलस्निग्धजटाजूटमनोहरम्‌ ॥ 
शीतांशुशकलोत्तंसं त्रिपुण्ड्रललितद्युतिम्‌ । 
हरिन्मणिनिभग्रीवं सरीसृपविभूषणम्‌ ॥ 
वराभयप्रदं वीर विविधायुधधारिणम्‌ । 
द्वीपिचर्मोत्तरासंगं द्विपचर्माधराबरम्‌ ॥ 
निदानं सर्वमुक्तीनां निधानं सकलश्रियाम्‌ ॥ 
योगिनं योगिनामिद्रमिद्रोपेद्रादिवन्दितम्‌ ॥ 
समस्तलोकहितं सहितं गिरिकन्यया | 
अपश्यद्विस्मितः स्वप्ने पुरस्तात्रिपुरद्विषम्‌ ॥ ˆ` 
याप्रमाणे प्रत्यक्ष शंकराला समोर बघून अतिशय आनंदाने हात जोडून शहाजीराजे उभे राहिले, 

तेव्हा भगवान शंकर शहाजीराजांना म्हणाले : | 
ईश्वर उवाच : 

““सूर्यवंश्य महाबाहो शहाराज महामते | 

समाकर्णय मद्वाचमिमां कुशलमस्तिते ॥ 

य एष भ्राजतेभ्यर्णे कनीयांस्तनयस्तव । 

तमेनं लक्षणोपेतमवेहि पुरुषोत्तमम्‌ || 

वर्धमान: क्रमेणैव त्वत्पुत्रोयमुरुक्रम: । 

समाक्रम्यावनीं सर्वा यवनान्निहनिष्यति ॥ 

इयं भगवतीदेवी गिरिजा भक्तवत्सला । 

समये समयेभ्येत्य तमिमं पालयिष्यति ॥ 

हर्ता धरित्रीभारख्य संहर्ता प्रतिभूभृताम्‌ । 

मद्‌भक्त एष सर्वेषामप्यधृष्यो भविष्यति ॥ 

तस्मादमुं महाबाहुं महाशयशिवाहृयम्‌ । 


पुण्यदेशाधिपत्येन महनीयेन योजय ॥'” ` 


८६ 


अर्थ - “हे सूर्यवंशी महाबाहो, महामति शहाजीराजा माझे हे वचन ऐक यात तुझे कल्याण आहे. जो हा 
तुझा धाकटा मुलगा तुझ्याजवळ शोभतो आहे तो सुलक्षणी मुलगा भगवान विष्णू आहे, असे जाण. हा 
तुझा पुत्र विष्णू हळूहळू वाढत जाऊन सर्व पृथ्वी पदाक्रांत करून यवनांचा संहार करील. भक्तवत्सल 
भगवती पार्वतीदेवी वेळोवेळी जवळ येऊन त्यांचे रक्षण करील. पृथ्वीचा भार हरण करणारा, शत्रुपक्षीय 
राजांचा संहार करणारा, असा हा माझा भक्त सर्वांना अजिंक्य होईल. म्हणून हे महत्त्वाकांक्षी राजा, ह्या 
“शिव” नावाच्या महाबाहूची पुणे प्रांताच्या मोठ्या अधिकारावर योजना कर.” 
असे बोलून शंकराने मोत्यांचा हार त्या राजकुमाराच्या गळ्यात घातला. याप्रमाणे शंकर प्रसन्न 
झाल्यावर शहाजीराजा ब्राह्ममुहूर्तावर जागे झाले. 
““विशिष्ट: स्वेन तपसा विस्मयाविष्टमानस: । 
तामेव मूर्तिमीशस्य ध्यायन्नेष मुहुर्मुहुः ॥ 
प्रातः प्रभाकरन्नाम प्रभाकरसमप्रभम्‌। 
पुरोहितं समानाय्य शशंस स्वप्नमात्मनः ॥// 
त्यानंतर शहाजीराजांनी शिवाजीमहाराजांची पुणे प्रांताच्या आधिपत्यावर नेमणूक केली. 
''ततः कतिपयैरेव गजवाजिपदातिभिः । 
मौलैराप्तरमात्यैश्च ख्यातैरध्यापकैरपि || 
बिरुदैंश्च ध्वजैरुच्चै: कोषेणापि च भूयसा । 


तथा परिजनैरन्यैरनन्यसमकर्मभिः ॥ 


समवेतममुं शाहभूपतिश्शोभने दिने । 
प्रहिणोत्पुण्यदेशाय पुण्यकारिणमात्मजम्‌ ॥'”“ ' 

अशाप्रकारे सर्व तयारीनिशी शहाजीराजांनी शिवाजीमहाराजांची पुणे प्रांतास रवानगी केली 
होती, असे शिवभारतम्‌ मध्ये आलेल्या वर्णनावरून आपल्या लक्षात येते. 

कवीन्द्र परमानंदानी येथे शिवाजीमहाराजांची अवास्तव स्तुती केलेली आढळून येत नाही. 
उलट कवी म्हणतात, शिवाजीराजे प्रथम जेव्हा पुणे प्रांती आले, तेव्हा त्यांचे थोरपण लोकांनी 


जाणलेले नाही, हे त्यांनी पुढील श्लोकात स्पष्टपणे सांगितले आहे. 


८७ 


'चक्रप्रियकरः सद्य: समुल्लासितमंडलम्‌। 
नावेदयदमुं लोकबंधु लोको व्यलोकत ॥'“ 
पुढे देखील शिवाजीराजांनी अनुकूल मंत्र्यांना सोबत घेऊन जनकल्याणाकारी राज्य बनवून 
प्रजेला सुखी केले. अशाप्रकारे पराक्रमी शिवाजीमहाराजांचे गुण लोकांना लक्षात येऊ लागले व लोकही 
समृद्ध झाले. 
''महाराष्ट्रो जनपदस्तदानीं तत्समाश्रयात्‌। 
अन्वर्थतामन्वभवत्‌ समृद्धजनतान्वितः ॥ “0” 
याप्रमाणे शहाजीराजांनी सर्व हत्ती, घोडे, पायदळ, विश्वासू अमात्य, अध्यापक, विपुल द्रव्य 
अशा सर्व तयारीनिशी शिवाजीमहाराजांना पुण्याला पाठविले. या सर्वांना शिवाजीमहाराजांनी 
स्वकर्तृत्वाची झालर लावून त्यांचा अतिशय चांगल्याप्रकारे उपयोग करून घेतला. मिळालेल्या संधीचे 
सोने केले व महाराष्ट्रात “स्वराज्य” निर्माण करून मराठी जनतेची अस्मिता टिकून ठेवली. 
सर्व काही आयते मिळाले म्हणून शिवाजीराजे ऐशआरामात, सुखात बसले तर नाहीच उलट 
त्याचा कधी गर्वही केला नाही. सामान्य माणसांत मिसळून त्यांनी परिस्थितीचा अभ्यास केला. 
मुसलमानांकडून होणाऱ्या अत्याचारापासून त्यांनी जनतेला संरक्षण दिले. तरुण मावळ्यांना एकत्र केले 
व स्वतः दिवस-दिवस घोड्यावर फिरून सह्याद्रीची भौगोलिक माहिती मिळविली. 
अशाप्रकारे महाराज स्वत: पुणे प्रांताशी एकरूप झाले व तेव्हापासून महाराष्ट्रावर यवनांचे 
आधिपत्य नाहीसे झाले. 
विवाह : 
कर्नाटकाहून पुणे प्रांतात आल्यावर शिवाजीराजांनी जनकल्याणकारी राज्य निर्माण केले. 
आपल्या पराक्रमाने लोकांना समृद्ध केले, 
पुढे कवीने शिवाजीराजांच्या तारुण्यात पदार्पण झाल्याचे वर्णन केलेले आहे. 
““स एष यौवनारंभे दधनोऽभिनवां श्रियम्‌ । 
५2८८ 


व्यभाद्यथा वासन्तविभवे सुरुभूरुह: ॥ 


अशाप्रकारे बालशिवाजीचे तारुण्यात पदार्पण झाले. 


८८ 


““तमुल्लंघितकौमारमुद्धवन्नवयौवनम्‌ । 
मीनकेतनलावण्यश्रीविलासमनोहरम्‌ ॥ 
सती शीलवती रम्यरूपा चातिगुणोज्ज्वला । 
अभजद्‌ भूपतिं भार्या प्रवारकुलसंभवा ॥''° ` 
अर्थ - ''कौमारदशा संपून ज्याला नुकतेच नवयौवन प्राप्त झालेले आहे आणि मदनासारखे लावण्य 
अंगी खेळू लागल्यामुळे मनोहर अशा त्या शिवाजींना सती, शीलवती, रमणीय, रूपवती व अत्यंत 
गुणशालिनी अशी “पवार” कुळांतील भार्या प्राप्त झाली." 
शिवाजीराजांच्या विवाहाविषयी एवढाच उल्लेख 'शिवभारतम्‌”मध्ये आलेला आहे. त्यांच्या 
पत्नीचे नावही देण्यात आलेले नाही. फकत “पवार” कुळातील मुलीशी त्यांचा विवाह झाला व 
“'रुक्मिणी प्राप्त झाल्याने श्रीकृष्णास जसा आनंद; तसा पूर्वजन्माची पत्नी अशी ही सुंदर स्त्री प्राप्त 
झाल्याने शिवाजीराजांना आनंद झाला होता.”** पुढे ते जोडपे आनंदाने एकत्र नांदू लागले, असे 
म्हटलेले आहे. 
“'प्रादुर्भवत्‌ प्राग्भवसंस्तवाभ्यां । 
मिथोनुकूलत्वमुपागताभ्याम्‌ ॥ 
अधत्त ताभ्यामथदम्पतिभ्यां । 
सम्भूय शोभां महती त्रिवर्ग: ||'' ` 
शिवाजीमहाराजांच्या विवाहाविषयी जास्त माहिती कवीने दिलेली नाही. कवीचा जास्तीत 
जास्त भर त्यांच्या राजकीय कर्तृत्व सांगण्यावरच दिसून येतो. परंतु, पवार कुळातली मुलगी म्हणजे, 
त्या सईबाईच असाव्यात, कारण शिवाजीमहाराजांचा प्रथम विवाह सईबाईशीच झालेला आहे, असे 


इतरही अनेक पुराव्यांवरून सिद्ध होते. 


८९ 


तळटिपा : 


शिव. अ. १ श्लो. ६३-७०; अ. २ श्लो १-२ 

शिव. अ. १ श्लो. ४९-५९; अ. २ श्लो. १-२८, ३७ 

शिव अ. १ श्लो. ७४-८९ 

बिकानेर येथील अनुप मॅन्युस्क्रिप्ट्स लायब्ररीत असलेल्या एका जन्मपत्रिकासंग्रहात 
शिवाजीमहाराजांची जन्मपत्रिका असून ती अत्यंत विश्वसनीय आहे. तिच्याच मागच्या बाजूवर 
शहाजींची जन्मपत्रिका असून तिच्यात त्यांची जन्मवेळ अशी दिलेली आहे. - ''संवत्‌ १६५५ 
वर्ष फाल्गुन कृष्ण १४ गुरौ रात्रिगतघटी २७ पल ४७ समये मीनलग्रमध्ये शहाजीराजजन्म:'' 
यातील तिथी व वार परस्परांशी जुळतात आणि तारीख १६ मार्च १५९९ अशी येते. 

५. शिव. अ. २ श्लो. १-५ 

६. शिव. अ. २ श्लो. २९-३५ 

७. शिव. अ. २ श्लो. ३८-४५ 
८ 

९ 


०८ AN A 0 


शिव. अ. ३ श्लो. ३-४ 
. शिव. अ. ४ श्लो. १२ 
१०. शिव. अ. ३ श्लो. १-२ 
११. शिव. अ. ४ श्लो. ६-६८ 
१२. शिव. अ. ४ श्लो. ४९-६० 
१३. शिव. अ. ५ श्लो. १-१६ शिवाय पाहा - अ. १५, श्लो. ११व अ. १७, श्लो. २४ 
१४. शिव. अ. ५ श्लो. ५-१२ 
१५. शिव. अ. ५ श्लो. १७-१८ 
१६. शिव. अ. ४ श्लो. १०-२१ 
१७. शिव. अ. ५ श्लो. १९ 
१८. शिव. अ. ५ श्लो. २० 
१९. शिव. अ. ९ श्लो. २७ 
२०. शिव. अ. ८ श्लो. ५-८ 
२१. बादशाहनामा, खंड-१, भाग १ पृ. ६९-७०, ८७-८८ 
२२. शिव. अ. ८ श्लो. १८ 
२३. शिव. अ. ८ श्लो. १७-१८. 
२४. शिव. अ. ८ श्लो. ४६-४७ 
२५. बादशाहनामा अ. १ खंड १, भाग १, पृ. ३७८ 
२६. शिव. अ. ८ श्लो. ३० 
२७. शिव. अ. ४ श्लो. २६ 
२८. शिव. अ. ८ श्लो. २६-३० 
२९. शिव. अ. ८ श्लो. ४६-४८ 
३०. शिव. अ. ८ श्लो. ३३ 


९० 


, शिव. अ. ६ श्लो. ९२ते ९४ 
, शिव. अ. ८ श्लो, ५३ ते ५५ 


. [E. Vol. ॥ ४.॥ P. 24] 
. शिवचरित्रसाहित्य खंड १८, पृ. २९ 


. शिव. अ.११३लो. ५ 

. शिव. अ. ११३लो. ३ 

. शिव. अ. १२ श्लो. ३ ते ११ 

. शिव. अ. १२ श्लो. १६ ते २० 
. शिव. अ. १२ श्लो. ५७ ते ५९ 
. शिव. अ. १५ श्लो. १७ 

. शिव. अ.१५ श्लो. ३८ 

. शिव. अ. १५ श्लो. १६ 

. शिव. अ. १५ श्लो. ५२ 

, श्रीमदभगवद्गीता अ. ४ श्लो. ७, ८ 
. भारतीय संस्कृति कोश - खंड १ 
. शिव. अ.५ श्लो. ३८,३९ 

. शिव. अ. ५ श्लो. २६ - ५८ 

. बुधभूषणम्‌ 

. पर्णाल. अ. ५ श्लो. ५ 

. पर्णाल. अ. ७ श्लो. ५ 

. पर्णाल. अ. ८ श्लो . ५ 

. पर्णाल. अ. १ श्लो. १८ 

. पर्णाल. अ. १ श्लो. १९ 

. शिवचरित्रप्रदीप पृ.क्र. १३७-४० 
. राज्यव्यवहारकोश-२७ 

. राज्यव्यवहारकोश 

. मनुस्मृति अ. ७-९ श्लो. ४, ५ 
. शिव. अ. ६ श्लो. १ 

. शिव. अ. ६ श्लो. २-७ 

. शिव. अ. ६ श्लो. ८ 

. शिव. अ. ६ श्लो. ११ 

. शिव. अ. ६ श्लो. १५-१८ 

. शिव. अ. ६ श्लो. १९-२५ 

. शिव. अ. ६ श्लो. २६-३१ 

. शिव. अ. ६ श्लो. ३९ 

. शिव. अ. ६ श्लो. ४० 


९१ 


, शिव. अ. ६ श्लो. ४२ ते ४७ 
. शिव. अ. ६ श्लो. ४८ ते ५२ 
, शिव. अ. ६ श्लो. ६३ 

, शिव. अ. ६ श्लो. ६४ ते ६८ 


. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
, शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव, अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 


६ श्लो. ६९ ते ७५ 
६ श्लो. ७८-८० 

६ श्लो. ९१,९२ 

७ श्लो. १ 

७ श्लो. ५ते ३० 

९ श्लो. ७० ते ७३ 
९ श्लो. ७३ 

९ श्लो. ७४ 

१० श्लो. ३३ 

१० श्लो. ३४ ते ४० 
१० श्लो. ५ ते १० 
१०श्लो. १३ ते १८ 
१० श्लो. १९, २० 
१० श्लो. २१, २२ 
१० श्लो. २५ते २७ 
१० श्लो. ३० 

१० श्लो. ३१, ३२ 
१० श्लो. ४१ 

१० श्लो, ४२, ४३ 
१० श्लो. ४३, ४४ 
१० श्लो. ४५ 


९२ 


प्रकरण २ रे 


शिवकालीन सांस्कृतिक जीवन 
अ) सामाजिक परिस्थिती : 

“शिवभारतम्‌' या काव्याचा सखोल अभ्यास करताना आपल्या असे लक्षात येते, की हे काव्य 
ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या काव्यातून तत्कालीन राजकीय, धार्मिक, 
सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितीचा निर्देश होतो. काव्याच्या अंगाने उलगडत जाणारा वास्तव 
इतिहास वाचताना ही सर्व परिस्थिती आपल्या डोळ्यांसमोर उभी राहते. तत्कालीन समाजात रूढी- 
परंपरेने काही विधी केले जात असत, ते पुढीलप्रमाणे : 

१. जन्मगृह वर्णन' 

२. जन्मोत्सव / नामकरण विधी 

३. नवजात शिशूचे सूर्यदर्शन , उपवेशन व अन्नप्राशन संस्कार 

(वरील प्रसंगांचे सविस्तर वर्णन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितीचा आढावा घेताना करण्यात 
आलेले आहे.) 


शुभवार्ता ऐकल्यावर दानधर्म करण्याची पद्धत : 


मालोजीराजांच्या काळापासूनच समाजात चातुर्वर्ण्यव्यवस्था असली, तरी कोणताही वर्ण कमी 
दर्जाचा मानला जात नसे. केवळ कामकाजाच्या सोयीसाठी पूर्वापार चालत आलेली ही वर्णव्यवस्था 
पाळली जात होती. सर्व प्रकारच्या कामांना सारखेच महत्त्व देऊन त्याचा योग्य तो मोबदला आनंदाने 


दिला जात असे. 


वार्ता घेऊन येण्याचे एकप्रकारे सामान्य दर्जाचे काम करणाऱ्या व्यक्तीलाही समाजात महत्त्वाचे 
स्थान होते. त्याने शुभवार्ता आणल्यास राजा, अधिकारी यांच्याकडून त्याला पारितोषिक दिले जात 


असे. तसेच शुभवार्ता ऐकल्यावर राजेलोक अपार दानधर्म करीत असत. 


९३ 


उदा. मालोजीराजांना जेव्हा कळले, की आपल्याला पुत्रप्राप्ती झाली, तेव्हा त्यांनी लगेचच 
शहाजीराजांचे मुखावलोकन केले व याचक जनांस अमूल्य मोती, पोवळे, रत्नजडित, अलंकार, मोहरा 
आणि जरतारी, वस्त्रे गायी, घोडे, हत्ती दान केले. 


तसेच जेव्हा शहाजीराजांना पुत्रप्राप्ती झाली म्हणजेच छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा जन्म झाला 
तेव्हाही शहाजीराजांनी आनंदित होऊन गायी, मोहरा, हत्ती आणि रत्ने दान केली. 


याप्रमाणे तत्कालीन समाजात शुभवार्ता ऐकल्यावर दानधर्म करण्याची पद्धत प्रचलित होती. 
ज्योतिष/कुंडली बघण्याची प्रथा : 

तत्कालीन समाजात ज्योतिष कुंडली यावर लोकांचा विशवास होता. मुलगा जन्माला आला, 
की लगेचच त्याची (पत्रिका) ज्योतिष्याकडून केली जात असे व ज्योतिष्याने सांगितलेल्या दिवशी 
त्याचा नामकरणविधी केला जात असे. 

मालोजीराजांना जेव्हा पुत्रप्राप्ती झाली म्हणजे शहाजीराजांचा जन्म झाला, तेव्हा ज्योतिष्यांनी 
सांगितलेल्या शुभ दिवशी मालोजींनी आपल्या मुलाचे 'शहाजी' असे नामकरण केले;' तसेच 
मालोजींना दुसरा पुत्र झाला तेव्हा त्याचाही पंडितांच्या मदतीने यथाविधी संस्कार करून सिद्धपुरुषाने 
सांगितल्याप्रमाणे “शरीफजी” असे नामकरण केले,“ 

छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या जन्माच्या वेळेसही ज्योतिष्यांनी त्यांचे भविष्य वर्तविले होते, 
असा उल्लेख 'शिवभारतम्‌'मध्ये आलेला आहे. 

अशाप्रकारे ज्योतष्यांनी सांगितलेल्या शुभमुहूर्तावर तत्कालीन समाजात महत्त्वाचे विधी (पार 
पाडण्याची) करण्याची पद्धत प्रचलित होती. 
अशुभसूचक चिन्हे : 

ज्याप्रमाणे तत्कालीन समाजात काही शुभ लक्षणे मानली जात; त्याप्रमाणेच काही अशुभसूचक 
लक्षणेही प्रचलित होती. 


९४ 


छत्रपती शिवाजीमहाराजांवर चढाई करण्यासाठी आदिलशहाने अफजलखानाला प्रचंड 


सैन्यानिशी रवाना केले, त्यावेळी अफजलखानाला वाटेत अनेक दुश्चिन्हे दिसू लागली होती. 


अशा अशुभसूचक गोष्टी घडल्या, की काहीतरी विपरीत घडणार, अशी वडीलधारी माणसं 
अजूनही आपल्याला सांगताना आढळून येतात. 

अफजलखान जेव्हा सैन्यानिशी शिवाजीमहाराजांच्या प्रांताकडे येण्यास निघाला, तेव्हा वाटेत 
त्याला पंख फडफडून मोठ्याने ओरडणाऱ्या कावळ्यांनी डाव्या बाजूंनी जाऊन जणू काही त्याला 
सांगितले की, “तू जे साहस करतो आहेस ते व्यर्थ आहे", भरदिवसा सूर्य अस्पष्ट दिसू लागला, 
अंतरिक्ष जणू काही पेटलेला, दिशा धूसर झाल्या, एक मोठी उल्का आकाशातून एकाएकी पडली, 
मेघाशिवाय आकाशात विजेचा मोठा कडकडाट झाला, पूर्वेकडे कोल्हे भयंकर ओरडू लागले, ध्वज 
मोडला, वाहने खिन्न झाली, खडे व धुळीचा वर्षाव करणारा वारा उलट वाहू लागला, सैन्याचा 
आघाडीचा हत्ती अंकुशाने टोचला असताही पुढे सैरावैरा पळू लागला. अशाप्रकारे कवीने 
अफजलखानच्या सैन्याला वाटेत कशाप्रकारची अशुभसूचक चिन्हे दिसली, याचे वर्णन केलेले आहे. 
ही अशुभसूचक लक्षणे दिसल्यावरही अफजलखान सैन्यासह शिवाजीमहाराजांवर हल्ला करण्यास पुढे 
गेला, त्याची परिणती अफजलखानाच्या वधात झाली व सैन्याचीही दाणादाण उडाली. अशाप्रकारे या 
घटनेचे वर्णन करून त्याकाळात अशुभसूचक लक्षणांवर लोकांचा विश्वास होता व त्याप्रमाणे ते लोक 
निर्णय घेत असत. परंतु, एखाद्याला अशुभसूचक लक्षणे आढळली, तरी त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास 


“विनाशकाले विपरीत बुद्धी' असे लोक आजतागायत म्हणताना सुद्धा आपल्याला आढळून येतात. 
तत्कालीन समाजजीवनात स्थैर्य : 


मालोजीराजे महाराष्ट्रात राज्य करीत होते तेव्हा तेथील प्रजा सुखात नांदत होती, असा उल्लेख 


'शिवभारतम्‌'मध्ये आला आहे." 


मालोजीराजांप्रमाणे शहाजीराजांच्या काळातही प्रजा सुखात नांदत होती. शहाजीराजे जरी 


निजामशाही, आदिलशाही यांच्याकडे सरदार होते; तरी ते निजामशाह, आदिलशहा यापैकी 


९५ 


ज्यांच्याकडे असत तेव्हा त्यांचे राज्य रामराज्याप्रमाणेच करून टाकत असत. भोसले घराणेच 
पराक्रमी होते, ते आपल्या पराक्रमाने आपले अस्तित्व सिद्ध करीत असत. 

छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांच्या वेळी तर सर्वत्र शांतता, सुख नांदत होते. प्रजेला शिस्त 
होती. शिवाजीमहाराज जो प्रांत जिंकत त्या प्रांतातील प्रजेवर ते पुत्रवत्‌ प्रेम करत. शिवाजीराजे 
अतिशय चाणाक्ष व हुशार होते. ज्यांच्यावर अनुग्रह करायचा, त्यांच्यावर अनुग्रह व निग्रह करण्यास 
योग्य असलेल्यावर ते बरोबर निग्रहच करीत. या तत्त्वामुळे शिवाजीमहाराजकालीन सामाजिक 
परिस्थिती सुव्यवस्थित होती. छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी जेव्हा कोकणातील जसवंतराजाचा 'पाली' 
हा प्रांत जिकला, तेव्हा तेथील सर्व जाती-जमातींतील घाबरून पळून गेलेले लोक पुन्हा आपल्या 
प्रांतात वापस आले व शिवाजीराजांच्या अमलाखाली आलेल्या त्या प्रांतात सुखसमाधानाने राहून, 
पुन्हा आपापल्या कार्यात मग्न झाले, असे वर्णन 'शिवभारतम्‌'मध्ये आलेले आहे. 

वरील सर्व वर्णनावरून एकंदरीतच सूर्यवंशीय भोसलेराजांच्या काळी हिंदुस्थानभर जरी 
मुसलमान राज्यकर्ते राज्य करीत होते, तरी भोसलेंची सत्ता जेथे होती, तेथे या मुसलमान 
राज्यकर्त्यांना घुसखोरी करून जनतेला त्रास देण्याची यत्किंचितही मुभा नव्हती, हे दिसून येते. 
तत्कालीन समाजजीवनात स्त्रियांचे स्थान : 
तत्कालीन स्त्रीजीवन : 

'शिवभारतम्‌’ या कवीन्द्र परमानंदकृत महाकाव्यातून दिसणारी तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थिती पाहत असताना समाजातील एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या स्त्रीजीवनाचा विचार करणे 
अत्यावश्यक आहे. 

परतु 'शिवभारतम्‌” या छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या समकालीन कवीने लिहिलेल्या ह्या 
काव्यात मालोजीराजे, शहाजीराजे व शरीफजींच्या पत्नीचा व संभाजीराजांच्या पत्नींचा उल्लेख 
आलेला आहे व छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या पत्नीच्या माहेरच्या कुळाचा फक्त उल्लेख करण्यात 


आलेला आहे व रायबागीण या लढवय्या स्त्रींचा उल्लेख कवीने केलेला आहे. 


९६ 


उमाबाई : 


मालोजीराजांची राणी उमाबाई ह्या सर्वगुणसंपन्न होत्या. मालोजीराजे त्यांना फार मान देत. 
उमाबाईंसह मालोजीराजांनी अनेक प्रकारची धर्मकृत्ये केली. 


उमाबाईंना शहाजीराजे व शरीफजी ही दोन मुले होती. इंदापूरच्या एका लढाईत मालोजीराजे 
ठार झाले. तेव्हा साध्वी उमाबाई अतिशय खचून गेल्या, त्यांनी सती जाण्याचा निर्णय घेतला; परंतु 
मालोजीराजांचे लहान भाऊ विठोजीराजे यांनी उमाबाईची समजूत काढली. शहाजी व शरीफजी या 
दोन्ही पुत्रांच्या पालनपोषणासाठी तुमची गरज आहे व पुढे राज्याचे ते राजे आहेत. तेव्हा मुलांसाठी व 


राज्यासाठी सती जाण्याचा निर्णय विठोजींनी उमाबाईंना मागे घेण्यास भाग पाडले. 


पती निधनाचे आभाळाएवढे दुःख सहन करून उमाबाईनी शहाजीराजे व शरीफजी यांचे 


उत्तमरीतीने पालनपोषण करून पराक्रमी वीर बनविले व राज्यही सुव्यवस्थित ठेवले. 


दोन्ही पुत्र वयात आल्यावर उमाबाईनी दोघांचे विवाह केले. उतारवयात जीवनातील सर्व चढ- 
उतार अनुभवलेल्या त्या मुले व सुनांसोबत आनंदाने जीवन व्यतीत कर्त्या झाल्या. पराक्रमी 
शहाजीराजे आईच्या आज्ञेत राहून राज्यांच्या सर्व भार आपल्या खांद्यावर घेते झाले. अशाप्रकारे 
कणखर स्त्री भोसले घराण्याला लाभल्यामुळे पुढेही सर्व भोसले घराण्यातील स्त्रियांवर उमाबाईचाच 
प्रभाव पडलेला दिसून येतो. ` 
जिजाबाई : 

सिंदखेडच्या लखूजी जाधवरावांच्या जिजाबाई कन्या होत्या. शहाजीराजे भोसल्यांची बायको 
व छत्रपती शिवाजीमहाराजांची आई. 'शिवभारतम्‌'मध्ये आलेल्या उल्लेखानुसार शहाजीराजे वयात 
आले, तेव्हा जाधवरावांनी आपली मुलगी जिजाबाईचा विवाह शहाजीराजांशी लावून दिला. 
'शिवभारतम्‌' मध्ये जिजाबाईच्या सुंदर रूपाविषयी वर्णन करताना कवीने अनेक श्लोक खर्ची घातले 
आहेत. यावरून जिजाबाई ह्या अनुरूप गुण व सौंदयनियुक्त होत्या, हे दिसून येते.” 

जिजाबाईंचा स्वभाव मुळातच विनयशील असल्याने त्या नेहमी सासूच्या (उमाबाईंच्या) सेवेत 


तत्पर असत. पतीशी (शहाजीराजांशी) प्रेमाने वागत, पार्वती ज्याप्रमाणे शंकराची त्याप्रमाणे जिजाबाई 


९७ 


शहाजीराजांची सेवा करीत असत.'' स्वत:च्या शीलरक्षणाबाबत नेहमी दक्षता ठेवत. सहवासातील 
इतरही स्त्रियांना योग्य मार्गदर्शन करीत. सर्व आप्तेष्टांशी प्रेमाने वागत, त्यामुळे सर्वत्र जिजाबाईचे कौतुक 
होत असे. 

शहाजीराजे व जिजाबाई या दाम्पत्याला सहा पुत्र झाले; परंतु शंभू (संभाजी राजे) व 
शिवाजीमहाराज हे दोघेच वंशवर्धक झाले. '* 

शहाजीराजांचे जिजाबाईवर अत्यंत प्रेम होते, असा उल्लेख शिवभारतम्मध्ये आलेला आहे. 
यावरूनच असे लक्षात येते, की शहाजीराजांना इतर बायका असूनही त्यांचे जिजाबाईवर विशेष प्रेम 
होते. म्हणजेच जिजाबाई सर्वगुणसंपन्न होत्या; त्याशिवाय काय पराक्रमी शहाजीराजांची जिजाबाईवर 
विशेष मर्जी होती! '“ 

शिवभारतम्‌मध्ये आलेल्या वर्णनानुसार शिवाजीमहाराजांच्या जन्मापूर्वी जिजाबाईंना स्वत: 
साक्षात्‌ विष्णूने दर्शन दिले होते, असे म्हटले आहे. ते वर्णन पुढीलप्रमाणे - '“एकदा त्या सुंदर राणीने 
(जिजाबाईनी) देववृन्दांनी वंदित व बालरूपधारी श्रीविष्णू आपल्या मांडीवर बसलेला पाहिला. त्यांचा 
वर्ण सावळा असून; त्याच्या चार हातांत शंख, चक्र, गदा आणि पद्म होती. वक्षस्थळी “श्रीवत्स” नावाचे 
चिन्ह होते. गळ्यात कौस्तुभमणी घातलेला होता, छातीवर वैजयन्तीमाळा लोळत पडली होती. तो 
पीतांबर नेसला होता. मस्तकावर रत्नजडित मुकुट झळकत होता. कानांत मकरकुंडले तळपत होती. 
गालावर मंद स्मित चमकत होते त्यांचे मुख प्रसन्न होते. डोळे कमळासारखे आरक्त व दीर्घ होते. नाक 
सुंदर असून तो शुभलक्षणसंपन्न होता, त्याचा प्रत्येक अवयव लावण्याचे क्रीडास्थान होते. लक्ष्मी 
त्याच्या संनिध बसलेली होती. त्याच्या गळ्यात वनमाळा शोभत होती, तो सर्व अलंकारांनी विभूषित 
होता. त्याच्या पदकमळांवर वज्र, रेखा, ध्वज आणि छत्र ही चिन्हे होती. पुढे थोड्याच दिवसांनी 
शहाजीच्या पत्नीने (जिजाबाईंनी) सामर्थ्यवान्‌ विष्णूचा अंश गर्भात धारण केला. हट 

भगवान विष्णूचाच अंश शिवाजीराजांच्या रूपात जिजाबाईच्या गर्भात वाढत असल्यामुळे 
जिजाबाईंना लागलेले डोहाळेही इतरांपेक्षा निराळेच होते. 


९८ 


गर्भभारामुळे त्यांना दागिनेही जड वाटू लागले. जिजाबाईंचा चेहरा चंद्रापेक्षाही शुभ्र दिसू 
लागला. पराक्रमी घराण्यातील मुलगी असलेली जिजाबाई सूर्यवंशी भोसले घराण्याची सून व आता तर 
प्रत्यक्ष विष्णूचा अंश गर्भात असलेल्या त्या राणीचे डोहाळे एखाद्या योद्धाच्या घराण्याची जणू काही 
वारंवार आठवणच करून देत होते. गर्भधारणेच्या काळात जिजाबाईंना हत्ती, वाघ आणि गडांवर 
आरोहण करावे; शुभ्र छत्राखाली सुवर्ण सिंहासनावर स्थिर बसावे; झेंडा उंच उभारावा; सुंदर चौन्या 
ढाळून घ्याव्या; दुदुंभिध्वनी ऐकावा; धनुष्यबाण, भाला, तलवार आणि चिलखते धारण करून लढाया 
कराव्या; गड हस्तगत करावा, विजयश्री मिळवावी; मोठमोठी दाने करावी असे अनेक प्रकारचे डोहाळे 
प्रतिदिनी होऊ लागले. या सर्व लक्षणांवरून पराक्रमी पुत्र जन्माला येणार, हे सर्वानाच कळून चुकले 
होते. 


पुढेही छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या यशात जिजाबाईंचा वाटा महत्त्वपूर्ण आहे. 
“शिवभारतम्‌मध्ये' फकत शिवाजीमहाराजांच्या राजकारणात त्यांनी घेतलेल्या सहभागाचा एकच प्रसंग 


वर्णन करण्यात आला. 


शिवाजीराजांच्या राज्यकारभारात जिजाबाईंचा हस्तक्षेप हा सामान्यत: इनामे व वतने 
यासंबंधीच्या किरकोळ प्रकरणांपुरताच असे. निदान एकाप्रसंगी जिजाबाईंनी शिवाजीराजांच्या 
अनुपस्थितीत राज्यकारभाराची जबाबदार उचललेली होती, असे दिसते, तो प्रसंग असा 
'इ. स. १६६० मध्ये मुघल सैन्याने शिवाजींच्या मुलुखावर आक्रमण केले. त्यावेळी सिद्दी जौहर याने 
पन्हाळ्याला घातलेल्या वेढ्यात स्वत: शिवाजीराजे अडकले होते. त्यांचा सेनापती नेताजी पालकर 
याने वेढा उठविण्यासाठी विजापूरकडे स्वारी केली. याप्रसंगी जिजाबाईंनी शिवाजीराजांचे डोंगरी किल्ले 
लढविण्याची तयारी केली, असे 'शिवभारतम्‌' मध्ये म्हटलेले आहे, ' 


नेताजी विजापूरच्या स्वारीवरून परत आले, तेव्हा जिजाबाईनी त्यांची निर्भत्सना केली आणि 
सिद्दी जौहरावर मी स्वत: चालून जाऊन माझ्या एकुलत्या एका मुलाला सोडवून आणीन असा निर्धार 
जिजाबाईंनी व्यक्त केला. तेव्हा नेताजींनी त्या बेतापासून त्यांना परावृत्त केले आणि ते स्वत: 


पन्हाळ्याकडे गेले असेच “शिवभारतम्‌मध्ये' सांगितले आहे. 


९९ 


वरील प्रसंगावरून जिजाबाईचे पुत्रप्रेम तर दिसून येतेच; पण त्याचबरोबर जाधव अथवा 
भोसले कुळातील पुरुष केवळ पराक्रमी योद्धे, हिंमतवान, स्वकर्तृत्व गाजवणारे नव्हते, तर त्यांच्या 
स्त्रियाही तेवढाच पराक्रमी होत्या, हे एकट्या जिजाबाईवरूनच सिद्ध होते. 

जिजाबाई जशा पुत्रासाठी उतावीळ होऊन केवढाही मोठा निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहत 
नसत; त्याचप्रमाणे शिवाजीराजांचीही जिजाबाईवर अपार श्रद्धा होती. 

पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून शिवाजीराजे सहीसलामत सुटल्यावर शिवाजीराजे विशालगडाहून 
सैन्य घेऊन राजगडास गेले व प्रथम त्यांनी रत्नजडित आसनावर बसलेल्या, कुलीन स्त्रियांनी 
वेढलेल्या तसेच कुलीन स्त्रियांचे कुलदैवत असलेल्या, नानाप्रकारची व्रते करणाऱ्या, दैवतांची पूजा 
करणाऱ्या, आशीर्वाद देणाऱ्या, सत्य व गंभीर भाषा करणाऱ्या, आनंदाश्रूंनी नेत्र स्तिमित झालेल्या, 
अंतःकरणात पुत्रप्रेम उचंबळलेल्या, दर्शनोत्सुक झालेल्या, स्तनांतून वाहणाऱ्या अमृतमय दुग्धधारांनी 
न्हाऊ घालणाऱ्या अशा आपल्या माता जिजाईस नमस्कार केला. नंतर सर्व वृत्तांत शिवाजीराजांनी 
आपल्या मातेस कथन केला. 

यावरून छत्रपती शिवाजीमहाराजांची आईशी असलेली जवळिक व आईवरील अपार प्रेम, 
भक्ती, श्रद्धा दिसून येते. ग] )0०-5 

““स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी'' या कवी यशवंतांच्या कवितेतली ओळ येथे सार्थ 
ठरते. परंतु त्या पात्रतेसाठी आई व मुलगा दोन्हीही तेवढ्याच उंचीवर असायला हवे व ती उंची 
शिवाजीराजे व जिजाबाईंनी केव्हाच गाठलेली होती. 

“शिवभारतम्‌' मध्ये कवीन्द्र परमानंदानी जिजाबाईविषयी जी माहिती दिली, ती जरी तुटपुंजी 
असली, तरी त्यातून जिजाबाईचा एकंदर स्वभावच उलगडत जातो. 

स्त्रीच्या आयुष्यात जे महत्त्वाचे वळण येते, ते म्हणजे विवाह. जिजाबाईंचा विवाह भोसले 
कुळात होतो न होतो तोच जाधव व भोसले घराण्यात वैर निर्माण झाले. याचे पर्यवसान नंतर, 
जिजाबाईंचा सख्खा भाऊ व दीर यांच्या मृत्यूत झाले. त्यामुळे वडील व नवरा दोन्हीही एकमेकांचे 


हाडवैरी बनले. अशावेळी जिजाबाईंना एकीकडे माहेर; तर दुसरीकडे सासर सांभाळायचे होते. अशा 


१०० 


कठीण प्रसंगातही त्या नवऱ्याच्या मागे खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. भाऊ व वडिलांविषयीचे प्रेम जरी 
अपार असले, तरी एका मयदिपेक्षा त्यांनी त्याला वरचढ होऊ दिले नाही व संसार व्यवस्थित 
चालवला; म्हणून तर महाराष्ट्राला एवढा कर्तबगार, पराक्रमी व मुत्सद्दी राजा मिळू शकला! 

शहाजीराजांची तर सतत फिरस्तीच असायची. असे म्हटले जाते, की जवळजवळ संपूर्ण 
आयुष्यच शहाजीराजे घोड्यावरच होते. सांगायचा मुद्दा हाच, सतत आदिलशाही, निजामशाही, 
स्वत:चे वेगळे परगाणे, युद्ध, लढाया यामुळे शहाजीराजांचे जीवन हे अस्थिर होते; तरीही जिजाबाईंनी 
त्यांच्या संसाराला स्थिर ठेवले. 

बालपणापासूनच शिवाजीमहाराजांवर उत्तम संस्कार करण्यात आले होते. “स्वराज्याचे बीज 
हे जिजाबाईमुळेच बालपणापासून शिवाजीमहाराजांच्या मनावर बिंबले गेले. छत्रपती शिवाजीराजांच्या 
सुख-दु:खात त्या सारख्याच सहभागी झाल्या., कठीण प्रसंगी खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभ्या 
राहिल्या. 
दुर्गाबाई : 

दुर्गाबाई ह्या विश्वासरावांची मुलगी होती. सुंदर व सद्गुणी असलेल्या दुर्गाबाईचा विवाह 
मालोजीराजे भोसल्यांचे द्वितीय पुत्र शहाजीराजांचे धाकटे बंधू शरीफजी यांच्याशी झाला होता. 
कवीन्द्र परमानंदांनी दुर्गाबाईविषयी एवढाच उल्लेख शिवभारतम्मध्ये केलेला दिसून येतो. 
जयंतीबाई : 

जयंतीबाई ह्या विश्वासराजाच्या कुळातील सिद्धपालाचा मुलगा शंकरभक्त, कर्तृत्ववान, 
सुप्रसिद्ध व अत्यंत वैभवशाली विजयराजे यांच्या कन्या होत्या. त्यांचा विवाह शहाजीराजांचे ज्येष्ठ पुत्र 
संभाजीराजे (शंभुराजे) यांच्याशी शिवनेरी किल्ल्यावर मोठ्या थाटाने झाला होता. विवाहानंतर 
शहाजीराजांनी गरोदर जिजाबाईंना व्याह्यांच्या संमतीने शिवनेरीवरच ठेवले व ते दर्याखानाशी लढण्यास 


रवाना झाले." ' 


१०१ 


छत्रपती शिवाजीराजांच्या पत्नी : 


पवार कुळातील मुलीशी छत्रपती शिवाजीराजांचा विवाह झाला होता. ती शीलवती, रमणीय, 
रूपवती व गुणशालिनी होती, एवढाच उल्लेख शिवाजीराजांच्या पत्नीविषयी शिवभारतम्‌मध्ये आलेला 
आहे. पवार कुळातील मुलगी म्हणजेच त्या सईबाईच असाव्यात. कारण, शिवाजीमहाराजांचा प्रथम 
विवाह सईबाईंशी झाल्याचे इतर पुराव्यांवरून सिद्ध होते. 


रायबागीण : 


रायबागीण ही उदारामाची बायको होती, ती वाघिणीप्रमाणे अतिशय निर्भय होती. 
जगज्जीवनाची ती आई होती. युद्धात प्रवीण असल्यामुळे ती व तिचे भाऊ शाहिस्तेखानाच्या सैन्यात 
होते. जेव्हा शिवाजीमहाराजांवर हल्ला करण्यासाठी शाहिस्तेखानाने कारतलबखानास सैन्य देऊन 
रवाना केले, तेव्हा त्यात रायबागीणही होती. तेव्हा शाहिस्तेखानाने 'अजिंक्य.रायबागीण तुझ्याबरोबर 


आहे' असे कारतलबास म्हटले होते. यावरून रायबागीणीच्या कर्तृत्वाची जाणीव होते. 


कारतलबाचे सैन्य जेव्हा सह्याद्रीच्या महारण्यामध्ये आले, तेव्हा शिवाजीराजांच्या मावळ्यांनी 
त्या सैन्याचा अक्षरशः धुव्वा उडविला: तेव्हा अशावेळी सगळे सैन्य दु:खी होऊन धीर सोडताना पाहून 
मदोन्मत्त रायबागीण कारतलबास म्हणाली, “शिवाजीरूपी सिंहाच्या आश्रयाखाली असणाऱ्या वनात तू 
सैन्यासह प्रवेश केला हेच मोठे वाईट काम केले. दिल्लीपतीचे सैन्य सिंहाच्या जबड्यात आणून सोडले 
त्यामुळे आजपर्यंत दिल्लीपतीने जेवढे यश मिळविले ते सर्व तू या अरण्यात बुडविले. पाहा! सर्वत्र शत्रू 
आनंदाने आपल्याशी लढण्यास उत्सुक आहेत व पटाईत तिरंदाज असलेले तुझे सैनिक चित्रातील 
मनुष्याप्रमाणे स्तब्ध उभे आहेत. ही अगदी खेदाची गोष्ट आहे, की दिल्लीपतीचा मूर्ख सेनापती 
शाहिस्तेखानाने तुला शत्रूच्या प्रतापरूपी अग्नीमध्ये सैन्यासह टाकले. शत्रू तुला जिवंत पकडून नेऊ 
इच्छित आहे व तू आंधळ्यासारख्या युद्धास उत्सुक आहे. फलनिष्पत्ति होत असेल तरच पुरुषाच्या 
उद्योगाचा ह्या जगात उपयोग; नाही तर तेच साहसाचे कृत्य खरोखर उपहासास कारणीभूत होते! 
म्हणून हे कारतलब तू लगेच जाऊन छत्रपती शिवाजीमहाराजांना शरण जा व आपल्यासह सैन्याला 


१२७ 


मृत्युपाशातून सोडव. 


१०२ 


याप्रमाणे रायबागिणीने त्या यवनाला (कारतलबाला) जागे करून, युद्धापासून परावृत्त केले व 
त्याने लगेच दूताला शिवाजीराजांकडे पाठविले. यावरून तत्कालीन समाजात स्त्रियांही युद्धात सहभागी 


होत व पुरुषांच्या बरोबरीने युद्धात पराक्रम गाजवत असत, हे दिसून येते. 
समारोप : 


महाराष्ट्रात अनेक यवन सरदारांनी हस्तक्षेप केला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण व 
समाजजीवन ढवळून निघाले. या यावनी सरदारांनी समाजावर शक्‍य तितके अन्याय, अत्याचार केले, 
जनतेची जास्तीत जास्त पिळवणूक केली. त्यामुळे या प्रांतात काही काळ राजकीय व सामाजिक 
अस्थैर्य निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले. परंतु मालोजीराजे, शहाजीराजे यांच्यामुळे थोड्याफार 
प्रमाणात यावनी सरदारांवर वचक बसला; परंतु छत्रपती शिवाजीमहाराज्यांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे 
तेथील विस्कळीत समाजजीवन लवकरच पूर्ववत झाले. महाराजांच्या कारकिर्दीत समाजाला स्थैर्य व 
शांती प्राप्त झाली. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या छत्रपती शिवाजीमहाराजांना जेवढे महत्त्व आहे, तेवढेच ते 
सामाजिकदृष्ट्याही आहे. 

प्रस्तुत महाकाव्यात भोसलेवंशीय पुरुषांचे चरित्र वाचत असताना त्यांच्या अनुषंगाने 
तत्कालीन समाजजीवन डोळ्यांसमोर येते. यावरून सदर महाकाव्याने नुसते साहित्यरचनेचे कार्य 


जिवंत ठेवले असे नाही, तर मराठ्यांचा इतिहास आणि त्यावेळच्या समाजाची सर्वसामान्य स्थिती 


यांचेही मूर्तिमंत व वास्तव चित्रण केले आहे. 


१०३ 


आ) धार्मिक परिस्थिती : 


वेदपुराणादी वाड्मयात सांगितलेले जन्मापासून मृत्यूपर्यंत मनुष्यावर जे महत्त्वाचे संस्कार 
करण्यात येतात, त्यातील सर्वच संस्कार हिंदूमध्येही आजही केले जातात. भोसले घराण्यातील 
पुरुषांचे चरित्रकथन करण्याच्या ओघात त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या संस्काराचे जे वर्णन प्रस्तुत 
महाकाव्यात आले आहे, त्यावरून तत्कालीन सांस्कृतिक परिस्थिती समजते. 
येथे गर्भाधानविधी, नामकरणविधी, षष्ठिपूजन, स्वस्तिवाचन, उपनयन इत्यादी प्रमुख 
संस्कारांचा प्रस्तुत महाकाव्यात उल्लेख आलेला आहे. 
संस्कार : 
संस्कृतीची जोपासना निरनिराळ्या संस्कारांमधून होत असते. या संस्काराच्या माध्यमातूनच 
एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत संस्कृतीचे संक्रमण होत असते. म्हणूनच मानवी जीवनात संस्कारांना 
अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये गर्भधारणेपासून ते मनुष्याच्या मृत्यूपर्यंत एकूण 
सोळा महत्त्वाचे संस्कार सांगितलेले आहेत. (संस्कार - एक मूल्यवर्धन प्रक्रिया. संस्कार शब्दाची 
व्युत्पत्ती अशी - सम्‌ + कृ + घञ्‌ = संस्कार) जीवनात संस्कारांना फार महत्त्व आहे, ते माणसाच्या 
शारीरिक व मानसिक स्थित्यंतराचे द्योतक ठरतात. संस्कार व कल्पनेचा विस्तार आणि त्यांची संख्या 
याविषयी गृह्मसूत्रात बराच ऊहापोह केलेला आहे. संस्कार हा गृह्यसूत्राचा खास विषय आहे. 
माणसाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत त्याच्यावर केल्या जाणार्‍या संस्कारातून एकूण १६ संस्कार अत्यंत 
महत्त्वाचे मानले जातात. त्यांची नावे स्मृतीत (१४-१६) दिलेली आहेत. ती अशी: 
“गर्भाधान पुसंवनं सीमन्तो जातकर्म च | 
नामक्रिया निष्क्रमोऽन्नप्राशनं वपनक्रिया ॥ 
कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः । 
केशन्त: स्नानमुद्वाहो विवाहग्निपरिग्रहः ॥ 


रेताग्निसंग्रहश्रेती संस्काराः षोडश स्मृताः ॥// 


१०४ 


अर्थ - गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतान्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रम, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, 
कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह, विवाहाग्रीचा स्वीकार व दक्षिणाग्री, गार्हपत्य 


आणि आहवनीय या तीन अग्नींचा संग्रह म्हणजे अग्निहोत्र. हे ते सोळा संस्कार होत.“ 


हिंदू धर्मामध्ये समाविष्ट होणाऱया भोसले वंशीयामध्येसुद्धा हे संस्कार केले जात असत, त्यांपैकी काही 
संस्कारांचे विधिपूर्वक वर्णन प्रस्तुत महाकाव्यात आलेले आहे. या संस्कारवर्णनातून तत्कालीन 
सांस्कृतिक परिस्थिती निदर्शनास येते. 


कवीन्द्र परमानन्दकृत 'शिवभारतम्‌' या काव्याचा कालखंड इ. स. १५५० ते १६६१ असा 
आहे. या कालखंडातील धार्मिक परिस्थिती कशी होती, ते आपण बघणार आहोत. 
मालोजीराजेकालीन धार्मिक परिस्थिती : 

“शिवभारतम्‌मध्ये' मालोजीराजांनी केलेल्या दानधर्माची अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत. 

मालोजीराजांच्या राज्यात अग्निहोत्रे सत्रे, बहुदक्षिणात्मक यज्ञ नेहमी होत असत. तसेच 
महादानं ही दिले जात असत." मालोजीराजांची शंकरावर गाढ भक्ती होती. त्यामुळे शंकराला प्रसन्न 
करण्यासाठी त्यांनी शंभुपर्वतावर गोड पाण्याचा तलाव खणविला होता. तसेच उंच बहिद्वारे असलेले 
मेरूपर्वतासारखे राजवाडे, उद्याने, सोन्याच्या पायऱ्या असलेल्या मोठमोठ्या विहिरी, पाणपोई आणि 
धर्मशाळाही बांधल्या होत्या." 
जन्मोत्सव / नामकरणविधी : 

महाराष्ट्रात नामकरणविधी (बारसे) मोठ्या उत्साहाने पूर्वीच्या काळी व आताही साजरा केला 
जातो. 

मालोजीराजांची राणी उमाबाईंनी जेव्हा शाहाजीराजांना जन्म दिला तेव्हा राजपुत्राच्या 
जन्मप्रसंगी मंगलवाद्ये वाजावयास लागली. वारयोषिता नृत्य करू लागल्या. गवई मधुर व उच्च आलाप 
काढू लागले. भाट उच्चस्वराने प्रसिद्धी बिरुदावली गाऊ लागले. द्विजश्रेष्ठ फलदायक आशीर्वादाने त्यांचे 
अभिनंदन करू लागले. नंतर पुरोहिताने स्वस्तिवाचन केले व राजाने अशारीतीने आपल्या पुत्राचे 


जातकर्म केले. 


१०५ 


मालोजीराजांनी याचकजनास अमूल्य मोती, पोवळी, रत्नजडित अलंकार, मोहरा, जरतारी 
वस्त्रे, गायी, घोडे, हत्ती दान दिले. 

ज्योतिष्यांनी सांगितलेल्या शुभ दिवशी मालोजीराजांनी स्वत: आपल्या मुलाचे 'शहाजी” असे 
नामकरण केले. ` 

मालोजीराजांना जेव्हा दुसरा पुत्र झाला, तेव्हा त्याचे ही पंडितांच्या मदतीने यथाविधी संस्कार 
करून सिद्धपुरुषाने सांगितल्याप्रमाणे 'शरीफजी' असे नामकरण केले. 
शहाजीराजेकालीन धार्मिक पारिस्थिती : 
जन्मगृह वर्णन : 

जेव्हा बाळंतपणाचा दिवस जवळ येतो, तेव्हा ज्या खोलीत बाळ-बाळंतीण राहणार आहे, ती 
खोली पांढर्‍या चुन्याने रंगवितात. त्या पांढऱ्याशुभ्र भिंतीवर स्वातिके काढली जातात. 

“शिवभारतम्‌मध्ये' शिवाजीमहाराजांचा जन्म ज्या गृहात झाला, त्याचे वर्णन आलेले आहे. 
शिवाजीमहाराजांचा जन्म होणार होता तेव्हा चुन्याने पांढऱ्याशुभ्र केलेल्या खोलीच्या शुभ्र छताच्या 
कडेला मोत्यांच्या जाळ्या झुलत होत्या. ताज्या पल्लवांनी ते सुशोभित करण्यात आले होते. सर्वत्र 
पांढऱ्या मोहऱ्या टाकण्यात आल्या होत्या. ताज्या पाण्याने भरलेले कलश ठेवण्यात आले होते. 
दारांच्या दोन्ही बाजूंस देवता काढल्या होत्या. सभोवती पुष्कळ मंगलदीप ठेवले होते. अशाप्रकारे योग्य 
अशा वस्तूंनी ते जन्मगृह सजविलेले होते. 
बाल शिवाजीराजांचा जन्म : 


जेव्हा शहाजीराजांना जिजाबाईच्या पोटी पुत्रप्राप्ती झाली; म्हणजे बालशिवाजींचा जन्म झाला, 
तेव्हा त्या जन्मास आलेल्या बालकाचे जातकर्म विधिज्ञ पुरोहितांनी यथाविधी केले, त्याचे 
स्वस्तिवाचन केले. 

षष्ठिपूजन करण्यात आले. गणपती, जन्मदात्री षष्ठिदेवी (सटवाई), जीवतिका (जिवती), 
कार्तिकस्वामी, नारायण, मुरली, बलराम, नांगर, धनुष्यबाण, तलवार आणि नानाप्रकारची आयुधे 


यांची मंत्रांनी पूजा त्या पुरोहिताने पवित्र होऊन पाचव्या, सहाव्या, आठव्या आणि नवव्या दिवशी 


१०६ 


बाळंतघरामध्ये केली. “ह्या बाळाचे रक्षण करा” म्हणून नमस्कार केला आणि क्षेत्रपाल, भुते, राक्षस, 
योगिनी, दिक्पाल यांना घराबाहेर अनेकप्रकारचे बळी दिले. `` 

अशाप्रकारे अतिशय पराक्रमी पुत्र म्हणून ज्योतिष्यांनी पुत्राचे भविष्य वर्तवले. कुलीन स्त्रियांनी 
बाळंतिणीस न्हाऊ घातले. त्यानंतर पिवळे वस्त्र, अलंकार घातलेल्या जिजाबाईंनी मुलाला मांडीवर 
घेतले व त्या बाल-मातेस सुवासिनींनी ओवाळले. शिवनेरी किल्ल्यावर जन्म झाला म्हणून मुलाचे नाव 
“शिव” असे ठेवण्यात आले. * 


सूर्यदर्शन, उपवेशन व अन्नप्राशन संस्कार : 

बाल शिवाजीराजांना प्रथम सूर्यदर्शन करविले, असा उल्लेख 'शिवभारतम्मध्ये' आलेला आहे. 
तसेच त्यांचे उपवेशन व अन्नप्राशन हे संस्कार यथाविधी आणि यथाक्रम पार पाडण्यात आले. 

या उदाहरणांवरून त्याकाळी नामकरणविधीला व इतर ही लहान-मोठ्या विधीला महत्त्व 


असून शास्त्रोक्त पद्धतीने हा विधी समारंभपूर्वक साजरा केला जात असे, हे दिसून येते. 


शिवभारतम्‌मध्ये आलेल्या वर्णनानुसार शिवाजीमहाराजांना १२ वे वर्ष लागले, तेव्हा 
शहाजीराजांच्या स्वप्नात भगवान शंकर आले व त्यांनी पराक्रमी शिवाजीमहारांची पुणे प्रांताच्या 
अधिकारपदावर नियुक्त करण्यास शहाजीराजांना सांगितले. शहाजीराजांना असे स्वप्न पडल्यावर 
दुसऱ्या दिवशी त्यांनी लगेच प्रभाकर नावाच्या पुरोहितास स्वप्न सांगितले व ते ऐकून पुरोहिताने योग्य 
मुहूर्त सांगितले, तेव्हा त्या मुहूर्तावर शहाजीराजांनी आनंदाने शिवाजीमहाराजांची पुणे प्रांती रवानगी 
केली. 


यावरून त्याकाळी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था अमलात होती व प्रत्येकाला आपआपल्या वर्णानुसार 
कार्ये होती, हे दिसून येते. 
अंत्यविधी : 

हिंदू धर्मात ज्याप्रमाणे जन्मोत्सवाला महत्त्व आहे त्याचप्रमाणे मनुष्य जेव्हा पंचतत्त्वात विलीन 
होतो, त्यावेळेसही हिंदू रीतीरिवाजाप्रमाणे मृत मनुष्याच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून काही विधी 


केले जातात. 


१०७ 


मालोजीराजे भोसले जेव्हा पंचतत्त्वात विलीन झाले तेव्हा त्यांचे धाकटे बंधू विठोजीराजे यांनी 
सर्व दु:ख दूर ठेवून भावाचे म्हणजे मालोजीराजांचे और्ध्वदैहिक कर्म पार पाडले. तसेच जाधव व भोसले 
यांच्यात खंडागळ्यांच्या हत्तीवरून घनघोर लढाई झाली. त्यात शहाजीराजांचा चुलत भाऊ संभाजी 
मारला गेला व जाधवराजांचा ज्येष्ठ पुत्र दत्ताजीसु द्धा ठार झाला. तेव्हा दोन्ही परिवारांनी सर्व राग, दु:ख 
बाजूला सारून भोसलेंनी संभाजीचे व जाधवरावांनी दत्ताजींचे उत्तरकार्य केले. यावरून त्या काळी 
अंत्यविधीला किती महत्त्व होते, हे दिसून येते. १ 


समाजावर आलेले धार्मिक संकट :- 


आदिलशहाने शिवाजीमहाराजांशी युद्ध करण्यासाठी अफजलखानास रवाना केले. त्यावेळी 
अफजलखानाने वाटेत लागणाऱ्या शिवाजीमहाराजांच्या प्रांतावर हल्ले केले. तुळजापूरच्या 
भावानीमातेच्या मंदिरावर हल्ला केला, तेथील ब्राह्मणांची हत्या केली, सर्व हिंदूची तो कत्तल करू 
लागला, हिंदूंना गायी पवित्र म्हणून गोहत्या करण्यास त्याने प्रारंभ केला." 

अफजलखान हा हिंदुधर्मद्वेष्टा होता. त्याने हिंदूंची अनेक देवालये नष्ट करून, मूर्तिभंजन 
करून लोकांच्या धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचविष्यास सुरुवात केली. 

अशाप्रकारे मुसलमान सरदार हिंदू प्रजेवर अत्याचार करीत व दबावाखाली आणून त्यांच्यावर 
वर्चस्व गाजविण्याचा प्रयत्न करीत असत. | 
शिवाजीमहाराजांची धार्मिक वृत्ती : 

शिवाजीमहाराजांनी शाहिस्तेखानाचा व त्याच्या सैन्याचा फडशा पाडल्यानंतर ते कोकणच्या 
स्वारीवर निघाले. तेव्हा सर्वप्रथम ते दाभोळास आले. तेथे त्यांनी सर्वप्रथम दाल्भ्येश्वराला वंदन 
केले, ' आपल्या पराक्रमाने दाभोळ जिंकले. त्यानंतर शिवाजीराजे चिपळूणला गेले, तेथे त्यांनी 
वरदात्या, विश्वविख्यात, चिरंजीव आणि वर्णनीय चरित्र असलेल्या परशुरामाचे डोळे भरून दर्शन 


घेतले व भक्तिभावाने पूजा केली. तेथील ब्रह्मवृंदास धन देऊन संतुष्ट केले. 


वरील उदाहरणांवरून शिवाजीमहाराजांची धार्मिक वृत्ती प्रत्ययास येते. 


१०८ 


समारोप : 


थोडक्यात 'शिवभारतम्‌” या काव्याच्या अनुषंगाने तत्कालीन धार्मिक जीवनाचा, धार्मिक 
परिस्थितीचा परिचय होत जातो, ही धार्मिक परिस्थिती कशी ज्ञात होत जाते, हे 'शिवभारतम्‌मध्ये” 
उल्लेखिलेल्या प्रसंगांवरून आपण पाहिले. मालोजी व शहाजीराजांच्या काळात त्यांच्या प्रांतात धार्मिक 
परिस्थिती सुनियंत्रित होती; परंतु त्यांचा प्रांत सोडून महाराष्ट्रातील इतर भागात व हिंदू प्रजेवर सतत 
मुसलमान राज्यकर्त्यांचा दबाव असत. त्यांना धार्मिक कार्यात स्वतंत्रता नव्हती; परंतु छत्रपती 
शिवाजीमहाराजांच्या काळात अखिल महाराष्ट्रात त्यांनी आपल्या पराक्रमाने व भगवंतावरील श्रद्धेने 


समाजजीवनाची घडी सुरळीत केली. मराठ्यांच्या धर्मभावना जोपासल्या जाऊ लागल्या. 


१०९ 


इ) राजकीय परिस्थिती: 


कवीन्द्र परमानंदकृत “शिवभारतम्‌' या ग्रंथात मालोजीराजे, शहाजीराजे व शिवाजीमहाराज 
यांच्या काळात ज्या राजकीय घडामोडी झाल्या, त्याचा वृत्तांत आला आहे. त्यानुसार शिवकालीन 
राजकीय परिस्थितीचे विवेचन खाली करण्यात आले आहे. 

जेव्हापासून हिंदुस्थानात मुसलमानांचा अमल सुरू झाला, तेव्हापासून हिंदूंच्या आशा- 
आकांक्षा चोहोबाजूंनी संकुचित व्हायला सुरूवात झाली. यादवांचे राज्य नष्ट झाले व यवनांच्या हाती 
सर्व सत्ता केंद्रित झाली. दिल्ली, दौलताबाद, विजापूर, गोवळकोंडा वगैरे सर्व राजधानीत मुसलमान 
बादशहांचे राज्य आले. विजयनगरचे साम्राज्य बुडाल्यापासून तर हिंदूचे साम्राज्यच नष्ट झाले. धर्म, 
राजकारण व कलाकौशल्य या तीनही बाबतींतल्या हिंदूंच्या भावना राजश्रयाअभावी मृतप्राय बनल्या 
होत्या. धर्माच्या विचारात कलियुगाच्या कल्पनेने, राजकारणात वतनाच्या व सरदारीच्या इच्छेने 
यावनी वळण सर्वांच्या अंगवळणी पडले होते; तरीही हिंदूंच्या भावना पूर्णपणे नष्ट झाल्या नव्हत्या. तेव्हा 
शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्याच्या कल्पनेचे महत्त्वाचे कार्य घडवून आणले व त्यामुळे हिंदूंच्या आशा- 
आकांक्षा पुन्हा जीवित होण्यास किनारा मिळाला. 

सर्व हिंदुस्थानात हिंदूंचे कला गुण हे नष्ट होण्याच्या मार्गावर असताना शिवरायांचा जन्म 
झाला. शिवरायांनी मांडलेली स्वराज्याची कल्पना अग्नीच्या ठिणगीप्रमाणे अत्यंत तेजस्वी होती. 
मोठमोठे बादशहा व सरदार अफाट सैन्यानिशी मराठ्यांविरूद्ध लढत असताना स्वराज्याच्या 
कल्पनेच्या जोरावर मराठ्यांनी एका शतकात यावनी साम्राज्य धुळीस मिळवून त्या जागी हिंदूंचे राज्य 
निर्माण केले. मुसलमानांचे राज्य हे केवळ शस्त्रास्रांवर आधारित होते. लोकांच्या इच्छा, अपेक्षा त्यांनी 
कधी जाणूनच घेतल्या नाहीत; पण मराठ्यांच्या स्वराज्याची इमारत, पराक्रमाबरोबरच हिंदू लोकांच्या 
आपलेपणाच्या भावनेवर उभारलेली होती. 

बादशाहाची अनिरुद्ध सत्ता मानली गेली असल्यामुळे बादशहा त्याला वाटेल तसा प्रजेशी 
वागत. बादशहाचा स्वभाव व लहर प्रजेच्या सुख-दुःखास कारण होई. यावनी सत्तेची उभारणी 


सैन्याच्या दांडगाईच्या, अमानुष कत्तलीच्या व क्रूरपणाच्या पायावर केलेली होती. हिंदूराजांना पराभूत 


११० 


करून त्यांची राज्य हस्तगत करावी, हिंदू धर्माच्या जागी मुलसमान धर्माचा प्रसार करावा, ही 
मुसलमान बादशाहांची महत्त्वाकांक्षा होती. तसेच इमारती बांधाव्या, मौज मजा करावी व त्यासाठी 
जनतेकडून पैसा मिळवणे हे एकच काम ते बादशहा करीत असत. राज्यांत बंडखोर निर्माण होऊ नयेत 
म्हणून ते दहशत प्रस्थापित करत. 

दिल्लीपतींनी दक्षिणेतील शाह्या बुडवून आपले साम्राज्य वाढविण्याची महत्त्वाकांक्षा 
धरल्यापासून तर निजामशाही व आदिलशाही प्रांतात धामधूम, दंगे, लढाया यामुळे सर्वत्र अराजकता 
पसरली होती व सामान्य प्रजा अतिशय हलाखीचे जीवन जगत होती. 

अशावेळी पराक्रमी हिंदू सरदारांना यावनी दरबारात मोठा मान होता. त्यांना आपल्या 
कर्तृत्वाच्या जोरावर कधी दिल्लीकरांच्या तर कधी विजापूरकरांच्या आश्रयास राहून आपले महत्त्व 
वाढविण्यास चांगली संधी मिळत असे. 

अशा संधीचा मालोजीराजे, शहाजीराजे आणि छत्रपती शिवाजीमहाराज या सर्वांनीच भरपूर 
फायदा उठविला; परंतु परिस्थिती भिन्नतेमुळे प्रत्येकाच्या विचारसरणीत बदल होत गेला. 
मालोजीराजांच्या वेळी स्वराज्याच्या कल्पनेचा केवळ मनातही कधी उदय झाला नव्हता. 
निजामशाहीच्या सत्तेखाली दहा हजारांची मनसबदारी मिळाली म्हणजे पराक्रमाची व ऐश्वर्याचा उच्चांक 
गाठला एवढी भावना त्यावेळी अस्तित्वात होती. 

शहाजीराजांच्या उमेदीच्या काळात निजामशाही डळमळीत झाली; परंतु शहाजीराजे जोपर्यंत 
निमाजशाही सोडून आपल्यात सामील होत नाही, तोपर्यंत निजामशाही पूर्णपणे नष्ट करणे शक्‍य नाही, 
हे निजामशाही नष्ट करणाऱ्या मोगल व दक्षिणेतील प्रतिस्पर्धी आदिलशहा यांना कळून चुकले होते. 
शहाजीराजांनी या परिस्थितीचा पूर्ण फायदा उठवला. कधी निजामशहाकडे तर कधी आदिलशहाकडे 
नाहीतर मोगलांशी संधान साधून शहाजीराजांनी स्वत:च्या कर्तृत्वाने आपले प्रस्थ निर्माण केले. परंतु 
शहाजीराजांना एक गोष्ट कळून चुकली होती की, या यावनी सत्ताधीशांना आपण आपल्या जीवावर 


खेळूनही पूर्ण मदत केली, तरी हे आपल्यावर विशवास ठेवत नाही. एवढेच नाही, तर स्वत:च्या 


१११ 


स्वार्थाकरिता ते कधीही सापासारखे उलटून आपल्याला नष्ट करतील याचाही नेम नाही. यावनी 
सत्ताधाऱ्यांच्या विश्वासघातकीपणाचा शहाजीराजांना बऱ्याचदा अनुभव आला होता. 

निजामशाही वाचवण्यासाठी शहाजीराजांनी खूप प्रयत्न केले व तीच निजामशाही परस्पर 
शत्रूला जाऊन मिळाली व ऐन वेळी शहाजीराजांना दगा दिला. मोगलांकडे शहाजीराजे गेले तर ते 
स्वातंत्र्य सत्ता, पैसा काहीच देत नसत; उलट निजामशहा किंवा आदिलशहाच्या मुलखाकडे बोट 
दाखवत पोट भरण्यास सांगत. त्यातल्यात्यात आदिलशहाला पराक्रमी सरदारांची गरज अधिक भासत 
असल्याने तेथे राहणे योग्य आहे, असे शहाजीराजांना वाटले. अखेर त्यांनी तो आश्रय पत्करला; परंतु 
तेथे ही त्यांना दरबारापासून दूरच राहायचे होते. त्यासाठी त्यांनी कर्नाटकाची मोहीम मिळवली व 
विजापूर दरबारी गढूळ वातावरणापासून ते लांब गेले. तेथे ही मुस्तफाखानला त्यांची भरभराट पाहावली 
गेली नाही, त्यांच्यावर कैदेचा प्रसंग आला; परंतु त्याही प्रसंगातून ते सहीसलामत बचावले. 

राजकारणातले हे सर्व लपंडाव करत शहाजीराजे वृद्धावस्थेत पोहोचले होते. आता कोणतेही 
स्वतंत्र धाडस करण्याची त्यांची परिस्थिती नव्हती. कोणत्या न कोणत्या बादशाहाला आपली गरज 
लागणार हे लक्षात घेऊन शहाजीराजे अप्रत्यक्षपणे सर्व यावनी सत्ताधीशांना लक्षात आणून देत असत 
की 'मी माझ्या अब्रूला धक्का लावू देणार नाही व मी कोणाचा बांधलेला राहणार नाही.” परंतु, त्यावेळेची 
परिस्थितीच अशी होती, की कोणातरी मुसलमान सत्ताधीशावर अवलंबून राहावेच लागेल; परंतु तेथेही 
शहाजीराजे कधी वाकले नाही. 

शिवाजीमहाराजांनी आरंभापासूनच अशी खूणगाठ बांधून ठेवली होती, की “हिंदू सरदार व 
मुत्सद्दी यांना आपली कर्तबगारी दाखविण्यास मुसलमानांच्या सत्तेखाली पूर्ण वाव मिळू शकत नाही 
आणि कोणीही हिंदू सरदार डोईजड होऊ लागल्यास मुसलमान राजे आपापसात एक होऊन त्यास 
हाणून पाडण्याला चुकत नाहीत” कारण या मुसलमानांच्या गद्दारीमुळे अनेक वेळा शहाजीराजांच्या 
जीवावर व अब्रूवर संकट आले होते. त्या अनुभवाने सावध होऊन शिवाजीराजांनी प्रारंभापासूनच 
'शक्य तोपर्यंत कोणाचीही ताबेदारी टाळावयाची' असेच धोरण ठरविले होते. ज्या पुणे व सुपे प्रांताच्या 
जहागिरीपासून शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्याचा पाया रचण्यास सुरुवात केली, ती जहागिरी 
कोणाकडून मिळाली, याचा केव्हाही स्पष्ट उलगडा न होऊ देता स्वतंत्रपणे वागण्याचा 


११२ 


शिवाजीमहाराजांनी पायंडा घातला. हे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे अर्थातच खूप कठीण काम होते. परंतु 
'दुसन्याची ताबेदारी मानली तरीदेखील प्रसंगी संकट टळत नाही व दुसरा कोणी आपला पाठपुरावा 
करू शकत नाही, आणि स्वत:च्या पराक्रमावर भिस्त ठेवण्याची अखेर पाळी येते; मग स्वातंत्र्य तरी का 
घालवावे” असा विचार त्यांच्या मनात येत असावा. शिवाजीराजांनी आपले स्वातंत्र्य राखण्यातच 
आपला बचाव आहे, हे जाणले आणि त्या दृष्टीनेच स्वराज्य स्थापनेची कारवाई चालविली. 
शिवाजीराजांनी आपल्या मनातील खरा हेतू योग्य वेळेपूर्वी उघडकीस येऊ नये म्हणून शक्यतो 
विजापूरकरांच्या किंवा औरंगजेबाच्या तंत्राने आपण वागत आहोत, असा देखावा केला; परंतु त्यांनी 
कधीही आपला अंतस्थ हेतू सोडला नाही किंवा त्याला धक्का लागेल असे वर्तन केलेले नाही. जोपर्यंत 
औरंगजेब दक्षिणेत होता, तोपर्यंत त्यांनी त्यास प्रत्यक्ष दुखवायचे नाही, असे ठरविले होते. परंतु, 
त्यातही औरंगजेबावर शह ठेवण्याकरिता आपण विजापूरकरांच्या पक्षास जाऊन मिळू असा धाक 
शिवाजीराजे घालत असत. औरंगजेबाचा कटाक्ष यावेळी विजापूरकरांविरुद्ध विशेष असल्यामुळे 
विजापूरकरांना अतिशय कठीण परिस्थितीशी झुंजावे लागत होते. अशा स्थितीत शहाजीराजे किंवा 
शिवाजीराजे यांच्यासारख्या पराक्रमी पुरुषांची मदत हातची घालवून त्यास आपले शत्रू बनविण्यास ते 
तयार नव्हते. म्हणूनच शहाजीराजांना कैदेतून सोडवून शिवाजीमहाराजांना आपले राजकारण उभारता 
आले. तथापि, शिवाजीराजांच्या कारकिर्दीच्या प्रारंभापासूनच राजकारणात धर्मकारणाची गुंतागुंत 
अधिक होऊ लागली होती. विजयनगरच्या राजाविरुद्ध मुसलमानी शाह्यांनी जी जूट केली ती काही 
केवळ धर्म प्रसाराकरिता नव्हती. तेव्हा ती मोहीम सोडून दिसल्यास त्यानंतर आदिलशाही, 
निजामशाही व कुतुबशाही यांच्यामध्ये परस्परांत जे भांडण चालत आणि या सर्वांना, संघटित रीतीने 
किंवा पृथकपणे मोगलांशी जी टक्कर द्यावी लागत होती त्यात धर्मकारणाचा संबंध क्वचितच दिसून येते 
होता. जहागीर किंवा शहाजहान यांच्या अंगी औरंगजेबासारखे धर्मवेड नव्हते. निजामशाही तर त्या 
कामात अगदींच ढिलेपणाने वागत असे. आदिलशाहीतही इब्राहमी बादशाहाच्या कारकिर्दीत हे धर्मवेड 
निर्माण झाले नव्हते. त्यामुळे त्यांचे प्रतिपक्षी असलेल्या मराठ्यांनाही केवळ धर्मदृष्टीने मुसलमानांची 
सत्ता त्याज्य न वाटता, त्यांच्या राज्यसंपादनाच्या उद्योगात, राजकीय सत्तेची भावनाच प्रधान होती. 


पण इकडे इब्राहीमशाह गेला आणि शहाजहानही दक्षिणेतून जाऊन त्याच्याजागी औरंगजेबासारखा 


११३ 


कडवा मुसलमान सत्ताधारी झाला. त्यावेळेपासून राजकारणाचे पारडे धर्मवेडाच्या लहरीने झुकू 
लागले. शहाजीराजांचा कर्नाटकातला पराक्रम आदिलशाही सरदारांच्या डोळ्यांत खुपण्यास हे नवीन 
पसरू लागले धर्मवेडेच कारणीभूत झाले. त्यानंतर अफजलखानाने पंढरपुरादी क्षेत्रास उपसर्ग पोचवून 
हिंदूंच्या धर्मभावना अधिकच दुखावल्या. अर्थातच शिवाजीमहाराजांना धर्मरक्षणाकरिताही आपण 
स्वातंत्र्य संपादन केले पाहिजे, अशी आवश्यकता वाटू लागली. निजामशाहीत राहून अल्पवयीन 
सुलतानाच्या नावाने राज्यकारभार चालविताना शहाजीराजांना आपल्या कृतीत विसंगती किंवा 
विपरीतपणा वाटत नव्हता. परंतु, छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या उदयाच्या प्रारंभापासूनच हे पारडे 
फिरल्याने यवनांची ताबेदारी टाळण्याला धर्माभिमान हे एक प्रभावी कारण होऊ लागले. 

सारांश, मालोजीराजांपासून ते शिवाजीमहाराजांच्या पराक्रमाच्या अरुणोदयापर्यंत दक्षिणेतील 
राजकारणात व धर्मभावनेत इतके स्थित्यंतर घडून आले होते, की शिवाजीराजांच्या मनात 
शहाजीराजांप्रमाणे आदिलशाहीशी किंवा मोगलांशी सलोखा राखून आपला प्रताप प्रगट करणे शक्य 
नव्हते. शहाजीराजांनी आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरीस परिस्थितीत होणारी ही उत्क्रांती जाणली; पण 
त्यावेळेस अशी अनुकूल परिस्थिती नव्हती. शिवाजीराजांवर दुसऱ्याची चाकरी करण्याचा प्रसंग 
शहाजींनी सुरुवातीपासूनच येऊ दिला नाही. 

शिवाजीमहाराज हे पराक्रमात, मुत्सेद्दगिरीत आणि धर्मनिष्ठेत सवाई असल्याने त्यांनी 
परिस्थिती अचूक ओळखून तिचा ज्या ज्या वेळी जसा फायदा घेता येईल, तसा योग्य फायदा घेतला. 
कधी आदिलशाहीशी सख्य जोडले तर कधी औरंगजेबाशी सलोख्याची शिष्टाई चालवली. परंतु 
केव्हाही आपला स्वराज्याचा मुद्दा छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी सोडला नाही आणि स्वत:चे स्वतंत्र 
अधिष्ठान गमावून दुसर्‍याच्या आहारी गेले नाहीत. या त्यांच्या चतुराईच्या राजकारणाचे वर्णन 
'शिवभारतकाराने' अतिशय मार्मिकपणे केलेले आहे. 

(द्यप - छत्रपती शिवाजीमहाराज व त्यांचे पूर्वज या प्रकरणात शिवकालपूर्व व शिवकालीन 
राजकीय परिस्थिती यांचे सविस्तर वर्णन आलेले असल्याने येथे फक्त तत्कालीन राजकीय 


परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आलेला आहे) 


२२. 


२३. 


६ श्लो. १९-२५ 

१ श्लो. ८०ते ८३, ८९, अ. ६ श्लो. ३९, ४०, ४८-५१, ६०-६३ 
६ श्लो. ९१-९२ 

१ श्लो. ८४, ८५ 

१ श्लो. ८४ते ८६ 

१ श्लो. ८९ 

६ श्लो. ६० 

१ श्लो. ४४-४५ 

५ श्लो. १०ते २० 

३१ श्लो. १६ते २३ 

१ श्लो. ४९ ते ५२ 

१ श्लो. ७८, ८८, अ. २, ६ते १४, २७ 
२ श्लो. ४२ते ४४, ६६, अ. ३ श्लो. २ 
२ श्लो. ४२-४९ 

५वा श्लो. क्र. २१ 

२ श्लो. ६३, ६४ 

५ श्लो. २३ 

९ श्लो. ६० 

६ श्लो. २ते ८ 

६ श्लो. ११ते १८ 

२६ श्लो. २६-१-५ 

२६ श्लो. ६-१७ 


२७ श्लो. ४४ ते ५० 


११५ 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४०, 
४१. 


४२. 


शिव. अ. २ श्लो, ६५ 


शिव. अ. ८ श्लो. १२, १३, १७, १८ 


शिव. अ. २५ श्लो. क्र. ५२ ते ५५ 


शिव. अ. २९ श्लो. १-१४ 
खण्ड ९ पृ.क्र. ५६३ 

शिव. अ.१ श्लो ५३ 

शिव. अ. १ श्लो. ५४ ते ५६ 
शिव. अ. १ श्लो. ८० ते ८३ 
शिव. अ. १ श्लो. ८४ ते ८६ 
शिव. अ. १ श्लो. ८९ 

शिव. अ. ६ श्लो. १९ ते २५ 
शिव. अ. ६ श्लो. ३९ ते ४० 
शिव. अ. ६ श्लो. ४८ ते ५१ 
शिव. अ. ६ श्लो. ६० ते ६३ 
शिव. अ. ६ श्लो. ९१ते ९२ 
शिव. अ. ३ श्लो. ५६ 

शिव. अ. १८ श्लो. १९ ते २४ 


शिव. अ. २६,२९ श्लो. ६७ 


शिव. अ. २९ श्लो. ७५, ७६, ७८ 


११६ 


प्रकरण ३ रे 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांची राजकीय कारकीर्द 


छत्रपती शिवाजीमहाराज हे नाव ऐकलं की आपल्या डोळ्यांसमोर उभं राहतं ते एक धाडसी 
व्यक्तिमत्त्व, कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ आणि एक उत्तम योद्धा. छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या 


व्यक्तिमत्त्वात येणाऱ्या या महत्त्वाच्या पैलूचा अभ्यास मी या प्रकरणात करणार आहे. 


हिंदवी स्वराज्याच्या संस्थापक, महान द्रष्टा, चरित्र संपन्न महापुरूष व प्रजाहितदक्ष राजा 
शिवाजी म्हणजे भोसले कुळाचा वंश. इतिहास तज्ज्ञांना भुरळ पाडणारे, सामान्यजनांना आकर्षित 
करणारे व्यक्तिमत्त्व होय. या महापुरुषाविषयी प्रत्येकाच्या मनात कुतूहल आहे. ते कसे होते, कसे 
दिसत होते इत्यादी सर्व शंकांचे समाधान आपल्याला पाश्चात्त्य, पौर्वात्य इतिहास वाचूनच करावे 
लागते. इंग्रजी राजवटीतील त्यांची काही तैलचित्रे आहेत, तसेच काही इंग्रज लोकांनी ते कसे दिसत 
होते, याविषयी लिहून ठेवले आहे. त्यांपैकी एक म्हणजे सर हेन्री ऑक्झेंडेन, त्याने शिवाजीमहाराज 
कसे दिसत होते याचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केलेले आहे. '“शिवाजीचा चेहरा सुंदर व पाणीदार आहे, इतर 
मराठ्यांच्या मानाने वर्ण गोरा, डोळे तीक्ष्ण, नाक लांब, बाकदार व जरासे खाली आलेले आहे. दाढी 
कापून हनुवटीच्या खाली टोकदार केलेली, मिशा बारीक, चर्येवर निश्चय, कठोरपणा व जागरूकता हे 


गुण स्पष्ट दिसतील असे.'”' 


छत्रपती शिवाजीमहाराज म्हणजे एक धाडसी व्यक्तिमत्त्व म्हणून सर्वाना परिचयाचे आहे. 
त्यांच्या आयुष्यात जे जे प्रसंग आले त्यात त्यांनी सर्व निर्णय धाडसानेच घेतलेले दिसून येतात. धाडस 
म्हणजे परिणामांची पर्वा नसणे. एखादे काम आपण धाडसाने करायला घेतले व यामुळे पुढे काय 
फायदा तोटा होणार आहे याचा विचार न करता केलेली कृती होय; परंतु याचा अर्थ अविचारी कृत्य 
असा होत नाही. शिवाजीमहाराज प्रत्येक काम नियोजनबद्ध विचार करून करत असत. धाडसासोबत 
ते नियोजनालाही तेवढेच महत्त्व देत. त्यामुळे ते त्यांच्या आयुष्यात एक यशस्वी योद्धा, राजनीतिज्ञ, 


कुशल प्रशासक बनले. 


शिवाजीमहाराजांनी मावळच्या प्रदेशात स्वराज्याचा उद्योग सुरू केला, तेव्हा उत्तरेत मोगलांचे 
राज्य होते. त्यांची सत्ता दक्षिणेपर्यंत पसरली होती. आदिलशाही व कुतुबशाही ही दक्षिणेतील दोन 
मुस्लिम राज्ये मोगलांची जवळजवळ मांडलिकच होती. हे मुस्लिम शासक ज्या प्रजेवर राज्य करीत, 
ती प्रजा बहुतांशी हिंदूच होती. या प्रजेवर अत्याचार करणे आणि तिची सर्व प्रकारांनी लुटमार करणे हे 
या सुलतानांचे धोरण असे. त्यावेळी वाहतुकीची साधने अत्यंत अल्प होती, तंत्रज्ञानाचा अभाव होता. 
त्यामुळे एवढ्या विशाल प्रदेशावर सुसूत्रपणे राज्य करणे दिल्लीच्या शासकाला शक्य नव्हते, म्हणून तो 
स्थानिक सुभेदार, सरदार, मामलेदार नेमत असे आपल्याविरूद्ध त्यांनी बंड करू नये आणि 
आपल्याला हवा तेवढा शेतसारा, खंडणी व लूट पाठवीत राहावे, एवढीच त्या स्थानिक 
अधिकाऱ्यांकडून बादशाहाची अपेक्षा असे. हे स्थानिक शासन मग आपआपल्या प्रदेशात आपोआप 
सर्वसत्ताधीश बनत. ते पदरी सैन्य बाळगत आणि प्रजेवर हवे तसे अत्याचार करीत; त्यांच्याविरुद्ध 
गाऱ्हाणे करता येत नसे. शिवाय हे सरदार सुभेदार शेजारच्या अधिकाऱ्यांशी सदैव लढाया व मारामाऱ्या 
करीत. त्यांतही प्रजा भरडली जाई, तिला कोणी वालीच उरलेला नव्हता. केव्हा कोणाची धाड येईल 
आणि घरादारावरून गाढवाचा नांगर फिरेल, याचा काही नेम नव्हता. केव्हा कोणाची वाकडी नजर 
पडेल आणि तरण्याताठ्या पोरीबाळी पळवल्या जातील, याचाही भरवसा नव्हता. शिवाजीराजे जेव्हा 
आसपासच्या प्रदेशात फिरेल तेव्हा त्यांना या परिस्थितीचे सम्यक ज्ञान झाले. त्यांना या दीन, दलित 
निराधार प्रजेची कणव आली. त्याचवेळी त्यांच्या मनावर ठसले की, स्वराज्य मिळाल्यावाचून प्रजेच्या 
या हालअपेष्टा थांबणार नाहीत व तिचा उत्कर्ष होणार नाही. देशाच्या सांप्रतच्या सर्व विपन्नावस्थेचे मूळ 
पारतंत्र्यात आहे हे निदान छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी तरी त्याकाळी आपल्या मनाशी पक्के केले 


असावे, आणि ते स्वराज्य स्थापनेच्या प्रयत्नाला लागले असावे. 


मावळचा मुलुख हा अनेकप्रकारे शिवाजीमहाराजांच्या स्वराज्याच्या पाया बनला. मोगल व 
आदिलशहा या दोघांची सत्ताकेंद्र पुणे भागापासून दूर होती. मावळचा मुलुख डोंगराळ होता. 
दळणवळणाची साधने नव्हती. बाजूला कोकणपट्टी तिच्या पश्चिमेस समुद्रकिनारा हे सर्व लक्षात घेऊन 
शिवाजीमहाराजांनी समुद्राकाठची कोकणपट्टी, सह्याद्रीचा घाटमाथा व मावळ प्रदेश एवढ्या भागातच 


स्वराज्यस्थापनेस प्रारंभ केला. मावळात त्यांना जीवास जीव देणारे सहायक भेटले. 


११८ 


चुक i 
4 —o/ma - NR १ 


द गुळ बडी) ००८२७ - _ 


शिवाजीमहाराजांनी मावळ्यात जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण केले. त्यातूनच शिवाजीमहाराजांच्या सत्तेची 
पाळेमुळे जमिनीत खोल रुजली गेली. आपण निर्माण करीत असलेले हे नवे राज्य म्हणजे 'हिंदवी 
राज्य” आहे; आणि ते स्वकीयांचे स्वराज्य आहे, ही भावना या उद्योगांच्या मुळाशी होती, ती 
शिवाजीराजांनी आपल्या अनुयायांच्या मनावरही बिंबविली. त्याकाळची परिस्थितीच अशी होती, की 
ज्याच्या हातात किल्ले त्याचे राज्य. राजगड आणि सिंहगड हे पुणे जिल्ह्यातले दोन मोठे किल्ले होते, तेही 
शिवाजीमहाराजांनी युक्तीने आणि सहजपणे मिळविले. शिवाजीमहाराजांचा हा उद्योग आदिलशाही 


अधिसत्तेला सरळ सरळ आव्हानच होते आणि महाराजानांही त्यातल्या धोक्याची पुरेपूर कल्पना होती. 


शिवाजीमहाराजांची ही वाढती पुंडाई पाहून आदिलशहाला वाटले, की या कामी 
शिवाजीमहाराजांना शहाजीराजांचीच आतून फूस आहे. तेव्हा आदिलशहाने प्रथम शहाजीराजांचा 
बंदोबस्त करायचे ठरवले. त्याने कपट करून शहाजीराजांना कैद केले. शहाजीराजांना कैद केल्यावर 
शिवाजीमहाराज व संभाजीराजांचे (शिवाजीमहाराजांचे थोरले बंधू) यांचे पारिपत्य करण्याचे 
आदिलशहाने ठरविले. त्याने फर्रादखानाला बंगळूर येथे संभाजीवर व फत्तेखान या सरदारला 
शिवाजीराजांवर मोहिमेसाठी पाठवले. शिवाजीमहाराज सावध होतेच त्यांनी फत्तेखानाशी सामना दिला. 
शिरवळ, बेलसर, पुरंदर येथे शिवाजीराजांच्या सवंगड्यांनी अत्यंत शौर्याने व आत्मविश्वासाने लढून 
फत्तेखानाला रणांगणातून पळवून लावले. 

शिवाजीमहाराजांनी एका बलाढ्य सत्तेशी समोरासमोर दिलेली ही पहिली लढाई होती, ती 
जिंकून त्यांनी स्वत:च्या सैन्यात आत्मविश्वास निर्माण केला. तिकडे बंगळूरलाही संभाजीराजांनी 


फर्रादखानाचा पराभव केला. 


आपण पाठवलेल्या सैन्याचा पराभव झालेला पाहून महमूदशहाने सिंहगड व बंगळूर शहर 
शहाजीराजांनी द्यावे, या अटीवर शहाजींची कैदेतून सुटका केली. सिंहगडासारखा महत्त्वाचा किल्ला 
द्यावा लागला म्हणून शिवाजीमहाराजांनी चिडून जाऊन विजापूरकरांवर चालून जाण्याचा विचार केला 
होता. परंतु, सोनोपंत नावाचे मंत्री राजांना म्हणाले, “राजकारणात बलवानाशी मारामारी करण्याचा 


प्रसंग आणणे शहाणपणाचे गणले जात नाही. शहाजीराजांनी बलवानाशी वैर केले व ते बेसावध राहिले 


११९ 


यामुळे त्यांच्यावर कैदेचा प्रसंग आला. सध्या आदिलशहा व दिल्लीपती हे दोघेही तुमच्यावर रागावले 
आहेत व दोघांनी एकजूट होऊन चाल केली तरी तुमचा निभाव लागेल, असे दुर्गम स्थान हस्तगत 
करण्याचा प्रथम प्रयत्न करा, तोपर्यंत आधी शत्रूच्या पक्षांत फावफूट कशी पाडता येईल, ते पाहा. 
भेदनीती हीच राजकारणात फार उपयोगी असते. पित्याची सुटका होण्यासाठी एखादा गड द्यावा 
लागला तरी हा सौदा महाग पडला असे वाटण्याचे कारण नाही. किल्याचा स्वामी अजिंक्य असणे ही 
गोष्ट जास्त महत्त्वाची आहे.'' सोनोपंताची ही विचारसरणी शिवाजीमहाराजांनाही योग्य वाटली व 
त्यांनी काही दिवस पड घेण्याचे ठरविले." 


वरील प्रसंगातून राजा शिवाजींची धाडसी वृत्ती, कुशल राजनीतिज्ञत्व, कुशल प्रशासक व एक 
उत्तम योद्धाचे गुण दिसून येतात. सर्वगुणसंपन्न असतांनाही सोनोपंत नावाच्या वडिलधाऱ्या मंत्र्याचा 
सल्ला ही शिवाजीमहाराजांनी किती काळजीपूर्वक ऐकून घेतला व आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवले यातून 
राजांची संयमी वृत्ती तर दिसून येतेच; परंतु त्यांच्यावर जिजाबाईंनी जे संस्कार बालपणी केले होते, 
उदा. वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करणे, अनुभवी माणसांचा सल्ला ऐकणे त्याचे प्रतिबिंब या 
घटनेमधून आपल्याला दिसून येते. पुढे जावळीच्या मोऱयांचे प्रकरण, अफजलखानाचा वध, 
पन्हाळ्याचा वेढा, शाहिस्तेखानाची महाराष्ट्रावर (पुण्यावर) स्वारी, पन्हाळ्याच्या वेढ्यातून सुटका, 
उंबरखिंडीचे युद्ध व कोकणची स्वारी हे अतिशय मोजके परंतु महत्त्वाचे प्रसंग कवींद्र परमानंदांनी 
“शिवभारतम्‌' या ग्रंथात नमूद केलेले आहे. या प्रसंगांत शिवाजीराजांनी कशाप्रकारे जीवाची पर्वा न 
करता केवळ प्रजेसाठी व स्वराज्यासाठी दिवसरात्र एक करून अतिशय हुशारीने शत्रूला तोंड दिले व 


कुठेही हार न मानता सर्व बळ एकवटून लढा दिला, हे पाहायला मिळते. 


पुढे दंडाराजपूरच्या हबशांशी शिवाजीमहाराजांना युद्ध करावे लागले. त्यावेळी महमूदशहाने 
हबशाचा पाठपुरावा केला. पुढे महाराजांनी जावळीच्या चंद्रराव मोन्यास जिंकून जावळी पूर्णपणे ताब्यात 
घेतली. तेव्हा प्रतापराव मोरे हा विजापूरकरांच्या आश्रयास जाऊन राहिला. महमूदशहाच्या मृत्यूनंतर 
औरंगजेबाने विजापूरकरांचा जो मुलुख हस्तगत केला होता, त्यात शिवाजीमहाराजांनी हस्तक्षेप केला 


व विजापूरकरांच्या राज्यात धुमाकूळ माजविला, मोगलांच्या राज्यांतीलही कित्येक गावे घेऊन त्यांनी 


१२० 


nse ~> ~ 


अहमदनगरचे शासन केले. सारांश, निजामशाही मोगलांनी बुडविली होती, ती शिवाजीमहाराज 
आपल्या ताब्यात घेणार असा रंग दिसू लागला. तेव्हा अली आदिलशहाने अफजलखानास 
महाराजांच्या राज्यांवर स्वारी करण्याचा व त्यांना जिवंत पकडून आणण्याचा हुकूम सोडला. 
“तस्मात्त्वमेव गत्वा तं कृतदुर्गपरिग्रहम्‌ । 
सविग्रहं ग्रहमिव निगृह्यानय दुर्ग्रहम्‌ ॥' ` 
अफजलखानानेही '“शिवाजीला बांधून तुमच्या पुढे आणतो'' अशी प्रतिज्ञा केली. 
'अहमद्धा भृशं बद्धूवा स्पर्धाकरमहर्निशम्‌ । 
तमन्तकमिवोद्वृत्तमानयिष्ये तवान्तिकम्‌ ॥” 
तेव्हा आदिलशहाने खूष होऊन अफजलखानाचा मोठा सन्मान केला व खान स्वारीवर 
निघाला. त्याच्या बरोबर अंबर, याकूत, मुसेखान, हसन, रणदुल्ला, अकुंशखान, हिलाल वगैरे 
मुसलमान सरदार आणि घोरपडे, पांढरे, खराटे, यादव, मंबाजी भोसले, घाटगे, काटे वगैरे मराठे 


सरदार होते. 


इकडे मूठभर मावळ्यांच्या मदतीने शिवाजीराजांनी तीनशे वर्षांपासून असलेल्या मुसलमान 
सत्तेला आव्हान देण्याचे धाडस दाखवले होते व स्वतंत्र मराठी राज्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले 
होते. परंतु शिवाजीराजांच्या काही स्वकीयांना त्यांचा हा पराक्रम बघवत नव्हता किंवा वर्षानुवर्षे 
बादशाही सत्तेपुढे मुजरा करण्याची सवय त्यांच्या अंगवळणी पडल्यामुळे घोरपडे, घाटगे, मंबाजी 
भोसले, काटे हे मराठे सरदार शिवाजीराजांना साथ द्यायची सोडून अफजलखानाच्या सैन्यात दाखल 
होऊन शिवाजीमहाराजांच्या राज्यावर आक्रमण करायला उठले होते. कारण त्यांच्यवर मुसलमानी 
सत्तेचा इतका पगडा होता की, स्वदेशाभिमान, स्वराज्य या गोष्टी आपल्यासाठी नाहीच, असं त्यांनी 
गृहितच धरलं असावं. एवढ्या क्षत्रिय समाजात तीनशे वर्षात एकही वीर, बादशाही सत्तेला आव्हान 


करायला पुढे आला नव्हता, ते धाडस शिवाजीराजांनी दाखवले होते, असो. 


खान निघाला तेव्हा शिवाजीमहाराज पुणे मुक्कामी होते. खानाने तिकडेच जाणे आवश्यक होते; 


परतु महाराजांनी जावळी घेतली, त्यावेळी चंद्ररावाचा मोठा भाऊ प्रतापराव हा आदिलशहाकडे पळून 


गेला होता. त्याच्या आग्रहावरून जावळी प्रथम घेण्याचा विचार कायम करून खान वाईकडे आला. 
शिवाजीमहाराजांनीही असा विचार केला की, 

'येदिलेन विसृष्टो$सौ मयि रुष्टेन मानिना । 

करिष्यत्यात्मसदृशं पौरुषं पौरुषक्रमः ॥ 

स एष यवनो यस्य दुर्नयेन गरीयसा । 

अहो कलियुगस्यास्य माहात्म्यमुपचीयते ॥ 

दुर्नयेन भृशं येन निशुंभसमतेजसा ॥ 

अवाज्ञायत वै देवी तुलजापूरवासिनी ॥ 

यः सदैवानस्तिदयो रोषणो राशिरंहसाम्‌ । 

द्विजानक्षिगतानक्षिगतानिव जिघांसति ॥ 

पर्वत: पातकस्येव सर्वतः सुमदोद्धतः । 

पद्धतिं वर्णधर्माणां रोद्धुं यो हि व्यवस्थितः ॥ 

निषेद्धा सर्वधर्माणामधर्माणां विवर्धक: । 

स मया हंत हंतव्य: स मया समुपागतः ॥'' 

वरील श्लोकांचा थोडक्यात सारांश असा आहे, “जो सर्व धर्माचा निषेध करून अधर्माची वाढ 
करीत आहे, अशा त्या जवळ आलेल्या अफजलखानास मला मारलेच पाहिजे”, असा दृढनिश्चय 
शिवाजीराजांनी केला व ते जावळीस आले. तेव्हा अफजलखानाने महाराजांकडे निरोप पाठविला, 
'घेतलेले किल्ले परत करून शरण ये; नाहीतर तुझा धुव्वा उडवीन.' 
शिवाजीमहाराजांनी जाणले, हा प्रसंग बाका आहे. अफजलखान आपल्याविरुद्ध सर्व 

सामर्थ्यानिशी लढणार आहे. शिवाजीराजांनी ते आव्हान स्वीकारले. त्यांनी आपल्या सैन्याचा फार 
मोठा भाग जावळीत एकत्र केला. सर्व प्रकारची व्यूहरचना केली आणि खानाला नरमाईचा प्रतिनिरोप 
पाठवला, 'जावळीस याल तर बरे होईल, आपण मागत आहात ते किल्ले आणि जावळी मी देतो, आपण 
येथे आलात तर माझी तलवार मी आपणापुढे ठेवीन.'* शिवाजीमहाराजांनी आपल्या वकिलामार्फत 


आपण फार घाबरलो असल्याचा खूप देखावा केला. खानाने कळविल्याप्रमाणे तहाची इच्छा 


१२२ 


महाराजांनीही व्यक्त केली असून तिला भेटीच्या कल्पनेची जोड दिली. खानाने भेटीची कल्पना 
एकदम मान्य केली. यावरूनच खानाला ही संधी पाहिजेच होती, हे सहज दिसून येते. खानाच्या 
सहकाऱ्यांना मात्र ही कल्पना पटली नाही. “शिवाजीला जर शरण येण्याची खरोखरच इच्छा असेल तर 
तुमच्याकडे त्याने येऊन आपली मान वाकवावी हा सरळ मार्ग असता तुम्ही त्याच्याकडे जावे, हा 
कुठला न्याय?” असे त्यांनी खानास विचारले; पण खान भेटीच्या कल्पनेने हुरळून गेला होता. त्याने 
आपल्या सहकाऱ्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता 'मला जवळ आलेला पाहून प्रत्यक्ष यमसुद्धा भीतीने 
माझ्याशी आज तह करील, मग शिवाजीची ती कथा काय?” असे उद्गार काढले आणि तो 
झपाट्याने प्रतापगडाच्या वाटेने निघाला. म्हणतात ना, 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी, हे त्याचेच 
उदाहरण होय. पुढे कोयनेच्या तीरावर शत्रुसैन्याचा तळ पडला व दोघांनीही कुशल विचारण्याकरिता 
एकमेकांकडे वकील पाठविले. तेव्हा गोडीगुलाबीची भाषा सुरू असली, तरी शिवाजी आपल्याविषयी 
साशंक असला पाहिजे, याची जाणीव खानास होती व खानाचेही मन आपणाविषयी शुद्ध नाही, हे 
शिवाजीराजे ओळखून होते. अशा स्थितीत खरोखर तह घडून येईल किंवा नाही, हे विधात्याखेरीज 
इतर कोणास समजण्याजोगे नव्हते, हे कवीचे उद्गार समर्पक आहेत. इतरांना मात्र हा तहच होणार, 
असे वाटत होते... कारण खानाबरोबर आलेले अनेक सरदार व मंबाजी वगैरे आप्तमंडळी यांना भेटीच्या 
वेळी देण्यासाठी महाराजांनी मोठमोठ्या किमतीची रत्ने खरेदी केली. तथापि हा बाह्य देखावा होता; 
कारण... 
“विश्रब्धो मयि वर्तते शिवमहीपाल: स तस्मादहम्‌ 
तस्योपांतमुपेत्य सांप्रतममुं समोपधि संश्रयन्‌ । 
गुप्तामात्मकटारिकां तदुदरे गाढं निखाय स्वयं 
देवानामपि मंदिरेऽद्य सुतरां सद्यो विधास्ये भयम्‌ ॥ ° 
अशाप्रकारे खानाने शिवाजीराजांना ठार करण्याचे कपट योजले होते आणि राजांनीही ते 
ओळखले होते. याचे फळ त्याला ते भोगावयास लावणार होते. 


यानंतर प्रत्यक्ष भेटीसंबंधी करार ठरला, तो पुढीलप्रमाणे : 


१२३ 


“विन्यस्यानीकमात्मीयं यथावस्थितमात्मना । 
एकेनाफजलेनैव प्रस्थेयं शस्त्रपाणिना ॥ 
याप्ययानाधिरूढेन यातव्यं च पुर: पुन: । 
सन्तु तत्परिचयार्थ द्वित्रा एवानुजीविन: ॥ 
तथैव स्वयमभ्येत्य प्रतापाद्रेरूपत्यकाम्‌ । 

शिवं प्रतीक्षमाणेन स्थेयं तत्रैव संसदि ॥ 
शिवेन च समभ्येत्य शस्त्रहस्तेन गौरवात्‌। 
आतिथ्यमतिथेस्तस्य विधातव्यं यथाविधि ॥ 
तिष्ठन्तु दंशिताः शूराः पृष्ठे दश दश स्थिराः । 
शरस्यांतरमासाद्य रक्षणाय द्वयोरपि ॥ 
मिलिताभ्यामुभाभ्यां च कर्तव्यं तत्र तद्रह: । 
सर्वस्यापि हि लोकस्य भवेद्येन महान्मह: |” ' 

१. अफजलखानाने सशस्त्र निघावे आणि पालखीत बसून पुढे यावे. 

२. अफजलखानाने आपल्या सेवेसाठी दोन-तीनच सेवक आणावे. 

३. प्रतापगडाच्या पायऱ्याजवळ येऊन तेथेच सभामंडपात वाट पाहत राहावे. 

४. शिवाजीराजांनीही सशस्त्र येऊन त्या पाहुण्यांचा (अफजलखानाचा) आदरसत्कार गौरवाने 
यथाविधी करावा. 

५. अफजलखान व शिवाजीमहाराज यांच्या रक्षणासाठी सञ्ज, स्वामिनिष्ठ, शूर व निष्ठावान्‌ अशा 
दहा-दहा सैनिकांनी बाणाच्या टप्प्यावर येऊन मागे उभे राहावे आणि दोघांनी भेटल्यावर गुप्त 
खलबत करावे. 
याप्रमाणे अफजलखान व शिवाजीमहाराजांमध्ये करार झाला होता. 
खानाने वाईस येताच महाराजांना घाबरविण्याचा प्रयत्न केला आणि ते भ्याले, अशीच 

खानाची समजूत झाली. त्यामुळे प्रत्यक्ष भेटीच्या वेळी आपल्या जवळचे हत्यार खानाने शेजारच्या 

सैनिकाजवळ दिले व आपण नि:शस्त्र आहोत, असा देखावा त्याने निर्माण केला. यामुळे शिवाजी 


१२४ 


नि:शंकमनाने कराराप्रमाणे आपल्या जवळ येऊन भेटले आणि आपणासही गुप्त कट्यार खुपसण्यास 
चांगली संधी सापडेल, असा खानाचा अंदाज होता. शिवाजी जेव्हा आपली गळाभेट घेईल तेव्हा त्यांना 
जखमी करता येईल, याविषयी खानाला शंका नव्हती. खान स्वभावात:च घमेंडखोर असल्यामुळे 
आपले कपट शिवाजी ओळखू शकेल आणि आपल्या कट्यारीचा वार तो निष्फळ करील अगर डाव 


आपल्यावरच उलटेल, याची शंकाही अफजलखानाच्या मनास शिवली नसावी. 


अफजलखान प्रतापगडाच्या पायथ्याकडून मैदानाकडे येत आहे असे ऐकून शिवाजीमहाराज 
खानाच्या भेटीस निघाले व पाहुण्यास सामोरे जावे त्याप्रमाणे ते स्नेहभावाने खानास सामोरे गेले. 
त्यावेळी शिवाजीराजांनी डोक्यावर तुरा खोवलेली शुभ्र पगडी, अंगात केशरी शिडकावाचा अंगरखा 
आणि एका हातात तलवार व दुसर्‍या हातात पट्टा होता. खानाने व महाराजांनी एकमेकांना पाहिले. 
खानाने महाराजांच्या विश्‍वास आपणावर बसावा, यासाठी आपल्या हातातील तलवार आपल्या जवळ 
असलेल्या सैनिकाच्या हातात दिली आणि स्नेहाचा भाव आणून खान म्हणाला, ''मी आज तुला 
उद्धटाला वठणीवर अणण्याकरिता आलो आहे. हे गड दे, लोभीपणा सोड आणि मला शरण ये, मी तुला 
विजापूरास नेऊन बादशहापुढे तुझं डोकं नमवितो आणि तुला मोठे वैभव मिळवून देतो, तू भीती टाकून 
मला अलिंगन दे'”"२ असे म्हणून खानने महाराजांची मान डाव्या हाताने धरून उजव्या हाताने कुशीत 
कट्यार खुपसली. तेव्हा महाराजांनी आपली मान त्याच्या हातून सोडवून घेऊन, गडबडून न जाता 
अंग आकुंचित करून पोटात खुपसलेल्या कट्यारीचा वार चुकविला आणि हातातील तलवारीचे टोक 
खानाच्या पोटात खुपसले. त्या तलवारीने खानाच्या पोटात पाठीपर्यंत घुसून आतडी बाहेर काढली. 
तोच खानाने बाहेर लोंबणारी आतडी हाताने दाबून धरून आरडाओरड केला. तेव्हा खानाने दिलेली 
तलवार उगारून खानाचा सेवक महाराजांवर धावला. “ब्राह्मणास शिवाजी ठार मारणार नाही" असे 
गृहित धरून अफजलखानाने त्या ब्राह्मण सैनिकाला युद्धात सामील केले होते. त्याने महाराजांवर 
तलवार उगारली; पण महाराजांनी आपल्या तलवारीने तिचा वार अडवून दुसऱया हातातील पट्ट्याने 
खानाच्या डोक्याचे दोन भाग केले. खान ठार झालेला पाहून सैयद, रहीमखान, मोहिते वगैरे रक्षक 
चालून आले. तेव्हा संभाजी कावजी, इंगळे, कंक, जीवा महाला वगैरे महाराजांच्या लोकांनी खानाच्या 


लोकांना अडविले. बडा सैयद याने महाराजांच्या अंगावर केलेले वार जीवा महाला याने आपल्या 


१२५ 


अंगावर घेऊन सैयदाचे दोन तुकडे केले. नंतर इतरांचीही लढाई सुरू झाली. शके १५८१ मार्गशीर्ष 
शुक्ल ७ या तिथीस (इ.स. १६५९) गुरुवारी माध्यान्ही अफजलखान मारला गेला. त्याबरोबर 
गडावर विजयसूचक गंभीर दुदुंभिध्वनी झाला. तो ऐकून शिवरायाच्या सैनिकांनी शत्रुसैन्यास चोहोकडून 
घेरले. तेव्हा खानाचे सैन्य सैरावैरा पळू लागले. मुसेखानाने त्या सैन्यास थोपवून धरून काही वेळ युद्ध 
चालविले; पण शेवटी त्यालाही पळ काढावा लागला. खानाचा मोठा मुलगा आपल्या घाबरलेल्या दोन 
भावना सोडून वेषांतर करून पळून गेला. खानाच्या सैन्यात असलेला मंबाजी भोसले लढता लढता 
शिवाजीराजांच्या सैनिकांकडून मारला गेला, रणदुल्लाचा पाडाव झाला, अंबरखान शरण आला व 
राजाजी घाटगे कैद झाला. सारांश त्या सैन्याची अगदी दाणादाण उडाली. शत्रूकडील अनेक लोक कैद 


झाले व मराठ्यांना मोठी लूट मिळाली. 


याप्रसंगातून शिवाजीमहाराजांचे धाडसी व्यक्तिमत्त्व तर दिसून येतेच; परंतु एक हुशार राजकीय 
नेत्याचे गुण आपल्याला पाहायला मिळतात. संयमाने परंतु नियोजनाने राजांनी सर्व आखणी करून 


खानाला जाळ्यात पकडले आणि स्वराज्यावर आलेले संकट दूर केले. 


अफजलखान प्रतापगडाकडे येणार, अशी माहिती मिळाल्यावर शिवाजीमहाराज पुण्याहून 
जावळीकडे निघाले, तेव्हा मराठ्यांच्या सेनापतींनी शत्रूचे प्रांत हस्तगत केले. खानानेही आपले सरदार 
पाठवून मराठ्यांच्या राज्यांत दंगा उडविला. जाधवाने सुपे प्रांत, पांढरे याने शिरवळ, खराड्यांनी 
सासवड, हिलालाने पुणे प्रांत आणि सैफखानाने तळ कोकण हे प्रांत घेतले. तेव्हा त्यांना पळवून 
लावण्यासाठी नेताजी परत स्वराज्यांत आला; परंतु महाराजांनी त्याला, “खान सैन्यासह तह 
करण्याच्या इच्छेने जावळीस येत आहे, त्या तहाचा निर्णय होईपर्यंत तू युद्ध करू नकोस; पण सञ्ज 
राहा. आमची व खानाची भेट होईल त्याच दिवशी तू वाईस जा.'” अशी आज्ञा दिली होती." 

याप्रसंगी एका कुशल राजनीतिज्ञांचे गुण आपल्याला महाराजांमध्ये दिसून येतात. अफजखान 
मारल्या गेल्यावर नेताजीने मुसलमानी सैन्यावर हल्ला करण्याची खटपट केली; परंतु प्रतापराव मोरे त्या 
रानातील वाटांचा माहीतगार असल्याने मुसेखान वगैरे सरदार त्याच्या साहाय्याने वाईस येऊन 


पोहोचले. तेव्हा नेताजी पालकरने वाईवर हल्ला केला. नंतर चंदन, वंदन इत्यादी किल्ले घेतले. खटाव, 


१२६ 


औदुंबर, पाली, कऱ्हाड, कोल्हापूर वगैरे गावांवर हल्ले करून पुष्कळ खंडणी वसूल केली. पन्हाळ्यास 
अचानक वेढा देऊन तोही हस्तगत केला. '' 

संपूर्ण अफजलखान प्रकरण शिवाजीमहाराजांनी कसे नियोजनबद्ध हाताळले, त्यातून यश कसे 
खेचून आणले, याचे शिवभारतम्‌मध्ये आलेले वर्णन ऐतिहासिकदृष्ट्या खूपच महत्त्वाचे आहे. यातून 
शिवाजीमहाराजांची संयमीवृत्ती दिसून येते. अफजलखानाचा जोपर्यंत संपूर्ण पाडाव होत नाही, तोपर्यंत 
नेताजी पालकरला युद्ध थांबवायला लावणे व नंतर शत्रूच्या प्रदेशावर हल्लाबोल केव्हा करावा, या 
सगळ्या सूचना अगोदरच देणे. त्याकाळी तर दळणवळण, संपर्काची साधने आजच्यासारखी प्रगतही 
नव्हती; पण आत्मविश्‍वास, धाडस, नियोजन व अंगी असलेले राजकीय कौशल्य या बळावर 
शिवाजीमहाराजांनी अफजलखानाचा पाडाव तर केलाच; परंतु शत्रूचे प्रदेश हस्तगत करून 


पन्हाळ्यासारखा किल्ला स्वराज्यात दाखल करून घेतला. 


अफजलखानाला ठार मारताना शिवाजीमहाराजंनी तलवारीचा उपयोग केला व ही तलवार 
म्हणजे “भवानी तलवार” असे परमानन्दांनी 'शिवभारतम्‌'मध्ये सांगितले आहे. '* वाघनखाचे नाव 
परमानंदानी कोठेही घेतलेले नाही. सभासदाने “बिचवा व वाघनख” असे शब्द योजिले आहेत. 
(पृ. १६) त्या अर्थी बिचवा व वाघनख हे समानार्थी शब्द नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कै. साने यांनी बिचवा 
याचा अर्थ 'एक वाकडी कट्यार' असा दिला आहे. खाफीखानाने नुसता बिचवा होता असे म्हटले 
असून बिचवा याचा अर्थ वाघनख अशी इलियटच्या सातव्या खंडात संपादकाने टीप दिली आहे. 
(पृ. २५९) 'खानाने कट्यारीचा वार केला” व “महाराजांनी वाघनख खुपसले" या दोन तपशिलांबद्दल 


ग्रंथकारांत मतभेद आहेत. 


भवानी तलवार व वाघनखे ही दोन शस्त्रे अफजलप्रसंगासंबंधी महाराष्ट्रात गाजत आली आहेत. 
त्यांपैकी तलवारीच्या हकीकतीस भारतकाराचा आधार आहे व वाघनाखाचा वृत्तांत सर्व बखरीत दिला 
आहे. इतर तपशिलांत फारसा भेद नसून कवींद्र परमानंद, जेथे (शकावली व करिना), सभासद आणि 
खाफीखान यांच्या लेखावरून या प्रसंगाची बरीच विस्तृत माहिती मिळते. बऱयाच ठिकाणी ही माहिती 


एकमेकांस पोषक व पूरक अशा स्वरूपाची आहे. 'शिवभारतम्‌'मध्ये अफजलखान व शिवाजीमहाराज 


१२७ 


यांच्यामधील करार व भेट यांचे वर्णन मुख्यत्वेकरून केले आहे आणि खानाचा बढाईखोर स्वभाव 
विस्ताराने सांगून शिवाजीमहाराजांच्या सावधानी वृत्तीचा व मितभाषणाचा अर्थ 'ते भ्याले” असा 
खानाने केला, असे ध्वनित केलले आहे. 


पुढे अफजलखान मारल्या गेल्याची बातमी मुसेखान वगैरे सरदारांनी आदिलशहाला 
सांगितल्यावर आदिलशहाने फरादखानाचा नातू रुस्तुमजमान यास सेनाधिपत्य देऊन विजापूरहून 
पाठविले. तेव्हा शिवाजीमहाराज पन्हाळ्याच्या संरक्षणार्थ निवडक सैन्यासह रुस्तुमजमानाशी 
लढण्यास निघाले. नेताजी, जाधवराव, खराडे, पांढरे, हिलाल, इंगळे, वाघ, गोदाजी, जगताप इत्यादी 
सरदार मराठ्यांच्या सैन्यात होते. 

यावेळी युद्धावर निघण्यापूर्वी शिवाजीराजांनी आपल्या सैनिकांना उद्देशून भाषण केले, ते 
पुढीलप्रमाणे : 

आपल्या सेनेची सभोवती रचना करीत महाराज म्हणाले, ''चतुरंग सेनेचे अधिपती नेताजी हे 
फाजलवर हल्ला करतील. शत्रूंना मारणारे वाघ मुल्लाह्मवर चाल करतील, मलिक इनबारावर इंगळे चालून 
जातील, महामानी महाडिक यांनी फत्तेखानाशी लढावे, सिधोजी पवार यांनी सुद्धा सादातला तोंड 
द्यावे, गोदाजी हे घाटगे व घोरपडे यांजवर चालून जातील आणि आघाडीस असलेल्या रुस्तुमावर मी 
स्वतः (शिवाजीराजे) हल्ला करेन. खराटे व पांढरे ह्यांनी सैन्याच्या उजव्या बाजूवर आणि हिलाल व 
जाधव या दोघांनी सैन्याच्या डाव्या बाजूवर चालून जावे.” 

याप्रमाणे शिवाजीराजांनी शत्रूवर आक्रमण करण्याअगोदर आपल्या सैनिकांना कशा पद्धतीने 
कोणी कुणावर हल्ला करायचा, हे सांगितले. यामुळे प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी सैनिकांमध्ये गोंधळ न उडता 
आपले उद्दिष्ट ठरलेले असल्याने प्रत्यक्ष कामगिरीच्या वेळी कर्तृत्व सिद्ध करण्यास योग्य वाव मिळतो व 
उद्दिष्ही सफल होते. येथे महाराजांनी कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचे अनुकरण केलेले दिसून येते. 
याप्रमाणे नियोजन प्रत्येक युद्धाच्या वेळी महाराज करीत असावेत, त्यामुळेच मूठभर मावळ्यांच्या 


साहाय्याने महाराज स्वराज्यनिर्मिती करू शकले. 


१२८ 


शिवाजीराजांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे महाराजांचे सैनिक रुस्तुमाच्या सैनिकांशी लढले. 
रुस्तमाच्या सैन्यात फाजल, मलिक, इतबार, अजीजखान, फत्तेखान, मुलाह्य, संताजी घोरपडे, 
घाटगे हे होते. दोन्ही सैन्य निकराने लढले. शेवटी फाजलाने पळ काढण्यास सुरुवात केली व 
रुस्तुमानेही आपले शस्त्र टाकले. तेव्हा विजापुरी सैन्य गोंधळून गेले. रुस्तुम पाच सहा 
घोडेस्वारासह महाराजांच्या समोरून वेगाने पळून गेला. तेव्हा त्याला पकडता येण्याजोगे होते; पण “न 
हि विदधति भीरौ शूरतां सूर्यवंश्या: । ˆ कारण “सूर्यवंशी राजे भित्र्यावर शौर्य गाजवीत नाहीत”, असे 
वर्णन कवीन्द्रांनी “शिवभारतम्‌'मध्ये केलेले आहे. शिवाजीमहाराजांच्या समकालीन अस्सल 
पत्रातदेखील या युद्धाचे वर्णन असेच केलेले आढळते. ४ फेब्रुवारी १६६० रोजी सूरतेस पाठविलेल्या 
एका पत्रात एका इंग्रजी व्यापाऱ्याने लिहिले आहे : 


They marched towards sevage's forces, then lying at Panella and in the 
way encounters with each other in which encounter Fozell Ckaune being in the 
front, was first routed and many of his men killed and after wards persued, while 
Rustum Jemeah had only some of his men slaine and himself suffered to retreat 


back unto Hookery. 

या युद्धात विजापूरकरांचे बरेच हत्ती मराठ्यांच्या ताब्यात आले. या शिवभारतकरांच्या 
विधानास शकावलीचे प्रत्यंतर उपलब्ध आहे. “शकावली १५९८ पौष व १० बुधवार रुस्तुमजमा व 
फाजलखान यासी युद्ध कोल्हापूर जवळ जाहाले. बारा हत्ती व दोन हजार घोडी राजे याणी पाडाव 


7१९ 


केली. रुस्तुमजान पळोन गेला 


वरील प्रसंगातून शिवाजीमहाराज एक उत्तम योद्धा होते, हे दिसून येते. Everything is fare 
in ।०४९ & ४९ हे जरी खरं असलं तरी महाराजांनी आपले तत्त्व सोडले नाही, घाबरलेला रुस्तुम 
पळाला, तेव्हा ते त्याला पकडून ठार मारू शकत होते व ते त्या प्रसंगी योग्यच ठरले असते; पण 
राजांच्या तत्त्वात ते बसत नव्हते. कारण, शरण आलेल्यांना ते अभयदान द्यायचे व भित्र्यांवर दया 
दाखवायचे. यावरून राजांचा स्वभाव आपल्याला कळता. ते या मुसलमान सरदारांसारखे रणागणात 


युद्ध करण्यास उतरताना मनात अतिशय क्रूर भावना, द्वेष बुद्धी ठेवत नसत, याचेच प्रतिबिंब 


१२९ 


आपल्याला रुस्तुमास सोडून देण्याच्या प्रसंगातून दिसून येते. अफजलखान, रुस्तुम, शाहिस्तेखान, 
आदिलशहा हे सगळे शिवाजीमहाराजांच्या जीवावर उठले होते, त्यासाठी त्यांनी किती अगणित प्रयत्न 
केले याला इतिहासच पुरावा आहे. तरीसुद्धा शिवाजीमहाराज शांत, संयमी, निश्चल होते. महाराज 
प्रत्येक पाऊल पुढे टाकतांना चौबाजू न्याहाळत व नंतरच प्रत्यक्ष कृती करीत. 

रुस्तुमजमानाचा पराभव करून महाराज परत पन्हाळ्यास गेले. नेताजीने महाराजांच्या 
आज्ञेवरून कवठे, मीरज, कागल, रायबाग, अथणी, तिकोटे या मुलुखावर स्वारी केली. या 
अडचणीच्या वेळी विजापूरकरांनी दिल्लीकरांची मदत मागितली; परंतु मोगलांचे सैन्य लवकर येवून 
पोहोचले नाही. यामुळे आदिलशहाने कर्नूळचा अधिपती सिद्दी जोहर यास महाराजांना पकडण्यासाठी 
पन्हाळ्याकडे पाठविले. रुस्तुम व फाजल यांनाही सिद्धी जोहराच्या सैन्यात सामील होण्याचा हुकूम 
सुटला होता. बाजी घोरपडे, पीड नाईक, भाई नाईक, सिद्दी मसूद वगैरे सरदार या सैन्यात 
मिळाल्यावर सर्वानी मिळून पन्हाळ्यास चोहोकडून वेढा दिला. स्वत: सिद्धी जोहराने किल्ल्याच्या 
पूर्वेस, घोरपडे वगैरे पश्चिमेस व इतरांनी दक्षिणोत्तर आपापली सैन्ये ठेवली. कित्येक महिन्यांपर्यंत 
सिद्धी जोहर लढला. 

पण, या चार-पाच महिन्यांत एक फार मोठी महत्त्वाची गोष्ट घडली, विजापूरकरांनी केलेल्या 
विनंतीला अनुसरून दिल्लीकरांनी शिवाजीमहाराजांविरुद्ध सैन्य रवाना करण्याचे ठरविले आणि त्यांचे 
सैन्य पुणे प्रांतात दाखल झाले. यावेळी शाहिस्तेखानाच्या सोबत सत्याहत्तर हजार घोडेस्वार असून 
त्यातील साठ सरदारांची नावे 'शिवभारतम्‌'मध्ये देण्यात आलेली आहे." ' शाहिस्तेखानाच्या सैन्याने 
देवळांचा विध्वंस केला, मठ पाडले, गावेच्या गावे उद्ध्वस्त केली. आणि चाकणच्या किल्यास वेढा 
दिला. अशारीतीने शिवाजीमहाराज पन्हाळ्याच्या वेढ्यात अडकून पडले असता शाहिस्तेखानाने पुणे, 
सुपे, इंदापूर व चाकण हे परगणे ताब्यात घेतले. यावेळी राजमाता जिजाबाई राजगड येथे होत्या. 
चोहोंकडून उठलेल्या या वावटळीचे स्वरूप पाहून शिवाजीराजांना हरप्रयत्नाने पन्हाळ्याच्या वेढ्यातून 
सोडविले पाहिजे, असे या राजमातेने ठरविले. तेव्हा नेताजी पालकर व सिद्दी हिलाल विजापुरापर्यंत 


स्वारी करून परत आले होते. तेव्हा पन्हाळ्याचा वेढा उठविण्याचे काम या दोघांकडे सोपविण्यात 


१३० 


आले. त्याप्रमाणे त्यांनी पन्हाळ्याजवळ जाऊन सिद्दी जोहराच्या सैन्यावर जोराचा हल्ला केला; परंतु 
त्याचा उपयोग झाला नाही. उलट सिद्दी हिलालाचा मुलगा वाहवाह हा मात्र लढताना घोड्यावरून 
खाली पडला आणि त्याला शत्रू सैन्याने उचलून नेले. तेव्हा शत्रूस अडविण्याचे काम हिलालास करता 
आले नाही. एकंदरीत वेढा फोडून पन्हाळ्यात मदत पोहोचविण्याचे काम यावेळी नेताजी पालकरच्या 
हातून तडीस न जाता त्याला परतावे लागले. नेताजी पालकराचा पन्हाळ्यात मदत पोचविण्याचा प्रयत्न 
फसल्यानंतर काही दिवसांनी शिवाजीमहाराज पन्हाळ्यावरून निघाले; पण त्यांना कसे निघता आले, 
या गोष्टीचा समाधानकारक खुलासा आढळत नाही. त्र्यंबक भास्कर यांच्याकडे किल्ला लढविण्याची 
जबाबदारी सोपवून महाराज रात्रीच्या पहिल्या प्रहरी पालखीतून गेले व त्यांच्यासोबत सहाशे सैनिक 
गेले पण मेघगर्जनेच्या गडगडाटामुळे व भवानीने मोहिते केल्यामुळे शत्रुसैन्यास ही हालचाल समजली 
नाही असे शिवभारतकार सांगतो. अशारीतीने निघून जाण्यापूर्वी महाराजांनी जोहरास त्याबद्दल इशारा 
देऊन त्याला द्वंद युद्धाचे आव्हान दिले होते; पण त्याने ते स्वीकारले नाही. त्यानंतर स्वशौर्याने शत्रूचा 
वेढा फोडून महाराज निघून विशालगडास गेले, असे वर्णन शिवभारतम्‌ मध्ये केलेले आहे. भवानीने 
मोहित केल्यामुळे शत्रुसैन्यास महाराजांची हालचाल कळली नाही हा कार्यकारणभाव पटण्याजोगा 
नाही. शिवभारतम्‌ व इतर साधनांवरून खरं तर असा निष्कर्ष निघतो की, पन्हाळ्याच्या वेढ्यातून 
बाहेर पडण्याचे सारे मार्ग खुंटले तेव्हा शिवाजीमहाराजांनी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबिला व सिद्दीला 
किल्यांतून निरोप पाठविला की, 'मी (शिवाजीराजे) शरण येत आहे.” उघड उघड क्षुल्लक वाटणाऱ्या 
या निरोपकडे मुसलमानांनी अगदी गंभीरतेने बघावे, हे विश्वासार्हदेखील वाटत नाही; पण तसे घडले 
खरे. त्यांनी शिवाजीमहाराजांची सूचना मान्य केली. परिणामत: तहाच्या खात्रीने वेढा शिथिल झाला व 
या संधीचा फायदा घेऊन काही निवडक सहकाऱ्यांसह रात्रीच्या वेळी शिवाजीराजे पन्हाळ्यावरून 
विशालगडाकडे निघून गेले. शिवाजीमहाराज पन्हाळ्यावरून गेल्याची बातमी ऐकताच सिद्दी जोहरास 
फार वाईट वाटले आणि शिवाजीमहाराजांचा पाठलाग करण्यास मसूदला पाठविले. तसेच पालीचा 
राजा जसवंतराव व शुंगारपूरचा सूर्यराव यांना विशालगडास वेढा देण्यासाठी पाठविले, या सर्वानी 
मिळून महाराजांना अडविण्यासाठी पराकाष्टेची मेहनत केली; परंतु ते अडवू शकले नाहीत. महाराज 


गडावर जाऊन पोहचले. तेव्हा जसवंतराव, सूर्यराव व मसूद यांनी गडासच वेढा घालण्याचा प्रयत्न 


१३१ 


केला; परंतु मराठ्यांच्या सैन्याने त्यांच्यावर फारच जोराचा हल्ला केल्यामुळे त्यांना त्यावेळी वेढा 
उठविणे भाग पडले आणि मसूद मोठ्या कष्टाने जीव घेऊन कसाबसा परत पन्हाळ्यास पोहोचला. नंतर 
महाराज सरहद्दीवर आणून ठेवलेले सैन्य घेऊन विशाळगडाहून राजगडास गेले. हा सर्व प्रकार चालला 
असता पन्हाळा मराठ्यांच्या ताब्यात होता व तेथे त्र्यंबक भास्कर सैन्यासह किल्ला लढवीतही होता. 
महाराजांनी राजगडास गेल्यावर असा विचार केला, की एकीकडून सिद्दी जोहर व दुसरीकडून 
शाहिस्तेखान चालून आले असता दोन्हीही सैन्यांशी एकदम युद्ध चालू ठेवल्याने फार मोठी प्राणहानी 
होईल. म्हणून असा बिकट प्रसंग टाळण्यासाठी पन्हाळा किल्ला शत्रूस देऊन जोहराशी चाललेले युद्ध 
थांबविण्याचे राजांनी ठरविले. याप्रमाणे शिवाजीमहाराजांचा निरोप जाताच त्र्यंबक भास्कराने किल्ला 
अल्ली आदिलशहास देऊन टाकला व तो सैन्यासह राजगडास निघून गेला. त्र्यंबक भास्कराने 
पन्हाळ्याहून निघताना सिद्दी जोहराची भेट घेतली, तेव्हा सिद्दी जोहराच्या मनात शिवाजीराजांशी स्नेह 
ठेवण्याची इच्छा आहे, असे त्र्यंबक भास्कराला दिसून आले, असे वर्णन 'शिवभारतम्‌'मध्ये आलेले 
आहे. यानंतर लवकरच अल्ली आदिलशहा व सिद्दी जौहर यांच्यात वितुष्ट आले. महाराज 
पन्हाळ्यावरून निसटले व ते विशाळगडावर गेल्याचे समजल्यावर देखील किल्ल्याला वेढण्याचे काम 
जितक्या तत्परतेने व्हावयास हवे होते तितक्या कसोशीने सिही जोहरने ते काम केले नाही, असा 
संशय बादशाहाला येणे स्वाभाविक होता आणि हा संशय त्र्यंबक भास्कर व सिद्दी जोहर यांच्यामध्ये 
झालेल्या गोडीगुलाबीच्या समोपचाराने अतिशय बिकट बनला. किंबहुना “पन्हाळा किल्ला आम्ही सिद्दी 
जोहराच्या ताब्यात दिला आहे', असे सांगून मराठ्यांनी सिद्दी जोहर हा आपला मित्र आहे, असे 
भासविले असावे. एवढे निश्चित आहे की सिद्दी जोहर व अल्ली आदिलशहा यांच्यात वितुष्ट येऊन सिद्दी 
जोहराने कार्तिकमध्ये उघडपणे बंड पुकारले व आपण मोगल सरदार आहोत, असे जाहीर केले. 
अल्लीने पुढे जोहरावर स्वारी केली व विष देऊन त्याला मारले. जोहर इ. स. १६६१ मध्ये मरण 
पावला, असे जेधे शकावलीवरून ठरते. एकंदरीत पन्हाळ्यावरून शिवाजीमहाराज निघून गेले ते सिद्दी 


जोहराच्या फितुरीमुळे, हा अल्ली आदिलशहाचा समज चुकीचा होता व 


''मन्यामहे वयं तर्हि नापराधी स जोहर: ॥''` ' 


१३२ 


“सिद्दी जोहर अपराधी नव्हता, असे आम्हास वाटते” हा परमानन्दाचा अभिप्राय एकंदरीत 
ग्राह्म दिसतो; परंतु देवाच्या प्रसादाने महाराज पन्हाळ्यातून निसटू शकले, हे परमानंदांचे म्हणणे 
तितकेसे मनाला रुचत नाही. शिवाजीमहाराजांच्या कार्यास दैवी साहाय्य आहे, हे लोकांच्या मनावर 


बिंबविण्याची संधी 'शिवभारतकाराने' येथे साधलेली दिसून येते. 


शिवाजीमहाराज विशाळगडावरून राजगडास परत आले, त्या सुमारास शाहिस्तेखानाने 
चाकण शहर व किल्ला ताब्यात घेतला व तो पुण्यास आला. तेव्हा एकंदरीत सर्व परिस्थितीचा संपूर्ण 
अभ्यास करता शिवाजीराजांनी काही काळ पड खाण्याचे ठरविले व राज्यावर आलेल्या संकटातून मार्ग 
काढण्यासाठी राजगडावर राजसभा भरविली; कारण विजापूरकरांतर्फे सिद्दी जोहर व मोगलातर्फे 
शाहिस्तेखानाने आपले प्रचंड सैन्यानिशी मराठ्यांच्या ताब्यात असलेल्या मुलुखावर स्वारी केली. 
संख्येच्या दृष्टीने मराठ्यांचे सैन्य बादशाही सैन्यापुढे क्षुद्र स्वरूपाचे होते आणि तेही गेल्या सात-आठ 
महिन्यांतील धावपळीने थकलेले होते. यामुळे काही दिवस सैन्याला विश्रांतीची ही गरज होती; कारण 
त्याशिवाय त्यांच्याकडून मोठी कामगिरीची अपेक्षा करणेही योग्य नव्हते. ही सर्व परिस्थिती ओळखून 
शिवाजीमहाराजांनी पन्हाळा किल्ला देऊन विजापूरकरांशी समेट केला आणि शाहिस्तेखानाशीदेखील 
तडजोडीचे बोलणे सुरू ठेवले. कारण, भरपूर संपत्ती हाती असल्याशिवाय शाहिस्तेखानाशी युद्ध 
करायचे नाही, हेही महाराजांनी ठरविले होते व त्यांचे हे मत महाराजांच्या सहकाऱ्यांनाही मान्य होते. 
पण, शाहिस्तेखान पुण्याहून थेट शिवाजीमहाराजांवर आक्रमण करण्यासाठी राजगडच्या रोखाने चालून 
येईल, हे उघड दिसत असल्याने सह्याद्रीवरून मोगल सैन्य उतरत असतानाच त्यांचा बीमोड करायला 
हवा, हे महाराजांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ओळखले होते. या धोरणानुसार मराठ्यांचे सैन्य रवाना 
झाले. अंदाजाप्रमाणे शाहिस्तेखानाने आपला सेनापती कारतलब यास सह्याद्री उतरून चौल, कल्याण, 
भिवंडी, पनवेल ही गावे हस्तगत करण्याचे काम सोपविले आणि बरोबर अनेक रजपूत सरदार दिले. 
शिवाय उत्तम योद्धा अशी “रायबागीण'ची योजना या मोहिमेत शाहिस्तेखानाने केली. हे सैन्य 
लोहगडनजीकच्या दक्षिणोत्तर मार्गाने एका पाऊलवाटेने पर्वतावरून खाली उतरले. ही वाट संपताच 
खाली दाट झाडी असलेले जंगल होते व अगोदरच या दाट झाडीत मराठे सैन्य दबा धरून बसलेले 


होते, ते मोगलांना दिसलेच नाही. नंतर उंबरखिंडीजवळ कारतलब येताच मराठ्यांनी रणभेरी वाजवून 


१३३ 


युद्ध सुरू केले. तेव्हा तुंगारण्याचा अधिपती मित्रसेन व अमरसिंह यांनी हिंमत धरून युद्ध केले; पण 
चोहीकडून मराठ्यांचा वेढा पडल्यामुळे तेही हतबल झाले. मोगल सैन्यास पाणी न मिळाल्यामुळे त्यांचे 
फार हाल झाले. शेवटी रायबागिणीच्या सूचनेवरून कारतलबाने महाराजांकडे दूत पाठवून जीवदान 
मागितले. त्यानंतर कारतलबाने महाराजांकडे खंडणी पाठविली. याचप्रमाणे मित्रसेना इत्यादी 
सरदारांचीही सुटका करण्यात आली. यामुळे त्यांच्याशी चाललेले युद्ध बंद करून त्यांना जाऊ देण्याचा 
हुकूम महाराजांनी आपल्या सैन्यास दिला. यावेळी मोगल सैन्य जीव घेऊन पळाले. मराठ्यांना या 
युद्धात बरीच संपत्ती मिळाली. नंतर मोगल जर पुन्हा परत आले तर त्यांना अडविण्याचे काम 
करण्यासाठी नेताजीची नेमणूक करून महाराज कोंकणच्या स्वारीवर गेले. शाहिस्तेखानाच्या अफाट 


सैन्याची अक्षरशः मूठभर मावळ्यांनी दाणादाण उडविली. 


या प्रसंगातून शिवाजीमहाराज हे उत्तम योद्धा होते, हे तर सिद्ध होतेच; पण गनिमीकाव्याचा 
उपयोग योग्य पद्धतीने करून त्यांनी हे दाखविले, की नियोजन व जबरदस्त इच्छाशक्ती असेल तर 
यश आपल्यापासून दूर नसते. या युद्धात शत्रू सैन्य शरण, आले, शत्रूने खंडणीवर आपली सुटका करून 
घेतली तरी पण महाराज बेफिकीर राहिले नाहीत. शत्रू जरी जीव मुठीत घेऊन पळून गेलेले असले तरी 
ते शेवटी शत्रूच. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून चालायचे नाही. म्हणून त्या ठिकाणी जर शत्रू पुन्हा आले तर 


नेताजीला तेथे ठेवण्यात आले व महाराज पुढच्या स्वारीवर निघून गेले. 


यावरून महाराजांची दूरदृष्टी दिसून येते. महाराज कोंकण प्रांतावर चालून गेले, तेव्हा 
महाराजांचे सैन्य पाहताच अनेक गावाच्या अधिकाऱ्यांनी आपणहूनच मराठ्यांचे स्वामित्व मान्य केले. 
महाराजांनी दाभोळ बंदर ताब्यात घेतले, हे ऐकून पालीचा राजा जसवंत अतिशय घाबरला. कारण 
पन्हाळ्याच्या वेढ्यात जसवंतने सिद्धी जोहरास मदत केली होती, त्यामुळे आता आपले काही खरे 
नाही, याची जाणीव पालीचा राजा जसवंत याला झाली होती. म्हणून तो शुंगारपूरचा राजा सूर्यराव 
याच्या आश्रयाला गेला. परंतु शृंगारपूरचा सूर्यराव व पालीचा जसवंत यांच्याविषयी महाराजांच्या 
मनात द्वेष भावना नव्हती; कारण ते दोघेही पूर्वीपासून आदिलशहाचे मांडलिक राजे होते, याची पूर्ण 
जाणीव शिवाजीमहाराजांना होती, “ शिवाजीमहाराज हे प्रत्येक कृतीच्या मुळापर्यंत जात. सूर्यरावाची 


ची अफजलखानवधानंतरची मोहीम : नोव्हेंबर १६५९ ते मार्च १६६० 
_ र 


वेरूळ 


ल / 
 त्रिबक 
त्रिगळवाडी 


कट 


NW 
१ 
ल १ ee 


न ® कोपरगाव वैजापूर 


० लासूर औरंगाबादे-..._ 


७ क्क न 


फ्रा ७ नेवासे श पैठण 
रन 


नाणेघाट १८ ७शेबगाव 020 
१? ७ 
द्र hl निंबदेहरे 
आ 2. 
02 के क र माणिकदौंडी 
AN क ५ अहमदनगर « गर ब. 
° पारनेर 
पिटे तन्‌ 


पुणे न्न „५ ७ चांभारगोंदे 
मा. कक च छि छ 
दिवे न 
छोटा बोरघाट > & सीन 
46 बापदेव दौंड ५ रासीन 


कुंभा सासवड ७ ४ मी 


च्य 
र वांगी. 
र राजगड, ४; ० 5 हि र धे बाग 
: SU mm Re बारामती इंदापूर ० \ 
वरंधा & न; हि 
उत्तर रै क 
० फलटण > 
> दुधेकोवी शे 
हु दुधेकोवी 
ताथवडे 
दहीवडी ७ 
[ण : १ सें.मी. = २० कि.मी. 
२० ४० ६० ८० कि.मी 
१ २ ३ ४ सें.मी 
° 
तासगाव ७ ता 


स्थलदुर्ग, जलदुर्ग 


गिरिदुर्ग 29). 
घाट किवा खिंड तिकोटे ५ विजापूर 
इ 

ही ६०० मीटर किवा त्यापेक्षा अथणी ७ 

अधिक उंचीचा प्रदेश 
¬ मुघल सीमा 

बिदरी 

न पोर्तुगीज सीमा ® 0000 शे, 
०-०- शिवाजीच्या राज्याची मुधोळ, 

अफजलखानाच्या स्वारीच्या फोंडा हे 

पूर्वीची सीमा हक्केरी ७ 
“> शिवाजीने अफजलखानवधानंतर भ्राळवण व्या 
| जे... ७ 
कु घेतलेल्या मुलखाची सीमा कळती १कडाळ ल त 
ता ॥ आडी ग ० सावंतवाडी रामघाट 
प १. वेंगुर्ले बेळगाव « 


० बांदे 


घालमेल त्यांना उमगली होती. परंतु, एकछत्री अमलासाठी त्यांना सूर्यरावावर दराराही बसवायचा 
होता, त्याच्या प्रजेला ही त्रास द्यायचा नव्हता. म्हणून शिवाजीमहाराज सूर्यरावाविषयी थोडे संयमाने 
घेत असावेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही जी व्यक्ती एवढा समोरच्या व्यक्तीचा विचार करू शकते, 
त्या व्यक्‍तीची तर्कशक्ती, विचारशक्ती योग्य दिशेने चाललेली दिसून येते. म्हणूनच तर आजही चारशे 
वर्षांनतर जाणता राजा, आलौकिक महापुरुष, एकमेव अद्वितीय म्हणून छत्रपती शिवाजीमहाराजांचेच 


नाव घेतले जाते. 


दाभोळच्या बंदोबस्त झाल्यानंतर महाराजांनी चिपळूणला जाऊन परशुरामाचे दर्शन घेतले. 
नंतर संगमेश्वर व देवरूख ही गावे मुसलमानांनी सोडून दिली होती, ती ताब्यात घेण्याचे काम 
निळकंठराजाचा मुलगा पिलाजी निळकंठ व तानाजी मालुसरे यांच्याकडे सोपविण्यात आले. तसेच 
महाराजांनी कोंकणातील प्रभानवलीच्या राजाकडे निरोप पाठविला, की 'संगमेश्वरास गेलेल्या या 
मराठ्यांच्या सैन्याशी भांडण उकरून काढू नये” राजापूर येथे अनेक परदेशी व्यापारी होते. 
त्यांच्याकडून महाराजांना अनेक प्रकारची संपत्ती खंडणी म्हणून मिळाली, ही बातमी ऐकून 
आदिलशहाने मराठ्यांचा बंदोबस्त करण्याचे काम शुंगारपूरच्या सूर्यरावाकडे सोपविले. रुस्तुमखान 
वगैरे सरदार मराठ्यांशी लढू शकत नाहीत, असा अनुभव आदिलशहाला आला होता व कोंकणचा 
प्रदेश डोंगराळ असून तो सूर्यरावाच्या पूर्ण परिचयातला होता. त्यामुळे आदिलशहाने यावेळी सूर्यरावची 
नेमणूक या कामावर केली. सूर्यरावानेसुद्धा ही कामगिरी पत्करून संगमेश्‍वर येथे असलेल्या मराठ्यांच्या 
सैन्यास अचानक वेढा दिला. तेव्हा मराठ्यांचा सेनापती पिलाजी निळकंठ हा घाबरून पळून 
जाण्याच्या बेतात होता. तेवढ्यात तानाजी मालुसरेने त्याचा धिक्कार केला व त्याला दोरखंडानी 
दगडाला बांधून ठेवून सूर्यरावाच्या सैन्यावर मोठ्या आवेशाने हल्ला चढविला आणि सकाळ 
होण्यापूर्वीच शत्रूसैन्याची दाणादाण उडवून दिली. सूर्यरावाने अचानक वेढा दिला, हे ऐकून महाराजांना 
राग आला; पण तरी त्यांनी तो आवरला. सूर्यरावाकडे याही वेळी त्यांनी बोलणे करण्यासाठी दूत 
पाठविला. त्यांनी सूर्यरावास असे कळविले, की “संगमेश्‍वर येथील मराठ्यांच्या सैन्यावर रात्री 
अचानकपणे हल्ला करून तुम्ही अक्षम्य अपराध केला आहे. तथापि शिवाजीमहाराज आता पालीचे 


राज्य घेण्यास निघणार आहेत. त्यावेळी तुम्ही भेटीस या म्हणजे तुम्हास अभयदान मिळेल आणि 


१३५ 


आला नाही तर पालीच्या राजाची जी अवस्था तीच तुमची होईल हे लक्षात ठेवा”, . हे ऐकून सूर्यरावाने 
भेटीस जाण्याचे कबूल केले. पुढे महाराजांनी पालीचे राज्य जिंकून तेथील लोकांना अभयदान दिले. 
तरीही शुंगारपूरचा राजा भेटीस आला नाही. यामुळे त्याच्या राज्यावर चालून जाण्यावाचून महाराजांना 
गत्यंतर राहिले नाही. सूर्यरावावर चालून जाण्याच्या कामी इतकी चालढकल करण्याचे कारण असे 
होते, की जावळीचे राज्य महाराजांनी घेतले तेव्हा प्रभानवल्लीच्या सूर्यराजाने त्यांच्याकडे गुप्तपणे “मी 
तुमचा क्रीतपुत्र आहे” असा निरोप पाठवून अभयवचन घेतले होते. तेव्हापासून त्याने कित्येक वेळा 
महाराजांना मदतही केली होती; परंतु पुढे त्याची बुद्धी फिरली व तो महाराजांच्या भेटीस आला नाही. 
तेव्हा महाराज पंधरा हजार पायदळ घेऊन एकाएकी प्रभानवल्लीवर चाल करण्यास निघाले ते 
सारवरापर्यंत येऊन पोहोचले, हे ऐकून सूर्यराव पळून गेला. यावेळी सूर्यरावास पळून जाणे भाग पडले; 
कारण त्याच्याजवळ मुळीच सैन्य नव्हते. पूर्वी संगमेश्वराहून महाराज पालीकडे निघून गेले, तेव्हा 
आपणास आता कोणी शत्रू राहिला नाही व युद्धाचा प्रसंग नाही, असे समजून सूर्यरावाने आपल्या 
सेनापतीला सैन्यासह घरी जाण्यास परवानगी दिली होती. परंतु, महाराज पालीहून इतक्या अचानक 
परतले की ते प्रभानवल्लीस आले, तरी सूर्यराजाला आपले सैन्य जमविणे शक्य झाले नाही. यामुळे 
सूर्यराव पळून गेला व महाराज सैन्यासह शुंगारपुरात शिरले. नंतर सर्वच प्रभानवल्ली प्रांत हस्तगत 
करून महाराजांनी तेथे त्र्यंबक भास्करांची नेमणूक केली व शुंगारपुराजवळ असलेल्या गडास 


“प्रतीतगड'असे नाव दिले. 


शिवाजीमहाराजांनी या संपूर्ण कोंकणस्वारीमध्ये गुप्तता राखून व अतिशय गतिमान हालचाली 


करून संपूर्ण कोंकणस्वारी मूठभर मावळ्यांच्या मदतीने व स्वत: युद्धात उतरून यशस्वी केली. 


१३६ 


समारोप : 


छत्रपती शिवाजीमहाराज हे नाव उच्चारताच अंगावर शहारे का उभे राहतात, हे आपणांस वरील 
सर्व घटनांवरून लक्षात येते. स्वतंत्र स्वराज्य उभे करण्याचा जो 'उद्योग', आपणास “उद्योग” हा शब्द 
जरा उपरोधात्मक वाटेल; पण हे सर्व काही करणे तेही अगदी प्रतिकूल परिस्थिती असताना, त्या 
काळी यास उद्योग” म्हणणेच योग्य ठरेल. हा उद्योग करीत असताना त्यांना अनंत अडचणींना तोंड 
द्यावे लागले. जीवावर उदार होण्याइतपत प्रसंग त्यांच्यावर बरेचदा आले. त्यांच्यात असलेले धाडस, 
दूरदृष्टी, संयम, नियोजन इत्यादी अनेक गुण हे एका अलौकिक पुरुषाचीच महती सांगतात. प्रत्येक 
प्रसंग हा वेगळा असून त्यास त्यांनी प्रत्येक वेळा वेगळ्या प्रकारे हाताळलेले आहे. कुठल्याही प्रसंगात 
मागच्या प्रसंगाची पुनरावृत्ती दिसून येत नाही. 

अफजलखानाचा प्रसंग म्हणजे मुत्सद्दीपणा, धाडस आणि नियोजनबद्धता याचा विजय. 
उंबरखिंड म्हणजे निव्वळ नियोजित गनिमीकावा. कोकणची स्वारी म्हणजे राजकीय कुशलता. 
दळवळणाची व संपर्काची कुठलीही साधने नसताना एवढे सूत्रबद्ध नियोजन करून काम फत्ते करण्याची 
त्यांची हुन्नर ही वेगळीच. शिवाजीमहाराज एक कुशल प्रशासक होते. प्रत्येक गोष्टीचा ते साधक-बाधक 


विचार करीत असत. प्रत्येक कृतीच्या मुळापर्यंत जाण्याचा शिवाजीमहाराजांचा स्वभाव होता. 


इतिहासाला ज्ञात नसलेल्याही अनेक घटना शिवभारतम्‌मध्ये परमानंदांनी उल्लेखिल्यामुळे 


इतिहासात नक्कीच खूप मोठी भर पडली आहे. 


१३७ 


तळटिपा : 


२२. 


२३. 


भा.सं.को.खंड९वा 


शिव. अ. 
शिव. अ. 
शिव. अ. 
शिव. अ. 
शिव. अ. 
शिव. अ. 
शिव. अ. 


शिव. अ. 


. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 
. शिव. अ. 


. शिव. अ. 


. शिव. अ. 


, शिव. अ. 


१६ वा. श्लो. क्र. १७ ते ६५ 
१७ श्लो. क्र. ३१ 

१७ वा श्लो क्र. ३७ 

१८ वा श्लो. क्र. १७ ते २२ 
१९वाश्लो.क्र. ४ ते ९ 
१९ वा श्लो. क्र. २५ ते ४० 
१९ श्लो.क्र. ४३ 

२० श्लो. क्र. ५७ 

२० श्लो. क्र. ६४ 

२१ श्लो. क्र. ३ ते ८ 

२१ श्लो. क्र. ३० 

२३ श्लो. क्र. ११, १२ 

२३ श्लो. क्र. १२ ते २१ 

२३ श्लो.क्र. ५८ ते ६२ 

२० श्लो. क्र. १६, २२ 

२४ श्लो. क्र. ६८ 


२४ श्लो. क्र. ७४ 


. शिव. पृ. क्र. ५७, ५८ 


२५ श्लो. क्र. ३ 
२५ श्लो. क्र. ३५ ते ५५ 


शिव. २५ श्लो, क्र. ६० ते ६२ 


शिव. अ. 


२८ श्लो. क्र. ७ 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०, 
३१. 


३२. 


१६६१ डाग रजि. पृ. ९६-९७ 
शिव. अ. २८ श्लो. क्र. २४ 

शिव. अ. २८ श्लो. क्र. २८ 

शिव. अ. २९ श्लो. क्र. ६९, ७० 
शिव. अ. २९ श्लो. क्र. ७२ 

शिव. अ. २९ श्लो. क्र. ८३ ते ८५. 
शिव. अ. ३०, श्लो. क्र. ४१ ते ४५ 
शिव. अ. ३१ श्लो. क्र. ४ ते १४ 


शिव. अ. ३१ श्लो. क्र. २९ ते ३३ 


१३९ 


प्रकरण ४ थे 
कवीन्द्र परमानंदकृत 'शिवरभारतम्‌' या ग्रंथाचे ऐतिहासिक महत्त्व 


अ) समकालीन कवीने लिहिलेला ग्रंथ : 


सर्व ऐतिहासिक लेखांचे प्रामाण्य व विश्वसनीयता त्यांच्या लेखनकालावर सर्वस्वी अवलंबून 
असतात. कोणताही प्रसंग घडत असता एखादा चित्रकार समक्ष हजर असून तो त्या प्रसंगाचे जे चित्र 
तयार करतो, ते विश्वसनीय असते. परंतु, जर प्रसंग होऊन गेल्यानंतर काही काळाने एखाद्या 
चित्रकाराने नुसत्या ऐकीव माहितीवरून चित्र तयार केले, तर त्या चित्रात काल्पनिक गोष्टींचा समावेश 
होतो. यामुळे मूळच्या समकालीन चित्राशी ताडून पाहता असे मागाहून काढलेले चित्र विसंगत दिसते, 
त्या प्रमाणातच ते विश्वासासही अपात्र ठरते. हाच सिद्धांत ऐतिहासिक लेखकांच्या कृतींना सर्वांशी लागू 
पडतो. 


प्रसंग व त्या प्रसंगाचे लेखन करणारा लेखक यांच्यामध्ये कालाचे जितके जितके अंतर पडते, 
तितकी तितकी त्याची कृती काल्पनिक व ऐकीव साधनांनी सजवली जाते. म्हणूनच ती कृती 
विश्वसनीयत्वाच्या प्रामाण्यास उतरत नाही व या कारणांमुळेच इतिहास संशोधनशास्त्रात विषमकालीन 
लिहिलेल्या बखरी वगैरे लेख प्रामाण्याच्या दृष्टीने अगदी खालच्या पायरीचे ठरतात. म्हणून इतिहास 
संशोधनदृष्ट्या विश्वासार्ह ठरण्यास कोणताही ग्रंथ समकालीच लिहिलेल्या गेलेला असला पाहिजे. 
आता या समकालिनत्वाच्या कसोटीस हा कवीन्द्र परमानंदकृत 'शिवभारतम्‌' ग्रंथ किती उतरतो, हे 
ग्रंथबाह्य व ग्रंथांतर्गत गोष्टींच्या पुराव्यांवरून पाहू. 
ग्रंथबाह्य पुरावे : 

शके १५८६ (इ.स. १६६४)च्या वैशाख मासात राजापूर येथे धर्मनिर्णयार्थ एक मोठी सभा 
भरली होती. या सभेने दिलेल्या निर्णयपत्रात सभेतील पंडितांची यादी दिली आहे, यांत कवीन्द्र 


परमानंद यांचा उल्लेख आलेला आहे. 


१४० 


तत्र सभायां स्थिता: पंडिता: । 
“गागाभट्टस्त्वनूचानो निगमागमवित्तम: । 
सभायां शुशुभे राज्ञ: सुधर्मायां यथागुरु: ॥ 
दीक्षित: शितिकण्ठश्च रघुनाथो बुधाधिप: । 
कवीन्द्र: परमानन्दो महादेवश्व पण्डित: ॥ 
प्रभाकर उपाध्यायस्तथा श्रीरंगशास्त्रिण: । 
नृसिंहशास्त्रिणश्राथ भट्टविश्वभरोडपि च ॥ 
अयाचितमहादेव पण्डिताम्यो विनायक: । 
सोमनाथो जगन्नाथो भट्टविष्णुस्तथैवच ॥ 
भूगोपालाभिधोऽनन्तोपाध्यायः पण्डिताग्रणी: । 
शेषोपाख्य महादेव: काशीस्था: पण्डिता अमी ॥”* 
यांत कवी परमानंदांची गणना गागाभट्टादी शिवसमकालीन काशीस्थ पंडितांमध्ये केली आहे. 
काशी हे विद्येचे पूर्वांपार पीठ असल्याचे सर्वश्रुतच आहे. तेव्हा परमानंदांसारखा विद्याव्यासंगी पंडित 
काशी येथे अध्ययनाध्यापनाकरिता जावा, हे सहाजिक आहे. शिवभारतग्रंथारंभी, तीर्थयात्रेच्या 
निमित्ताने काशी येथे कवीन्द्र गेले असता, त्यांनी तेथील पंडितांना भागीरथी नदीच्या काठी बसून हे 
पुराण सांगितले. याचा अर्थ असा निघतो, की कवीन्द्रांनी 'शिवभारतम्‌” हा ग्रंथ खरोखरच काशीस्थित 
पंडितांना ऐकविला व नंतर काही दिवस ते तेथे राहिले म्हणून त्यांची गणना काशीस्थ पंडितांत झाली 
असावी व पुढे शके १५८६(इ.स. १६६४) च्या सुमारास धर्मनिर्णयार्थ सभेसाठी राजापूर येथे 


काशीस्थ पंडित म्हणून कवीन्द्र गेले असावे. 


वरील यादीत गागाभट्ट यांचा प्रारंभीच उल्लेख केलेला आहे व त्यांनी शके १५९६ मध्ये 
राज्याभिषेक संस्कारसमयी पुढाकार घेऊन तो समारंभ सुशोभित केला आहे, हे इतिहासप्रसिद्धच 
आहे. तसेच शके १६०८ मध्ये म्हणजे शिवाजीमहाराजांच्या निधनानंतर सहा वर्षांनी गंगाधर रंगनाथ 
या हरसूल येथील ब्राह्मणास मोगलांनी बलात्कार करून बाटविला होता, त्यास यथाविधी प्रायश्चित्त 
देऊन पूर्ववत ब्राह्मणजातीत पावन करून घेतला. यासमयी धर्मशास्त्रनिर्णयार्थ जन्मलेल्या मंडळीत 


१४१ 


वरील यादीपैकी सोमनाथभट्ट व अन्तोपाध्ये होते. यावरून कवीन्द्र, गागाभट्टादी विद्वानांप्रमाणेच 


शिवसमकालीन होते, याबद्दल संदेह राहत नाही. 


त्यानंतर भारत इतिहास संशोधनमंडळात शिवाजीमहाराजांवरील संदर्भ ग्रंथाचे वाचन करताना 
संकीर्ण निबंध खंड-१ या ग्रन्थांतर्गत श्री. रा. दा. देसाई यांचा 'शिवभारत व श्रीपरशुराम” या 


मथळ्याखालील लेख पृ.क्र. ३९ वर वाचायला मिळाला, त्यातील संदर्भ पुढीलप्रमाणे होता. 


श्री शिवाजीमहाराजांनी चिपळूणास जाऊन श्रीपरशुरामाचे दर्शन घेतल्याचा उल्लेख 
शिवभारताच्या २९ व्या अध्यायात आहे ते श्लोक असे: 
““अथ दाल्भपुरे राजा यथार्हमधिकारिणम्‌ | 
निधाय सञ्च युद्धाय वीरं च द्विसहस्त्रिणम्‌ ॥ 
व्रजन्नभयदानेन प्रीणयन्नभयार्थिनः ॥ 
अपश्यच्चित्रफलिन पुरं त्रिचतुरैर्दिनैः ॥ 
स तत्र वरदं विश्वविश्रुतं चिरजीविनम्‌ ॥ 
रैणुकेयं वर्णनीयचरितं निरवर्णयत्‌ । 
अथासौ कालकामाभ्यां भ्रातृम्यां परिवारितम्‌। 
भक्तिमान्‌ भृशमर्हाभिभर्गवं समभावयत्‌ ॥ 
अद्धा परशुरामोऽपि ध्वस्ताविद्धापौजसे | 
पृथुं प्रसादमकरोदमुष्मै पृथिवीभृते ॥ 
स तत्र भार्गवक्षेत्रे दानशौंडो दयान्वितः । 
क्षिप्रदत्तेन वित्तेन विप्रवृंदमनंदयत्‌ ॥'' ` 


(अर्थ - मग दाभोळमध्ये योग्य अधिकारी नेमून आणि युद्धास सञ्ज असा दोन हजारी सरदार 
ठेवून, पुढे चालले असता वाटेत अभय मागणाऱयांस अभयदानाने संतुष्ट करीत - करीत शिवाजीराजे 


तीन -चार दिवसांनी चिपळुणास आले. तथे त्यांनी वरदाता जगद्विख्यात, चिरंजीव व वर्णनीय चरित्र 


१४२ 


ज्यांचे त्या परशुरामांचे डोळे भरून दर्शन घेतले; नंतर ज्याच्या दोन्ही कडेस काल व काम हे भ्राते 
आहेत, अशा परशुरामाची भक्तिमान शिवाजींनी पूजा करून त्यास अत्यंत संतुष्ट केले. परशुरामानेसुद्धा 
अविंध राजांची रग जिरविणाऱ्या त्या राजावर मोठा प्रसाद केला. त्या दानशूर व दयाळू शिवाजींनी त्या 
परशुराम क्षेत्रातील ब्रह्मवृन्दास तत्काळ धन देऊन आनंदित केले.) 

या लेखात पुढे श्री देसाईंनी म्हटले आहे, की वरील वर्णनानुसार खरच चिपळूणला 
शिवाजीराजे गेले होते का? याचा पुरावा काही मिळतो का, हे बघण्याकरिता श्री. देसाई इ.स. १९२७ 
साली चिपळूणला गेले. तेथे त्यांनी एका डोंगरावर असलेल्या परशुरामाचे दर्शन घेतले. तेथे परशुराम 
संस्थानचे पंच श्री. गणेश विनायक जोशी यांच्याकडे श्री. देसाईंना एक जुना ऐतिहासिक कागद 
वाचण्यास मिळाला. त्यात पुढील वाक्य आढळले. '“श्रीभार्गवरामाचे दर्शनास शिवाजीमहाराज आले ते 
समयी गोविंद जोशी बिन अनंत जोशी परशुरामकर यांनी पूजा सांगोन तीर्थोपाध्येपण देऊन दर सलिना 
पाऊणशे होन करून दिले.” 

शिवभारतम्‌मध्ये आलेला परशुरामाचा उल्लेख व श्री. देसाईंना चिपळुणास मिळालेल्या कागद 
यावरून शिवभारतातील उल्लेखास स्वतंत्र पुरावा मिळाल्याने शिवभारतमूच्या प्रामाण्यास विशेष 
बळकटी येते. 

शिवाजीमहाराजांनी परशुरामाचे दर्शन घेतल्याचा उल्लेख या दोन स्थलांशिवाय इतरत्र येत 
नाही. तेव्हा परमानंदांनी जेवढी ऐतिहासिक माहिती दिली, ती प्रमाणभूत आहे, असे म्हणण्यास या 
पुराव्यांनी शंका राहत नाही, 
शिवभारतान्तर्गत पुरावे : 

कवीन्द्र परमानंद एकदा काशीस गेले असता काशीतील विद्वान त्यांच्याजवळ 
शिवाजीमहाराजांचे चरित्र ऐकण्याच्या दृष्टीने गोळा झाले आणि म्हणाले, 'य: शास्ति वसुधामेता राजा 
राजगिरीश्वर:' ।॥ म्हणजे “जो राजगडचा अधिपती या पृथ्वीवर राज्य करीत आहे' म्हणजे 
शिवाजीमहाराज जे सध्या राज्य करीत आहेत त्यांचे चरित्र सांगा, अशी विनंती केली. हा सर्व श्लोकार्थ 


कवीन्द्र परमानंद व छत्रपती शिवाजीमहाराज यांचा समकालीनत्व दर्शक आहे. हे समकालीन नसते तर 


१४३ 


'राजगडाचा अधिपती राज्य करीत आहे', ह्याऐवजी 'राजगडाचा अधिपती राज्य करीत होता' असे 
म्हटले असते. 
शिवाजीमहाराजांच्या आदेशावरून कवीन्द्रांनी शिवभारतम्‌ हा ग्रंथ लिहिला, याचा उल्लेख 
कवींद्रांनी ग्रंथात केलेला आहे. 
“'योऽयं विजये वीर: पर्वतानामधीश्वर: । 
दाक्षिणात्यो महाराज: शाहराजात्मज: शिव: ॥ 
साक्षान्नारायणस्यांशस्त्रिदशद्वेषिदारण: । 
स एकदात्मनिष्ठ मां प्रसाद्येदमभाषत ॥ 
यानि यानि चरित्राणि विहितानि मया भुवि । 
विधीयन्ते च सुमते तानि सर्वाणि वर्णय ॥ 
मालभूपमुपक्रम्य प्रथितं मत्पितामहम्‌ । 
कथामेतां महाभाग महनीयां निरूपय |” 
यातील 'यानि चरित्राणि विहितानि विधीयन्ते च' या पदावरून हे चरित्र लेखनाचे काम 
अव्याहत चालू होते. म्हणजे शिवाजीमहाराज हयात असताना जे अतुलनीय कार्य त्यांच्याकडून होत 
होते, त्याची नोंद कवीने घेतलेली दिसून येते. 


कवीन्द्रांनी “भोसले' या आडनावाचे 'भृशबल' असे संस्कृत रूपांतर संपूर्ण ग्रंथात योजिलेले 
दिसून येते. “भृशबल' हे संस्कृत रूप शिवसमकालीन ग्रंथात व संभाजीमहाराजांनी दिलेल्या एका 
संस्कृत दानपत्रात व त्यांच्याच 'बुधभूषण' या ग्रंथातही आढळते. हे सर्व कवीन्द्र परमानंद व छत्रपती 
शिवाजीमहाराज यांचे समकालीनत्व दाखविणारे मजबूत पुरावे आहेत. तसेच शिवकाली लिहिल्या 
गेलेल्या ग्रंथातून महाराज विष्णूचा अवतार” होते, असे उल्लेख सापडतात. शिवभारताप्रमाणेच 
जयरामकृत पर्णालपर्वतग्रहाणाख्यान, रघुनाथपंडितकृत राज्यव्यवहारकोश व संभाजीमहाराजकृत 
बुधभूषण वगैरे शिवसमकालीन संस्कृत ग्रंथात त्यांना “विष्णूचा अवतार” असे म्हटले आहे. परंतु, 


शिवाजीमहाराजांच्या वर्णनासंबंधीचे जे उत्तरकालीन लेख उपलब्ध आहेत, त्यांत विष्णूच्या अवताराची 


१४४ 


कल्पना कोठेही उल्लेखिलेली सापडत नाही. उलट महाराज हे 'शंकराचे अवतार होते", असे आढळते. 


या गोष्टीची सप्तप्रकरणात्मक चरित्र, शिवदिग्विजय वगैरे बहुसंख्याक ग्रंथ साक्ष देत आहेत. 


*शिवभारतम्‌ या ग्रंथात कालदर्शकमित्या फक्त दोनच दिल्या आहेत. एक शिवजन्माची व 
दुसरी अफजलखानाच्या वधाची, त्या अगदी बिनचूक आहेत. अफजलखान वधप्रकरण त्यांनी इतकं 
तपशीलवार वर्णन केले आहे, की त्यावेळी कवींचे वास्तव्य प्रतापगडावर असलं पाहिजे. परमानंदांचे 
राहण्याचे ठिकाण तर प्रतापगडापासून पाच कोसावर पोलादपूर या ठिकाणी होते. या ग्रंथातील 
कथानकाच्या प्रसंगाच्या अनुक्रमाकडे कितीही सूक्ष्म दृष्टीने पाहिले तरी त्यात 
स्थलकालव्यक्तिविपर्यास कोठेही आढळून येत नाही. या गोष्टी समकालीनत्वाच्या पुराव्यास पोषक 


आहेत. 


_ अफजलखानवधानंतर आदिलशहा फार चिरडीस आला व त्याने दिल्लीकर मोगलांपाशी 
शिवाजीस कायमचा चिरडून टाकावा म्हणून मदत मागितली. ही मागणी मोगलांनी मान्य केली. 
औरंगजेबाने आपला मामा शाहिस्तेखान यास सेनाधिपत्य दिले व बरोबर सत्याहत्तर हजार घोडेस्वार, 
हत्ती, पायदळ वगैरे प्रचंड सैन्य देऊन, दौलताबादहून महाराजांच्या मुलखावर पाठविले. खानाने 
महाराजांचा पुणे, सुपे, सासवड, चाकण, इंदापूर, पन्हाळा हस्तगत केला. अशा स्थितीत महाराज 
राजगडावर आले. तेथे त्यांनी सर्व परिस्थितीचा विचार करून पुढील धोरण ठरविण्याकरिता राजसभा 


भरविली. या सभेस राजनीतिनिपुण व अर्थशास्त्रविद्‌ सर्व मंत्रिमंडळ त्यांनी बोलावले होते. 


ही सभा अनेक कारणांनी महत्त्वाची आहे. या सभेची माहिती इतिहासाला सर्वप्रथम 
कवींन्द्रांनीच दिली; कारण इतर कोणत्याही ग्रंथात या सभेचा उल्लेख आढळत नाही. कवींद्र ही माहिती 
देतात; कारण ही गोष्ट त्यांच्या काळातीलच असायला हवी. ही सभा शके १५८२ (इ.स. १६६०) च्या 
पौषमासात, महाराजांचा मुक्काम राजगडावर असताना भरली व मुलुखगिरी करून द्रव्यार्जन करावयाचे 


व मुलुख जिंकायचा, हे सभेत निश्चित झाल्याप्रमाणे त्यांनी आपले पुढील धोरण आचरणात आणले. 


कवींद्र व शिवाजीमहाराजांच्या समकालीनत्वाचा अजून एक पुरावा येथे प्रकर्षाने नमूद 


करावासा वाटतो, तो म्हणजे शके १५८२ (इ.स. १६६०) च्या फाल्गुन वद्यला महाराजांनी 


१४५ 


राजापूरवर स्वारी करून ते लुटले. या स्वारीत त्यांनी सर्व विदेशी व्यापाऱ्यांकडून खंडणी घेतली. त्यात 
इंग्रजांना तर विशेष त्रास झाला व त्यांचे भूमिगत द्रव्य खणून काढले, याचे वर्णन कवींद्रांनी केलेले आहे. 
*निक्षेपस्वर्णसंपूर्णकटाहजठरां धराम्‌। 
खलांतक: स खनकैरनेकै: समखानयत्‌ ॥ ` 
हीच हकीकत याप्रसंगी हजर असलेल्या एका डच व्यापाऱ्याने लिहून ठेवली होती. त्यातील 
एकाच वाक्याचे इंग्रजीत भाषांतर येथे दिलेले आहे. 


Their (of the English) office was entirely plundered but the floor was delved on 


all sides to find out all the treasures.’ 

वरील हकीकतीत कवीन्द्र व डच व्यापाऱ्याच्या मजकुरात इतके साम्य आहे, की हे दोन्ही 
उतारे एकमेकांचे भाषांतर दिसतात. यापेक्षा शिवाजीमहाराज व कवीन्द्र यांचे समकालीनत्व 
दाखविण्यास जास्त बलवत्तर पुरावा काय हवा! म्हणूनच हे काव्य ऐतिहासिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे 


आहे. 


१४६ 


आ) “शिवभारतम्‌' - ऐतिहासिक महत्त्व 


“शिवभारतम्‌” या काव्याची पार्श्वभूमी आणि थोडक्यात कथानक मागील प्रकरणात आपण 
पाहिले. हे काव्य काल्पनिक संस्कृत काव्य नसून ऐतिहासिक काव्य आहे. एक काव्य म्हणून प्रस्तुत 
काव्य सौंदर्यपूर्ण आहे, तसे ऐतिहासिक वास्तव कथानकामुळे ते महत्त्वपूर्ण बनले आहे. | 
“एक इतिहास म्हणून 'शिवभारतम्‌”ला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे”, असे म्हणत असताना 
“इतिहास” ही संकल्पना मनामध्ये स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्याच्या व्याख्या, उद्दिष्ट्ये, 
साधने यांचा थोडक्यात परामर्श घेऊ. 
इतिहासाच्या व्याख्या : 
'इति+ह्‌+आस' म्हणजे 'असे घडले”, अशी “इतिहास” या शब्दाची व्याख्या आहे." 
'पुनरावृत्ती', “प्राचीन कथा” असेही याचे अर्थ आहेत. वाड्मयाचा एक प्रकार म्हणून याचा वैदिक 
साहित्यात अनेक वेळा उल्लेख आढळतो. 
'इतिहास” या शब्दाच्या अर्थाविषयी भिन्न भिन्न मते आहेत. दुर्गाचार्याच्या मते, 
“इति हैवमासीदिति य:कथ्यते स इतिहास: ।”' 

अर्थ - 'असे घडले”, अशाप्रकारे जे सांगितले जाते, तो इतिहास होय. 

राजशेखर आपल्या 'काव्यमीमांसेत” म्हणतो, 
'स च द्विविधा परक्रियापुराकल्पाभ्याम्‌ ˆ | 

अर्थ - 'परिक्रिया’ व 'पुराकल्प’ अशी इतिहासाची द्विविध गती आहे. 

परक्रियेत एक नायक वर्णित असतो (उदाहरण-रामायण); तर पुराकल्पांत अनेक प्रधान पुरुष 
वर्णित असतात. (उदाहरण - महाभारत) 

'विष्णुपुराणाच्या” श्रीधरस्वामीकृत टीकेत इतिहासाचा व्यापक अर्थ सांगितला आहे. तो 


असा- 


१४७ 


““धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ । 


पुरावृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥'' `` 


अर्थ - धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष यांच्या उपदेशाने व पुरावृत्त कथेने युक्त (असा जो 
वाङ्मयप्रकार) त्याला “इतिहास” असे म्हणतात. 

इतिहासाची अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ व्याख्या करावयाची तर “इतिहास” या संस्कृत शब्दाचा 
व्युत्पत्तिसिद्ध जो अर्थ आहे तोच स्वयंपूर्ण आणि प्रमाण लागेल. 'इति--ह--आस्‌' म्हणजे “असे झाले”, 
'याप्रमाणे घडले', यामध्ये घडलेल्या सर्व गोष्टी आल्या आणि अर्थात त्या घडल्या तशाच सांगितल्या 
गेल्या, हे ही इथे अभिप्रेत आहे. 
इतिहासाचे स्वरूप : 

श्रीव्यासांनी इतिहासाचे स्वरूप सांगताना म्हटले आहे, की : 

'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रंहयेत्‌' । 

म्हणजे “इतिहास” व 'पुराणे' यांच्या योगे वेदाचे उपबृंहण करावे. 

एकामागून एक होणारी स्थित्यंतरे, बाह्य बदल, घडामोडी, जुने जाणे, नवे येणे, थोडाफार 
फरक होऊन जुने नव्या स्वरूपात येणे, हे सतत सुरू असते आणि ते म्हणजेच “इतिहास” होय. 
अधिकाधिक सुखसमृद्धीसाठी मानव धडपडत असतो. या उद्योगात जय असतात, पराजयही असतात. 


या सर्व यशापयशांची कथा आणि चिकित्सा म्हणजे “इतिहास” होय. 


आपण ज्याला “इतिहास” म्हणतो, त्यालाच इंग्रजीत 'हिस्ट्री' म्हणतात. त्याचा धात्वर्थ 


'शोधाअंती चौकशी करून प्राप्त झालेले ज्ञान 


असा होतो. म्हणजे हिस्ट्री या शब्दात 'सादर 
करावयाचा वृतान्त शोधपूर्ण चौकशीने सिद्ध केलेला असावा”, असा जो धात्वर्थ आहे, तोच “इतिहास” 
या शब्दातूनही ध्वनित होतो. यावरून “इतिहास” म्हणजे भूतकाळात क्रमाने घडलेल्या घटनांचा लेख 
असतो. म्हणजे भूतकाळात घडलेल्या घटनांचे संगतवार निवेदन किंवा कथन हे इतिहासाचे स्वरूप 


असते. 


१४८ 


इतिहासाच्या व्याख्येत 'असे असे झाले”, असे मोघमपणे किंवा शब्दश: म्हटले असले तरी 
“काय झाले“ व “कसे झाले' हे सांगणारा अभ्यासक इतिहासकथनाच्या क्रियेत त्या घटनांकडे 
पाहण्याची आपली दृष्टी थोडीबहुत घालणारच. काही अज्ञान, काही पूर्वग्रह व काही प्रमाणात 
भूतकाळातील विचार व भावना समजण्याची माणसाची असमर्थता यांमुळे “इतिहास” हा खरोखरी 
अगदी जसे घडले तसेच्या तसे सांगितले, अशा स्वरूपात होणे शक्‍य नाही. तथापि आदर्श स्वरूपात 
'इतिहास' म्हणजे जे घडले ते तसेच्या तसे सांगणे व जेवढे घडले तेवढे सर्व सांगणे होय.'' 


भारतीय साहित्यात इतिहासाला वेदाच्या बरोबरीने मानले आहे.“ 'छांदोग्योपनिषदात' 
नारदाने इतिहास-पुराणाला 'पंचम वेद” (पाचवा वेद) असे संबोधिले आहे. "° यास्काचार्यानी ऋच्यांचे 


“१८ असे म्हणून प्राचीन आचार्यांनी सांगितलेल्या 


विशदीकरण करताना निरुक्तामध्ये 'इतिहासमाचक्षते 
कथा उद्धृत केल्या आहेत. त्याकाळचा पंडितांचा एक वर्ग वेदमंत्रांचा अर्थ लावण्याच्या कामी इतिहास 
ग्रंथांचा उपयोग करीत असे, असा उल्लेख त्यांच्या निरुक्तामध्ये 'इतिऐतिहासिका:' या शब्दातून 
आढळतो. गृह्यसूत्रात 'इतिहासाचे श्रवण केव्हा करावे”, हे सांगितलेले आहे. ११ कौटिल्याने 
इतिहासवेदाची गणना अर्थवेदाबरोबर करून आपल्या “अर्थशास्त्र” या ग्रंथात म्हटले आहे की,” 
'राजाने आपल्या दैनंदिन कार्यक्रमांत इतिहासाचेही श्रवण करावे, म्हणजे त्यायोगे त्याचे शिक्षण पुरे 
होते” '; तर प्रधानाने इतिवृत्त व पुराण यांचे दाखले देऊन राजाला चुकीच्या मार्गापासून परावृत्त 


करावे. 

“इतिहास” हा शब्द वेदकाळीच अवतीर्ण झालेला आढळतो. हा शब्द स्पष्टार्थवाचक आहे. 
(समाजाच्या चरित्रातील) गतगोष्टीची जी हकीकत ती “इतिहास” होय किंवा वर्तमानक्षणाच्या 
पाठीमागील, गतकाळी पृथ्वीवरील नव्या व जुन्या अशा सर्व प्रकारच्या उलाढालीची जी हकीकत 
म्हणजे “इतिहास” होय, असे वि. का. राजवाडे सांगतात. ` 

आद्य इतिहास हा “रामायण”, “महाभारत” व 'पुराणे' यांत आढळतो. 

“इतिहास” ही “कला” आहे की 'शास्त्र', याविषयी बराच वाद आहे. इतिहास वाड्मयाश्रयी 


आहे. घडामोडी हा त्याचा आत्मा असला, तरी वाङ्मय हे त्याचे शरीर आहे. * वाड्मय म्हटले, की 


१४९ 


तिथे रचनेची प्रक्रिया आलीच; आणि तिथेच कलेचा प्रांतही उघड झाला. त्यामुळे 'इतिहास” ही कला 
आहे हा वाद प्रचलित झाला. पण, वाड्मयाच्या माध्यमातून गतकाळातील ज्या घडामोडी सांगायच्या 
त्यातले सत्यत्व वादातीत असले पाहिजे, ही इतिहासाची कसोटी हळूहळू उत्क्रान्त होत गेली, 
त्यातूनच ऐतिहासिक घटनांचे सत्यत्व पारखण्याचे एक शास्त्र प्रगत झाले. त्यामुळेच 'इतिहास' हे शास्त्र 
आहे, असे म्हणणे क्रमप्राप्त झाले. वास्तविक इतिहासाचा आत्मा हा शास्त्रपूत सत्यान्वेषणात्मक असून 
त्याचे शरीर हे वाड्मयीन कलागुणांनीयुक्त असले पाहिजे, असे त्याचे दुहेरी उत्तर संभवते. 

प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌” या काव्यग्रंथात घटनांची सत्यता असून वाड्मयीन कलागुणांनीही ते 
युक्त आहे. “इतिहास” या संज्ञेस पात्र ठरण्यास आवश्यक असा “आत्मा” व “शरीर” या महाकाव्याला 


लाभलेले असल्यामुळे हे एक ऐतिहासिक काव्य” म्हणून मान्यता पावते. 
इतिहासाची उद्दिष्ट्ये : 


इतिहासाचा उद्देश नीतिधर्मादी शास्त्रातील दंडक प्रस्थापित करणे हा नाही; कारण त्या 
शास्त्रात काळानुरूप बदल घडत असतो. घटना लहानशी असली, तरी तिच्या पाठीमागे सत्यत्व काय, 
हाच खरा कुतूहलाचा विषय असतो. एखाद्या घटनेचा उदय, तिचा विकास व तिच्या परिणतीचा क्रम 
याबद्दल आपल्याला जिज्ञासा असते आणि तिची पूर्ती करणे हाच इतिहासाचा उद्देश ठरतो. “असे 
घडले", असे जे वृत्त सांगायचे ते खरोखर घडलेले असले पाहिजे. इतिहासात दाखल करावयाची घटना 
सत्यरूप असली पाहिजे. म्हणजेच 'सत्यकथन' हेच इतिहासाचे एकमेव उद्दिष्ट असते. ' 

इतिहासाचे उद्दिष्ट पाहिल्यावर आपल्या हे लक्षात येते, की भूतकालीन घटनांनी संगतवार 
मालिका “शिवभारतम्‌' या काव्यात आहे. त्यावरून हे काव्य ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहे. तसेच 


'यथार्थता', “सत्यता” हे इतिहासाचे व्यापक उद्दिष्ट प्रस्तुत काव्यात बहुतांशी पूर्ण झालेले दिसून येते. 


इतिहासलेखन : 
“'प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंत उपलब्ध पुराव्यांवरून त्या त्या काळातील मानवी 
प्रयत्न, सामाजिक जीवनातील घडामोडी व परिस्थिती यांविषयी स्थळ, काळ व व्यक्ती यांच्या 


//२६ 


निर्देशासह जे लेखन केले जाते त्यास 'इतिहासलेखन' असे म्हणतात''' .. त्यात राजांच्या वंशावळी, 


१५० 


त्यांचे पराक्रम व तत्संबंधी माहिती ग्रथित केलेली असते. बहुतेक लेखनावर तत्कालीन धर्माचे वर्चस्व 
आढळते. जागतिक इतिहासलेखनाचे सिंहावलोकन केल्यावर असे आढळते, की वंशावळी, दंतकथा, 
पुराणकथा, आख्यायिका, वीरगाथा, राजे सरदार यांची चरित्रे, महत्त्वाच्या घटना, नोंदविलेल्या 
शकावल्या, शासनासाठी लिहिलेले वृतान्त अशा विविध स्वरूपात इतिहासलेखनाला आरंभ झाला. 
हळूहळू साधनांचा चिकित्सक अभ्यास करून काय घडले, हे ठरवायचे. मग का, केव्हा व कसे घडले, 
याची तर्काने पण साधार मीमांसा करावयाची, अशा अवस्थेतून त्याची उत्क्रान्ती झाली. राजे-राण्या, 
वीरपुरुष, युद्धप्रसंग याचबरोबर विशिष्ट कालखंड, विशिष्ट प्रदेश, विशिष्ट समाज हे इतिहासलेखनाचे 
विषय बनू लागले. साधनसंभार वाढला तशी इतिहासलेखनाची व्याप्तीही वाढली. चिकित्सक 
दृष्टिकोनामुळे पूर्वीचे अनेक तथाकथित इतिहास आधुनिक काळात केवळ साधनांत जमा झाले. 
'इतिहास' या संज्ञेच्या त्यातल्या त्यात जवळपास पोहोचणारा प्राचीन भारतातील ग्रंथ म्हणजे 
बाणभट्टाचे 'हर्षचरित' (इ.स. ७ वे शतक) होय. त्यातून हर्षवर्धनाच्या कारकिर्दीची माहिती मिळते; 
परंतु यामध्ये आधिदैविके दृष्टिकोन, भूगोल आणि कालक्रम यांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आढळते. 


'आख्यायिकांवरील विश्वास' या महत्त्वाच्या दोषामुळे या काव्यग्रंथाचे ऐतिहासिक मूल्य कमी झाले 


^ 


आहे. 

आधुनिक अथनिही ज्याला 'इतिहास' म्हणता येईल, असा महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणजे कल्हणाचा 
'राजतरङ्गिणी' (इ.स. १२ वे शतक). त्यात काश्मीरच्या राजवंशाचा इतिहास लिहिलेला आहे. 

नंतरच्या काळात मोगल बादशाहांनी आपापल्या राजवटीच्या इतिहासरूप वृत्तान्त लिहवून 
घेण्याची प्रथा पाडली, हे वृत्तान्त अगदी विश्वासार्ह नसले, तरी तपशीलवार आहेत. * मुसलमानांचे 
अनुकरण करून मराठ्यांनी एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तीची वा घटनेची हकीकत लिहून ठेवायला 
सुरुवात केली, त्यालाच 'बखर' असे म्हणतात. मारवाडामधील राजपूतवंशीयांनीही अशी नोंद 
करण्यास सुरुवात केली, त्याला 'ख्यात' असे म्हणतात. (ख्यात हा एक राजस्थानी वाङ्मय प्रकार. 
मराठी साहित्यात जशी बखर असते तसेच राजस्थानी साहित्यात ऐतिहासिक माहिती ज्यामध्ये असते 
अशा विशिष्ट साहित्यकृतीला 'ख्यात' म्हणतात. ऐतिहासिक दस्ताऐवजासारखे स्वरूप असलेल्या या 
वाङ्मयप्रकारातून तत्कालीन वास्तव समजण्यास मदत होते.) 


१५१ 


गुजरातच्या चालुक्य राजासंबंधी (इ.स. ९४० ते १३०५) ऐतिहासिक स्वरूपाचे अनेक 
काव्यग्रंथ उपलब्ध आहेत. या सर्व ऐतिहासिक स्वरूपाच्या काव्यग्रंथांमध्ये अलंकारांचा सोस, 
आश्रयदात्यांची अवास्तव स्तुती, काल्पनिक घटना, चन्द्रसूर्यापर्यंत वंशावळ मिळविण्याचा संकेत 
इत्यादी प्रकारांमुळे हे सर्व ग्रंथ इतिहास नसून प्राय: काव्ये आहेत. परंतु, 'शिवभारतम्‌” हा काव्यग्रंथ 
वाड्मयीन सौंदर्याने जरी नटला असला, तरी त्यामुळे ऐतिहासिक घटनांना कोठेही ठेच पोहोचलेली 
नाही. भूतकाळातील यथार्थ घटनांचे यथार्थ वर्णन या काव्यग्रंथात आपल्याला सापडते. थोडक्यात, हा 
काव्यग्रंथ इतिहासाचे चित्रण करणारा आहे आणि म्हणूनच त्याचे ऐतिहासिक मूल्य अमोल आहे. 

लोकांना शिक्षा-दीक्षा मिळावी व इतिहासाचे ज्ञान त्यांच्या जीवनात उपयुक्त व्हावे, याच एका 
हेतूने पूर्वीचे इतिहासकार आपले ग्रंथ लिहीत. आलंकारिक वर्णनाने इतिहासांतील घटनांना फुलोरा 
आणायलाही ते मागे-पुढे पाहत नसत. कवी, दार्शनिक, समाजशास्त्रवेत्ते व मुत्सद्दी राजकारण्यांनी 
इतिहासाचा पुष्कळ उपयोग केलेला दिसतो. 

ग्रीक इतिहासकार 'हिरोडोट्स्‌' म्हणतो, की 'इतिहासकार हा एकप्रकारचा महाकवीच असतो 
व वीर पुरुषांच्या गुणगाथा लिहून लोकांचे मनोरंजन करणे हे त्याचे कार्य असते.” 

'थ्युसिजइडीज्‌' या दुसऱया ग्रीक पंडिताने 'इतिहासाला लोकोपयोगी शिक्षणाचे साधन मानले 
आहे” इतिहास मानवचरिताचा बृहद्कोश असून त्याच्यापासून लोकशिक्षणासाठी उत्तम आदर्श व 
दृष्टान्त मिळतात, असे विद्वान लोक मानतात.' इतिहासलेखनात स्वच्छंद विहाराला अवकाश नसून 
शब्दावडंबर न करता घटनांचे यथातथ्य वर्णन करणे आणि त्यातही जे सांगावयाचे ते “सप्रमाण” सांगणे 
हे महत्त्वाचे असते. प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌' या काव्याला वाड्मयीन मूल्य प्राप्त व्हावे म्हणून काव्यकर्ता 
कवीन्द्र परमानंद यांनी काही ठिकाणी तशी (शब्दावडंबर करणारी) शब्दरचना केली असली, तरी 
त्यामुळे इतिहासाच्या यथार्थतेला कोणतीही बाधा येत नाही. हे काव्य वाचत असताना रसिक त्याचा 
आस्वाद घेता-घेताच ऐतिहासिक सत्य जाणत जातात. म्हणून इतिहासलेखनाचे हे एक उत्तम उदाहरण 


ठरते. 


१५२ 


इतिहासाची साधने : 


आतापर्यंत आपण इतिहासाच्या 'व्याख्या', “स्वरूप” व 'उद्दिष्ट्ये' पाहिली. त्यानंतर 
“इतिहासलेखन” म्हणजे काय, हे जाणून घेतले. हे 'इतिहासलेखन” करण्यासाठी सर्वांत आवश्यक 
असतात ती 'इतिहासाची साधने”. म्हणून इतिहासाचे ज्ञान होण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी ही साधने 


पाहणे महत्त्वाचे आहे. 


कोणत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना 
“इतिहासाची साधने” असे म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकरण निरनिराळ्या प्रकारांनी होते. 
इतिहासकाळाचे “प्राचीन”, 'मध्ययुगीन' व 'अर्वाचीन' असे तीन विभाग मानून त्यांत समाविष्ट 
होणाऱ्या साधनांचा विचार करता येतो. साधनांचे “लिखित साधने” व 'अलिखित साधने” असे 
वर्गीकरण करता येते. 


“लिखित साधनांत” निरनिराळ्या भाषांमधील भूर्जपत्रे, ताडपत्रे, ऐतिहासिक दस्ताऐवज, ग्रंथ, 
शकावली, वंशावली, मआसिर (स्मरण), बखरी, तवारिखा (कालनिर्देश), कागदपत्रे, ताम्रपट, 
शिलालेख, नामा (लेख), तह, करारनामे, राजांच्या आज्ञा, राजकीय व खाजगी पत्रव्यवहार, 
शाहिरांनी रचलेले पोवाडे, बडवे, भाट यांनी रचलेली स्तुतिकाव्ये, ख्यात, हस्तलिखिते, दरबारी 
अधिकाऱ्यांच्या दिनचर्या, प्रवास वर्णने, अभिलेख इत्यादींचा समावेश होतो. 

'अलिखित साधनांत” आयुधे, पुरातत्त्वीय वस्तू, भांडी, चित्रे, शिल्पे, वास्तू, स्मारके, प्राचीन 
प्रतीके, भग्नावशेष, नाणी, मृत्पात्रे इत्यादींचा समावेश होतो. 


प्राचीन काळासंबंधी साक्षात ऐतिहासिक माहिती देणारे ग्रंथ फार थोडे आहेत. तथापि नाणी व 
इतर अलिखित साधनांद्वारे त्या काळातील माहिती मिळविता येते. मध्ययुगीन इतिहासाबाबत विविध 
भाषांतील व विविध लिपीतील लेख, नाणी, समकालीन व उत्तरकालीन ग्रंथ यांचा मुख्यत: उपयोग 
होतो. मध्ययुगीन काळाच्या पूर्वार्धातील फारच थोडी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत; पण उत्तरार्धातील 
हजारो कागदपत्रे व शेकडो ग्रंथ प्रकाशित आहेत. आधुनिक काळातही अनेक कागदपत्रे, ग्रंथ व 


वर्तमानपत्रे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आधुनिक काळातील इतिहास समजून घेणे अधिक सोपे आहे. 


१५३ 


इतिहास जाणून घेण्यासाठी अशाप्रकारच्या अनेक साधनांचा उपयोग होतो. अर्थात यातील जी 
अलिखित साधने असतात त्यांच्या अभ्यासावरून तत्कालीन परिस्थितीसंबंधी, इतिहासासंबंधी 
निष्कर्ष काढले जातात. हे निष्कर्ष बहुतांशी यथार्थ असले तरी संपूर्णपणे अचूक असतातच, असे नाही. 
त्याचप्रमाणे ताम्रपट, शकावली, शिलालेख वगैरे लिखित स्वरूपातील साधनांवरूनही शंभर टक्के सत्य 
इतिहास समजतोच, असे नाही. हिमनगाप्रमाणे केवळ १/३ इतिहास या साधनांवरून दृष्टोत्पत्तीस येतो 
व उर्वरित २/३ इतिहास काळाच्या उदरात गडप होण्याचीच शक्यता असते; परंतु तत्कालीन 
साहित्यिकांनी त्या त्या काळचा इतिहास, त्यातील महत्त्वाच्या घटना यांची नोंद केली असेल, तर ती 
क्रचितच अधिकाधिक सत्य इतिहासाचे दर्शन घडविते. “शिवभारतम्‌' हे यादृष्टीने महत्त्वाचे काव्य आहे. 
इतिहासाच्या अनेक लिखित, अलिखित साधनांतील सर्वात महत्त्वाचे साधन म्हणजे ज्या कालखंडाचा 
इतिहास लिहिला जातो त्या कालखंडाचा साक्षीदार असलेल्या व्यक्‍तीने तो लिहिणे. कवीन्द्र परमानंद 
हे शिवाजीमहाराजांच्या समकालीन असून आपल्या स्वामींचे चरित्रकथन करण्यासाठी त्यांनी प्रस्तुत 
काव्यग्रंथ रचला असावा, असे काही पुरावे मिळतात. म्हणून तत्कालीन वास्तव इतिहास जाणून 


घेण्यासाठी प्रस्तुत “शिवभारतम्‌' हे हस्तलिखित अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. 


कोणत्याही इतिहासातून राजकीय घडामोडींची विश्वसनीय माहिती तर उपलब्ध होतेच; पण 
त्यातून तत्कालीन समाजाची, त्यांच्या चालीरीतींची व धार्मिक कल्पनांचीही माहिती मिळते. प्राचीन 
काळचे इतिहासग्रंथ हे प्राय: वर्णनात्मक चरित्रकथन करणारे होते; पण त्यांचे स्वरूप राजकीय 
असल्याने त्यातून समाजदर्शन अनुषंगानेच घडते. क्रचित नीतिपर तात्पर्यही त्यात आढळते. 
“शिवभारतम्‌' हा इतिहास ग्रंथ असून त्यामध्ये शिवाजीमहाराजांचे चरित्रच कथन केले आहे, पण या 
राजकीय स्वरूपाच्या महाकाव्याच्या अनुषंगाने समाजजीवनांचे दर्शन घडते. यामध्ये नीतिपर गोष्टींचाही 


उल्लेख आढळतो. 


इतिहासाच्या व्याख्या, स्वरूप, उदिष्ट्ये, लेखन, इतिहासलेखन, इतिहासलेखनाची साधने 
पाहिल्यावर “एक इतिहास” म्हणून, “इतिहासाचे महत्त्वपूर्ण लिखित साधन” म्हणून 'शिवभारतम्‌' या 


काव्यग्रंथाचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे. 


१५४ 


जे घडले ते सर्व जसेच्या तसे इतिहासाच्या कक्षेत येतात; परंतु इतिहास म्हणजे 
“भूतकालीन राजकारण” असा त्यांचा संकुचित अर्थ केला जातो. वास्तविक, एखाद्या कालखंडाचा 
“इतिहास” म्हणजे 'त्या काळातील मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांचा आढावा' असाच अर्थ झाला 
पाहिजे. प्रस्तुत महाकाव्यामध्ये बासष्ट वर्षाच्या कालखंडाचा इतिहास सांगितला आहे. या बासष्ट वर्षात 
ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या, त्याचेच क्रमवार वर्णन यामध्ये आले असले, तरी त्याचा 'इतिहास' 
पडताळून पाहताना केवळ राजकीय परिस्थिती पाहणे हे संकुचित ठरते. इतिहासाचा व्यापक अर्थ 
लक्षात घेऊन त्याच्या राजकीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वगैरे सर्व अंगांचा अभ्यास करणे 


म्हणजे खऱ्या अर्थाने “तत्कालीन इतिहास” समजून घेणे होय. 


काव्याच्या साच्यातून उलगडत जाणारी 'शिवभारतम्‌' या काव्यातील इतिहासाची सर्व अंगे 
प्रबंधाच्या सुरुवातीला प्रस्तावनेत, त्यानंतर शिवाजीमहाराज व त्यांच्या पूर्वजांचे चरित्र तसेच 
शिवकालीन सांस्कृतिक जीवन, छत्रपती शिवाजीमहाराजांची राजकीय कारकीर्द या प्रकारणांमध्ये 


सोदाहरण अभ्यासून त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 


ऐतिहासिक महाकाव्ये, स्वरूप व परंपरा : 
प्रस्तावना : 

भारतीय संस्कृत साहित्यात वेदकाळापासून इतिहासाचा उल्लेख आला आहे. ऋम्वेदामध्ये 
इतिहासाशी संबंधित अनेक मंत्र आहेत. छान्दोग्योनिषदात तर इतिहास व पुराणाला “पंचमवेद' 
(पाचवा वेद) असेच म्हटले आहे. यास्काचार्यानी, “प्राचीन आचार्याचा कथाविषयक आणि कथन 
विषय, प्रामुख्याने इतिहास हाच होता असे म्हटले आहे. वेदार्थ निरूपण करताना ऐतिहासिकांचा एक 
वेगळा संप्रदाय होता, असा 'निरुक्त ग्रंथात उल्लेख केला आहे. त्याने 'इति ऐतिहासिका:', असे 
म्हणून इतिहासकारांचा वेगळा संप्रदाय असल्याचे सूचित केले आहे'. “वेदांचा अर्थ जाणून घेण्यसाठी 
पुराण आणि इतिहास यांचे ज्ञान आवश्यक आहे', असे म्हटले जाते. राजशेखराने “उपवेदांमध्ये 


इतिहासवेदाचा समावेश होतो', असे मत मांडले आहे. कौटिल्याने सर्वप्रथम इतिहासवेदाची गणना 


१५५ 


अथर्ववेदाबरोबर केली आहे. या सर्वावरून “इतिहास” ही संकल्पना भारतात फार प्राचीन काळापासून 

अस्तित्वात होती, हे समजते. प्राचीन काळात लिहिलेले काही इतिहास ग्रंथकाव्ये उपलब्ध आहेत. ` 

ऐतिहासिक महाकाव्याचे स्वरूप : 

ऐतिहासिक महाकाव्याचे स्वरूप इतर महाकाव्यांच्या स्वरूपापेक्षा काहीसे वेगळे असते. इतर 
महाकाव्यांच्या तुलनेत ते संपूर्णत: भिन्न असते, असे म्हणता येत नाही; तरीसुद्धा ऐतिहासिक 
महाकाव्याची काही वैशिष्ट्ये किंवा लक्षणे सांगता येतात, ती पुढीलप्रमाणे : 

१. प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूपाच्या साहित्यात ऐतिहासिक चेतनेचा अभाव होता. पौराणिक 
परंपरेने प्रेरित झालेले कवी तिथीक्रमाचे वर्णन करीत नसत, तर ते नायकाच्या केवळ भावनिक 
विकासाला महत्त्व देऊन त्याचेच प्रतिपादन करीत असत. काही महाकाव्यांमध्ये केवळ 
ऐतिहासिक घटना क्रमाने; तर काहींमध्ये केवळ नायकाच्या भावभावनांचे वर्णन असे. परंतु, 
ऐतिहासिक महाकाव्यामध्ये या दोन्हीचा सुवर्णमध्य साधलेला असतो. यावरून ऐतिहासिक 
महाकाव्याचे प्रथम लक्षण मिळते, ते असे की ऐतिहासिक महाकाव्यात नायकाच्या उत्थान- 
पतनाचेच (जय-पराजयाचेच) केवळ वर्णन नसते तर त्याच्या जीवनाच्या भावनात्मक 


विकासाचे प्रतिबिंबही त्यात असते. 

२. ऐतिहासिक काव्यात केवळ इतिहासच असतं नाही; तर इतिहासाबरोबरच त्यात काव्योचित 
उदात्तता, सौंदर्यही असते. म्हणून ऐतिहासिक काव्याची समीक्षा इतिहासदृष्ट्या आणि 
साहित्यदृष्ट्याही केली जाते. 

३. विषयवस्तुदृष्ट्या ऐतिहासिक काव्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये उदात्त व्यक्तिमत्त्वाचे चित्रण 
केलेले असते. 

४. ऐतिहासिक काव्याच्या भाषाशैलीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये गद्य-पद्याचे समान मिश्रण 


असते. गद्य असो वा पद्य, सर्वत्र काव्यगत चारुता असते. 


१५६ 


ऐतिहासिक महाकाव्याची परंपरा : 


आदिकवी वाल्मीकीचे “रामायण” हे सुप्रसिद्ध महाकाव्य असून त्यांच्या प्रतिभाशक्तीमुले ते 


केवळ महाकाव्य न राहता ऐतिहासिक काव्य, वीरकाव्य व धार्मिक स्वरूपाचे काव्य बनले आहे. 


भारतीय लौकिक साहित्यात रामायणानंतर महाभारताला महत्त्वाचे स्थान आहे. या 
महाकाव्यात तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय अशा सर्व परिस्थितींचे वर्णन आले 
आहे. या महाकाव्याने सर्व विषयांना स्पर्श केला आहे. म्हणूनच 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति 
तत्क्वचित्‌ ।” असे म्हटले जाते. महाभारताची परंपरा शिवभारतम्‌ ग्रंथात समाविष्ट केली असल्यामुळे 


या महाकाव्याला 'ऐतिहासिक महाकाव्य” असे म्हटले जाते. 


या महाकाव्यानंतर संस्कृत वाड्मयात प्राचीन काळापासून अनेक ऐतिहासिक महाकाव्ये 
निर्माण झाली. प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌' हे त्यापैकीच एक आर्वाचीन स्वरूपाचे ऐतिहासिक महाकाव्य आहे. 


या काव्यामुळे इतिहास संशोधकांना नक्कीच नवीन दिशा मिळण्यास मदत होणार आहे. 
ऐतिहासिक लेखनपरंपरा : 


इतिहासाची अभिरुची आपल्याकडे शेकडो वर्षापासून चालत आलेली आहे. इतर सर्व शास्त्रीय 
कल्पनांप्रमाणे इतिहासाची आजची व प्राचीन कल्पना यात पुष्कळ अंतर पडले आहे. परंतु, हे अंतर 
उत्क्रांतितत्तवाप्रमाणे कालानुक्रमाने पडत गेलेले आहे. उदाहरणार्थ गणित विषयात आज पुष्कळ प्रगती 
झाली; पण आर्यभट व भास्कराचार्य यांच्या गणितज्ञानाची महती आजही आपणास अमान्य करता येत 
नाही. त्याचप्रमाणे इतिहासाचे अध्ययन आपल्याकडे उपनिषद्कालापासून चालत आलेले आहे. 
छांदोग्योपनिषदांत अ.७ खंड २ मध्ये अध्ययनविषयात इतिहासाची गणना केलेली आहे. त्याचप्रमाणे 
कौटिल्यीय अर्थशास्त्रातही इतिहासाचा उल्लेख प्रामुख्याने केलेला आहे. याशिवाय महाभारत, रामायण 
हे आर्ष ग्रंथ सुप्रसिद्ध आहेत. त्यानंतर शालिवाहनाच्या सहाव्या शतकात लिहिलेले बाणभट्टकृत 
हर्षचरितम्‌, कल्हणकृत राजतरङ्गिणी (श.१०६५), नयनचंद्रसूरीकृत दहाव्या शतकातले 
'हंमीरवंशकाव्य', बिल्हणकृत बाराव्या शकतातले 'विक्रमाङ्कदेवचरित', जयसिंहकृत 


'कुमारपालचरित्‌', आनंदभट्टकृत 'बल्लाळचरित्‌’ (बंगाल), मेरूतुंगाचा “प्रबंधचिंतामणी” यांसारख्या 


१५७ 


अनेक ग्रंथांद्वारे ऐतिहासिक लेखनपरंपरा सुरू होती. मुसलमानांच्या आगमनापासून फारशी भाषेतून 
इतिहास लिहिण्याची एक नवीन परंपरा सुरू झाली. तिचे स्वरूपही बादशाहानामा, महंमदनामा इत्यादी 
रूपाने शिवकालीन लोकांपुढे होते. 


तेव्हा मूळची महाभारतीय इतिहासाची परंपरा व फारशी लेखनपद्धती यांच्यातील गुणांचे सुंदर 
संमिश्रण करून कवीन्द्र परमानंदांनी “-शिवभारतम्‌”ची रचना केलेली दिसून येते. या ग्रंथात नद्या, कला 
यांची यादी पौराणिक धरतीवर दिलेली आहे. परंतु, निजामशाही बुडण्याची कारणपरंपरा सांगताना 
तसेच सिद्दी जोहराच्या मृत्यूची चर्चा करताना परमानंदांचे लिहिणे आधुनिक इतिहासकाराला शोभेल 
अशा चिकित्सक स्वरूपाचे आहे. त्याचप्रमाणे स्वर्गातील दरबाराचे वर्णन करताना परमानंद जरी 
कल्पनेच्या वारूवर स्वार होत असले, तरी मराठ्यांची मोगलांशी झालेली युद्धे, अफजलवधाचा प्रसंग, 
पन्हाळ्याचा वेढा, तानाजी मालुसन्यांचा पराक्रम इत्यादी प्रसंगाची माहिती देताना जी ऐतिहसिक दृष्टी 
दाखविली आहे, ती खरोखर वाखाण्याजोगी आहे. 

सारांश शिवाजीमहाराजांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रात पूर्वीपेक्षा शास्त्रशुद्ध, ओजस्वी अशी 
ऐतिहासिक लेखनाची पद्धत रूढ होऊ लागली होती. परमानंद व जयराम यांचे ग्रंथ याचे द्योतक आहेत. 
यावरून बऱ्याच उच्च दर्जाचे ऐतिहासिक लेखन शिवशाहीत सुरू झाले होते व शिवाजीमहाराजांच्या 
मृत्यूनंतर महाराष्ट्रात जाळपोळ व धामधूमीचा काळ आल्यामुळे ही उज्ज्वल परंपरा चालू शकली नाही. 
शिवकालीन ग्रंथही पाहण्यास कठीण झालेले आहे. परंतु एवढे नक्की सांगता येईल, की त्यांचे अस्तित्व 


व त्यांची योग्यता याविषयी संशयास जागा नाही. 


१५८ 


तत्कालीन भौगोलिक परिस्थिती : 


“शिवभारतम्‌” या काव्यात नद्या, पर्वत, राज्ये, प्रांत, प्रदेश, सागर यांची अनेक नावे आली 
आहेत. परंतु त्यामुळे तत्कालीन भौगोलिक परिस्थितीची खूप माहिती मिळते, असे नाही. 
कालिदासाच्या 'मेघदूत'मध्ये त्याने मेघाला मार्ग सांगताना वाटेत येणाऱ्या नद्या, पर्वत, राज्ये यांचे जे 
वर्णन केले आहे, त्यामुळे तत्कालीन भौगोलिक परिस्थितीची इत्थंभूत माहिती मिळते. एवढी सविस्तर 
आणि सखोल भौगोलिक माहिती “शिवभारतम्‌' या काव्यातून मिळत नाही. तरीसुद्धा त्यामध्ये येणाऱ्या 
महाराष्ट्रातील अनेक प्रांतांच्या नावावरून त्याच्या सभोवतालचा प्रदेश यांची माहिती मिळते. तसेच, 
मालोजीराजे, शहाजीराजे, छत्रपती शिवाजीमहाराज, आदिलशहा, निजामशहा आणि दिल्लीच्या 
तख्तावर असलेले औरंगजेब वगैरे बादशहांचे परस्परांमध्ये असणारे संबंध कथन करणारे असे हे 
महाकाव्य असल्याने महाराष्ट्र प्रांताचे भौगोलिक स्थान, भौगोलिक स्थिती यांची माहिती त्यातून 
मिळते. म्हणूनच प्रस्तुत महाकाव्यातून ज्ञात होणारी तत्कालीन भौगोलिक परिस्थिती पाहणे महत्त्वाचे 
आहे. परंतु, भौगोलिक परिस्थिती अभ्यासण्यापूर्वी “भूगोल” म्हणजे काय, त्यामध्ये कोणकोणत्या 
घटकांचा समावेश होतो; म्हणजे भूगोलाचे अभ्यासविषय कोणते, याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
तरच तत्कालीन भौगोलिक परिस्थिती समजून घेता यईल. 
भूगोलशास्त्र (व्याख्या-उद्दिष्टे) : 

“भूगोल” हे एक शास्त्र आहे. निरनिराळ्या भागांतील सागर, नद्या, पर्वत, वने, रस्ते, नगरे, 
पिके, खनिजे, उद्योगधंदे, हवामान, पशुपक्षी इत्यादींचे वर्णन शास्त्रीय पद्धतीने करणे, हे भूगोलाचे 
उद्दिष्ट आहे. ` भूगोल या नावाने परिचित असलेल्या विषयास भूगोलविद्या अथवा भूवर्णनशास्त्र असे 
म्हणणे उचित होईल. याचे मुख्य कारण म्हणजे भूगोलाची पारंपरिक व्याख्या व व्याप्ती यामध्ये 
आमूलाग्र बदल झाले आहेत व होत आहेत. भूगोलास शास्त्र यादृष्टीने स्थान मिळावे अशी आधुनिक 
भूगोलतज्ज्ञांची आकांक्षा असून, आता सामाजिक शास्त्रांबरोबरच नैसर्गिक शास्त्रांमध्ये म्हणजे 


विज्ञानातही भूगोलशास्त्राचे स्थान महत्त्वाचे मानले जात आहे. 


१५९ 


भूगोलशास्त्राची सुटसुटीत व्याख्या 'पृथ्वीसंबंधी माहिती देणारे शास्त्र,“ अशी करता 


येईल. या व्याख्येत 'पृथ्वीपेक्षा जग” असा बदल करणे अधिक उपयुक्त ठरते. यामध्ये प्रामुख्याने 
भूपृष्ठवर्णनाचा समावेश होतो. सोयीकरिता हे भूपृष्ठवर्णन पृथ्वीचे किंवा जगाचे नैसर्गिक, भौगोलिक 
तसेच राजकीय भाग पाडून केले जाते. भूपृष्ठवर्णनात एखाद्या प्रदेशातील खडक, हवामान, शेती, 


संपत्तीसाधने, दळणवळण इत्यादींच्या माहितीचा अंतर्भाव होतो. ' 


भूगोलशास्त्राचा दुसरा मूलभूत घटक म्हणजे मानव व पर्यावरण यांचे नेहमी बदलत असणारे 
परस्पर संबंध. या संबंधाचे पृथ:करणात्मक विवेचन करण्याकडे आधुनिक भूगोलशास्त्राचा वाढता 
दृष्टिकोन आहे. 


भूगोलशास्त्र - स्वरूप : 


अठराव्या शतकापर्यंत भूगोलशास्त्राचे स्वरूप प्रामुख्याने स्थलनामांची जंत्री करण्याइतके 
मर्यादित होते. त्यानंतर भौगोलिक विचारधारेचे स्वरूपच बदलले. भौगोलिक अभ्यासाची साधनसामग्री 
वाढली. विसाव्या शतकात भूवर्णनशास्त्रात (भूगोलमध्ये) आमूलाग्र बदल झाला. त्याचे ध्येयच 


बदलले. त्याचे क्षितिज अधिक विस्तृत झाले. या शास्त्राद्वारे पुढील संकल्पना समजतात. 
१. मानव-पर्यावरण यांचा परस्पर संबंध शोधणारे शास्त्र 
२. भूदृश्य अभ्यासणारे शास्त्र 
३. पृथ्वीवरील विविध घटकांचे वितरण अभ्यासणारे शास्त्र. 
उदा:- निसर्गनिर्मित घटक - पर्वत, नद्या इत्यादी. 
मानवनिर्मित घटक - कारखाने शेती इत्यादी. 
४. मानवी परिस्थिती - विज्ञान यांचा अभ्यास करणारे शास्त्र 


उदा. - आसमंतातील वनस्पती व भौगालिक परिसर यांचा मानवी शरीरावर होणारा 


परिणाम. 


१६० 


५. प्रादेशिक भिन्नत्वाचा अभ्यास करणारे शास्त्र - नैसर्गिक व मानवी घटकांच्या प्रभावामुळे 


प्रदेशाप्रदेशांमध्ये भिन्नता कशी निर्माण होते, हे पाहणे. 
६. भू-राज्यशास्त्र-भूवर्णनशास्त्र म्हणजे “भू राज्यशास्त्र" असा आग्रह अतिरेकी स्वरूपाचा 
असल्यामुळे त्याची वाढ होऊ शकली नाही. 
विसाव्या शतकात तर भूगोलशास्त्रात अत्यंत प्रगती झाली. असे असली तरी त्यांच्या 
कितीतरी आधीच्या काळात (सुमारे २०० वर्षे) रचलेल्या 'शिवभारतम्‌” या काव्यात यातील कितीतरी 


मुद्दे समाविष्ट आहेत. त्यांच्यासंबंधी माहिती आहे. 
भूगोलशास्त्र-साधने : 


“भूगोल” कळण्यासाठी त्याची माहिती मिळविण्यासाठी अनेक साधने असतात. मध्ययुगीन 
काळातील (इ. स. १००० ते ब्रिटिश आमदानी) भूगोलविषयक ज्ञान, यात्रावर्णने, अरबी व फारसी 
भाषेत लिहिलेली प्रवासवर्णने, बखरी आणि जंत्र्यामध्ये मिळते. यादृष्टीने महानुभाव पंथाची 
*स्थळपोथी” उल्लेखनीय आहे. * संस्कृत भाषेमधील बौद्धांच्या ग्रंथामधून भारतीय प्रदेशाची माहिती 
मिळत असली, तरी भूगोलशास्त्राच्या दृष्टीने त्याचे महत्त अल्प आहे. पाणिनीची “अष्टाध्यायी”, 
कौटिल्याचे “अर्थशास्त्र, राजशेखरची 'काव्यमीमांसा', भरताचे “नाट्यशास्त्र”, वात्स्यायनाचे 
'कामसूत्र', कल्हणाचे 'राजतरङ्गिणी' यांसारख्या ग्रंथातून देखील स्थळवर्णने आढळतात." 
'मानसार' या ग्रंथात “नगररचना व नगर योजना” याविषयी माहिती मिळते. देशी, विदेशी प्रवाश्यांच्या 
लिखाणात स्थळवर्णने आलेली आहेत. तरीसुद्धा याकाळात भूगोल शास्त्रावरील खास (विशेष) चर्चा 


करणारे ग्रंथ उपलब्ध नाहीत. 


भारतीय साहित्यात भारताच्या भूपृष्ठाविषयी शास्त्रीय विवेचन नसले तरी भरतखंडाचे विस्तृत 
वर्णन केलेले आढळते. 'बाह्मणे', 'उपनिषदे', 'धर्मसूत्रे व धर्मशास्त्रे' या ग्रंथापेक्षा महाभारत” व 
“पुराणे, यात प्राचीन भारताची भौगोलिक माहिती विपुल प्रमाणात आहे. रामायणाचे 
“किष्किन्धाकाण्ड”, 'बृहत्संहिता', 'पराशरतंत्र', पतजलीचे “महाभाष्य”, कौटिल्याचे “अर्थशास्त्र, 


'योगिनीतंत्र' यांतही पुष्कळ उपयुक्त माहिती मिळते. निरनिराळ्या तीर्थमाहात्म्यात भारतातील 


१६१ 


तीर्थक्षेत्राची माहिती मिळते. राजशेखरकृत 'काव्यमीमांसा तसेच “रघुवंश', 'मेघदूत', 
नेषधीयचरित', 'दशकुमारचरित', “हर्षचरित” इत्यादी संस्कृत ग्रंथांमध्येदेखील अशी माहिती 
आढळते. 


भूगोलशास्त्र उपयोग (फायदे) : 


शत्रूचे सैनिकी बळ व त्याची युद्धक्षमता यांचा नाश करणे हे राजाचे मुख्य कार्य असते. त्यासाठी 
सैन्याची हालचाल व प्रवास करून शत्रूला भिडणे; त्यांच्यावर शस्त्रास्रांचा मारा करणे व विजय मिळविणे 
इत्यादी गोष्टी पार पाडाव्या लागतात. अशा सैनिकी कार्यावर भौगोलिक परिस्थितीचा प्रभाव पडतो. हा 


| | 
प्रभाव का व कसा पडतो ते थोडक्यात पाहू: 


१. दृश्यता - सैन्याची हालचाल, गतिमानता, अस्रमारा व दळणवळण यांवर दृश्यमानतेचा प्रभाव 


- भूपृष्ठ वैशिष्ट्ये, हवामान (धुके, पाऊस वगैरे) 
२. गतिशीलता - मार्ग, दिशा यांची निवड, अंतर, प्रवास, वेळ, अडथळे 
३. सुगमता - वाहनांची उपलब्धता इत्यादींवर सैन्याचे गमनागमन अवलंबून 
४. दळणवळणाची साधने 
५, प्राप्यता आणि उपलब्धता 
६. भेद्यता - सैनिकी कामात विघ्ने आणण्याची शत्रूची क्षमता म्हणजे भेद्यता होय. 


७. आत्मरक्षण - सैनिकांच्या रक्षणबरोबरच आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करणे, त्यांचे मनोधैर्य 
टिकविणे व वाढविणे, तसेच शत्रुजनांच्या मनोधैयचि खच्चीकरण करणे, या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. 
या सर्व बाबी परस्परावलंबी असून त्यांच्यावर भौगोलिक परिस्थितीचे बरेवाईट परिणाम घडत 
असतात. सैनिकी कार्य पार पडल्यानंतर पुष्कळदा भौगोलिक परिस्थितीत बदल घडू शकतात. 
थोडक्यात, भौगोलिक परिस्थितीचा युद्धावर सर्वात मोठा परिणाम होतो. 
रणांगणावर भौगोलिक घटकांचा विचार महत्त्वाचा असतो.” जमिनीवरील उंचसखल जागा 


(उदा. टेकड्या, ओढेनाले इ.) ताब्यात असल्यास त्या परिसराची दृश्यता वाढते, शस्त्रास्रांच्या 


१६२ 


नकाशा क्र.-3 


खेड / # पाच परगणे आणि बारा मावछे 


$  / नाशिककडे 
७ 


> 


अहमदनगरकडे 


खत्म 


i 


2 _ 

ie > नज 
न कुट... > नट 
८ ह 


ड 4 
भेटी 22 फलटणकडे 


खडा? / | 
gf 2 फलटणकडे ज 
साताच्याकडे, (99 [हातारा रोडकडे 7 


॥ | 2 वावडे 
सातार्‍याकडे 


4 गिरिदुर्ग - सस्ते ला सीमारेषा = = ला - हवेली तरफेचा जो भाग मावळ काकि दिला होता त्याची सीमारेषा यांगोत्याकडे ४ 


मार्‍याचा पल्ला वाढतो व सभोवतालच्या क्षेत्रातील हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येते. टेकड्यांची रांग 
किंवा नदी-नाले यांमुळे आघाडीत तसेच हल्यांच्या मार्गात त्रुटी येते. जंगलात व दऱ्याखोऱ्यांच्या 
प्रदेशात घोडदळ वगैरेच्या हालचालींवर निर्बंध पडतात. सपाट, सलग क्षेत्रावरील लढाया वाहनगामी 
सैन्याचा उपयोग लाभदायक ठरतो. 

उदा. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक रचनेचा परिणाम शिवाजीमहाराजांच्या सेना संघटनेवर तसेच 
संग्रामनीतीवर झाल्याचे दिसून येते. मोगलांच्या प्रचंड सैन्यबळाला ही भौगोलिक परिस्थिती अनुकूल 


नव्हती. भूपष्ठाचा परिणाम हल्ला, प्रतिहल्ला यांवर होत असतो. 


कौटिल्यीय अर्थशास्त्रात सैनिकी कार्ये व भूगोल यांच्या संबंधाविषयी विवेचन केलेले आहे. 
मुस्लिम बखर व तवारिख यांच्या लेखकांनी तत्कालीन भारतीय भौगोलिक परिस्थितीचे वर्णन केलेले 
आढळते. भारतावरील आक्रमणे व येथे झालेल्या लढायांच्या ऐतिहासिक वर्णनावरून सैनिकी कार्यावर 
भौगोलिक परिस्थिती कसा परिणाम करते, हे लक्षात येते. 


प्रस्तुत शिवभारतम्‌ या काव्यातही मराठा सरदारांच्या यवनविरोधी सैनिकी कार्यावर भौगोलिक 
परिस्थितीचा परिणाम झालेला दिसून येतो. 


शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्यासाठी निवडलेला प्रदेश दोन बाबतीत वैशिष्ट्यपूर्ण होता, भरपूर 
पावसामुळे दुष्काळाचे भय नव्हते आणि टेकड्यांच्या रांगामुळे शत्रूपासून नैसर्गिक संरक्षण मिळत असे. 
अशा नैसर्गिक रचनेमुळे येथील माणसे निर्भय, काटक आणि कष्टाळू बनली होती. सोबतच पश्चिमेकडून 
परदेशी व्यापाऱ्यांच्या राबत्यामुळे या प्रदेशातील लोक जगाच्या संपर्कात आले. शहाजीराजांसारखा 
सेनापती ह्या डोंगराळ प्रदेशात निपजणे केवळ या प्रदेशाच्या वर उल्लेखित वैशिष्ट्यांमुळे शक्‍य झाले. 
बेकारीवरचा तोड़गा म्हणून तिथले लोक मुलुखगिरी करत इतरांच्या लढाया लढायचे; पण 
शिवाजीमहाराजांच्या रूपात त्यांना स्वत:ची लढाई लढणारे नेतृत्व मिळाले आणि त्यांनी इतिहास 


घडवला. 


तळटिपा : 


१. 


वरील निर्णयपत्र पुणे येथील भारत इतिहाससंशोधक मंडळात कै. पां. न. पटवर्धन यांनी वाचले 
होते. ते शके १८३५ च्या इतिवृत्तांत 'शिकालीन शास्त्री पंडित” या मथळ्याखाली मंडळाने 
प्रसिद्ध केले आहे. 

राजवाडे खंड ८ पान नं. ३८ 

शिव. अ. २९ श्लो. क्र. ७३ ते ७८ 

शिव. अ.१ ला श्लो. क्र. ११ 


शिव.अ. १ श्लो. क्र. २४ ते २७ 
शिव. अ. ३० श्लो. क्र. ६ 


Dagh-Register gehouden int casteel Batavid, Anno I66] pages 25-26 
भा. सं. को. खंड -१ पृ. क्र. ५४३ 


नि. २.१० वृत्ति 


. भा. सं. को. खंड -१ पृ. क्र. ५४३ 
. भा. सं. को. खंड -१ पृ. क्र. ५४३ 
; म. वि. खंड - २ पृ. क्र. ५०८ 

. भा. सं. को. खंड -१ पृ. क्र. ५४३ 
भा. सं. को. खंड -१, पृ. क्र. ५४३ 
; म. वि. खंड - २, पृ.क्र. ५०८ 

. ऋ.सं. १-११२-१०, १-१-२, ७-३३-५ इत्यादी 
. छा.उ. ७-१-२ 

. भा. सं. को. खंड -१ पृ. क्र. ५४३ 
. गृ. सू. आश्व. ४-६-६ 

. अ. शा. १-३ 


. अ.शा. १-५, १०-१४ 


१६४ 


. अ.शा. ५-६ 

. राजवाडेकृत ऐतिहासिक प्रस्तावना 

, भा. सं. को. खंड -१ पृ. क्र. ५४५ 

. भा. सं. को. खंड -१ पृ. क्र. ५४७ 

. म. वि. खंड - २ पृ. क्र. ५२९ 

, उदा. अबुलफजलचा अकबरनामा इत्यादी 
. उदा. सभासद बखर, चिटणीस बखर 

. उदा. जोधपूर राज्य की ख्यात. 

, उदा. चंदबरदाईचे पृथ्वीराज रासो. 

. भा. सं. को. खंड -१ पृ. क्र. ५४५ 

. मआसिर - ई- आलमगिरी, शिवकालीन शकावली इत्यादी 
. भा. सं. को. खंड -६ पृ. क्र. ५६७ 

. म. वि. को. खंड - १२ पृ. क्र. ५८४ 

. म. वि. को. खंड -१२ पृ. क्र. ५८६ 

. म. वि. को. खंड -१२ पृ. क्र. ५८७ 

. म. वि. को. खंड -१२ पृ. क्र. ५८८ 

. म. वि. को. खंड -१२ पृ. क्र. ५८८ 

. म. वि. को. खंड -१२ पृ. क्र. ५८९ 

. म. वि. को. खंड -१२ पृ. क्र. ५८९ 

. म. वि. को. खंड -१२ पृ. क्र. ५८९ 


१६५ 


प्रकरण ५ वे 
काव्यशास्त्रदृष्ट्या 'शिवभारतम्‌' या ग्रंथाचे महत्त्व 
अ) शिवभारतमू” - एक अनुपुराण :- 
पुराण शब्द अनेक अर्थात आढळतो. प्राचीन ग्रंथात “प्राचीन आख्यान”, 'उपदेशप्रधान दीर्घ 
वर्णन”, “नृपवंशातील”, “विश्वरचनेसंबंधी चर्चा इत्यादी पुराण शब्दाचे अर्थ आढळतात. महाभारतात- 
“पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ । 
कथ्यन्ते हि पुरास्माभिः श्रुतपूर्वा पितुस्तव ॥' ` 


असा पुराण शब्दाचा अर्थ दिला आहे. पुराणांच्या विषयाबद्दल जो रूढ श्लोक आहे त्यावरून 
पुराण म्हणजे “नृपवंशावली' असा अर्थ निघतो. अथर्वीय संदर्भावरून पुराण म्हणजे “विश्वरचनेबद्दल 
विचार” असा अर्थ निष्पन्न होतो. पण, एकंदर ब्राह्मणग्रंथ, उपनिषदे, बौद्ध ग्रंथ यांचे धोरण पाहून पुराण 
म्हणजे 'पुरातन व्याख्यान' असा अर्थ निष्पन्न होतो; आणि या शब्दाचा प्रयोग नेहमी इतिहास 


शब्दाबरोबर झालेला दिसतो. 


काही तज्ज्ञांच्या मते, वैदिक साहित्यात आढळणारा “पुराण” शब्द उपलब्ध पुराणांना उद्देशून 
नाही; परंतु गौतम व आपस्तम्ब धर्मसूत्रांतील उल्लेखांवरून इ.स. पूर्व पाचव्या शतकापूर्वी हल्लीच्या 
पुराणांच्या वर्णनाशी जुळेल असा एखादा ग्रंथ असावा, तो म्हणजे “मूल पुराण संहिता” असावी. 
महाभारताचे पुराणग्रंथांशी अगदी जवळचे साम्य दिसते, त्यावरून पुराण ग्रंथांच्या प्राचीनतेविषयी संशय 
घेण्याचे कारण नाही. महाभारत हे एक पुराणच आहे. कारण पुराणांची जी वैशिष्ट्ये ती त्यात 
आढळतात. तेव्हा महाभारताच्या एखाद्या संस्करणाचा मूल पुराणसंहितेशी संबंध असावा. 
'ललितविस्तार' हा बौद्ध ग्रंथ स्वतःला पुराण म्हणवितो व ते म्हणणे सार्थही आहे. हरिवंशात 
'वायुपुराणाचा” उल्लेख आहे. पुराणात दिलेले राजवंश 'आन्ध्रभृत्य' व 'गुप्ता'पर्यंत थांबतात. 
'हर्षवर्धनादि” नंतरच्या राजांचा त्यात उल्लेख नाही. त्यामुळे हल्लीची पुराणे गुप्त साम्राज्यांच्या युगात 
तयार झाली, असा तर्क आहे. डॉ. विंटरनिट्स्च्या मते, पुराणे इ.स. च्या सातव्या शतकात अस्तित्वात 


आली. 


१६६ 


पुराणांचे उद्दिष्ट : 

परंतु इ. सनाच्या पहिल्या शतकाच्या आत-बाहेर तयार झालेल्या बौद्ध महायान पंथाच्या 
ग्रंथांशी पुराणांचे निकट साम्य आहे. शिवाय 'सद्धर्म पुण्डरीक' व “महावस्तु” ही बौद्धधर्मीय पुराणेच 
म्हणावीत, अशी आहेत. म्हणजे ज्यावेळी ब्राह्मणसंस्कृतीविरुद्ध बौद्ध धर्माचे उत्थान होत होते, तेव्हा 
घडत असलेल्या धर्मक्रांतीत पुराणांचा उद्गम झाला. जुन्या वैदिक धर्माचे अवशेष कायम ठेवून नवीन 
सुधारणा अमलात आणण्याचे व नवीन धार्मिक गरजा भागविण्याचे कार्य व्यास महर्षींना करावयाचे होते. 
म्हणून त्यांनी पुराणवाड्मय निर्माण केले. त्यामुळे धर्माला कालानुरूप वळण देणाऱ्या 
धर्मक्रान्तिकारकांत व्यासांचे नाव अग्रस्थानी शोभते. 
मूलसंहिता : 

मूळ एकच पुराण होते, त्यापासून अनेक उपपुराणे झाली. वैदिक संहितांची विभागणी पूर्ण 
झाल्यावर व्यास महर्षीनी पुरातन युगांपासून चालत आलेल्या कथा, दन्तकथा, गाथावगैरेंचा संग्रह 
करून त्यांची एक स्वतंत्र संहिता बनविली, तीच ती “मूल संहिता” व्यासांनी 'सूत रोमहर्षण” नावाच्या 
पाचव्या शिष्याच्या स्वाधीन केली. अशी मूळ पुराणाची हकीकत वायू, ब्रह्माण्ड व विष्णुपुराणांत आली 
आहे. अशी पुराणाची “मूल संहिता” मुद्दाम व्यासांनी तयार केली किंवा यज्ञविषयक मंत्रांच्या चार 
वेदसंहिता बनल्यावर उरलेली आख्याने, उपाख्याने, कल्प, गाथा यांच्या संग्रहाने आपोआप बनली. 
यांपैकी काहीही जरी गृहित धरून चालले, तरी “सूत-वाड्मयाचा मूलाधार” असे काही तरी त्या वेळी 
अस्तित्वात होते, हे मानणे भाग आहे. 


रोमहर्षणाने आपल्या ताब्यात आलेल्या 'मूल संहिते” ची अनेक संस्करणे केली, त्यांच्या 
पृथक्‌ संहिता तयार केल्या व आपल्या शिष्यांना वाटून दिल्या. या पृथक संहिता म्हणजेच नंतर 
अस्तित्वात आलेली पुराणे. त्यांच्यात जे कथासाम्य आढळते, ते मूल संहितेवरून आलेल्या 
कथावस्तूमुळे सिद्ध ठरते. मूल संहिता आज अस्तित्वात नाही; पण तिचे अवशेष 'वायू“व “ब्रह्माण्ड” 


पुराणात आढळतात. तदनुसार मूल संहितेस चार पाद होते - प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्धात व उपसंहार. 


१६७ 


अठरा संस्करणे : 

मूल संहितेवरून अनेक संस्करणांद्वारे तयार झालेली पुराणे १८ आहेत. त्यांना महापुराणे असे 
नाव आहे. कारण दुसरी १८ पुराणे आहेत त्यांना “उपपुराणे” म्हणतात. 

“अष्टादश पुराणेषु दशभिर्गीयते शिव: । 

चतुभिर्गीयते विष्णुर्दाभ्यां शक्तिश्च विघ्नप: ॥' 

अशी एक महापुराणांची विभागणी केलेली आढळते. 'अठरा' या संख्येबद्दल जरी वाद नसला, 
तरी त्यांच्या नावाबद्दल मतभेद आहेत. पुढील यादी सोयीस्कर पद्धतीने दिलेली आहे. 

“मद्बयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयं । 

अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते ॥' 

(मद्वय) मत्स्य, मार्कण्डेय, (भद्वय) भागवत, भविष्य, (ब्रत्रय) ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, 
(वचतुष्टय) वामन, वराह, विष्णू, वायू (अ) अग्नी, (ना) नारद, (प) पद्म, (लि) लिंग, (ग) गरूड, 
(कू) कूर्म, (स्क) स्कन्द. दुसऱ्या एका यादीत शिव हे नाव वायुपुराणाऐवजी येते एवढाच फरक. म्हणजे 
दुसऱ्या यादीप्रमाणे वायू हे उपपुराण आहे. उपपुराणे पुढीलप्रमाणे : 

सनत्कुमार, नृसिंह, वायू, शिवधर्म, आश्चर्य, नारद, नन्दिकेश्वर, औशनस, कपिल, वरूण, 
शाम्ब, कालिका, महेश्वर, कल्किदेवी, पराशरं, मरीची, सौर अशी यादी गरुड पुराणात येते; पण 
हेमाद्रीने वेगळीच नावे दिलेली आहेत. 

भागवतास काही महापुराण मानतात; तर काही त्या ठिकाणी देवीभागवताची स्थापना करतात. 
सुप्रसिद्ध 'देवीमाहात्म्य' ज्याला 'चण्डिपाठ' किंवा 'सप्तशती' अशी नावे आहेत व ज्यांत 
आदिशक्तीची ७०० श्लोकांत स्तुती आहे, ते मात्र मार्कण्डेय पुराणातील आहे. डॉ. विंटरनिट्झच्या 


मते, 'सप्तशती' इ. स. सहाव्या शतकापूर्वी झाली. 


१६८ 


पुराणांची वैशिष्ट्ये : 


१) 


२) 


ही पुराणे एकेका विशिष्ट देवतेच्या महिमोत्कर्षास वाहिलेली आहेत, हे त्यांच्या नावांवरून स्पष्ट 
होते. रोमहर्षणाने ज्या आपल्या शिष्यांना पुराणसंहिता वाटल्या, ते सर्व ब्राह्मणच होते. त्यांनी 
आपापल्या आराध्य देवतेला त्यामधून प्राधान्य दिले. म्हणून पुराणांना विशिष्ट देवतावादाचा 
दृष्टिकोन मिळाला. अठरा पुराणांत दहा शिवांची उपासना प्रधान असलेली शैव, चार वैष्णव, 
एक शाक्त व एक गाणपत्य अशा अर्थाचा श्लोक वर उद्धृत केलाच आहे. 
पुराणांना महाभारताची बरोबरी करण्याची हौस होती. कथाविषयात व छंदांत ती झाली. पण, 
त्याचबरोबर श्लोकसंख्येतील पुराणांनी ती करण्याचा प्रयत्न कला. प्रत्येक पुराणात सरासरी 
१२००० श्लोकसंख्या आहे. फक्त “स्कंदपुराण' मात्र ८१००० श्लोकांचे आहे. सर्व पुराणे 
मिळून फक्त चार लक्ष ग्रन्थ बनतो. 
आख्याने (स्वत: पाहून लिहिलेल्या कथा), उपाख्याने (ऐकून लिहिलेल्या कथा), गाथा 
(घडलेल्या गोष्टींच्या पद्यरूप आठवणी), कल्पवाक्ये (विश्‍वरचनेसंबंधी चर्चा) हेच पुराणांचे 
सामान्यत: विषय असतात. याबद्दल एक पुरातन श्लोक प्रसिद्ध आहे. 

‘सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥' 


प्राथमिक जगदुत्पत्ति, अवान्तर सृष्टी, राजवंशवर्णन, युगप्रमाण व ऋषी, राजे वैगरेंच्या 


वंशासंबंधी हकीकत ही पुराणांच्या विषयांची अनुक्रमणिका आहे. सर्वच पुराणांतून या सर्व गोष्टी आहेत, 


असे नाही. म्हणून मूल संहितेत या गोष्टी पूर्णपणे होत्या, असा तर्क बांधावयाचा. 


४) 


याशिवाय देवासुरांच्या कथा, दशावतारांची वर्णने, देवपूजा व तीर्थयात्रांचे नियमधर्म, चार वर्ण 
व चार आश्रमांचे आचार, ब्राह्मणादिकांची नित्यनैमित्तिक कर्मे, धर्मतत्त्वांची चर्चा, 
तीर्थमाहात्म्य, सांख्ययोगाची मीमांसा इत्यादी विषय पुराणांत अंतर्भूत केलेले आढळतात. 


पुराणांचे स्वरूप हल्ली असे आहे, की त्यांत उपदेशप्रधान भाग अधिक व ऐतिहासिक भाग कमी. 


१६९ 


विषयांच्या दृष्टीने रामायण, महाभारत व पुराणे हे एकाच जातीचे साहित्य ठरते. 
शब्दसाम्याबरोबर विषयसाम्यही भरपूर सापडत असल्यामुळे या तिघांना अगदी स्पष्टपणे वेगळे 
करता येत नाही. आर्ष काव्य, धर्मशास्त्र, कथासंग्रह व जगद्रचनाविषयक माहितीची ही भांडारे 
आहेत. धार्मिक बाबतीत उपदेशप्रधान भाग बराच असल्यामुळे पुराणांना वेदाप्रमाणे अधिकार 
प्राप्त झालेला आहे. 'वायुपुराणाने' तर स्वत:ला “पुराणवेद' म्हणवून घेतलेले आहे. काही 
पुराणांनी स्वत:च्या श्लोकांना “क्रक्‌' म्हटले आहे. आपली उत्पत्ति जगन्नियंत्यापासून झाली, 
असे सांगितलेले आहे. 'वेदसम्मित' हे तर त्यांचे स्वविषयक नित्यविशेषण आहे. जे फल 
वेदाध्ययनाने मिळते, तेच पुराणंश्रवण-पठणाने लाभते, अशी फलश्रुती शेवटी जोडलेली 
असते. व्यासांनी वेदसंहितांची विभागणी केली व पुराणेही त्यांनी रचिली हे साम्य सर्वविश्रुत 
आहे. 
शिवभारतमूला लागू होणारी पुराणांची लक्षणे - 
१) कवीन्द्र परमानंद हे छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या दरबारात राजश्रयाला होते. त्यामुळे 
त्यांनी आपल्या पुराणातून आपल्या स्वामीला म्हणजे राजाला प्राधान्य दिलेले दिसून येते. 
२) यात छत्रपती शिवाजीमहाराजांसंबंधी वर्णन आलेले आहे. म्हणजे राजवंश वर्णन यात 
केलेले आहे. 
३) प्रस्तुत काव्यात ऐतिहासिक वर्णनच भरपूर प्रमाणात आलेले आहे. शिवाजीमहाराजांना 
“अवतारी पुरुष” म्हणून संबोधण्यात आलेले आहे. 
४) श्लोकसंख्येच्या दृष्टीने कवीन्द्र परमानंदकृत 'अनुपुराण’ (शिवभारतम्‌) हे पुराणांच्या 
लक्षणात बसत नाही. यात फक्त २,२६२ श्लोक आहेत. 
पुराणांची अगदी त्रोटक लक्षणे प्रस्तुत शिवभारतम्‌ या ग्रंथाला लागू होताना दिसून 


येतात. तरी पुढे महाकाव्याची लक्षणे किती प्रमाणात या ग्रंथाला लागू होतात, ते पाहू. 


१७० 


आ) शिवभारतम्‌' - एक महाकाव्य : 


प्रस्तावना : 

आपल्या देशाला अत्यंत समृद्ध असा साहित्यिक वारसा लाभलेला आहे. येथे अनेक 
भाषांमधून साहित्यनिर्मिती झालेली दिसून येते. सर्वात प्राचीन अशा संस्कृत भाषेमध्ये तर 
वेदकाळापासून साहित्य निर्माण झालेले आहे. संस्कृत भाषेत ज्या साहित्यकृती निर्माण झाल्या, 
त्यामध्ये नाटके, खंडकाव्ये, महाकाव्ये, भाष्यग्रंथ, पुराणे, दर्शनवाड्मय, व्याकरणशास्त्रविषयक ग्रंथ 
असे अनेक प्रकार हाताळलेले आहेत. या सर्व साहित्यप्रकारांमध्ये महाकाव्याला एक विशेष महत्त्वाचे 
स्थान आहे. ऋषीमुनींच्या काळापासून संस्कृतमध्ये महाकाव्ये रचली गेली. या साहित्यप्रकाराला 
अनन्यसाधारण महत्त्व असण्याचे कारण म्हणजे “इतिहास” आणि “काव्य” यांची सुरेख सांगड यामध्ये 


घातली गेलेली असते. 


महाकाव्यामुळे प्राचीन इतिहासाचे ज्ञान होते; पण महाकाव्यात हा इतिहास केवळ रुक्ष पद्धतीने 
न मांडता त्याला काव्य, वाड्मयाची सौंदर्याची झालरही लावलेली असते. मराठीतील 'बखर” हा 
वाङ्मय दस्तऐवज म्हणून अत्यंत महत्त्वाचा; परंतु त्यामध्ये केवळ ऐतिहासिक घटनाच तपशीलवार 
दिलेल्या असतात. त्यामुळे तशाप्रकारचे ऐतिहासिक साहित्य वाचताना एकप्रकारचा रोखठोकपणा 
येतो. महाकाव्यामध्ये मात्र हाच इतिहास रस, वृत्त, छंद, अलंकारांनी सुशोभित करून काव्यात्मक 
पद्धतीने तो सांगितला जातो. त्यामुळे एकच इतिहास बखर वगैरे स्वरूपात वाचण्यापेक्षा महाकाव्याच्या 
स्वरूपात वाचताना अधिकाधिक आकर्षक वाटतो. येथे ऐतिहासिक कथानकावर काव्याची पुटे 
चढवलेली असतात. त्यामुळे येथे रुक्षता जाऊन रंजकता येते. इतिहासाची मांडणी काव्यात्मक 
पद्धतीने करणारा हा वाड्मयीन प्रकार म्हणूनच अधिक रोचक वाटतो. 

अशी महाकाव्ये केवळ प्राचीन काळातच रचली गेलेली नाहीत; तर आधुनिक काळातही अनेक 
विद्वानांनी संस्कृतमध्ये ती केली आहे. कवीन्द्र परमानंद यांनी रचलेले 'शिवभारतम्‌' हे असेच एक 
अर्वाचीन महाकाव्य. हस्तलिखिताच्या स्वरूपात मिळालेल्या या ग्रंथाचे स्वर्गीय श्री सदाशिव महादेव 


दिवेकर हे संपादक होत. त्यांनी इ. स. १९२७ मध्ये भारत इतिहास संशोधन मंडळ, पुणे येथे हा ग्रंथ 


१७१ 


संपादित केला. या ग्रंथाचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि वाड्मयीन सौंदर्य पाहून त्याचा अधिकाधिक 
अभ्यास करण्याची प्रेरणा मिळाली. या महाकाव्यातून आपल्याला पंधराव्या-सोळाव्या शतकातील 
महाराष्ट्राचा सखोल इतिहास तर समजतोच; पण तो वाचताना केवळ ऐतिहासिक माहितीचा 
कंटाळवाणा तपशील असे न वाटता काव्याची जोड मिळाल्यामुळे तो रसिकांचे मन आकर्षून घेतो. 

संस्कृत साहित्यामध्ये नाटक हा एक वाड्मयीन प्रकारसुद्धा आहे, तो इतिहासाचे कथन तर 
करतोच; पण त्यातून रसिकांना आनंदही मिळतो. कालिदासाचे 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” किंवा 
विशाखदत्ताचे “मुद्राराक्षस' यांसारखी नाटके इतिहास ज्ञात करून देतादेताच रसिकांनाही मोहून 
टाकतात. असे असले तरी नाटकामध्ये कल्पनाविलास अधिक प्रमाणात असतो. कथानक नाट्यपूर्ण 
व्हावे म्हणून इतिहासाला थोडी कलाटणी देऊन, इतिहास अतिरंजित, काल्पनिक करून नाटकाची 
रचना केलेली आढळते; परंतु महाकाव्यामध्ये मात्र तसे दिसत नाही. बखर वगैरे ऐतिहासिक 
साहित्यातील रूक्षपणा काढून टाकून व नाटकातील अतिरंजित काल्पनिकता टाळून महाकाव्यामध्ये 
ऐतिहासिक सत्य मनोरंजक पद्धतीने कथन केलेले असते. त्यामुळे संस्कृत साहित्यात 'महाकाव्य” या 
वाङ्मयप्रकाराला एक विशिष्ट व अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे आणि म्हणूनच 'शिवभारतम्‌' या 
महाकाव्याचा अभ्यास करताना संस्कृत साहित्यातील महाकाव्याचे स्थान, त्याची लक्षणे, प्रकार, 
वैशिष्ट्ये वगैरे समजावून घेणे अगत्याचे ठरते. 


महाकाव्याची व्याख्या : 


'महाकाव्य' या शब्दाचा उल्लेख सर्वप्रथम वाल्मीकी रामायणात मिळतो. लवकुशांकडून 
'रामायण” ऐकल्यावर रामाने त्यांना तीन प्रश्न विचारले, ते तीन प्रश्‍न म्हणजे महाकाव्याची तीन 
मूलभूत तत्त्वेच होत. 

“कि प्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मन: । 
कर्ता काव्यस्य महत: क्व चासौ मुनिपुङ्गवः ॥' ` 


इतक्या प्राचीन काळी उल्लेख केलेल्या महाकाव्याची “सर्ग वगैरे विभागांनी युक्त असे मोठे 


काव्य म्हणजे महाकाव्य”, अशी ढोबळमानाने व्याख्या केली आहे. 'मानवी जीवनाच्या भव्योदात्ततेची 


१७२ 


प्रतीती घडविणारे, पौराणिक, ऐतिहासिक कथावस्तू असलेले नायकाप्रधान तसेच कथा-उपकथांमधून 
जीवनाचे सांगोपांग दर्शन घडविणारे दीर्घकाव्य म्हणजे महाकाव्य' अशी महाकाव्याची थोडी विस्तृत 
व्याख्या करता येते. अनेक साहित्यशास्त्रज्ञांनी प्राचीन काळापासून महाकाव्याविषयी चर्चा केलेली 
आढळते. भामहाने “काव्यालड्वार' तर दण्डीने 'काव्यादर्श'' या ग्रंथात महाकाव्यासंबंधी विचार 
मांडलेले आहेत. रुद्रट', विश्वनाथ इत्यादी अनेक कर्वीनी याविषयी आपले मत, विचार प्रस्तुत केलेले 
आहेत. या लक्षणपरंपरेमध्ये अंतिमत: विश्वनाथाने 'साहित्यदर्पणात”* लक्षणनिरूपण केलेले असल्याने 
ते पूर्वीच्या सर्व मतांचा विचार करून, सारसंकलन करून मांडलेले आहे. त्यामुळे ते विश्वसनीय व 


बहुतांशी परिपूर्ण मानले जाते. 
महाकाव्याचे प्रकार व वैशिष्ट्ये : 


महाकाव्याचे “आर्ष महाकाव्य” व “विदग्ध महाकाव्य” असे दोन प्रमुख प्रकार पडतात. त्यांपैकी 
“आर्ष महाकाव्य” हे ऋषिप्रणीत, द्रष्टेपणानेयुक्त, प्राचीन, स्वयंस्फूर्त, प्रथम निर्माण झालेले व खरा 
इतिहास सांगणारे आहे. वाल्मीकिरचित “रामायण” व व्यासप्रणीत 'महाभारत” या आर्ष महाकाव्यात 
मानवी विकार व विचार यांचा भरघोस व त्रिकालाबाधित आविष्कार दिसून येतो. भारतीय 
आर्यवंशाच्या सर्व विशेषांचे एकत्रीकरण आणि त्यांच्या प्रभावाचा परमोच्च बिंदू त्यात आलेला असतो. ही 


काव्य म्हणजे त्यावेळच्या संस्कृतीचे भांडार व त्यावेळच्या ज्ञात जगताचे विश्‍वकोशच आहेत. 
आर्ष महाकाव्ये : 
अ. विषय: 
आर्ष महाकाव्यांचे विषय साधारणपणे पुढीलप्रमाणे असतात. 
१. घनघोर रणसंग्राम, धनुष्यबाणांचा कडकडाट, रथांचा धडधडाट आणि मृत्यूचे तांडव. 


२. लांबचा व धाडसी प्रवास आणि त्या प्रवासात आढळणारी नद्या, पर्वत, सागर, अरण्ये, हिंस्र 
पशू इत्यादींची वर्णने. काही साहसी व शूर जमातींनी एका प्रदेशातून दुसर्‍या प्रदेशावर केलेली 
आक्रमक परिभ्रमणे हीसुद्धा महाकाव्यरचनेला प्रेरक होतात. पांडवांचा दिग्विजय, रामाचा 


लंकाविजय किंवा आर्यांची भारतातील वसाहत, ही याची उदाहरणे होत. 


१७३ 


३. परस्त्रीचे धर्षण (अपमान) उदाहरणार्थ : सीता, द्रौपदी; यांचे अनुक्रमे रावण, दु:शासनाने 
केलेले धर्षण. 

४. शर्यतीवखेळ 

५. वादविवाद - उदा. भीम, द्रौपदी व युधिष्ठिर यांचा वाद 


६. नियतीचे प्रभुत्व आणि अपरिहार्यत्व - रामायण व महाभारतातील स्त्री-पुरुषांच्या जीवनावर 
सर्वकष भवितव्याची, दैवाची, नियतीची छाया पडलेली स्पष्ट दिसते. 


७. अतिमानुष शक्तींचा उपयोग - रामायण व महाभारतात इन्द्र, अग्नी, वरुण, ब्रह्मदेव, विष्णू, 
शंकर इत्यादी देव आणि यक्ष, राक्षस इत्यादी अतिमानवी शक्ती व्यवहारात दिसून येतात. 


याशिवाय अधोमानुष म्हणजे पशू व पक्षी यांचीही योजना सर्व आर्ष महाकाव्यात दिसते. 
उदा. - जटायू, जाम्बुवंत, हंस, गरुड इत्यादी. 

वैशिष्ट्ये : 
अशा विषयांनी युक्‍त असलेल्या आर्ष महाकाव्यांची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. 


१. आर्ष महाकाव्याचा नायक हा महान युगपुरुष असतो. त्याच्या जीवनात फार मोठ्या राष्ट्रव्यापक 
घडामोडींचा, विजयांचा उत्पातांचा समावेश असतो. त्याच्या अंगी शौर्य, धैर्य, त्याग, औदार्य 
इत्यादी गुण प्रकर्षाने असतात. 

२. आर्ष महाकाव्यात नायकाचे संपूर्ण जीवन चित्रित केलेले असते. 

३. आर्ष महाकाव्यात देव, राक्षस, गंधर्व इत्यादी अतिमानुष व अमानुष व्यक्‍ती असाव्या लागतात. 
त्याचबरोबर मानवी जीवनाचे विशाल दर्शनही त्यात घडावे लागते. मानवी कथेची पार्श्वभूमी 
विश्वव्यापक ठेवावी लागते. म्हणजेच मानवी जीवनातील घटनांचा संबंध विश्वाचे धारण, 
पोषक किंवा संहार यांच्याशी जोडावा लागतो. 

४. मुख्य विषयाच्या अनुषंगाने अनेक उपकथा, वर्णने, भाषणे आणि धर्म व तत्त्वज्ञान यांची चर्चा 


सामाविण्याइतका त्याचा विस्तार असावा लागतो. 


१७४ 


५. आर्ष महाकाव्याची शैली सोपी पण आकर्षक, साधी; पण जोरकस आणि गंभीर असावी 
लागते. त्यात पांडित्याच्या दिमाखाऐवजी सहजस्फूर्तता व अनुभवप्राप्त ज्ञान असावे लागते. 
आदिकवी वाल्मीर्कीचे 'रामायण' हेच पहिले आर्ष महाकाव्य होय. काव्य या नावाला साजेल 

अशीच त्याची रचना आहे. यामध्ये रामचरित्राभोवती इतर गौण व्याख्यानोपाख्यानांची सुंदर गुंफण 

केलेली आहे. 

व्यासमहर्षीचे 'महाभारत' हे दुसरे आर्ष महाकाव्य. सूक्ष्म व कुशाग्र बुद्धी आणि मानवी 
स्वभावाच्या विविध पैलूंचे दर्शन, ठसकेबाज व विचारप्रधान भाषा आणि प्रसंगसापेक्ष नैतिक गुणांचे 
तत्त्वज्ञान, तारतम्य विवेचन ही महाभारताची वैशिष्ट्ये होत. पुढील काळातील बहुतेक महाकाव्ये या 


आर्ष महाकाव्यांवर आधारलेली आहेत. 
विदग्ध महाकाव्ये : 


महाकाव्याचा दुसरा प्रकार म्हणजे “विदग्ध महाकाव्य” होय. ही महाकाव्ये आर्ष महाकाव्यांनंतर 
निर्माण झालेली आहेत. तसेच ती लिखित स्वरूपात आढळतात. विदग्ध महाकाव्याची अनेक लक्षणे 
अनेक काव्यशास्तरज्ञांनी सांगितलेली आहेत. त्यामध्ये विश्‍वनाथाने साहित्यदर्पणात दिलेली लक्षणे 
बहुतांशी पूर्ण व सर्वसमावेशक असून ती पुढीलप्रमाणे आहेत. 

लक्षणे: 

१. रामायण, महाभारतादी इतिहास किंवा साधूशील (सच्छील) पुरुषांची चरित्रे यांतून 
महाकाव्याची कथा निवडलेली असावी, ती विस्तृत असावी. अनेक उपकथांचा आणि 
घटनांचा त्यात समावेश असावा. जेणेकरून त्या महाकाव्याला आशयगर्भता व सौंदर्य प्राप्त 
होईल. 

२. देव किंवा थोर क्षत्रिय कुळातील पुरुष किंवा धीरोदात्त गुणांनी युक्त असा चतुर महापुरुष 
त्यातील नायक असावा. नायक एक किंवा अनेक असले तरी चालतील. याशिवाय नायिका, 
मुनी, दूत, योद्धे, खलनायक इत्यादी पात्रे त्यात असावीत. लोकस्वभावाचे, भावभावनांचे 


वर्णन त्यात प्रामुख्याने असावे. 


१७५ 


१०. 


कवी, प्रतिपाद्य विषय, नायक किंवा इतर महत्त्वाची पात्रे यांवरून महाकाव्याला नाव द्यावे. 


प्रत्येक सर्गाला नाव द्यायचे असेल तर त्यातील कथेवरून द्यावे. 

काव्याच्या आरंभी आशीर्वाद किंवा इष्ट देवतेला नमन असावे. त्यानंतर कथेला सुरुवात 
केलेली असावी. कथेचे सुट्टे पण सुसंबद्ध भाग पाडून त्यांना 'सर्ग” म्हणावे. ते फार मोठे किंवा 
फार लहान नसावेत. सर्गाच्या शेवटी पुढील सर्गातील विषयाची सूचना असावी. सर्गसंख्या 
आठपेक्षा कमी व तीसपेक्षा जास्त नसावी. 

एका सर्गात एकच वृत्त असावे. सर्गाच्या शेवटचा श्लोक निराळ्या वृत्तात असावा. 

मुख्य कथानक उठावदार व्हावे म्हणून त्यात प्रभात, मध्याह्न, सायंकाळ, रात्र, अंधकार, सहा 
क्रतू, पर्वत, सागर, नद्या, अरण्ये, चन्द्र, सूर्य, उद्यानक्रीडा, जलविहार, मद्यपान, सूरतक्रीडा, 
नगरे, मुनी व त्यांचे यात्रावर्णन, दूतप्रेषण, राजकारण, समागम, वियोग, मृगया इत्यादी प्रसंग 
असावेत. 

शृंगार, वीर व शांत यापैकी कोणतातरी एक रस मुख्य व इतर सर्व रस दुय्यम असून त्याला 
पोषक असावेत. काव्य अलंकारयुक्त असावे. 

'वैदर्भी”, “गौडी”, “पांचाली”, “लाटी” वगैरे सर्व प्रमुख रीती यथाप्रसंग योजाव्या. “माधुर्य”, 
'ओज”, “प्रसाद” इत्यादी गुणांनी व शब्दार्थालंकारांनी शैली समृद्ध करावी. त्यामध्ये 
'उपनागरिका”, 'परुषा' व “कोमला' या वृत्ती असाव्यात. 

'धर्म', 'अर्थ', “काम” व 'मोक्ष या चतुर्विध पुरुषाथपिकी जास्तीत जास्त पुरुषार्थ प्राप्तीचे 
साधन हा महाकाव्यरचनेचा हेतू असावा. महापुरुषांच्या थोर कीर्तीचे वर्णन, सञ्जनांची स्तुती व 


दुर्जनांची निंदा त्यात असावी. काव्य लोकरंजक असावे. 


चार वेद, मन्वादी स्मृतिग्रंथ, रामायण-महाभारतादी इतिहास, पुराणे, मीमांसा, न्याय, 
वैशेषिक इत्यादी प्रमाणविद्या, शैव, वैष्णव, बौद्ध इत्यादी दर्शने तसेच समयविद्या, अर्थशास्त्र, 


नाट्यशास्त्र, कामशास्त्र ही शास्त्रे, निरनिराळ्या देशांतील प्राकृत व विदग्ध लोक, स्थळांची 


१७६ 


किंवा व्यक्तीची खरी किंवा काल्पनिक वर्णने, रत्नपरीक्षा, धनुर्वेद इत्यादींच्या साहाय्याने 

रामायण, महाभारतातून निवडलेल्या कथांची भरघोस व डौलदार सजावट करावी. 

थोडक्यात “उदात्त कथानक”, “उदात्त उद्देश", 'उदात्त चरित्र“, 'उदात्त भावभावना” आणि 
“उदात्त शैली” ही पाच मूलतत्त्वे म्हणजे महाकाव्याचे जणू पंचप्राणच आहेत. 

संस्कृत साहित्यात अनेक विदग्ध महाकाव्ये आहेत. रघुवंश", 'कुमारसंभव” 
(कालिदास), ‘किरातार्जुनीयम्‌’ (भारवि), 'शिशुपालवध” (माघ), “नैषधीयचरितम्‌” (श्रीहर्ष) ही 
पंचमहाकाव्ये विशेष प्रसिद्ध आहेत. कालिदासाचे “रघुवंश', 'कुमारदासाचे जानकीहरण', “भट्टीचे 
रावणवध” ही काव्ये रामायणावर आधारलेली आहेत. पंचमहाकाव्यांपैकी 'किरातार्जुनीयम्‌', 
“शिशुपालवध” व “नैषधीयचरितम्‌” ही तीन काव्ये महाभारतातील कथांवर आधारलेली आहेत. 
विद्यामाधवाचे “पार्वतीरुक्मिणीय”, कविराजाचे 'पारिजातहरण”, वेंकटाध्वरीचे 'यादवराघवीय” व 
'रत्नाकर' आणि राजानकाचे 'हरिविजय” ही काव्य पुराणातील कथांवर आधारित आहेत. तर 
अश्वघोषाचे 'बुद्धचरित व “सौदरानंद”, शिवस्वामीचे 'कर्तृगाभ्युदय' , भट्टार हरिश्वंद्राचे 
“धर्मशर्माभ्युदय' व हेमचन्द्राचे 'त्रिषष्टिशलाकापुरुष” या काव्यांना धार्मिक चरित्रकथांचा आधार आहे. 
पद्मगुप्ताचे 'नवसाहसाङ्कचरित', बिल्हणांचे 'विक्रमाङ्कदेवचरित', न्यायचन्द्राचे “हम्मीर महाकाव्य” 
ही काव्ये अर्वाचीन इतिहासावर आधारित आहेत. या व्यतिरिक्त परमानंदांचे “शिवभारतम्‌', 
जयरामाचे 'पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान', केशव पंडितांचे 'राजारामचरितम्‌', भागवतशास्त्रींचे 
'अहल्याचरितम्‌' ही काव्ये ऐतिहासिक व्यक्तींच्या जीवनावर लिहिलेली आहेत. 
आर्ष महाकाव्य व विदग्ध महाकाव्य यांची तुलना : 

महाकाव्याच्या “आर्ष” व 'विदग्ध' या दोन प्रकारांसाठी इंग्रजी काव्यचर्चेत सामान्यत: पुढील 
विशेषणे योजली जातात. आर्ष महाकाव्यांना आदिम (प्रिमिटिव्ह) तर विदग्ध महाकाव्यांना सांस्कृतिक 
महाकाव्ये (पिक्स ऑफ कल्चर) असे संबोधण्यात येते. आर्ष महाकाव्यास स्वाभाविक” असे स्वरूप 
लाभलेले असते; तर विदग्ध महाकाव्ये त्यांच्यापेक्षा पुढील अवस्थेत असल्याने त्यांत बरीच कृत्रिमता 


आलेली असते. म्हणून त्यांना “कृत्रिम” असेही म्हटले जाते. आर्ष महाकाव्ये इतर कोणत्याही काव्यांवर 


१७७ 


किंवा कथांवर आधारलेली नसल्याने त्यांना मूळ वा आद्यतन (प्रायमरी) म्हटल्यास, विदग्ध महाकाव्ये 
या आद्य काव्यांतील कथांशावर लिहिली गेली असल्याने त्यांना दुय्यम (सेकंडरी) म्हणता येईल. आर्ष 
महाकाव्ये दीर्घकाळ मुखपरंपरेने प्राप्त होत गेल्याने ती 'मौखिक” म्हटली तर दुसरी प्रथम पासून 
लिखित स्वरूपातच उपलब्ध असल्याने ती लिखित महाकाव्ये ठरतात. आर्ष महाकाव्य नियमबद्धता 
आणि आदर्शानुसारित्व असल्याने त्यांना 'अभिजात” स्वरूप येते. महाभारतादी काव्ये बरीच 
लोकारूढ; तर विदग्ध महाकाव्ये ही आलंकारिक काव्यशैलीने युक्त असल्याने प्राय: साहित्यस्वरूप 


असतात. 


थोडक्यात, महाकाव्याचे महाकाव्यत्व त्याच्या महान आकारामध्ये असतेच; पण त्याचा 
“आशय” आणि “विषयही” तसाच महान असावा लागतो. 'विशालता', 'भव्योदात्तता”, 'दीर्घता”, 
“निवेदनपरता' आणि 'वस्तुनिष्ठता' हे त्याचे विशेष गुण असतात. महाकाव्याच्या या गुणांचा, लक्षणांचा 
जास्तीत जास्त वापर करून रचलेले 'शिवभारतम्‌ हे महाकाव्य पंधराव्या-सोळाव्या शतकात रचलेले 
आहे. वास्तविक पूर्वीपासूनच यवनांनी हिंदुस्थानावर आधिपत्य गाजविण्यास सुरुवात केली होती. 
फारसी, उर्दू अशा परकीय भाषा प्रभुत्व गाजवू लागल्या होत्या. अशा बिकट परिस्थितीमध्येही काही 
विद्वान साहित्यिक आपली संस्कृती, भाषा टिकविण्याचीच नव्हे तर समृद्ध करण्याची धडपड करीत 
होते. त्यापैकीच कवींद्र परमानंद हे एक होत. ऐतिहासिक कथन असे “शिवभारतम्‌' या महाकाव्याचे 
स्वरूप असले तरी कवीन्द्र परमानंद यांच्या साहित्यसंपदेची जोड मिळून ते काव्यसौंदयानिही नटलेले 
आहे. त्यामुळे कवींद्र परमानंद यांची माहिती या काव्याला सखोल अभ्यास करण्यापूर्वी घेणे क्रमप्राप्त 


ठरलेली आहे. 


१७८ 


प्रस्तुत काव्यात दिसणारी महाकाव्याची लक्षणे : 


“शिवभारतम्‌” या काव्यात महाराष्ट्राच्या भोसलेवंशीय मालोजीराजे, शहाजीराजे व छत्रपती 
शिवाजीमहाराज यांचा जन्म, राजकीय क्षेत्रात त्यांचा झालेला उदय, त्यांची कारकीर्द याचे वर्णन 
आलेले आहे. 

कवीन्द्र परमानंन्दांनी या ग्रंथास “अनुपुराण' असे नाव दिले आहे. आपण महाभारताप्रतिम, 
शिवाजीमहाराजांसारख्या तेजस्वी व अवतारी विभूतीचा चरित्रग्रंथ रचला आहे. ज्यात महाभारताप्रमाणे 
विविधविषयांचे व प्रसंगांचे वर्णन केले आहे व राजनीतीसारख्या गहन विषयांचाही ज्यात अंतर्भाव केला 
आहे, अशा आपल्या 'शिवभारतम्‌' ग्रंथाचा समावेश रामायण, महाभारतादी महापुराणांच्या पंक्तीत 
व्हावा, हे कवीस उत्कटत्वाने वाटणे साहजिक आहे; तथापि पुराणे व उपपुराणे यांची संख्या मर्यादित 
असल्याने त्यांत हे एकोणिसावे पुराण म्हणून घालता येणार नाही. एतदर्थ कवीन्द्रानी आपल्या कृतीस 
“अनुपुराण' हे अन्वर्थक नाव दिले असे दिसते. शिवाय कवीने या ग्रंथास 'पुराणमिव नूतनं”” असे 
काशीस्थ मनीषीच्या तोंडून वदविले आहे. 

अध्याय १, २, ४, १७ ते ३१ च्या समाप्तीत 'शतसाहस्त्रयां संहिताया असा शब्दसमास 
आहे. श्री. स. म. दिवेकरांनी प्रस्तृत ग्रंथास '-शिवभारतम्‌ हे नाव दिलेले आहे. कारण ग्रंथांची उभारणी 
महाभारताप्रमाणे आहे. महाभारत जसे सूतशौनकांस नैमिष्यारण्याचे ठायी सांगतो, तद्वतच हे 
“शिवभारतम्‌” कवीन्द्रांनी शिवाजीमहाराजांच्या आज्ञेवरून तयार केले. पण ते काशी येथील पंडितांपुढे 
सांगितले, यामुळे कवीन्द्र हे वक्ते व काशी येथील पंडित श्रोते अशी मांडणी केलेली असून, पंडितांनी 
शंका व प्रश्न विचारावे आणि परमानंदांनी त्यांची उत्तरे ऐतिहासिक माहिती देऊन सांगावी, अशी 
प्रत्येक प्रसंगाची पद्धत आहे. शिवाय कवीन्द्रांनी 

'चरितं शिवराजस्य भरतस्येव भारतम्‌ ॥' ` 
असे म्हटले आहे. 
या सर्व गोष्टींवरून शिवभारतम्‌ हा ग्रंथ महाभारताप्रमाणेच विस्तृत व सर्वागसुंदर सजवावयाचा 


होता, हीच ग्रंथांरंभापासून कवीची इच्छा होती, हे स्पष्ट होते. 


१७९ 


यावरून असे वाटते की, शिवभारतम्‌ या ग्रंथाचा “महाकाव्य” म्हणून अभ्यास करणे जास्त 
संयुक्तिक राहील. 

तेव्हा महाकाव्याची सर्वसामान्य लक्षणे, वैशिष्ट्ये या काव्यात किती प्रमाणात आढळून येतात, 
ते पाहू. 

“शिवभारतम्‌ हे काव्य महाकाव्य असेल तर ते महाकाव्याच्या 'विदग्ध” या प्रकारात समाविष्ट 
होईल. 
१. विदग्ध महाकाव्याचे प्रमुख लक्षण म्हणजे ही महाकाव्ये लिखित स्वरूपात आढळतात. प्रस्तुत 

काव्याची एक हस्तलिखित प्रत तंजावर संस्थानच्या सरस्वतीमहल ग्रंथालयात सापडली. 


विदग्ध महाकाव्य लिखित स्वरूपात असावे, हे महाकाव्याचे लक्षण प्रस्तुत काव्यात पूर्ण 
झालेले दिसून येते. 


२. कवी, प्रतिपाद्य विषय, नायक किंवा एखादे महत्त्वाचे पात्र यावरून महाकाव्याला नाव द्यावे. या 
लक्षणानुसार प्रस्तुत काव्याचा नायक शिवाजीमहाराज यांच्या नावावरून या काव्याला दिलेले 


“शिवभारतम्‌ हे नाव सार्थच आहे. 


३. महाकाव्याच्या आरंभी आशीर्वाद किंवा इष्ट देवतेला नमन केले असावे. 'शिवभारतम्‌” या 
काव्याच्या सुरुवातीला कवींद्र परमानंदांनी विष्णूला वंदन केले आहे. महाकाव्याच्या 


परंपरेनुसारच मंगलाचरणानेच सदर काव्याची सुरुवात झालेली आहे. 


४. महाकाव्यातील कथेचे सुट्टे पण सुसंबद्ध भाग पाडून त्यांना “सर्ग म्हटले जाते. सर्ग फार मोठे 
किंवा फार लहान नसावेत. महाव्याच्या या लक्षणानुसार प्रस्तुत काव्याचेही भाग पाडून त्यांना 
सर्ग म्हटले आहे. हे सर्ग फार मोठे किंवा फार लहान नाहीत (अर्थात मोठे-लहान ही सापेक्ष 
कल्पना आहे. पण, तरीसुद्धा प्रस्तुत काव्याच्या सर्गातील श्लोकसंख्या सरासरी आहे) या 
काव्यात प्रत्येक सर्गाला नाव दिलेले आहे. महाकाव्याच्या वैशिष्ट्यानुसार सदर काव्यात 


वीररस प्रधान असून “अद्भुत”, “करुण” वगैरे दुय्यम रसही यामध्ये समाविष्ट आहेत. 


१८० 


साधुशील पुरुष किंवा पराक्रमी क्षत्रिय राजा हा या महाकाव्याचा नायक असावा. याशिवाय 
नायिका, मुनी, दूत, योद्धे, खलनायक इत्यादी पात्रे त्यात असावीत. लोकस्वभावाचे, 
भावभावनांचे वर्णन त्यात प्रामुख्याने असावे. महाकाव्याचे हे लक्षण प्रस्तुत काव्याला 
चपखलपणे बसते. शिवाजीमहाराज हे “क्षत्रिय राजा” या काव्याचा नायक आहे. नायकप्रधान 


असे हे काव्य असून नायकाच्या चरित्राचा मात्र सखोल सर्वांगीण विचार केलेला दिसून येतो. 


विदग्ध महाकाव्याच्या वैशिष्ट्यामध्ये सांगितल्यापमाणे या काव्यातही सुरुवातीलाच (सर्ग २, 
३) देवतांच्या संभाषणाचे जे वर्णन केले आहे, त्यामध्ये स्वर्गाचा उल्लेख आला आहे. तसेच 
पुत्रजन्म, विवाह, अंत्यविधी वगैरे संस्काराची वर्णने या काव्यात अनेक ठिकाणी आलेली 
आहेत. मालोजीराजे, शहाजीराजांचा जन्म, त्यांनी केलेला विवाह, त्यांच्या पुत्रांचे जन्म आणि 


विवाहाची अशी अनेक वर्णने या काव्यात आलेली आहेत. 


कथानुषंगाने दूत, योद्धे, खलनायक यांचे वर्णन आलेले आहे. महाराष्ट्रावर सत्ता प्रस्थापित 
करू पाहणाऱ्या यवनांना शिवाजीमहाराजांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी केलेला तीव्र विरोध 
येथे दर्शविला असल्यामुळे अनेक योद्धांची व त्यांच्या पराक्रमांची वर्णने या काव्यात 
ठिकठिकाणी आलेली आढळतात. शिवाजीमहाराज हे या कथानकाचे नायक असल्यामुळे 
त्यांना विरोध करणारे यवनाधिपती हे या काव्याचे खलनायक ठरतात. ऐतिहासिक घटनांवर 
आधारित प्रस्तुत काव्यामध्ये अनेक पात्रांचा उल्लेख व ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांचे योगदान यांचे 
वर्णन आहे. त्यामुळे साहजिकच अनेक व्यक्तिमत्त्वांचे, त्यांच्या स्वभावांचे, भावभावनांचे वर्णन 


या काव्यात प्रकर्षाने आलेले जाणवते. 


महाकाव्याची कथा विस्तृत असून त्यामध्ये अनेक उपकथांचा आणि घटनांचा समावेश 
असावा; जेणेकरून त्या महाकाव्याला आशयगर्भता व सौंदर्य प्राप्त होते. महाकाव्याचे हे 
वैशिष्ट्य 'शिवभारतम्‌' या काव्यात स्पष्टपणे दिसून येते. या महाकाव्याची सुरुवात 
मालोजीराजांपासून (इ.स. १५९९) ते शिवाजीराजांनी सूर्यराजाचे शृंगारपूर हस्तगत करून 
तेथे त्र्यंबक भास्करास अधिकारी नेमले (इ.स. १६६१), येथपर्यंतचे वर्णन आहे. परंतु याही 


१८१ 


काळानंतर घडून आलेल्या एकाच गोष्टीचा उल्लेख अ. २८ वा. श्लो. २१, २२ मध्ये केलेला 

आहे. सिद्दी जोहरास विजापूरकर आदिलशहाने शके १५८३ (इ.स. १६६१) च्या अखेर 

मारले तो जोहराच्या मृत्युकाळ शुंगारपूरच्या स्वारीनंतरचा आहे. 

भोसलेवंशीय मालोजीराजे, शहाजीराजे व छत्रपती शिवाजीमहाराज या तीन पिढ्यांचा उल्लेख 
करून यांचा यवनांबरोबर झालेल्या संघर्षाचे चित्रण सदर काव्यात असल्यामुळे या काव्याची व्याप्ती 
मोठी आहे. 

या काव्याची सुरुवात इ. स. १५९९ मध्ये मालोजीराजे व उमाबाई यांच्या पुत्रप्राप्तीने होते. 
म्हणजे शहाजीराजांच्या जन्मापासून तर काव्याचा शेवट इ. स. १६६१ मध्ये शिवाजीमहाराजांनी 
शुंगारपूर घेतले इथपर्यतची सर्व राजकीय हकीकत विस्तृतपणे मांडलेली आहे. बासष्ट वर्षात 
(इ.स. १५९९ ते इ.स. १६६१) भोसलेवंशीय मालोजीराजे, विठोजीराजे, शहाजीराजे व छत्रपती 


शिवाजीमहाराजांनी कशाप्रकारे मुघल सत्तेशी संघर्ष केला याचे चित्रण सदर काव्यात केलेले आहे. 


शिवाजीमहाराजांनी मुघलांच्या तावडीतून महाराष्ट्राचे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी दिलेला लढा 
हे या काव्याचे मुख्य कथानक असून त्यांच्या अनुषंगाने येणाऱया अनेक उपकथानकांचा त्यांत अंतर्भाव 
केलेला दिसून येतो. डोंगराळ भागातील मावळ्यांनी युद्धामध्ये दाखविलेला पराक्रम, 
शिवाजीमहाराजांना प्रत्येक वेळेस जीवास जीव देणारे सहायक, वेळप्रसंगी मिळालेला मोलाचा सल्ला 
त्यामुळे शिवाजीराजांचे राजकीय जीवन संघर्षमय असला तरी त्यांना माणसांची पारख अचूक 
असल्याकारणाने त्यांचे सहकाऱ्यांच्या भरवशावर अवलंबून राहून घेतलेले सर्वच निर्णय तडीसच गेलेले 


दिसतात. 

“विशालता”, 'भव्योदात्तता', 'दीर्घता”, 'निवेदनपरता' आणि 'वस्तुनिष्ठता” हे महाकाव्याचे 
विशेष गुण प्रस्तुत काव्याला लागू पडतात. 

अशाप्रकारे महाकाव्याच्या जवळ जवळ सर्व लक्षणांमध्ये प्रस्तुत काव्य चपखलपणे बसते. 
त्यामुळे या काव्याला 'महाकाव्य' अशी संज्ञा देण्यास काहीच प्रत्यवाय नाही. महाकाव्याच्या 


लक्षणांमध्ये एक लक्षण असेही सांगितले जाते की, महाकाव्य कमीत कमी आठ व जास्तीत जास्त तीस 


१८२ 


सर्गाचे असते. परंतु प्रस्तुत काव्य हे बत्तीस सर्गाचे आहे. म्हणजे महाकाव्याच्या सर्गाच्या कमाल 
मयदिपेक्षा येथे दोन सर्ग जास्त आहेत. या काव्याच्या दुसऱ्या सर्गामध्ये देवांचे संभाषण दिलेले आहे. हे 
काव्य ऐतिहासिक स्वरूपाचे काव्य आहे. त्याच्या प्रारंभीच कवीने देवांचा परस्परांतील संवाद सांगून 
काल्पनिकता आणली आहे. यातून कवीची श्रद्धाळू वृत्ती व धार्मिकता दिसून येते. कथानायक 
शिवाजीमहाराज म्हणजे जणू विष्णूचे अवतार, असे सांगून नायकाचे उदात्तीकरण केले गेले असले व या 
सर्गामुळे काव्यात अद्भुतरसाचा परिपोष झाला असला तरी संपूर्णपणे ऐतिहासिक कथानकावरील 
वास्तवचित्रणात कवीने हे कल्पनाचित्रण टाळले असते तर महाकाव्याच्या सर्गसंख्येविषयीचे लक्षण 


प्रस्तुत काव्यालाही लागू पडले असते. 


तसेच, महाकाव्यात एका सर्गामध्ये एकच वृत्त असून सर्गाचा शेवट्वा श्लोक मात्र निरनिराळ्या 
वृत्तीतील असतो. या शेवटच्या श्लोकाचे जे वृत्त तेच पुढील सर्गाचे असते; परंतु प्रस्तुत महाकाव्याला हे 
लक्षण लागू पडत नाही. कारण, या महाकाव्यात एखादे विशिष्ट वृत्त आहे, असे म्हणता येत नाही. 
यातील श्लोकांमध्ये ठराविक अक्षरे नाहीत. त्यामुळे येथे अक्षरवृत्त संभवत नाही. तर ठराविक मात्रा 
नसल्यामुळे येथे मात्रावृत्तही संभवत नाही व सर्गान्ती वृत्त बदलही दिसून येत नाही. अर्थात असे एक 
दोन अपवाद वगळता प्रस्तुत काव्य हे महाकाव्य या वाड्मयप्रकारात बसविण्यात काहीच हरकत नाही. 
“शिवभारतम्‌” हे काव्य 'महाकाव्य' या वाडूमयीन प्रकारात चपखलपणे बसते. या ग्रंथाला पुराण 


संबोधण्यापेक्षा महाकाव्य संबोधणे अधिक संयुक्तिक वाटते. 


१८३ 


इ) शिवभारतमू' - काव्यशास्त्रदृष्ट्या सौंदर्य : 
प्रस्तावना : 

कवीन्द्र परमानन्दकृत 'शिवभारतम्‌' या काव्याच्या अभ्यासातून आपल्याला तत्कालीन 
राजकीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक माहिती मिळते, त्याचा विवेचक अभ्यास 
आपण यापूर्वीच्या प्रकरणामध्ये केला आहे. हे एक ऐतिहासिक महाकाव्य असल्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या 
त्याचे जे महत्त्व आहे, त्याचा ऊहापोह आपण तेथे केला आहे. हे काव्य इतिहासप्रधान असले, तरी 
यामध्ये इतिहासाची मांडणी काव्यत्मक पद्धतीने केलेली आहे. प्रस्तुत महाकाव्यात 'वास्तव इतिहास' 
काव्याच्या अंगाने उलगडत जातो. तत्कालीन यथार्थ इतिहास जाणून घेण्यासाठी, इतिहासाची सर्व 
अंगे, इतिहासाचे पैलू पडताळून पाहण्यासाठी हे महाकाव्य अत्यंत उपयुक्त व महत्त्वाचे आहे; तसेच ते 
काव्यसौंदर्याने नटल्यामुळे आकर्षक व रंजकही आहे. थोडक्यात, ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आणि 


काव्यदृष्ट्या सौंदर्यपूर्ण असे हे अतुलनीय महाकाव्य आहे. 


ऐतिहासिक घटनांची क्रमवार माहिती देताना येणारी रुक्षता टाळण्यासाठी कवीने या घटनांना 
काव्याची जोड दिलेली आहे. म्हणूनच इतिहास समजण्याच्या दृष्टीने 'शिवभारतम्‌'ला जेवढे महत्त्व, 
तेवढेच महत्त्व त्याच्या वाड्मयीन अंगाला आहे. म्हणून काव्यशास्त्रदृष्ट्या याचे सौंदर्य उलगडून पाहणे 
अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी, प्रथम काव्य म्हणजे काय, त्याच्या व्याख्या, लक्षणे, प्रयोजने, रस, 
अलंकार, वृत्त, काव्यगुण, रीती यांचा विचार करून प्रस्तुत काव्याला ती लागू पडतात का, हे पडताळून 
पाहावे लागेल. यादृष्टीने 'शिवभारतम्‌' या काव्याचे काही वेगळे विशेष दिसतात किंवा कसे याचा 


सखोल विचार या प्रकरणामध्ये केलेला आहे. 
काव्याची व्याख्या : 


“नाटक' किंवा “कादम्बरी” अशा सर्वप्रकारच्या साहित्यकृतीमध्ये काव्याला अनन्यसाधारण 
स्थान आहे. अनेक साहित्यतज्ञांनी, विद्वानांनी काव्याच्या व्याख्या केल्या आहेत. त्यामध्ये 'भामह', 


'रुद्रट', 'मम्मट', 'कुन्तक' इत्यादी सहित्यिकांचा समावेश होतो. 


१८४ 


भामह - 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌।' १ 
(शब्द आणि अर्थ यांचे संहितत्त्व म्हणजे काव्य) 
रुद्रट - “ननु शब्दार्थौ काव्यम्‌।' '' 
(खरोखर शब्द आणि अर्थ म्हणजेच काव्य) 
दण्डी - “शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ।'' 
(इष्ट अर्थाने युक्त असलेली पदावली म्हणजे काव्यशरीर) 
तर वामनाच्या मते काव्य म्हणजे - 
“रीतिरात्मा काव्यस्य ।' ` 


(रीती म्हणजे विशिष्ट गुणांनीयुक्त अशी पदावली हाच काव्याचा आत्मा होय.) 


मम्मटाने केलेली काव्याची व्याख्या अतिशय प्रसिद्ध आहे. 


7१४ 


“तत्‌ अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृतौ पुनःक्वापि । 
(दोषरहित, गुणयुक्त क्वचित स्फुट अलंकाररहित शब्दार्थ म्हणजे काव्य) 
जगन्नाथ पंडिताच्या मते काव्याचे लक्षण 
'रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ |” ' ' 
(रमणीय अर्थाचे प्रतिपादन करणारे शब्द म्हणजे काव्य होय.) 
या सर्व व्याख्यांमध्ये कवी जयदेवाने केलेली काव्याची व्याख्या ही काव्याच्या 'रस', 
“अलंकार', 'ध्वनी', “छंद”, 'वृत्त’ 'रीती” वगैरे सर्व प्रमुख अगांचा समावेश करणारी आहे. 
“निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषिता । 
सालंकाररसानेकवृत्तिर्वाक्काव्यनामभाक्‌ ॥/ `` 


(दोषरहित अक्षरसंहती शोभा वगैरे लक्षणांनी युक्त आणि रीती, गुण यांनी विभूषित; 


तसेच अलंकार, रस, वृत्ती आदींनी युक्त अशी वाणी म्हणजे काव्य होय.) 


काव्यहेतू : 
अशा अनेक व्याख्या असलेल्या काव्याच्या निर्मितीचा हेतू काही काव्यशास्त्रज्ञांनी सांगितलेला 


आहे. सर्व विद्वानांनी त्याचा उल्लेख केलेला नाही. 


“प्रतिभाशक्ती', 'व्युत्पत्ती व “अभ्यास” ही तीन काव्य - कारणे रुद्रटाने आपल्या 


७ 


'काव्यालङ्कार'मध्ये मानली आहेत; " तर मम्मटाने काव्याचा हेतू सांगणारा एक श्लोकच 


“काव्यप्रकाश'मध्ये उद्धृत केलेला आहे. 


‘शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ | 


7१८ 


काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 


यामध्ये 'प्रतिभाशक्ती', 'लोकशास्त्राचे ज्ञान आणि 'अभ्यास” हे काव्याचे प्रमुख हेतू सांगितले 
आहेत. अर्थात यापैकी “लोकशास्त्राचे ज्ञान“, 'अभ्यास' या गोष्टी प्रयत्नाने साध्य होणाऱ्या आहेत. 
परंतु “प्रतिभाशक्ती” जन्मजात असावी लागते. हा दैवी गुणच आहे. निसर्गाचा वरदहस्त असले तरच 


ही शक्ती मनुष्याकडे येते. म्हणून 'प्रतिभाशक्ती” हा काव्याचा हेतू अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 


काव्यनिर्मितीचे प्रधान कारण असलेली ही जी “प्रतिभा” ती म्हणजे काव्यरचनेला अनुकूल 
अशा शब्दांची व अर्थाची उपस्थिती. प्रतिभेचे कारण काही ठिकाणी अदृष्ट असते. हे अदृष्ट देवता व 
महापुरुष यांच्या प्रसाद वगैरेमुळे उत्पन्न होते. तर काही ठिकाणी प्रतिभेचे कारण 'लोकविलक्षण 


व्युत्पत्ती व “काव्य करण्याचा अभ्यास” या दोन्हीमध्ये असते. 


“प्रतिभाशक्ती' हेच काव्याचे एकमेव कारण जगन्नाथ पंडित यांनीसुद्धा मानले आहे. दण्डी 
'काव्यादर्श'मध्ये कविप्रतिभेविषयी म्हणतात, “'पूर्वजन्माच्या संस्काराने उत्पन्न झालेली प्रतिभा नसली 
तरी अभ्यास व प्रयत्नांमुळे थोडीतरी काव्यरचना होऊ शकते. परंतु जन्मजात प्रतिभा, बहुश्रुतता, 
अध्ययन यामुळे श्रेष्ठ काव्याची रचना होते.” 

प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌' या काव्यासंदर्भात या हेतूंचा विचार करता ३२ सगचि महाकाव्य 
रचणाऱ्या कवीकडे प्रतिभाशकती असणे स्वाभाविकच आहे. कथौघ स्वाभाविक प्रवाही ठेवण्याचे, चित्त 
खिळवून ठेवण्याचे कवीचे प्रतिभासामर्थ्य या काव्याचा अभ्यास करताना सहज लक्षात येते. या 


१८६ 


काव्यात वापरलेले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्याजस्तुती, अतिशयोक्ती, सहोक्ती, विनोक्ती, 
अपह्लुती, विरोध, कारणमाला, दृष्टांत, अर्थातरन्यास, अनन्वय इत्यादी अर्थालंकार व अनुप्रास, यमक 
हे शब्दालंकार आहेत. तसेच हे काव्य वीररसप्रधान आहे. 

“शिवभारतम्‌' या काव्याचे शेवटचे ४-५ अध्याय सोडून बाकीचे सर्व अनुष्टप वृत्तात रचलेले 
असून प्रत्येकाचा फक्त शेवटचा श्लोक कोणत्या तरी दीर्घ वृत्तात गुंफलेला आहे. २४ व्या अध्यायातील 
५८ ते ७२ श्लोक प्रहर्षिणी वृत्तात असून पुढील श्लोक मालिनी, शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, 
वसन्ततिलका वृत्तांत आहेत. २८ व्या अध्यायातील शेवटचे ८ श्लोक, ३० व्या अध्यायातील शेवटचे 
१५ श्लोक, ३१ व्या अध्यायातील शेवटचे ५ श्लोक पुष्पिताग्रा, हरिणी, स्त्रग्धरा, उपजाती, 
उपेन्द्रवजा रथोद्धता, वसन्ततिलका, मालिनी, प्रहर्षिणी अशा विविध वृत्तांत असून ३२ व्या 
अध्यायाच्या आरंभापासून सर्व श्लोक वियोगिनी (रघुवंशाच्या आठव्या सर्गाचे वृत्त) वृत्तात आहेत. _ 

कवीन्द्र परमानंद यांनी १६ व्या शतकातील राजकीय परिस्थितीचे सजीव चित्रण केले आहे. हे 
चित्रण करीत असताना त्याच्या अनुषंगाने भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीचे चित्रणही 
त्यांच्या काव्यातून झाले आहे. यावरून त्या कवीचे लोकशास्त्राचे ज्ञान, अभ्यासवृत्ती व बुद्धिमत्ता दिसून . 
येते. काव्यरचनेचे जवळ जवळ सर्व हेतू येथे पूर्ण झालेला दिसून येतो. 
काव्यप्रयोजन : 

काव्य करण्यासाठी काही गुण असावे लागतात; तरच काव्यनिर्मिती होते. हे गुण म्हणजेच 
काव्यरचनेमागचे हेतू. ते गुण असल्यावर काव्य निर्मिती होते, हे ठीक आहे. पण, मुळात काव्याची 
निर्मितीच का केली जाते, त्यामागे कोणते प्रयोजन असते, हे पाहणेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहे. 
काव्याची निरनिराळी प्रयोजने अनेक काव्यशास्त्रकारांनी सांगितलेली आहेत. 

भरताने “नाट्यशास्त्रात “ चतुर्वर्गाची प्राप्ती” हे काव्याचे प्रयोजन सांगितलेले आहे. विश्वनाथाने 
*साहित्यदर्पणात'' काव्याचे हेच प्रयोजन सांगितले आहे. काही ठिकाणी 'प्रीती', “आनंद” व 


'वयुत्पत्ती” ही महत्त्वाची काव्यप्रयोजने मानली आहेत. 


१८७ 


दण्डीने काव्याचे प्रयोजन “प्रीती” म्हणजे आनंद हे मानलेले; ' तर वामनाच्या मते, काव्याचे 
प्रयोजन “प्रीती” व 'कीर्ती' आहे. त्यातील दृष्ट-प्रयोजन 'प्रीती' व अदृष्ट प्रयोजन 'कीर्ती' हे असते, 
असे तो आपल्या “काव्यालड्कारसूत्रवृत्ति” नावाच्या ग्रंथात म्हणतो. रुद्रटाने 'काव्यालङ्कार' मध्ये 
“यश”, 'अर्थप्राप्ती', “रोगमुक्‍ती”, “अभीष्ट वरप्राप्ती' व 'चतुर्वर्गफलप्राप्ती'ही काव्यनिर्मितीची प्रयोजने 
सांगितली आहेत. चार पुरुषार्थांची प्राप्ती, 'कीर्ती' आणि त्याचबरोबर “प्रीती” म्हणजे आनंद या 
प्रयोजनांचा समावेश भामहाने आपल्या “काव्यालड्कार” * मध्ये केला आहे. 

निरनिराळ्या काव्यशास्त्रज्ञांनी दिलेल्या अशा प्रयोजनापैकी जवळजवळ सर्वच प्रयोजनांचा 
समावेश मम्मटकृत काव्यप्रयोजनांमध्ये होतो, त्याने “काव्यप्रकाश” मध्ये दिलेली काव्याची प्रयोजने 
अशीः 

“काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥''` * 

याचा थोडक्यात अर्थ : यशप्राप्ती, संपत्तीप्राप्ती, समाजव्यवहाराचे ज्ञानं करून देणे, अमंगलाचा 
नाश करून मंगलाची स्थापना करणे, तत्काळ परमोच्च आनंद प्राप्त करून देणे आणि आनंद घेणे. तसेच 
पत्नीप्रमाणे प्रेमळ शब्दांत उपदेश करणे, असा आहे. 

काव्याच्या अशा विविध प्रयोजनांपैकी कोणकोणत्या प्रयोजनांमुळे कवीन्द्र परमानंद यांना 
“शिवभारतम्‌' रचावेसे वाटले ते पाहणे क्रमप्राप्तच आहे. मम्मटकृत काव्यप्रयोजने ही बहुतांशी 
सर्वसमावेशक तर आहेतच; परंतु वामनाच्या मते काव्याचे प्रयोजन प्रीती व कीर्ती, हे आहे. त्यांपैकी 
प्रीती हे दृष्ट व कीर्ती हे अदृष्ट प्रयोजन आहे. 

१) यशप्राप्ती 

२) अर्थप्राप्ती 

३) अमंगलाचा नाश 

प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌” या काव्याला वरील सर्व प्रयोजने लागू होताना दिसून येतात; कारण 


प्रस्तुत काव्यात कवीने स्वत:ची माहिती दिलेली आहे, त्यामुळे वाचकाला प्रस्तुत काव्य कोणी, कुठे, 


१८८ 


केव्हा लिहिले हे कळते. तसेच कवीन्द्र परमानंदांनी स्वत:च 'शिवभारतम्‌” या काव्यात उल्लेख केलेला 
आहे, की स्वत: शिवाजीमहाराजांनी त्यांना हे काव्य रचण्यास सांगितले. यावरून यशप्राप्ती, अर्थप्राप्ती 
हे प्रयोजन तर प्रस्तुत काव्याला लागू पडते; शिवाय अमंगलाचा नाश करून मंगलाची स्थापना हे 
प्रयोजनही या काव्यात प्रकर्षाने दिसते. अमंगलाचा नाश करून म्हणजे, समाजातील औरंगजेब, 
आदिलशहा, निजामशहा यासारख्या दुष्ट यवनांचा पराभव करून छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी महाराष्ट्र 
गत आपली सत्ता प्रस्थापित केली होती. 


अशाप्रकारे कवीन्द्र परमानंदकृत 'शिवभारतम्‌' या काव्याला यशप्राप्ती, अर्थप्राप्ती व अमंगलाचा 


नाश हे सर्व प्रयोजने लागू होताना दिसून येतात. 
काव्यप्रकार : 


- काव्याचे 'उत्तमकाव्य” 'मध्यमकाव्य' व 'अधमकाव्य” असे तीन प्रमुख प्रकार पडतात. अर्थात 


काही ठिकाणी काव्याचा 'उत्तमोत्तम काव्य” * असाही एक प्रकार सांगितला जातो. 


''ज्या काव्यात शब्द व अर्थ गौण होऊन एखाद्या चमत्कारी अर्थाला व्यक्‍त करतात, ते काव्य 


उत्तमोत्तम काव्य” होय.” 


“ज्या काव्यात व्यंगार्थ हा वाच्याथपिक्षा प्रभावी (प्रमुख) असतो ते उत्तम काव्य होय” त्यालाच 


ध्वनिकाव्य असेही म्हणतात. 


“'ज्या काव्यामध्ये गुणीभूत व्यंग ठळकपणे दृष्टोत्पत्तीस येते, ते “मध्यम काव्य” होय''. 
'शब्दचित्र' व “वाच्यचित्र हे ध्वनीविरहित काव्य “अधम प्रतीचे काव्य” असते. हे काव्य चमत्कृतीपूर्ण 
असते. या काव्यालाच 'अवरकाव्य' किंवा 'चित्रकाव्य' असेही म्हणतात. 

प्रस्तुत “शिवभारतम्‌' या काव्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यंगार्थ नसून तेथे केवळ मुख्यार्थच 
(वाच्यार्थ) आहे व तोच प्रधान आहे. काव्य वाचताना प्रतीत होणारा केवळ वाच्यार्थच येथे अभिप्रेत 


असल्यामुळे काव्याचा अधमकाव्य/अवरकाव्य या प्रकारात प्रस्तुत काव्याचा अंतर्भाव होतो. अर्थात 


त्यामुळे या काव्याचे अवमूल्यन होते असे नाही; उलट वास्तव इतिहासचित्रण हा त्याचा विषय 


१८९ 


असल्यामुळे येथे काल्पनिक चित्रण अजिबात नाही. त्यामुळे साहजिकच येथे व्यंग्य अर्थ नाही आणि 
म्हणूनच या काव्याचे ऐतिहासिक मूल्य वाढते. 
काव्यतत्त्वे : 

काव्याच्या व्याख्या, हेतू, प्रयोजने इत्यादी प्रकार पाहून 'शिवभारतम्‌” या काव्याचा 
त्याचदृष्टीने विचारविमर्श केला; परंतु काव्यविषयक ही अत्यंत ढोबळ माहिती झाली. काव्याचे खरे 
आंतरिक सौंदर्य उलगडून पाहवयाचे असेल तर त्याच्या पंचप्राणांचा म्हणजे त्याच्या पाच तत्त्वांचा 
विचार करणे आवश्यक आहे. भारतीय विद्वान साहित्यिकांनी काव्याची सात तत्त्वे, सात संप्रदाय 
मानले होते, त्यांची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे : 


'काव्यशोभाकारान्‌ धर्मान्‌ 
अलंकारान्‌ प्रचक्षते || (२-१) 


(१-२-६व ७) 
काव्यशोभाया: कर्तारो धर्माः 
गुणा: । (३-१-१) 


८४०-८७० | ध्वन्यालोक काव्यस्यात्मा ध्वनिः । 
(१-१३ 


यापैकी “औचित्य” आणि “अनुमान” या दोन्ही संप्रदायाच्या प्रणेत्यांना पुढे अनुयायीच 
मिळाले नाहीत. त्यामुळे ही दोन तत्त्वे फारशी प्रसिद्ध झाली नाहीत. म्हणून इतर पाच तत्वांचाच (रस, 
अलंकार, रीती, ध्वनी व वक्रोक्ती) विचार येथे प्रामुख्याने केला आहे. 


१९० 


काव्याला मानवाची उपमा देऊन “काव्याचे शरीर” व “काव्याचा आत्मा” असे दोन भाग 
कल्पिण्यात आले. “अलंकार”, “रीति”, “वक्रोक्ति” ही तत्त्वे काव्यशरीराशी संबंधित मानली जाऊ 
लागली. तर ध्वनि व रस ही तत्त्वे आत्म्याशी निगडित मानली जाऊ लागली. काव्यामध्ये काय 
सांगितले आहे व कसे सांगितले आहे, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात, त्यांनाच 'आशय' व 
“अभिव्यक्ती' किंवा “आविष्कार” असे म्हणतात. 'रस” व “ध्वनि” ही आशयतत्त्वे असून 'वक्रोक्ति', 
'रीति’ व “अलंकार” ही अभिव्यक्तितत््ते आहेत. काही विद्वान आशयाला; तर काहीजण 
आविष्काराला महत्त्व देतात. आशय कसाही असला तरी त्याची अभिव्यक्ती योग्य, उचित व 
सौंदर्यपूर्ण असली पाहिजे. “आशय” व “आविष्कार” यांचा समन्वय काव्याला सौंदर्य देऊन जातो. ही 
दोन्ही तत्त्वे एकमेकांवाचून अपूर्ण व अर्थहीन तर आहेतच; पण ही दोन्ही तत्त्वे एकमेकांना पूरकही 
आहेत. 


काव्यशास्त्रावर भामहाचे 'काव्यालङ्कार', वामनाचे 'काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति’, दण्डीचे 
'काव्यादर्श', आनन्दवर्धनाचे 'ध्वन्यालोक', कुन्तकाचे “वक्रोक्तिजीवितम्‌”, मम्मटाचे “काव्यप्रकाश”, 


विश्वनाथाचे “साहित्यदर्पण”, जगन्नाथ पंडितांचे 'रसगड्गाधर” यांसारखे अनेक ग्रंथ उपलब्ध आहेत. 


काव्यशास्त्र म्हणजेच साहित्यशास्त्र. यामध्ये जी पाच प्रधान तत्त्वे आहेत, ती म्हणजे सौंदर्याचे 
निकषच आहेत. कलेची समीक्षा करताना ही पाच तत्त्वे मानदंड म्हणून वापरली जातात. ही पाचही 
तत्त्वे व्यापक, विशाल स्वरूपाची आहेत. त्यामुळी ती कोणत्याही कलेला लागू करता येतात. या पाच 
तत्त्वांच्या आधारावर कलेचे श्रेष्ठत्व ठरत असते कलाकृतीचे मूल्यमापन होत असते. ही तत्त्वे जशी 
व्यापक आहेत तशीच सर्वकाळ लागू पडणारी आहेत. म्हणजेच ती कालनिरपेक्ष आहेत. “रामायण”, 
“महाभारत” किंवा कालिदासाचे 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌', भवभूतीचे 'उत्तमरामचरितम्‌', शूद्रकाचे 
मृच्छकटिकम्‌’ या कलाकृती जशा या निकषावर श्रेष्ठ ठरतात, तशाच आधुनिक काळातील 


साहित्यकृतीसुद्धा याच निकषावर पडताळून पाहता येतात. त्यावरून कलाकृतीचे श्रेष्ठत्व ठरविता येते. 


“शिवभारतम्‌' हे असेच एक अर्वाचीन महाकाव्य आहे. या पाच काव्यतच्चांच्या, 


काव्यसंप्रदायांच्या निकषावर हे काव्य किती प्रमाणात उतरते, हे पाहणे आवश्यक आहे; तरच या 


काव्याचे सौंदर्य उलगडून पाहिल्यासारखे होईल. म्हणून काव्याच्या या पाच अंगाचा, पाच तत्त्वांचा 
थोडक्यात परामर्श घेऊन ही तत्त्वे प्रस्तुत महाकाव्यात किती प्रमाणात अंतर्भूत झाली आहेत, याचा 
ऊहापोह येथे केला जात आहे. 
रससंप्रदाय : 

(प्रणेता भरत (इ.स. पूर्व १००) नाट्यशास्त्र नावाचा ग्रंथ) 
रसचर्चा : 


भारतीय साहित्यशास्त्रामध्ये ज्या विचारांचे अत्यंत सूक्ष्म आणि विस्तृत विवेचन झाले आहे. 
त्यामध्ये रससिद्धान्त हा सर्वांत महत्त्वाचा सिद्धान्त होय. हा सिद्धान्त प्रथम भरतमुनींनी आपल्या 


'नाट्यशास्त्र' या ग्रंथात मांडला. 


7२७ 


“रस्यते इति रस: | 
(ज्याचा आस्वाद घेतला जातो तो रस) 


अर्थात त्यांनाही काही पूर्वपरंपरा होतीच; पण आजच्या उपलब्ध वाड्मयात “नाट्यशास्त्र' 
हाच एतद्विषयक सर्वांत प्राचीन ग्रंथ होय. भरतमुनींना जे नाट्यवाड्मय उपलब्ध झाले त्यावरून त्यांनी 
आपला रससिद्धान्त तयार केलेला असावा, हे स्पष्ट आहे. त्यानंतरच्या काळात श्राव्यकाव्याची वाढ 
झाली आणि त्यामुळे नाट्यशास्त्रातील हा रससिद्धान्त काव्याच्या बाबतीतही लावून दाखविण्याचे 
प्रयत्न सुरू झाले. “भामह“, “दण्डी”, 'वामन' आदी प्रारंभीच्या काव्यमीमांसकांनी हे कार्य केले आहे. 
काव्यामध्ये रसाला प्राधान्य देऊन साध्या शब्दार्थांना रसतत्त्व कशामुळे प्राप्त होते, याचे त्यांनी 
संशोधन सुरू केले. ध्वन्यालोककारांनी ध्वनीला महत्त्व दिलेले असले, तरी काव्याचे 'प्राणभूत तत्त्व” 
म्हणून त्यांचीही रसाला मान्यता आहे. विश्वनाथाने अगदी स्पष्ट शब्दात काव्याची “रसात्मक वाक्यं 


काव्यम्‌ | ˆ अशी व्याख्या केलेली आहे. 


काव्याचे प्राणभूत तत्त्व कोणते हा जसा साहित्यशास्त्रज्ञांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्‍न होता 
तसाच प्रश्न किंबहुना त्याहूनही अधिक महत्त्वाचा असा दुसरा प्रश्न म्हणजे, काव्यामध्ये रसनिष्पत्ती 


कशी होते आणि सहृदय रसिकाला रसप्रतीती कोणत्या प्रक्रियेने होतो, हा होय. या प्रश्नांवर 


१९२ 


निरनिराळ्या साहित्यशास्त्रज्ञानी मांडलेल्या मतातून जी 'रसप्रक्रिया' समजते, ती येथे थोडक्यात 

विचारात घेत आहे. 

रसप्रक्रिया : 
रसनिर्मिती कशी होते, हे सांगण्यासाठी रससंप्रदायाचा जनक असलेल्या भरताने एक 

*रससूत्र' कथन केले आहे. 

“विभावानुभावसज्चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: ।' `` 
(विभाव, अनुभाव व संचारी भाव यांच्या संयोगातून रसनिष्पत्ती होते) 
मनुष्याच्या अंतररंगातल्या मूलभूत” आणि “स्वयंभू” भावनांना अनुलक्षून काव्यशास्त्रवत्त्यांनी 
रस ठरविले. या रसांची प्रक्रिया सांगताना काही पारिभाषिक संज्ञा दिलेल्या आहेत. 

१. स्थायीभावः स्थायीभाव म्हणजे कायम टिकणारे भाव किंवा धर्म होत. मनुष्याच्या 
अंत:करणात हर्ष, शोक, विषाद इत्यादी जे मूलभूत आणि स्वयंभू असे भाव आहेत त्यांना 
'स्थायीभाव' अशी संज्ञा आहे. या स्थायीभावाचे लक्षण असे सांगितले आहे. ज्या भावना 
मूलत:च अंतरंगात असतात व रसाच्या प्रभावाने ज्या वृद्धिंगत होऊन मनाला व्यापून टाकतात 
आणि नंतरही ज्यांचा ठसा अंत:करणात बराच काळ उमटून राहतो, त्या भावनांना 
'स्थायीभाव” असे म्हणतात. 

स्थायीभाव रती, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भीती, जुगुत्सा किंवा किळस व 
विस्मय असे आठ प्रकारचे असून; त्यावर अनुक्रमे 'शुंगार', “हास्य”, 'करुण”, 'रोद्र', 'वीर', 
'भयानक', 'बीभत्स' व “अद्भुत” हे आठ रस आधारलेले आहेत. 


२. विभाव : 'वासनारूपतया स्थितान्‌ रत्यादीन्‌ स्थायिनो विभावयन्ति रसस्वादाङकुरयोग्यतां 
नियन्मीति विभावाः ।' °° 


''वासनारूपाने अंतरात असलेल्या 'रति” इत्यादी स्थायीभावांना आस्वादयोग्य करून 'रस' 


पदवीला नेणारे “विभाव” होत.'' 


१९३ 


स्थायीभावांना चेतना देऊन त्यांचा उत्कर्ष करण्यास ते कारणीभूत होतात. विभावाचे 
“आलंबन विभाव” आणि 'उद्दीपन विभाव” असे दोन प्रकार आहेत. 

भावनांचा परिपोष करण्यास कारणीभूत होणारी व्यक्‍ती म्हणजे काव्यातले नायक 
अथवा नायिका यांना “आलंबन विभाव” असे म्हणतात. तर रसाचे उद्दीपन करणाऱ्या 
नायकनायिकांच्या निरनिराळ्या कृती, त्याचप्रमाणे देश, काळ, परिस्थिती यांना 'उद्दीपन 


विभाव' असे म्हणतात. 


7२१ 


अनुभाव : 'अनुभावयन्ति च तान्‌ (रत्यादीन्‌) इति अनुभावाः। 


“स्थायी भावांचा अनुभव घडविणारे म्हणजेच त्यांचा शरीरावर होणारा परिणाम दाखविणारे ते 
अनुभाव होत.” 
एकदम स्तंभित होणे, अंग घामाने डबडबणे, रोमांच उभे राहणे, गळा भरून येणे, कंप उत्पन्न 
होणे, चेहरा पांढरा फटफटीत पडणे, डोळ्यांतून अश्रू येणे, चेतना नष्ट होणे इत्यादी प्रकार 
अनुभाव या सदरात येतात. 
व्यभिचारीभाव : 

'विशेषेण अभितः काव्ये स्थायिनं चारयन्ति इति व्यभिचारिणः ।' `` 

'स्थायीभावाचा परिपोष करून त्याला (काव्यात) सर्वत्र संचारयोग्य करणारे ते 
व्यभिचारी भाव होत” अमुक रसाचे अमुकच व्यभिचारी भाव असे निश्चित असते. सामान्यपणे 
कोणत्याही रसात हे येऊ शकतात. म्हणूनच त्यांना 'व्यभिचारी' अथवा 'संचारी' असे म्हटले 
जाते. कोणत्याही रसाचा उत्कर्ष करण्यासाठी हे येतात आणि आपली थोडीशी छटा दाखवून 
निघून जातात. अळवावरच्या थेंबासारखी यांची स्थिती असते. पाठीमागून यांचा ठसा काहीच 
राहत नाही. हे व्यभिचारी भाव एकूण ३३ आहेत. वैराग्य, ग्लानी, लज्जा, शंका, आळस, 


मूर्च्छा, हर्ष, खेद, निद्रा इत्यादी. 


१९४ 


थोडक्यात, विभाव म्हणजे कारण, हेतू, अनुभाव म्हणजे कार्य व संचारी भाव 
(व्यभिचारीभाव) म्हणजे सहकारी कारण यांच्या संयोगामुळे स्थायीभावाचे रसामध्ये रूपांतर 
होते. त्या रसाचा रसिक आस्वाद घेतात. 


रसविघ्न : 


रसास्वाद हा एक अनुभव किंवा भावप्रतीती आहे. ही प्रतीती लौकिक असा प्रत्यक्ष, अनुमान 
इत्यादी प्रतीतीहून भिन्न आहे. रसानुभावाकरिता रसिकाला विशिष्ट पातळीवरून काव्याची गोडी 
चाखावी लागते. कोणत्याही कारणाने ती पातळी सुटली की रस निघून जातो. ही पातळी सुटायला 
कारणीभूत होणाऱ्या गोष्टींना अभिनवगुप्ताने 'रसविघ्ने” म्हटले आहे. रसामध्ये निर्विघ्न अशा रसनात्मक 
प्रतीतीला बाधक अशी कविगत, काव्यगत, नटगत किंवा रसिकगत कोणतीही गोष्ट म्हणजे 'रसविघ्न' 
होय. अशी रसविचघ्ने सात असून ती पुढीलप्रमाणे आहेत. 

१. संभावनाविरह 
स्वपरगत देशकाल विशेषावेश 


निजसुखादिविवशीभाव 
प्रतीत्युपायवैकल्य 


स्फुटत्वाभाव 


अप्रधानता 


क्त Sy ०८ ~ A) 


संशययोग 
यातील काही रसविघ्ने 'नटगत' आहेत. म्हणून प्रस्तुत महाकाव्याच्या संदर्भात त्याचा विचार 


केलेला नाही. परंतु उर्वरित काही रसविघ्ने 'शिवभारतम्‌' या काव्याला लागू पडतात का, हे पाहणे 

आवश्यक आहे. 

१. संभावनाविरह : 'कल्पनेचा अभाव म्हणजे संभावनाविरह' ज्याला काव्यवस्तू किंवा 
नाट्यवस्तू यांची कल्पना करता येत नाही, त्याला रसास्वाद कुठून मिळणार? कवी आपल्या 
साहित्यकृतीद्वारे जी वस्तू निर्माण करतो, ती एक संवेद्य कथावस्तू असते. वाचकाला किंवा 


प्रेक्षकाला तिची जर नीट कल्पनाच करता आली नाही तर त्याला प्रतीतीच येणार नाही. हा 


१५९५ 


दोष कविगत किंवा रसिकगत असा उभविध असू शकतो. उचित काय आणि अनुचित काय, 
याचा विवेक कवीला राहिला नाही, तरी हा दोष घडतो. पण कित्येक वेळा कविकृती चांगली 
असूनही रसिकालाच कल्पनादारिद्र्यामुळे तिचे आकलन होत नाही, असे हे विघ्न आहे. ते दूर 
व्हावे म्हणून कवी लोकसामान्य अशी कथावस्तू निवडीत असतो. 

सदर “शिवभारतम्‌” या काव्यात कवीन्द्र परमानन्द यांनी महाराष्ट्राचा राजा छत्रपती 
शिवाजीमहाराजांचे चरित्रकथन केले आहे. हा राजा अत्यंत प्रसिद्ध असून महाराष्ट्रात व 
महाराष्ट्राबाहेरही त्यांची अनेक चित्रे आहेत. तसेच त्यांचे जागोजागी भव्य स्मारकेही आहेत. 


महाराष्ट्राच्या इतिहासात छत्रपती शिवाजीमहाराजांची दखल आवर्जून घेतली जाते. 


म्हणजे कवीने काव्यरचनेसाठी लोकमान्य असा विषय निवडलेला असल्याने 


“संभावनाविरह' हे रसविघ्न या काव्यात संभवत नाही. 


प्रतीत्युपायवैकल्य व स्फुटत्वाभाव : विभाव व अनुभाव हेच रसप्रतीतीचे उपाय होत. त्यांची 
नीट संगती नसेल, ते विकल असतील, त्यांची प्रतीती स्पष्टपणे होत नसेल अथवा त्यांच्या 
अभावच असेल तर रसास्वादाला विघ्न येऊ शकते. परंतु प्रस्तुत काव्यात यापैकी कोणताही 
दोष आढळत नाही. रसिक व्यवस्थितपणे या काव्याचा रसास्वाद घेऊ शकतात. म्हणून ही 
रसविघ्ने ही या काव्याला लागू पडत नाही. 

अप्रधानता : काव्यातील प्रधान वस्तू सोडून गौण वस्तूवरच भर दिला गेला तर रसप्रतीतीत 
विघ्न येते. हे विघ्न टाळण्यासाठी कवीने स्थायीभावावर अवधान व औचित्य यांचा विवेक 
ठेवला पाहिजे. नेमकी हीच गोष्ट प्रस्तुत काव्याचे कवी कवीन्द्र परमानंद यांनी केलेली दिसते. 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे चरित्रकथन करणे हा प्रधान विषय घेऊन त्यांनी 'शिवभारतम्‌” हे 
काव्य रचले; परंतु ते रचत असताना त्यांनी कथावस्तूला विनाकारण फाटे फोडलेले नाहीत. 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या जीवनाशी निगडित घटनांचेच वर्णन त्यांनी केलेले आहे. गौण 
कथानकाला, उपकथानकाला प्रस्तुत महाकाव्यात फारसे स्थान नाही, त्यामुळे या 


रसविघ्नापासूनही प्रस्तुत महाकाव्य दूर राहिले आहे. 


१९६ 


४. संशययोग: विभवादिकांतून स्थायीभाव अभिव्यक्त होतो; पण अमुक एका स्थायीचे 
अमुकच विभाव, अमुकच अनुभाव किवा अमूकच संचारीभाव असे ठरलेले नसते. वाघ हा 
जसा भयाचा विभाव होईल तसाच तो क्रोधाचाही विभाव होऊ शकेल. अश्रू हे जसे शोकाचे 
अनुभाव होतील तसे ते हषचिही अनुभाव होतील. हे विभावादिक केवळ एकेकटे घेऊन पाहिले 
तर ते कोणत्या स्थायीभावाचे द्योतक आहेत, याबद्दल संदेह उत्पन्न होईल व तसे होणे हे 
रसस्वादाला विघ्न ठरेल. पण विभाव, अनुभाव व संचारीभाव यांची जर औचित्ययुक्त जुळणी 
झाली तर स्थायीचा निश्चित प्रत्यय येऊन तो आस्वादाचा विषय होऊ शकेल. उदा. बंधुनाश 
हा विभाव, अश्रुपात हा अनुभाव आणि दैन्य हे व्यभिचारी भाव एकत्र आलेले दिसले, तर त्या 


सामग्रीतून निश्चितपणे शोकरसच प्रतीत होईल. 


प्रस्तुत महाकाव्यात विभाव, अनुभाव, संचारीभाव यांची औचित्यपूर्ण जुळणी झालेली असून, 
त्या ठिकाणी स्थायीभावाचा निश्चित प्रत्यय येतो. उदा. 'मालोजीराजांचा मृत्यू हा विभाव; 'राणी 
उमादेवीचा आक्रोश”, 'अश्रुपात' हा अनुभाव आणि चिंता, दु:खावेद, निराधार वाटणे” हे व्यभिचारी 
भाव एकत्र आल्याने साहजिकच तेथे करुणरसाची निर्मिती झाली. त्यामुळे 'संशययोग” या 


रसविघ्नाचा प्रस्तुत महाकाव्यात अभाव दिसून येतो. 


थोडक्यात, साहित्यशास्त्रज्ञांनी रसस्वादाला बाधा आणणारी जी विघ्ने सांगितली आहेत, 
त्यापासून प्रस्तुत महाकाव्य लांब राहते. त्यामुळे कवीला आणि रसिकालाही या काव्यातील रसांचा. 


मनमुराद आनंद लुटता येतो. 
रससंख्या : 


भरताने नाट्यशास्त्रात शुंगारादी आठ रस सांगितलेले असून प्रामुख्याने तेच प्रधान रस मानले 
जातात. असे असले तरी काही काव्यशास्तरज्ञांनी यांची संख्या कमी-अधिक मानलेली आहे. काहींनी 
रस एकच आहे, असे सांगितले तर काहींनी जितके भाव तितके रस, इथवर मजल मारली. रस एकच 
आहे, असे सांगणारा साहित्यशास््रज्ञ म्हणजेच 'भोज” होय. त्याने “अहंकार” हा एकच रस मानला; 


तर बाकीचे सर्व त्यापासून उत्पन्न होणारे भाव मानलेले आहेत. 


भवभूती “करुण” हा एकच रस मानतो. तर अग्निपुराणकर्ता 'शृंगार' हा एकच रस असल्याचे 
प्रतिपादितो. जितके भाव तितके रस असे म्हणणारा साहित्यशास्त्रज्ञ रुद्रट आहे. भरताच्या आठ 
रसांव्यतिरिक्त 'शांत' या नवव्या रसाचा निर्देश उद्भटाने केला आहे. याखेरीज “भक्‍ती” हा दहावा रस 
मधुसूदन सरस्वतीने युक्तिवादपूर्वक सिद्ध केला आहे. 'वत्सल' रसाचा ओझरता निर्देश भोजाने केला 


आहे व विश्वनाथाने 'साहित्यदर्पणात” त्याचे सांगोपांग विवेचन केले आहे. 


सांप्रत रसचर्चेत 'क्रांती”, 'प्रक्षोभ'व “देशभक्ती” हे नवे रस काही काव्यशास्त्रज्ञ मानू लागले 


आहेत. असे अनेक रस सांगितले जात असले, तरी प्रमुख व सर्वसाधारण असे नऊ रस मानले जातत, 


ते पुढीलप्रमाणे आहेत. 
१) शुंगाररस ६) भयानक 
२) हास्यरस ७) बीभत्सरस _ 
३) करुणरस | ८) अद्भुतरस 
४) रौद्ररस ९) शांतरस 
५) वीररस 


कोणत्याही साहित्यकृतीमध्ये यांपैकी काही रस असतातच. रसांच्या अधिकाधिक वापरामुळे 
काव्य सुरस बनते. 'महाकाव्यांतही' अनेक रस वापरलेले असतात. त्यामध्ये “वीर”, 'शृंगार' अथवा 
'शांत' रस यांपैकी कोणतातरी एक रस प्रधान असतो. इतर जे अनेक रस महाकाव्यात असतात, ते 
या प्रधान रसाला पूरक म्हणून काम करतात. युद्धवर्णन करणाऱ्या महाकाव्यामध्ये प्रामुख्याने “वीर” 
रस प्रधान असतो. भारविकृत "किरातार्जुनीयम्‌ आणि माघकृत 'शिशुपालवध' या युद्धवर्णन 
करणाऱया महाकाव्यात वीररस प्रधान असल्याचे दिसून येते. प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌” हे 
शिवाजीमहाराजांचे चरित्रवर्णन करणारे काव्य प्रामुख्याने युद्धवर्णनावरच आधारित आहे. 
शिवाजीमहाराजांच्या जीवनातील बराचसा कालखंड यवनांशी संघर्ष करण्यातच व्यतीत झालेला 


असल्यामुळे त्यांच्या चरित्रात समरप्रसंच अधिक आहेत. साहजिकच या महाकाव्यात वीररस 


१९८ 


ओतप्रोत भरलेला असून; तोच प्रधान रस आहे. त्याखेरीज 'करुण', “अद्भुत” व “भक्ति” रसही येथे 
समाविष्ट आहेत. 
वीररस : 

“उत्साह” हा वीररसाचा “स्थायीभाव” होय. “शत्रू” हा याचा 'आलंबन विभाव” आहे. शत्रूचे 
आक्रमण त्याने आपल्या राज्यात चालविलेली फंदफितुरी, त्याने चालविलेली शस्त्रास्रांची वाढ, 
सैन्याची जमवाजमव इत्यादी प्रकारांनी वीरांच्या अंगातील उत्साह वृद्धिंगत होतो. म्हणून या प्रकारांना 
या रसाचे “उद्दीपन विभाव” असे म्हणतात. चातुर्य, स्थिरता, आपले साहाय्यकर्ते कोण आहेत हे 
पाहून त्यांना एकत्र कारणे इत्यादी या रसाचे अनुभाव आहेत. गर्व, हर्ष, धैर्य हे याचे व्यभिचारी भाव 
होत. 


प्रस्तुत महाकाव्यातील वीररस : 


वीररसाचे “युद्धवीर”, 'दानवीर', 'धर्मवीर' आणि 'दयावीर' असे चार प्रकार पाडण्यात आले 
आहेत. वीररसप्रधान काव्याचा नायक हा या चारपैकी किमान एका तरी वीररसाचे “आदर्श उदाहरण 
असतो. प्रस्तुत महाकाव्याचे नायक छत्रपती शिवाजीमहाराज 'युदूधवीर” तर होतेच शिवाय ते 
'दानवीर' आणि 'धर्मवीरही' होते. त्याची या महाकाव्यात आलेली काही उदाहरणे पाहिल्यास ही गोष्ट 


आपल्या लक्षात येते. 


१. युद्धवीर : इ. स. १६ व्या शतकातील मराठे विरुद्ध मोगल संघर्षाचे चित्रण करणारे 
“शिवभारतम्‌” हे एक काव्य होय. चरित्रनायक छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे संपूर्ण जीवन हे अनेक 
लढाया, मोगलांचे आक्रमण आणि त्यांना केलेला विरोध, अंतर्गत बंडाळी मोडून काढण्यासाठी दिलेला 
लढा अशा अनेक राजकीय घडामोडींनी भरलेले आहे. त्यामुळे 'युद्धवीर” या वीरसाचा प्रत्यय या 
महाकाव्यात प्रकषनि येतो. 

जो मनुष्य नैराश्यवादी असतो तो बिकट प्रसंगी पळून जातो. तो प्रतिकार करण्याचा विचारही 


करीत नाही; परंतु आत्मविश्वास असलेली उत्साही व्यक्ती निधड्या छातीने संकटाला सामोरी जाते. 


१९९ 


शत्रूशी संघर्ष करायला अंगात “उत्साह” हवाच. युद्धापूर्वी वातावरणात चैतन्य असते; म्हणूनच 
“उत्साह” हा वीररसाचा “स्थायीभाव” या महाकाव्यात प्रकर्षाने जाणवतो. 

“शत्रू” हा वीरसाचा आलंबन विभाव आहे. छत्रपती शिवाजीमहाराजांना नायक करून रचलेल्या 
प्रस्तुत महाकाव्यात अनेक शत्रू आहेत. आदिलशहा, निजामशहा तसेच मोगल बादशहा औरंगजेब हा 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा सर्वात मोठा शत्रू होय. संपूर्ण हिंदुस्थानभर यवनांचे राज्य असावे व आपण 
त्याचा सम्राट असावे, अशी त्याची महत्त्वाकांक्षा होती. त्याप्रमाणे त्याने खरोखरच हिंदुस्थानात बऱ्याच 
ठिकाणी आपली सत्ता प्रस्थापित केली होती; परंतु महाराष्ट्रावर संपूर्णत: वर्चस्व निर्माण करणे छत्रपती 
शिवाजीमहाराजांच्या कारकिर्दीत त्याला शक्य झाले नाही. त्यामुळे औरंगजेब बादशहाने 


शिवाजीमहाराजांना विरोध करण्यासाठी अनेक यवनवीरांना पाठविले. 


याबाह्य शत्रूप्रमाणेच शिवाजीमहाराजांना त्यांच्या आयुष्यात मंबाजी भोसले, जाधव, पांढरे, 
खराडे, चव्हाण, शुंगारपूरचा सूर्याजीराव, प्रतापराव मोरे, संताजी घोरपडे, पीड नाईक, भाई नाईक, 
शिसोदे, पालीचा राजा जसवंत, गाढवे, बाजी घोरपडे या आप्तस्वकीयांसोबतच राजपूत, गौड इत्यादी 


राजांचाही विरोध सहन करावा लागला होता. 


फंदफितुरी, शस्त्रास्रांची वाढ, सैन्याची जमवाजमव यासारख्या उत्साह वृद्धिंगत करणाऱ्या 
घटना या रसाच्या 'उद्दीपन विभाव” या प्रकारात येतात. अशाप्रकारच्या घटनांनी प्रस्तुत महाकाव्य 


समृद्ध आहे. याची काही उदाहरणे देता येईल. 


शहाजीराजांना कैद केल्यानंतर मुस्तफाने बंगळूर घेण्यासाठी संभाजीवर फरादखान या 
सरदाराची रवानगी केली तर छत्रपती शिवाजीमहाराजांवर महंमूदशहाने फत्तेखान, अश्रफशहा, बाजी 
निंबाळकर इत्यादी सरदार पाठविले होते. त्यांनी बेलसर गावाला तळ दिला होता; तर हैबतरावचा 
मुलगा बल्लाळ याने शिरवळ गाठले होते. तेव्हा फत्तेखान व बल्लाळ हे विजापूरकरातर्फे सैन्य घेऊन 
आले होते, तेव्हा त्यांना तोंड देण्यासाठी शिवाजीमहाराजांच्या सांगण्यावरून मराठा वीर कावजी हा 


जगताप, वाघ, काटे, इंगळे इत्यादी पराक्रमी मराठा योद्ध्यांना एकत्र करून त्यांच्या दिशेने निघाला. 


२०० 


माधुर्य, ओज आणि प्रसाद हे तीनही गुण समग्र काव्यभर ओतप्रोत भरलेले असून वीरादी 
रसास पोषक झाले आहेत. ओज व प्रसाद हे गुण विशेषत: वीर व रौद्र रसांस खुलविणारे आहेत. 
'त्वङ्गत्तुरं गमखुरक्षुण्णभीमरथीतटः । 
समुद्यंददुंन्दुभिध्वानविभ्रमक्षोभितार्णवः ॥ 


प्रतापतापिताऽरातिधराधिपतिमण्डल: । 


सह्याद्रिखण्डमखिलं बुभुजे स बली बलात्‌ ॥' ` ˆ 


अर्थः “ज्यानं भरधाव जाणाऱया आपल्या घोड्यांच्या खुरांनी भीमा नदीच्या कांठचा प्रवेश तुडवला, 
ज्यांच्या दुदुंभीपासून उठणाऱ्या ध्वनीच्या लहरींनी समुद्र खवळून टाकला, ज्यानं आपल्या प्रतापानं 


शत्रुराजे जर्जर केले, असा तो बलाढ्य राजा स्वसामथ्यनि सर्व सह्याद्रीच्या प्रदेशाचा स्वामी झाला. 
या श्लोकात उत्साह निर्माण करण्याचे सामर्थ्य असल्याने येथे वीररस आहे. 


अफजलखानाला जावळीच्या अरण्यात जेव्हा छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी ठार केले तेव्हा 
झाडीत लपलेले मराठा वीर अतिशय वेगाने जेव्हा अफजलखानाच्या सैन्यावर तुटून पडले, त्यावेळी 
त्यांच्यात जे घणाघाती युद्ध झाले, त्याचे चित्रोपम वर्णन कवीने केलेले आहे तेथे ढाल, तलवारी, 
बाण, भाले वगैरेसारख्या आयुधांची पुष्कळ नावे आलेली आहेत व इतस्तत: पडलेल्या शत्रुसैन्याच्या 


मृतदेहाचे वर्णन आलेले आहे. त्यामुळे साहजिकच तेथे वीररसाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. 


यांसारख्या अनेक श्लोकांत त्यांनी युद्धासाठी कोणती आयुधे वापरली व रणांगणावर शत्रूला 
कसे ठार मारले, त्यासाठी कोणती व्यूहरचना केली, याचे वर्णन आलेले आहे. थोडक्यात त्यांच्यात जे 
तुंबळ युद्ध झाले, त्याचे अनुपम चित्र रेखाटलेले आहे. त्यामुळे अंगात जोश निर्माण होतो. मराठा 
वीरांच्या शौर्याचे दिग्दर्शन करणारे हे वीररसाचेठी उत्कृष्ट उदाहरण मानले पाहिजे. 

“पराक्रमी वीर युद्ध करीत असताना योद्धयांच्या गर्जना, प्रहार, हत्ती-घोड्यांचे आवाज घुमत 
होते." अशाप्रकारे आवेशपूर्ण पद्धतीने या महाकाव्यात सर्व लढायांची वर्णने आलेली आहेत. या सर्व 


युद्धवर्णनामध्ये कवीने वीररसाचा वापर केलेला आहे. या युद्धामध्ये विजय प्राप्त केल्यावर मराठा वीर 


२०१ 


जयजयकाराच्या घोषणा देत त्यासुद्धा उत्साहपूर्ण असल्याने वीररस निर्माण करणाऱ्या आहेत. या 
युद्धात विजयी पक्ष, पराभूत शत्रूचे द्रव्य, घोडे, उंट, हत्ती, शस्त्रांस्रांचा साठा, ढाली, चिलखत वगैरे 


< 


पळवून नेत असत.“ अशाप्रकारे स्वकीय व परकीय शत्रूंचा नायनाट करण्यासाठी छत्रपती 


शिवाजीमहाराजांनी महाराष्ट्र प्रांतातील मराठा वीरांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्यामुळेच 
मोगलांबरोबरच्या जवळजवळ सर्व युद्धात महाराज विजय प्राप्त करू शकले. त्यांच्या सहकारी 
(मावळ्यांनी) मराठा वीरांनी अक्षरश: पराक्रमाची शर्थ केली. त्यांच्या शौर्यगाथा ऐकून अंगावर रोमांच 


उभे राहतात. 

उदा. “अथ ते शिवराजस्य योधाः क्रोधारुणेक्षणाः । 
अवरूह्य गिरेस्तस्मात्‌ निःस्वनंतो घना इव ॥ 
धावमानाः सावधानान्‌ रूधानानभियायिनः। 
शिताभिरसिधाराभिः कृतोत्पातमघातयन्‌॥ 
बहवो बर्बरास्तत्र बलिभि शिवपत्तिभि : | 
खंडिता: खड्गधाराभिर्ययुः संयमिनां पुरीम्‌ ॥' ` 

ही या रोमांचकारक युद्धाची काही उदाहरणे की ज्यातून वीररसाची निष्पत्ती होते. 


छत्रपती शिवाजीमहाराज भोसलेवंशीय क्षत्रिय असल्याने युद्धवीर तर हातेच; पण त्याचबरोबर 
ते 'दानवीर' व 'धर्मवीर”ही होते. त्यामुळे प्रस्तुत महाकाव्यात वीररसाच्या या दोन्ही प्रकारांचाही 
समावेश होतो. 


दानवीर व धर्मवीर - संस्कृत काव्यातील नायक ज्याप्रमाणे रणांगणावर शौर्य गाजविणारा 
असतो, म्हणजेच तो युद्धवीर असतो. तसाच तो दानधर्म व धर्माचरण करण्यात अग्रेसर असतो. प्रस्तुत 
काव्यही याला अपवाद नाही. 

भोसलेवंशीय राजे पराक्रमाबरोबरच त्यांच्या दानशूरवृत्तीमुळे प्रसिद्ध होते. शिवाजीमहाराजांचे 
आजोबा मालोजीराजे अतिशय दानशूर होते. 


२०२ 


अ) दानवीर (मालोजीराजे) : 
कुबेराप्रमाणे संपन्न, बुद्धिमान आणि ज्ञानवान अशा मालोजीराजांनी पत्नीसह अनेक प्रकारची 
धर्मकृत्ये केली. 
“अग्निहोत्राणि सत्राणि यज्ञास्सुबहुदक्षिणा: । 
महादानान्यपि तथा राष्ट्रे तस्य सदाउभवन्‌ ॥““१ 
'स शंभुप्रीतये शंभार्भकतस्सागरनन्निभम्‌ । 
मधुरं खानयामास तडागं शंभुपर्वते ॥' ' 
अग्निहोत्रे सत्रे, बहुदक्षिणात्मक यज्ञ आणि त्याचेप्रमाणे महादानेसुद्धा त्यांच्या राज्यात सतत 
होत असत. त्या शिवभक्त राजाने शंकराला प्रसन्न करण्यासाठी सागराप्रमाणे विस्तीर्ण असा गोड 


पाण्याचा तलाव शभुपर्वतावर खणविला. 

उंच उंच बहिर्द्रार असलेले मेरू पर्वतासारखे राजवाडे, पुष्कळ वृक्षांच्या योगे शोभणारी रमणीय 
उद्याने सोन्याच्या पायऱ्या असलेल्या मोठमोठ्या विहिरी, पुष्कळ पाणपोया व धर्मशाळा त्या धर्मात्म्याने 
बांधविल्या. 

अशाप्रकारच्या दानशूरवृत्तीतून 'दानवीर' हा वीररसाचा एक प्रकार महाकाव्यात समाविष्ट 
झालेला आहे. 
ब) दानवीर (राजे शहाजी) : 

शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा जन्म झाला, त्यावेळी शहाजीराजे 
दर्याखानाशी युद्ध करत होते. त्याला लढाईत आपल्या बाणांनी विद्ध करून विजयी होऊन जेव्हा ते 
शिवनेरी किल्ल्यावर आले व प्रथमच बाल शिवाजीचे मुखावलोकनकर्ते झाले, त्यावेळी आनंदित होऊन 
त्यांनी गायी, मोहरा, हत्ती, घोडे आणि रत्ने इतकी वाटली, की याचकांना दुसर्‍या कोणाकडे काही 
मागण्याची पुष्कळ काळपर्यंत आवश्यकताच राहिलेली नव्हती, असे वर्णन “शिवभारतम्‌'मध्ये आलेले 


आहे. इतका दानधर्म त्यावेळी शहाजीराजांनी केला होता. 


२०३ 


आ) दानवीर, धर्मवीर (राजा शिवाजी) : 


छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या दानधर्माचा अतिशय त्रोटक उल्लेख प्रस्तुत महाकाव्यात आलेला 
दिसून येतो. 

अफजलखानाचा वध करण्यासाठी जेव्हा महाराज प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जाण्यास 
निघतात तेव्हा, उपाध्यायाने सांगितल्याप्रमाणे विविध प्रकारांनी देवाधिदेव शंकराची नित्याप्रमाणे पूजा 
करून, नित्याचा दानविधी उरकून, स्वत: शुद्ध परिमित जल वारंवार आचमन केले. तुळजा भवानीचे 
मनात क्षणभर चिंतन केले, पुरोहित व ब्राह्मणांस नमस्कार करून त्या सर्वांचा शुभाशीर्वाद घेतला. दही, 
दूर्वा आणि अक्षता यास स्पर्श केला. सूर्यबिंब पाहिले, सवत्स गाय सुवर्णासह गुणवान ब्राह्मणास दान 


दिली. अशाप्रकारे महाबुद्धिमान राजाशिवाजी पराक्रम गाजविण्यास गेले.” 


अशाप्रकारे भोसलेवंशीय राजे दानधर्म करीत होतेच; परंतु ते धार्मिकही होते, हे वरील 
वर्णनावरून आपल्या लक्षात येईल. 
अद्भुतरस: 

“विस्मय” म्हणजे आश्चर्य हा या रसाचा 'स्थायीभाव' आहे. जी वस्तू पाहून आश्चर्य वाटते ती 
वस्तू हा 'आलंबन विभाव” होय. त्या अलौकिक वस्तूच्या गुणधर्माचे वर्णन हा 'उद्दीपन विभाव” होय. 
थबकणे, मनाचा गोंधळ उडणे, डोळे मोठे होणे हे याचे 'अनुभाव' आणि स्वर गद्गदित होणे, रोमांचित 
होणे हे याचे “व्यभिचारी भाव” समजावे. 
प्रस्तुत महाकाव्यातील अद्भुतरस : 

प्राचीन महाकाव्यांमध्ये देवतांचे प्रकट होणे, अंतर्धान पावणे देवतांनी विविध रूपे धारण करणे 
वगैरे अनेक अद्भुत प्रसंग येत असत; परंतु आधुनिक इतिहासात असे विस्मयजन्य प्रसंग कमीच, 
बऱ्याच वेळा त्यांचा अभावच असतो. 'शिवभारतम्‌ हे अर्वाचीन इतिहास सांगणारे महाकाव्य आहे. 
त्यामुळे काल्पनिक वर्णनापेक्षा त्यामध्ये वस्तुनिष्ठता अधिक प्रमाणात आलेली आहे. चमत्कृतीला या 


वास्तव इतिहासात फारसे स्थान नाही. असे असले तरी महाकाव्यांतील पात्रांचे उदात्तीकरण 


२०४ 


करण्यासाठी कवीन्द्र परमानंन्दांनी या महाकाव्यामध्ये काही ठिकाणी अद्भुतरसाची निर्मिती केलेली 
आहे. 
३) प्रस्तुत महाकाव्य हे नेवास्याचे कवी कवीन्द्र परमानंदानी शिवाजीमहाराजांच्या आज्ञेवरून 
लिहिले व ते काव्य त्यांनी काशीस्थ पंडितासमोर बसून कथन केले, असे वर्णन केलेले आहे. 
पहिल्या अध्यायात अद्भुतरसाचा परिपोष झालेला आहे. कवीन्द्र सांगतात, की भारताप्रमाणे 
मोठे चरित्र रचण्याची अशी अलौकिक कामगिरी माझ्या हातून कशी पार पडेल? छत्रपती 
शिवाजीमहाराजाची इच्छा मी कशी पूर्ण करू शकेल? असा दीर्घकाळ एकाग्रचित्ताने विचार करीत 
बसल्यावर कवीन्द्रांची कुलदेवता एकवीरादेवी साक्षात येऊन त्यांना म्हणाली. 
''कर्वीन्द्र कुरु मा चिन्तामनुकूलास्म्यहं तव । 
ममादेशादयं राजा त्वामिदं कार्यमादिशत्‌ ॥ 
एवमाश्वासयन्ती मां कृपालुः कुलदेवता । 
चतुर्भुजा भगवती हृदयं मे समाविशत्‌ ॥'““ 
अशाप्रकारे एकवीरादेवीने त्यांना आशीर्वाद दिला व तेव्हापासून समग्र वाग्रह्म अर्थासह त्यांच्या 
जिव्हाग्रावर अधिष्ठित झाली, असे वर्णन त्यांनी “शिवभारतम्‌'मध्ये केलेले आहे. 


देवी एकवीरा स्वप्नात येऊन ग्रंथ रचण्यास शुभाशीर्वाद देते, हे वर्णन करून स्वत: देवीनेच 
शिवजीमहाराजांची इच्छा पूर्ण केली, असे कवीला सुचवायचे असावे, या वर्णनामुळे येथे अद्भुतरस 
निर्माण झालेला आहे. 


अशाप्रकारचे स्वप्नवर्णन दहाव्या अध्यायात आलेले आहे. शिवाजीमहाराजांना जेव्हा बारावे 
वर्ष लागले, तेव्हा शंकराने शहाजीराजांच्या स्वप्नात येऊन सांगितले, की 'जो हा तुझा धाकटा मुलगा 
तुजसमीप शोभतो आहे तो सुलक्षणी मुलगा भगवान विष्णू आहे. हा तुझा पुत्र विष्णू हळूहळू वाढत 
जाऊन सर्व पृथ्वी पादाक्रांत करून यवनाचा संहार करील. ही भक्तवत्सल भगवती पार्वतीदेवी 
वेळोवेळी जवळ येऊन त्याचे रक्षण करील. पृथ्वीचा भार हरण करणारा व शत्रुपक्षीय राजांचा संहार 


करणारा असा हा माझा भक्त सर्वाना अजिंक्य होईल. म्हणून हे महत्त्वाकांक्षी राजा, ह्या शिव नावाच्या 


२०५ 


महाबाहूची पुणे प्रांताच्या मोठ्या अधिकारावर योजना कर” असे बोलून शंकराने स्वतः मोत्यांचा हार 
त्या राजकुमाराच्या गळ्यात घातला. 

या दोन्ही प्रसंगी देवतांचा साक्षात्कार झाल्याचे कथन करून कवीन्द्र परमानंदानी ऐतिहासिक 
कथानकाला रसपूर्ण काव्यात्मकतेची जोड दिली. ऐतिहासिक रुक्ष स्वरूपाची कथा या काल्पनिक 
अद्‌भुततेमुळे उत्कंठावर्धक व सुरस बनली आहे. 
४) प्रस्तुत महाकाव्याच्या पाचव्या सर्गात देवांचा परस्परांशी झालेला संवाद चित्रित करण्यात 
आला आहे. हा संवाद स्वर्गामध्ये घडत असल्याने कवीने त्याचे काल्पनिक चित्रण केलेले आहे. 
साहजिकच या संपूर्ण सर्गामध्ये अद्भुतरसाचा परिपोष झालेला आहे. 

कवीन्द्र परमानंदांनी 'शिवभारतम्‌' हे महाकाव्य काशी येथील पंडितापुढे बसून त्यांना 
उद्देशूनच सांगत असल्याचे कथन केले आहे. 'विष्णू अवतार” नावाच्या पाचव्या सर्गात 


शिवाजीमहाराजांच्या जन्माचे वर्णन करताना ते सांगतात : 


“शिवाजी हा विष्णूचा अंश पृथ्वीवर अवतरून तो सर्व राजांचा नेता आणि शत्रुपक्षीय राजांचा 
विनेता कसा झाला, हे मी सांगणार आहे. ते हे द्विजश्रेष्ठांनो आपण ऐका"** 
“ततो विश्वंभरा देवी म्लेच्छभारभरार्दिता । 
प्रत्यपद्यत लोकेशं शरण्यं शरणैषिणी ॥ 
परितापेन महता मलिना नलिनासनम्‌। 
सा ववन्दे त्रयस्त्रिंशत्कोटित्रिदशवन्दितम्‌ | 
'म्लेंच्छांच्या पीडेने त्रासलेली धरित्री देवी ब्रह्मदेवाकडे गेली. विषण्ण झालेली ती पृथ्वी हात 
जोडून आपले अनेक प्रकारचे दुःख निवेदन करण्याच्या हेतूने ब्रह्मदेवास म्हणाली”, 
'त्वं पिता सर्वलोकस्य त्रयीधर्मस्थितिप्रियः । 
लोकेश मां तमोंऽभोधौ मज्जन्ती किमुपेक्षसे ॥ 
त्वया विरचितं विश्वं विरिचे यञ्चराचरम्‌ । 
दनुजैम्लेंच्छतनुभिः तदद्य बत सीदति ॥ 


२०६ 


ये हता: प्रथमं देवैरदुर्मदास्त्रिदशद्विष: । 
ते मां तुदन्ति तिष्येऽस्मिन्‌ उपेत्य म्लेच्छरूपताम्‌ ॥” 

'े ब्रह्मदेवा, तू तिन्ही लोकांचा पिता आहेस व वैदिक धर्माचे रक्षण करणे तुला प्रिय आहे, असे 
असून मी या दु:ख सागरात बुडत असता तू माझी उपेक्षा का करतोस? हे ब्रह्मदेवा! तू उत्पन्न केलेले जे 
हे चराचर विश्व ते म्लेंच्छरूपी दैत्यामुळे आज बुडत आहे.” 

'दुष्टदैत्यान्तके कृष्णे निजं धामाधितिष्ठति । 
बुद्धावतारे भगवत्यपि मौनावलंबिनि ॥ 
दुर्जना यवनास्तात वृजितानि वितन्वते । 
त्रातारं नाधिगच्छामि नियच्छेयं कथं व्यथाम्‌ ॥*१ 

विश्वाच्या विश्वासाचे निवासस्थान अशा ब्रह्मदेवाने त्या पृथ्वीला व्याकूळ व अस्थिर झालेली 
पाहून तिचे सांत्वन केले. 

'मा भैषीर्भीरू भव्य ते भविताशु वसुन्धरे | 


स्वस्था स्वं स्थानमास्थाय स्थिरे स्थिरतरा भव ॥”* 


ब्रह्मदेवाने पृथ्वीला स्वस्थ व स्थिर राहण्यास सांगितले व ब्रह्मदेव म्हणाले, दयासागर विष्णूची 
तुझ्यासाठी मी पूर्वी परमभक्तीने प्रार्थना केली तेव्हा स्वत: विष्णू म्हणाले, 
'विधे विधेहि मचिन्तामवधेहि वचो मम | 
भवतोऽभिमत तावदचिरेण भविष्यति ॥' '' 
मालोजीचा पुत्र जो भाग्यशाली सुलक्षणी, वार्‍याप्रमाणे वेगवान, सूर्याप्रमाणे तेजस्वी, विश्वजेता, 
पुण्यवान महापराक्रमी असा शहाजीमहाराज दक्षिणेतील प्रख्यात नृपश्रेष्ठ आहे, त्याची भार्या 
महासाध्वी, यशस्विनी जाधवरावाची मुलगी जिजाबाई ही पृथ्वीवर जागरूक आहे. 
या ठिकाणी प्रत्यक्ष श्री विष्णूने शहाजीराजे व जिजाबाईंचा गौरव केलेला दिसून येतो. कवीने 


या दाम्पत्याला विष्णूच्या माता-पित्याच्या जागी नेऊन ठेवले आहे. 


विष्णू पुढे म्हणतात, ती राणी तेजोमय अशा मला आपल्या उदरात धारण करील आणि तिचा 
पुत्र होऊन मी तुझे प्रिय करीन. 
येथे महाराज व त्यांची पत्नी या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांना कवीने एका उंचीवर नेऊन ठेवले, 
त्यासाठी देवांच्या संवादातून अद्भुतरसाचा शिडकाव केलेला दिसून येतो. 
“स्थापयिष्यामि धर्मस्य मर्यादां भुवि शाश्वतीम्‌ । 
यवनान्‌ सादयिष्यामि पालयिष्यामि देवता: ॥ 
पुन: प्रवर्तयिष्यामि सप्ततन्त्वादिका: क्रिया: । 
क्षेमं गवां विद्यास्यामि स्थितिं चापि द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
प्रतिज्ञायेति भगवान्‌ सत्यालोकाय मां विभुः | 
समनुज्ञातवान्‌ भद्रे स्वयं भूतभविष्यवित्‌ ॥' २ 
या ठिकाणी महाकाव्याचा नायक राजा शिवछत्रपती हा सार्वभौम राजा होणार ही भविष्यवाणी 
झाली आहे. या भूतलावर जन्म घेऊन त्याच्या हातून घडणारी महान कार्ये येथे सूचित केली आहेत. 
तसेच कथेचा नायक शिवाजीमहाराज हे दैवी अंश होते, विष्णूचा अवतार होते हे सांगून त्यांच्याविषयी 
उदात्त भावना रसिकांच्या मनात त्यांच्या जन्मापासूनच होईल यासाठी कवीने येथे अद्भुतरसाचा 


जास्तीत जास्त परिपोष केला आहे. 


शहाजीराजांची पत्नी जीजाबाईच्या पोटी जन्म घेऊ इच्छिणाऱ्या योगेश्वर विष्णूने प्रसन्न 
होऊन जिजाबाईंना आपले दर्शन दिले. 
'सकैदा सुतनुः स्वप्ने दिविषद्वृंदवन्दितम्‌। 
शंङ्कचक्रगदापद्मपाणिं श्यामं चतुर्भुजम्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं कण्ठविनिवेशितकौस्तुभम्‌ । 
वैजयन्तीकृतावासं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ 
विलसद्रत्नमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 


मन्दास्मितोल्लसद्गण्डं प्रसन्नमुखमण्डलम्‌ ॥ 


पुण्डरीकायतदृशं सुनसं शुभलक्षणम्‌ । 
प्रतिप्रतीकलावण्यलीलानीलयमद्कतम्‌ ॥ 
समाग्लिष्टं कमलया शोभितं वनमालया । 
सर्वदेवमयं देव सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 
वज्रेरखाध्वजच्छत्रचिह्किनैतांघ्रिसरोरूहम्‌ । 
बाललीलाधरं देवी स्वांकस्थितमलोकत ॥”" 
श्रीविष्णुच्या देदीप्यमान तेजाने जीजाबाईचे डोळे दिपून गेले. त्यांना आपल्याला पुत्रप्राप्ती 

होणार असल्याचे समजले. या वास्तवादी घटनेला दैवी स्पर्शाची जोड देऊन कवीने येथे अद्भुतरसाची 
निर्मिती केली आहे. अशाच स्वरूपाचा एक प्रसंग या महाकाव्याच्या नवव्या सर्गात कवीने योजला आहे. 
ज्यावेळी सूर्याप्रमाणे प्रतापी शहाजीराजांनी शहाजहान आणि आदिलशहा यांच्या सैन्याबरोबर तीन वर्ष 
युद्ध केले. तेव्हा स्वप्नपती शंकराने त्यांना स्वप्नात दर्शन दिले. तेव्हा भगवान शंकर शहाजीराजांना 
म्हणाले, 

'अतीव दुर्जयो लोके दिल्लीन्द्रोऽसौ महाद्युतिः । 

तस्मादायोधनावेशात्‌ विरम त्वं महामते ॥ 

यदनेन पुरा चीर्ण तपस्तीव्रं दुरात्मना । 

तद्यावदस्त्यसौ तावन्न विनाशमुपैष्यति ॥ 

सर्वेऽपि यवनास्तात पूर्वदेवान्वया इमे । 

देवांश्च भूमिदेवांश्च विद्विषन्ति पदे पदे । 

यो हन्तुं यवनानेतानेतां भुवमवातरत्‌॥ 

स एष भगवान विष्णु: शिवसंज्ञः शिशुस्तव ॥ 

करिष्यत्यचिरेणैव तदेतत्त्वचचिकीर्षितम्‌ । 

तस्मादनेहसं कंचित्‌ प्रतीक्षस्व महाभुज ॥' 

अर्थ - “हा महातेजस्वी दिल्लीपती पृथ्वीवर अगदी अजिंक्य आहे. म्हणून हे शहाण्या राजा! तू 

हा लढाईचा नाद सोडून दे. या दुरात्माने पूर्वी केलेले तप संपेपर्यंत याचा नाश होणार नाही. हे सर्व यवन 


२०९ 


असुरवंशी आहेत आणि ते देवब्राह्मणांचा पदोपदी द्वेष करतात. या यवनांचा संहार करण्यासाठी जो 
पृथ्वीवर अवतरला आहे, तो भगवान विष्णू शिव नावाचा तुझा मुलगा आहे. तो तुझे इष्टकार्य लवकच 
घडवून आणेल. म्हणून हे महाबाहो तू काही काळ वाट पाहा. 

असे त्या शंकराने म्हटल्यावर राजा प्रसनचित्ताने पहाटे जागा झाला. 

यवनसम्राट औरंगजेबबादशहा अत्यंत पराक्रमी होता ही वस्तुस्थिती सूचित करण्यासाठी 
कवीने येथे एक अद्भुत कथानक जोडले आहे. शंकराच्या तोंडी हे अद्भुत कथानक देऊन कवीने 
औरंगजेबबादशाहाच्या वास्तव स्वरूपात असलेल्या पराक्रमाचे वर्णन केले आहे. हे अद्भुतरसाचे 
अत्यंत समर्पक उदाहरण आहे. 

विसाव्या सर्गातही अफजलखानाच्या वधाच्या वेळेस भवानीने राजा शिवछत्रपतींना दर्शन 
दिल्याचे व त्यांना उपदेश केल्याचे वर्णन कवीन्द्रांनी केलेले दिसून येते. 


तुळजाभवानीने प्रसन्न होऊन असे सांगितले, 'अफजलखान कपटी असून तुझ्याशी युद्ध 
करीत आहे. सध्या तुळजापूर सोडून तुझ्या सहायार्थच मी आले आहे. याने माझा अपमान केला म्हणून 
तुझ्या हातांनी त्याचा मृत्यू व्हावा, अशी ब्रह्मदेवाने योजना केली आहे. यासाठी हे राजा! मी तुझी 


तलवार होऊन राहिले आहे. याप्रमाणे बोलून भवानी त्या तलवारीत शिरली. '' 


अशाचप्रकारचे अद्भुतरसाचे वर्णन सव्विसाव्या अध्यायात आले आहे. ज्यावेळेस शिवाजीराजे 

सिद्दी जोहरने दिलेल्या पन्हाळगडाच्या वेढ्यात अडकले होते, त्यावेळेसही तुळजाभवानीने त्यांना 
स्वप्नात दर्शन दिले होते व वेढ्यातून बाहेर पडण्यास सांगितले होते, असे वर्णन कवीने केलेले आढळून 
येते. 

'एत्य ताम्राननैस्तत्र पुरी चक्रावती जिता । 

अतस्त्वयात्र न स्थेयं प्रस्थेयं पुत्र सर्वथा ॥ 

सिद्धिवक्त्रेऽद्य ताम्राणं लग्ना चक्रावती तथा । 

गरीयसेऽपकाराय तिमीनां बडिश यथा ॥ 


अरं राजगिरि याहि पाहि राज्य निजं नृप। 


२१० 


ताम्यति त्वां विना तत्र जरती जननी तव ॥ 
सैन्यैः कतिपयैरेव प्रयातव्यमितस्त्वया । 
जोहरं योधयिष्यंति त्वद्योधाः पर्वताश्रयाः ॥ 
अहं तु निजयोगेन मोहयिष्यामि जोहरम्‌ । 
प्रथयिष्यामि भवने भवद्भुजयशोभरम्‌ ॥ 
गतायुरेष पापात्मा न चिरायुर्भविष्यति। 
निमित्तांतरमाश्रित्य मृत्युरेनं जिघुक्षति ॥” 

याप्रमाणे राजा शिवाजींना आज्ञा करून देवी तुळजाभवानी अंतर्धान पावली. झोपेतून जाग 
आल्यावर राजांनी तिला पुन: पुन: वंदन केले. 

अशाप्रकारे 'शिवभारतम्‌' या काव्याच्या काही सर्गमध्ये अद्भुतरसाचा परिपोष झालेला 
आढळतो. 

“शिवभारतम्‌” हे एक ऐतिहासिक वस्तुस्थिती सांगणारे महाकाव्य आहे. दैवी, काल्पनिक 
गोष्टीचा अंतर्भाव यामध्ये असणे संभवत नाही; परंतु मूळ कथानकाला, वास्तवाला कोणत्याही प्रकारची 
बाधा न आणता काही चमत्कृतीपूर्ण प्रसंग या ऐतिहासिक कथानकात आले आहे. त्यासाठी 
वीररसाबरोबरच अद्भुतरसाचाही परिपोष प्रस्तुत महाकाव्यात केला गेला आहे, त्यामुळे हे काव्य 
उत्कंठावर्धक बनले आहे. 

ऐतिहासिक कथानकात अद्भुतरसाचा वापर फार दुर्मिळतेने आढळतो. क्रचित्‌ ठिकाणी 
इतिहासाचे कथन करताना अद्भुतरसाचा वापर केलाच तर तो मूळ कथानकाला फाटे फोडणारा किंवा 
विसंगत वाटतो. परंतु हे दोष टाळून कथानकाला अनुसरून, कथानकाच्या ओघात अद्‌भुतरसाचा 


वापर प्रस्तुत महाकाव्यात केला गेल्याने हे काव्य 'रसपूर्ण' व “अभूतपूर्व” बनले आहे. 
करुणरस : 


अत्यंत आवडत्या आणि जिव्हाळ्याच्या माणसाचा मृत्यू किंवा खूप काळ वियोग, द्रव्याचा 


नाश, दुर्धर रोगामुळे शरीराला त्रास इत्यादी कारणांनी हा रस निर्माण होतो. 'शोक' हा या रसाचा 


२११ 


“स्थायीभाव' आहे. शोक म्हणजे मृत्यूचे अथवा विरहाचे दुःख. करूणरसाच्या आदिअंती हीच भावना 
प्रमुख असते. नष्ट झालेली व्यक्ती किंवा वस्तू हिच्यावर हा रस आधारलेला असतो. म्हणून तिला 
'आलंबन विभाव” समजावे. व्यक्ती नष्ट झाली असेल तर तिच्या गुणवर्णनाने आणि रोगपीडित 
असल्यास तिला होणाऱ्या असह्य वेदनांनी ही क्षोभाची भावना प्रदीप्त होते, म्हणून त्यांना 'उद्दीपन 
विभाव” समजावे. रडणे, दैवाला दोष देणे, भूमीवर अंग टाकणे, पिटणे, आक्रोश करणे हे प्रकार या 
रसांचे “अनुभाव” होत. शरीर फिकट आणि कृश होणे, वैराग्य येणे, मूर्च्छित होणे, ग्लानी येणे, व्याधी 
उत्पन्न होणे, चिंताग्रस्त होणे, वेड लागणे इत्यादी या रसाचे 'व्यभिचारी भाव” होत. 
प्रस्तुत महाकाव्यातील करुणरस : 

जेथे वीररस असतो तेथे शोकसुद्धा असतो म्हणजे पयार्याने तेथे करूणरसही असतो. वीररस 
म्हटले की तेथे संघर्ष आला आणि संघर्ष म्हटले, की तेथे विजयाबरोबर पराजय, हानी मग ती वित्तहानी 
असो अथवा जीवितहानी असो ही असतेच. त्यामुळे स्वभावविकपणे वीररसापाठोपाठ तेथे 
करुणरसाचीही निर्मिती होते. | 

“शिवभारतम्‌” हे एक ऐतिहासिक महाकाव्य असून महाराष्ट्रातील मराठा वीरांविरुद्ध मोगल 
यांच्यातील संघर्षाचे वर्णन यामध्ये प्रामुख्याने केले आहे. साहजिकच या महाकाव्यात वीररस प्रधान 
आहे. या वीररसासह करुणरसाचाही समावेश या काव्यात झालेला दिसून येतो. 

चरित्रनायक छत्रपती शिवाजीराजांचे आजोबा मालोजीराजांचे युद्धात निधन झाल्यावर त्यांची 
प्रिय राणी उमाबाई अतिशय दुःखी झाल्या. वज्रापाताप्रमाणे भयंकर अशी ती वार्ता ऐकून ती साध्वी 
उमा वाऱ्याने केळ जशी उपटून पडते तशी भूमीवर पडली. सूर्याच्या वियोगाने ज्याप्रमाणे दिनश्री 
अंधारात बुडते, त्याप्रमाणे ती आधार तुटलेली उमा दु:खसागरात बुडाली. क्रौचीप्रमाणे ती विलाप करू 
लागली 

अशाप्रकारे या प्रसंगवर्णनात करुण रस सर्वत्र पसरलेला दिसून येतो. 

तसेच 'शिवभारतम्‌'च्या बाराव्या अध्यायात जेव्हा विशश्‍वासघाताने मुस्तफाखानाने 
शहाजीराजांना रात्रीच्या वेळी कैद केले. त्या प्रसंगाचे अतिशय करूणाजनक वर्णन कवीन्द्रांनी केले 
आहे. 


२१२ 


''श्रितमूर्च्छासुखं शुष्कमुखं मुद्रितचक्षुषम्‌ । 
पंचाननमिवानीय पंजराभ्यंतरे$र्पितम्‌ ॥ 
निकृतं निकृतिज्ञेन मुस्तुफेन दुरात्मना | 
शाहभूभृतमालोक्य भृशमाचुक्रुशुर्जनाः ॥'” * 

अर्थ - 'ज्यास मूर्च्छा आली आहे, ज्याचे तोंड सुकले आहे, ज्याचे डोळे मिटले आहेत, 
ज्यास कपटी, दुष्ट मुस्तुफाखानाने फसविले, अशा शहाजीमहाराजांस पकडून आणून पिंजऱ्यात 


घातलेल्या सिंहाप्रमाणे, हत्तीवर घालून शत्रू घेऊन चाललेले पाहून लोक अतिशय आक्रोश करू लागले. 

एवढ्या पराक्रमी, शूर, राजाची ही अवस्था झाल्यावर साहजिकच प्रजा हळहळणारच आहे. 

अशाच प्रकारच्या घटनेचे वर्णन सव्विसाव्या अध्यायात आले आहे. 

सिद्दी जोहराच्या सैनिकांनी शिवाजीराजांचा सेनापती हिलाल यांच्या वाहवाह नावाच्या 
मुलाला युद्धात मूर्च्छित करून त्याला ओढत आपल्या गोटाकडे घेऊन गेले तेव्हा हिलालसुद्धा त्याला 
वाचवू शकला नाही. ही वार्ता ऐकून पिछाडीचे रक्षण करणारे सेनापती, हिलालाच्या वीर पुत्राबद्दल 
मनात शोक करू लागले येथे ही करुणरसाचा आविर्भाव झालेला दिसून येतो. 

भोसलेवंशीय राजांच्या संघर्षमय चरित्राचे वर्णन करणाऱ्या या महाकाव्यात वीररस प्रधान 
आहे, येथे जेवढ्या जोशात वीररस अंतर्भूत केला आहे, तेवढ्याच उत्कटतेने करुणरस समाविष्ट केला 
गेला आहे. स्वाभाविकपणे 'शिवभारतम्‌' या महाकाव्यातील वीररसामुळे स्फुरण चढणारे रसिक यांतील 
करूणरसामुळे खिन्न होतात, उद्विग्न होतात. करुणरसाच्या तीव्र परिपोषामुळे त्यांच्या मनाला वेदना, 


तीव्र क्लेश झाल्याशिवाय राहत नाही. 
भक्तिरस : 


मधुसूदन सरस्वती यांनी प्रसिद्ध नऊ रसांबरोबर (शृंगार, हास्य, करुण, वीर, अद्‌भुत, 
भयानक, रौद्र, बीभत्स आणि शांत) “भक्ति” हा दहावा रस मानला आहे. ज्या साहित्यकृतीतून 


रचनाकाराची अथवा साहित्यकृतीतील पात्राची 'ईश्वरनिष्ठा' प्रकट हाते. त्याठिकाणी "भक्तिरस" 


२१३ 


असतो. इतर नऊ रसांप्रमाणे हा रससुद्धा महत्त्वपूर्ण असून प्रामुख्याने संतवाड्मय, आख्याने, 
पुराणकथा यामध्ये हा रस ओतप्रोत भरलेला असतो. 
प्रस्तुत महाकाव्यातील भक्तिरस : 

कवीन्द्र परमानंदानी 'शिवभारतम्‌” हे काव्य रचले. साहित्यकृतीतून रचनाकाराचे बरेचसे 
व्यक्तिमत्त्व प्रकट होत असते. प्रस्तुत काव्यकृतीतून रचनाकार कवीन्द्र परमानंद यांच्या धार्मिक 
वृत्तीवर प्रकाश पडतो. 

या महाकाव्यात भोसलेवंशीय राजांचे चरित्रकथन केले आहे. भोसलेवंशीय राजे त्यांचा 
पराक्रम, दानशूरता आणि धार्मिक वृत्ती यांमुळे सर्वत्र प्रसिद्ध होते. प्रस्तुत महाकाव्यात भोसल्यांच्या 
ज्या तीन पिढ्यांच्या नावांचा उल्लेख आला आहे, अनुक्रमे ज्यात मालोजीराजे, शहाजीराजे, 
शिवाजीराजे यांच्या धार्मिक वृत्तीचे दर्शन या महकाव्यातील निरनिराळ्या प्रसंगातून होते. साहजिकच हे 
सर्व प्रसंग भक्तिरसांची निर्मिती करतात. त्याची काही उदाहरणे पाहिली असता प्रस्तुत महाकाव्य 
भक्तिरसाने युक्‍त असून त्यामध्ये पावित्र्य कसे निर्माण झाले आहे हे लक्षात येईल. 


भक्तिरस (कवीन्द्र परमानंद) 
इतर सुप्रसिद्ध साहित्याप्रमाणे 'शिवभारतम्‌” या काव्याची सुरुवात मंगलाचरणाने झाली आहे. त्यामध्ये 
कवीन्द्र परमानंदानी भगवान श्रीकृष्णाला वंदन केले आहे. 


““वन्दारुविबुधोदारमौलिमन्दारदामभि: | 


१४६० 


स्विद्यत्पदारविन्दाय गोविन्दाय नमो नम: ॥ 


कवीने केलेल्या श्रीकृष्णाच्या वर्णनावरून त्याची श्रीकृष्णावरील भक्ती दिसून येते. साहजिकच 
येथे भक्तिरसाचा शिडकाव होतो. 
काशीच्या पंडित मंडळींनी शिवाजीमहाराजांचे चरित्र सांगण्याची विनंती केल्यावर कवी 
म्हणतात, 
'एकवीरां भगवतीं गणेशं च सरस्वती । 
सद्गुरुंच महासिद्धं सिद्धानामपि सिद्धिदम्‌ । 


२१४ 


प्रणिपत्य प्रवक्ष्यामि महाराजस्य धीमतः । 
चरितं शिवराजस्य भरतस्येव भारतम्‌ |` * 
वरील श्लोकातून कवीची एकवीरादेवी, गणेश व सरस्वती या देवतांबद्दल असलेली भक्ती 
दिसून येते. 
कवीन्द्रांची कुलदेवता एकवीरादेवी असल्याने त्यांची तिच्यावर अपार श्रद्धा होती. ते सांगतात, 
की राजा शिवाजीने त्यांचे चरित्र रचण्याचे एवढे मोठे व पवित्र काम मला सांगितले, तेव्हा मी ही 
कामगिरी कशी पार पडेल, याचा दीर्घकाळ एकाग्रचित्ताने विचार करीत असता भगवती एकवीरादेवी 
साक्षात्‌ येऊन मला म्हणाली : 
'कवीद्र कुरू मा चिन्तामनुकूलास्म्यहं तव । 
मादेशादयं राजा त्वामिदं कार्यमादिशत्‌ ॥ 
एवमाश्वासयन्ती मां कृपालुः कुलदेवता | 
चतुर्भुजा भगवती हृदयं मे समाविशत ॥' `` 
तेव्हापासून समग्र वाब्रह्म अर्थासह माझ्या जिव्हाग्रावर अधिष्ठित झाले व गत आणि भावी गोष्टी 


मला प्रत्यक्ष दिसू लागल्यामुळे मी जणू काय एक अलौकिक पुरुष झालो. 

येथे सर्वत्र भक्तिरस निर्माण झालेला आढळतो. 

श्रद्धाळू, धार्मिक वृत्तीच्या कवीने महाकाव्याच्या सुरुवातीलाच भक्तिरसाचा परिपोष करून 
काव्याला एक प्रकारचे पावित्र्य आणि उदात्तता आणली आहे. 
भक्तिरस (मालोजीराजे) : 

छत्रपती शिवाजीराजांचे आजोबा मालोजीराजे हे दक्षिणेत राज्य करीत होते. ते अतिशय 
धार्मिक वृत्तीचे होते. त्यांनी आपल्या पत्नीसह अनेक धार्मिक कृत्ये केली. अग्निहोत्रसत्र, बहुदक्षिणात्मक 
यज्ञ आणि त्याचप्रमाणे महादानेसुद्धा त्यांच्या राज्यात सदोदित होत असत. त्या शिवभक्त राजाने 
शंकराला प्रसन्न करण्यासाठी सागराप्रमाणे विस्तीर्ण असा गोड पाण्याचा तलाव शंभुपर्वतावर खणविला, 


पुष्कळ पाणपोई व धर्मशाळा बांधल्या * 


२१५ 


तसेच पुत्रप्राप्तीसाठी ही मालोजीराजांनी शंकराचे मोठे व्रत आचरले होते. 


अशाप्रकारे भोसलेवंशीय मालोजीराजे अतिशय देवभक्त असल्याने वरील वर्णनातून सर्वत्र 


भक्तिरसाचा परिपोष झालेला आढळतो. 


देवतेवरील अढळ भक्ती, गुरुतुल्य साधुपुरुषांवरील अढळ श्रद्धा, क्रांतिकाळातील स्वदेशनिष्ठा 
किंवा स्वामिनिष्ठा ही नेहमीच मनुष्याला राजकीय वा सामाजिक क्षेत्रात कार्यकर्तृत्व पार पाडण्यास 
मनोनिग्रहाची व आत्मविश्वासाची उञ्ज्चलतेने जोड मिळवून देण्यास उपयुक्त होतात. अशा गुणी 
माणसाची वृत्तीप्रवृत्तीच जितकी प्रेमळ आणि दानशील बनते, तितकीच ती कठोरताही धारण करते. 
अशा सरळ प्रवृत्तीच्या शूर व धाडसी माणसांचा कल आप्स्वार्थाकडे वळत नसल्याने साहजिकच 
कीर्तीची भांडारे जरी ओतप्रोत भरली गेली तरी दौलत संपत्तीची भांडारे सदा उघडीच असतात, 
मालोजीराजांनी आपल्या शक्तिसामर्थ्यावर कीर्ती वाढवली; परंतु त्याबरोबर धनदौलतीचा हव्यास न 
धरल्याने त्यांच्या अंतिम प्राप्तीचा विचार केला तर त्यांनी बांधलेल्या पाणपोई, विहिरी, धर्मशाळा, 
तलाव, दानधर्म याशिवाय त्यांच्या वैभवाचे स्मारक मागे राहिलेले दिसत नाही. याचे मुख्य कारण 


म्हणजे, त्यांची उज्वल धार्मिक प्रवृत्ती हे होय. त्यांच्या माता व पत्नी याही तितक्याच धर्मनिष्ठ होत्या. 
भक्तिरस (शिवाजीराजे) : 


शिवाजीमहाराजांनी जेव्हा कोंकणवर स्वारी केली, तेव्हा त्यांनी बराच प्रदेश हस्तगत केला. ते जेव्हा 
चिपळूणला गेले होते, तेव्हा त्यांनी परशुरामाचे दर्शन घेतले व भक्तिभावाने त्याची पूजा केल्याचा 


उल्लेख एकोणतिसाव्या अध्यायात आला आहे. येथे भक्तिरस दिसून येतो. '* 


२१६ 


अलंकार संप्रदाय : 
(प्रणेता - दण्डी (इ.स. ६०० लते ७५०) 'काव्यादर्श ) `] 
porns 
अलंकार म्हणजे भूषण. अलंकृत करतात, भूषवितात ते अलंकार. ज्याप्रमाणे हार कंठाला; 
कंकणे हाताला व कुंडले कानांना शोभा देऊन त्या व्यक्तीला सुंदर दिसण्यास सहायक ठरतात, तसेच 
काव्यातील अलंकाराचेही आहे. दागिन्यांमुळे (अलंकारामुळे) शरीर सुशोभित होते; त्याप्रमाणे रूपक, 
उपमा इत्यादी काव्यालंकारामुळे काव्याला शोभा येते. 
'शब्दार्थभूषणमनुप्रासोपमादिः' शब्द व अर्थ यांना भूषणभूत होणारे अनुप्रासादी प्रकार म्हणजे अलंकार 
होय. 
‘काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारन्‌ प्रचक्षते |? 
काव्याला शोभा देणारा धर्म म्हणजे अलंकार, अशी अलंकाराची व्याख्या केली जाते. 
विश्वनाथाने “साहित्यदर्पणात' अलंकाराचे लक्षण सांगितले : 
'शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायिनः । 
रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्ते अङ्गदादिवत्‌ ॥' `° 
'अलंकार हे शब्दाचे अस्थिर धर्म असतात. ते रसादींना अपकारक असतात. ते शब्दाची व 
अर्थाची शोभा वाढवितात; मात्र गुणासारखे ते आवश्यक नसतात. 


344 


भामहा ने “न कान्तमपि निर्भूषम्‌ विभाति वनिताननम्‌ | 


(स्त्रीचे मुख मूळचे सुंदर असले तरीही अलंकारावाचून त्याला शोभा नाही) या शब्दांत 
अलंकाराची महती वर्णिली आहे. त्याच्या मते, अलंकार” हा काव्याचा प्राण आहे. ज्याप्रमाणे अग्नीला 
उष्णतारहित कल्पिता येत नाही; त्याप्रमाणे काव्यालाही अलकाराविना काव्यत्व नाही. “शब्द” व 
'अर्थ' या दोहोंचे अलंकार असून ते सारखेच इष्ट असतात, असे त्याला वाटते. केवळ एकालाच महत्त्व 
देणे हे एकांगी ठरते. 'शब्दालंकाराचे सौदर्य व अर्थालंकाराचे सौदर्य यांचा सहभाव म्हणजेच काव्य”, 


असे त्याचे मत होते. 


वामनाने गुण आणि अलंकार यामध्ये भेद केला असला, तरी अलंकार या कल्पनेचा अत्यंत 
व्यापक अर्थ घेऊन 'काव्यं ग्राह्म॑ अलंकारात्‌ |` आणि “सौंदर्यमलंकार: ।”* या शब्दांत आपला 
अभिप्राय व्यक्त केला आहे. काव्य हे त्यातील अलंकारामुळे ग्राह्य होते, स्वीकार्य होते. अलंकारामुळे 
काव्याला काव्यत्व येते. अलंकार म्हणजे 'सौंदर्य' आणि अलंकार म्हणजे “सौंदर्याचे साधन” असलेले 
उपमादी अलंकार प्रकार. त्याने अलंकार हा शब्द 'सोंदर्य' व 'साधन' या दोन्ही अर्थी वापरला आहे. 
नंतर त्याने शब्दालंकार व अर्थालंकार याचे विवेचन केले आहे. 
थोडक्यात, काव्यशोभा निर्माण करणाऱ्या धर्मांना 'गुण' म्हणतात; आणि ही काव्यशोभा 
वाढविणाऱ्या धर्मांना अलंकार म्हणतात, असे वामनाने म्हटले आहे. 
कवीचे लक्ष रसनिष्पत्ती करण्यावर केंद्रित झाले असताना जो अलंकार वेगळा प्रयत्न करावा न 
लागता सहजपणे गुंफणे शक्य होईल तोच 'अलंकार' संज्ञेस खऱ्या अर्थाने पात्र होतो, असे मत 
आनन्दवर्धनाने ध्वन्यालोकात मांडले आहे. 
'रसाक्षिप्ततया यस्य बन्ध: शक्यक्रियो भवेत्‌ | 
अपृथग्यत्ननिर्वर्त्यः साडलडकारो ध्वनौ मत: ॥ "°` 
जो अलंकार रसाचे अंग होण्यासाठी वेगळा प्रयत्न करावा न लागता निष्पन्न होतो तो खरा 
'काव्यालंकार'. अलंकारयुक्त रसाळ वाक्ये महाकवीच्या एकाच प्रयत्नाने रचली जातात. अलंकाराचा 
योग्य ठिकाणी योग्य तितकाच वापर करावा. अलंकारांचा वाजवीपेक्षा जास्त वापर करू नये. त्यांच्या 
मते अलंकारांच्या उचित वापराने कवीच्या प्रतिभेचा आविष्कार उन्नत होतो. 
'अलंकृति अलंकार्य अषोदधृत्य विवेच्यते । 
तदु उपायतया, तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता ॥' `` 
कुंतकाच्या मते, अलंकार आणि अलंकार्य असे भिन्न घटक कल्पून काव्याचे विवेचन केवळ 
विषय समजून घेण्याच्या सोयीसाठीच केले जाते. तत्त्वत: 'अलंकार' आणि 'अलंकार्य' अशा दोन 
स्वयंभू वस्तू नाहीतच. अलंकारांनी रमणीय बनलेला उक्तिविशेष म्हणजेच काव्य. (सालंकारस्य 


काव्यता |) 


२१८ 


मम्मटासारख्या रसध्वनीच्या पुरस्कत्यनिही आपल्या काव्याच्या व्याख्येत अलंकाराचा उल्लेख 


केला आहे. 


/७३ 


'तद्‌ अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृतो पुन:क्वापि । 

स्फुट अलंकार नसले तरी रसहानी होत नाही. रसयुक्त काव्यात अस्फुट अलंकार असतातच 
(काव्यप्रकाश ११ वरील वृत्ति - “यद्यपि सर्वत्र काव्ये अंतत: विभवादिरूपतया पर्यवसानम्‌ ।') असे 
मम्मट पुढे सांगतो. त्याच्या मते, अलंकार हे रसाचे साधन असतात. ज्याप्रमाणे हार वगैरे अलंकार 
गळा वगैरे अवयवाला शोभा देतात, त्याप्रमाणे अनुप्रास, उपमा वगैरे अलंकार साधनरूपाने मुख्य 
रसाला उपकारक ठरतात. अशाप्रकारे काव्यातील अलंकार शब्दार्थाला सुशोभित करून रसाची शोभा 
वाढवितात. त्याने 'काव्यप्रकाश'मध्ये नवव्या उल्हासात 'शब्दालंकार', तर दहाव्या उल्हासात 


अर्थालंकार” सविस्तर चर्चिले आहेत. 
भोजाने 'सरस्वतीकण्ठाभरण' हा अलंकारांची चर्चा करणारा ग्रंथ रचला. 
थोडक्यात 'अलकार' शब्द 'काव्यसौदर्य' या व्यापक अर्थाने प्रारंभी रूढ होतो. कवी आपला 


अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी शब्दार्थाची अशी काही वैचित्र्यपूर्ण योजना करतो, की त्यातून अपूर्व 


अशा सौंदर्याचा रसिकाला प्रत्यय येतो. अलंकाराचे रहस्य या काव्यव्यापारातच आहे. 
अलंकारसंख्या * 
केवळ प्रतीतिभेदाने अलंकारभेद संभवतात. प्रतीतिभेदांना जशी मर्यादा घालता येत नाही, 


तशीच अलंकारभेदांनाही मर्यादा घालणे अशक्य आहे. म्हणूनच भरताने सांगितलेल्या चार अलंकारांचे 


सतराव्या शतकापर्यंत १२५ अलंकार झाले. 


काव्यशास्त्रज्ञ अलंकार संख्या 
१. भरत ४ 
२. भामह ३८ 
३. दण्डी ३७ 
४. वामन ३१ 


५. उद्भट ४० 
६, मम्मट ६९ 
७. जयदेव १०० 
८. अप्पय दीक्षित १२५ 


सोंदर्थप्रतीती आणि प्रतीतिभेद या निकषांचा आश्रय घेऊन यातील कित्येक अलंकारांना फाटा 
देणे व अन्य काही अलंकार तत्सदृश इतर अलंकारांत समाविष्ट करणे शक्‍य आहे. अनेक शास्त्रकारांनी 
आतापर्यंत विशिष्ट तत्त्वांच्या आधारे अलंकाराचे वर्गीकरण करण्याचा व अलंकारसंख्येचा संकोच- 
विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रुय्यकाचा प्रयत्न यादृष्टीने विशेष महत्त्वाचा आहे. प्रथम 
'शब्दालंकार' व 'अर्थालंकार' असे दोन मुख्य भेद कल्पून शब्दालंकाराचे तीन व अर्थालंकाराचे आठ 
गट त्याने केले. पाच “शब्दालंकार” व एकोणसत्तर 'अर्थालंकार' असे एकूण चौर्‍्याहत्तर अलंकार त्याने 
मानलेले आहेत. कुंतकाने अलंकारांच्या संख्येत फार मोठी काटछाट केली. “स्वभावोक्ति”, हेतू”, 
“सूक्ष्म, यासारख्या अलंकारांचे अलंकारतत्त्वच त्याने काढून घेतले. “यथासंख्य” या अलंकाराच्या 
मुळाशी “वक्रोक्ती” नाही, म्हणून त्याची अलंकारात गणना करण्याचे कारण नाही. “प्रतिवस्तूपमा”, 
'उपमेयोपमा', “तुल्ययोगिता”, 'अनन्वय', ‘परिवृत्ति’, “निदर्शना' यांचा समावेश त्याने उपमेतच केला 


आहे. 


मम्मटाने अलंकारांचे वर्गीकरण करण्याचा फारसा प्रयत्न केलेला नाही. 'शब्दालंकार' व 
'अर्थालंकार' एवढाच भेद त्याने केलेला दिसतो. शब्दालंकार सहा व अर्थालंकार एकसष्ट असे एकूण 
सदुसष्ट अलंकार त्याने मानलेले आहेत. उपमेचे विवरण करताना मात्र त्याने या 'संकोच'तत्त्वाला 
फाटा दिलेला दिसतो. त्याने उपमेचे एकूण पंचवीस पोटभेद केलेले आहेत. 

हेमचन्द्राने अर्थालंकाराची संख्या निम्म्याहून कमी केली. जगन्नाथ पंडितांच्या काळात ही 
संख्या सव्वाशेवर गेली होती; परंतु त्याने ती सत्तरावर आणली. त्याने या अलंकारांची लक्षणे व 
उदाहरणे देऊन त्याचे विवेचनात्मक वर्णन केले आहे. 


थोडक्यात अलंकारांची संख्या कितीही मानली तरी त्याचे 'शब्दालकार' आणि 'अर्थालकार' 


असे दोन प्रमुख वर्ग करता येतात. 


२२० 


शब्दांच्या अगर शब्दातील वर्णाच्या चमत्कृतिजन्य रचनेने निर्माण झालेल्या अलंकारास 
'शब्दालंकार' असे म्हणतात. या शब्दालंकाराचा अर्थाशी काहीही संबंध नसतो. शब्दालंकाराचे क्षेत्र 


फार मर्यादित असून काव्यसौंदर्याच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्वही कमी आहे. 


साध्या शब्दार्थाना काव्यरूप प्राप्त होण्यासाठी अर्थाचे विभाजन व्हावे लागते. गुण आणि 
अलंकार यांचा संस्कार होऊन शब्दार्थ व्यंग्य बनतात व त्यांच्या ठिकाणी सौंदर्यनिष्पत्ती होते. 
शब्दार्थांना व्यंग्य बनविणारी अर्थाची चमत्कृतिजनक रचना, म्हणजे अर्थालंकार होय. यालाच 
'उक्तिविशेष” अथवा “उक्तिवैचित्र्य' ही नावे देण्यात येतात. 


अशातऱ्हेने “अलंकार” म्हणजे काय, निरनिराळ्या अलंकारांनी अलंकारातत्त्वाविषयी कोणती 
मते मांडली, त्यांनी कोणकोणते अधिकार प्रधान मानून अलंकार संप्रदायाचे विवेचन केले, हा सर्व भाग 
थोडक्यात पाहिल्यावर आपल्याला या तत्त्वाची कल्पना येते. काव्याची शोभा वाढविणारे हे तत्त्व प्रस्तुत 
'शिवभारतम्‌' या काव्यात आले आहे का, याचा येथे विचार करावासा वाटतो. म्हणूनच या 
साहित्यकृतीत कोणकोणते अलंकार आले आहेत, ते काही उदाहरणांच्या साहाय्याने पाहता येतील. 
अर्थान्तरन्यास अलंकार : 
'सामान्यं वा विशेषणं विशेषस्तन वा यदि 
कार्य च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते । 
साधर्म्येणतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा तत: ॥”* 
जर विशेष वाक्याने सामान्याचे किंवा सामान्य वाक्याने विशेषाचे; त्याचप्रमाणे कारणाने 
कार्याचे आणि कार्याने जर कारणाचे, साधर्म्याने किंवा वैधम्याने समर्थन केलेले असेल तर आठ 
प्रकारचा अर्थान्तरन्यास अलंकार होतो. यात दोन स्वतंत्र वाक्ये असून त्यातले एक प्रस्तुत व दुसरे | 
अप्रस्तुत असे असते. त्या दोन वाक्यात समर्थासमर्थकभाव असतो. त्या दोन्हींत एक वाक्य समान 
असेल व दुसरे विशेषवाचक असेल किंवा एक कारणवाचक असेल व दुसरे कार्यवाचक असू शकेल. दोन 


विधानांतील समर्थन साधर्म्य किंवा वैधर्म्याद्वारे होते. हा अलंकार सदृशमूल आहे. 


प्रस्तुत महाकाव्यात आलेले अर्थान्तरन्यास अलंकाराचे उदाहरण पाहू. 


२२१ 


“तदनुशिवनृपस्तं प्राप्तभंगं पुरस्तात्‌ 
प्रसभमपसरन्तं रुस्तुमं त्रस्तमुच्चै: । 
निकटगमपि नैव न्यग्रहीज्निग्रहांह 
न हि विदधति भीरौ शूरतां सूर्यवंश्या: ॥/*' 
अर्थ - 'त्यानंतर पराभव पावलेल्या अंत्यत घाबरलेल्या समोरून वेगाने पळून जाणाऱ्या त्या रुस्तुमास 
तो निकट असताही व पकडण्यास योग्य असतानाही शिवाजी (महाराजांनी) पकडले नाही. कारण 
सूर्यवंशी राजे भित्र्यावर शौर्य गाजवीत नाहीत. 
वरील उदाहरणात सूर्यवंशी राजे भित्र्यावर शौर्य गाजवीत नाहीत, हे कारण झाले व पराभव 
पावलेल्या, घाबरलेल्या, पळून जाणाऱ्या, पकडण्यास योग्य असताही शिवाजीमहाराजांनी त्या 
रुस्तुमास पकडले नाही, हे कार्य झाले. 
कार्य-कारणभावाने येथे अर्थान्तरन्यास अलंकार झालेला दिसून येतो. 


दृष्टांत अलंकार : 


7७६ 


'दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुन: प्रतिबिम्बनम्‌ । 


दोन वाक्यात - उपमानोपमेयात साधारण धर्माच्या (समान धर्माच्या) वस्तूंचे जेव्हा 
प्रतिबिंबन केलेले आढळते, तेव्हा दृष्टांत, अलंकार होतो. 


या अलंकारात दोन वाक्ये सर्वत्र असून त्यांतील एक वाक्य प्रकृत (उपमेयारूपाने), दुसरे 
अप्रकृत असते. प्रकृत वाक्यांतील घटकांना जुळणारे सर्व घटक अप्रकृत वाक्यांत असतात. 
वाक्यार्थांत असलेले सादृश्य गम्य स्वरूपाचे असते. दोन वाक्यांतील असणारा धर्म एकच नसतो; पण 
दोहोंत असणाऱया भिन्न धर्मात सादृश म्हणजे बिंबप्रतिबिंब आढळते. धर्माप्रमाणे धर्मीमध्येसुद्धा 
प्रतिबिंबन आढळते. 
प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌' या काव्यात आलेले दृष्टान्त अलंकाराचे उदाहरण पाहू. 
'नावज्ञेया: खलु ज्ञेन वराका अपि विद्विषः । 


7७७ 


प्रशाम्यते पतंगेन प्रज्वलन्नपि दीपक: ॥ 


२२२ 


अर्थ - शत्रू क्षुद्र असला तरी शहाण्याने त्यांची उपेक्षा करू नये; कारण जळणारा दिवासुद्धा पतंगाकडून 
विझविला जातो. 

वरील उदाहरणातून शत्रूला कधीही कमी लेखू नये यासाठी पतंगाचा दाखला अतिशय समर्पक 
दिलेला आहे. कारण पतंग जरी दिव्यावर झडप घालतो तेव्हा तो स्वत: जळतोच; सोबतच दिवाही 
विझवून जातो. त्याचप्रमाणे शत्रू कितीही क्षुद्र असला तरी त्याला कमी लेखू नये; कारण शत्रू तो शत्रूच. 
तो राई एवढे नुकसान करो वा पर्वताएवढे; नुकसान ते नुकसानच. 


म्हणून वरील उदाहरणात दिलेला दृष्टान्त अत्यंत योग्य आहे. 


अनन्वय अलंकार : 
'उपमानोपमेयत्वमेकस्यैव त्वनन्वय : |“ 
वर्णनाचा विषय होणारी एकच वस्तू ज्यावेळी उपमेय व उपमान बनते त्यावेळी हा अलंकार 
होतो. 
प्रकृत उपमेयाची स्वत:शीच तुलना केलेली असते याचा अर्थ असा की एकच वस्तू उपमेय 
आणि उपमान होते. उपमेय व उपमान एकाच वाक्यात असतात. 
या अलंकाराचे उदाहरण “शिवभारतम्‌” काव्यात आलेले दिसून येते. 
'अमुमन्यस्व मां तस्मात्‌ त्वमस्मिन्‌ विषये नृप। 
प्रपन्नपालनमरो भवानिव भवानिह ॥”* 
अर्थ - हे राजा! ह्या प्रदेशातून बाहेर पडण्याची आपण मला परवानगी द्यावी. ह्या जगात शरणागतांचे 
रक्षण करणारे आपणासारखे आपणच आहात. 
येथे वर्णनाचा विषय राजा असून राजालाच राजाशी तुलना केलेली दिसून येते. येथे उपमेय व 
उपमान राजाच आहे. 
येथे उपमेयाची स्वत:शीच तुलना केलेली दिसून येते. उपमेय व उपमान एकाच वाक्यात 
आलेले आहे. 


जसे - 'प्रपन्नपालनमरो भावानिव भावनिह ।' 


२२३ 


“भवानिव भवानिह” या शब्दांद्वारे उपमेय - भवानिव आणि उपमान-भवानिह एकाच वाक्यात 
ऐकून वर्णनाचा विषय एकच “भवानि म्हणजे राजा आहे” व “तुझ्यासारखा तूच" असे म्हणून त्याला 
गौरविण्यात आले आहे. 

शाहिस्तेखान जेव्हा शिवाजीमहाराजांवर चालून आला तेव्हा त्याचे सैन्य उंबरखिंडीत 
असताना शिवाजीमहाराजांच्या सैनिकांनी त्याच्या सैन्यावर हल्ला केला व ते सर्व इतस्तत: विखुरले गेले 
आणि त्या निबीड अरण्यात अडकले. तेव्हा कारतलबखान नावाचा शाहिस्तेखानाचा सेनापती याने 
रायबागिणीच्या सल्ल्यावरून शिवाजीमहाराजांकडे दूतामार्फत शरण आल्याचा निरोप पाठविला. 
त्यावेळी दूत वरील श्लोकाद्वारे शिवाजीराजांचे गुण गातो. 
उपमा अलंकार : 

“उपमानोपमेययोः साधर्म्ये भेदाभेदतुल्यत्वे उपमा । ˆ 

“उपमान आणि उपमेय यांच्यातील भेदाभेदलुल्य साधर्म्य म्हणजे उपमा अलंकार होय.' 
उपमान म्हणजे उपमेयच असे म्हणण्याइतके साम्य, साधर्म्य, उपमान आणि उपमेय यांमध्ये असते. 

उपमा म्हणजे समान गुणधर्मांमुळे दोन वस्तूंची केलेली तुलना. अनेक अर्थालंकारांच्या मुळाशी 
औपम्य असल्याने उपमालंकाराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. दोन भिन्न वस्तूंतील साधर्म्य रमणीय 
असणे जरुरी असते; तसे नसल्यास काव्यास सौंदर्य प्राप्त करून देणे हा जो अलंकाराचा हेतू, तो साध्य 
होऊ शकत नाही. उपमेने सौंदर्यप्राप्तीप्रमाणे चमत्कृती, उत्कट भावनानिर्मिती आणि यथार्थ दर्शनही 
घडविले जाते. 

प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌” या काव्यात हा अलंकार अनेक ठिकाणी वापरला गेला आहे. त्याची 
काही उदाहरणे येथे पाहता येतील. 

‘शाखाभ्य इव वृक्षाणां चंचरीकपरंपराः | 
शरासनेभ्यश्शूराणां निरीयुर्निशिताश्शराः ॥” ` 

येथे शूरवीरांच्या धनुष्यांना वृक्षाच्या फांद्यांची उपमा दिलेली आहे. त्या धनुष्यामधून सुटणाऱ्या 
बाणांना भुंग्यांच्या रांगांची उपमा देण्यात आली आहे. जणू काही वीरांच्या धनुष्यातून सुटणारे बाण 


म्हणजेच भुंग्याची उडणारी रांग आहे, अशी समर्पक उपमा येथे कवीने दिलेली दिसून येते. 


२२४ 


शहाजीमहाराजांना मुस्तफाने कैद केले व त्यानंतर शिवाजीमहाराजांवर बल्लाळाला हल्ला 
करण्यास पाठविले, तेव्हा बल्लाळाच्या सैन्याशी शिवाजीमहाराजांचा सेनापती कावूक याचे सैनिक 
अतिशय पराक्रमाने लढले. तेव्हा कावुकाच्या सैनिकांच्या बाणांचे वर्णन येथे कवीने केलेले दिसून येते. 
तसेच 'शिवभारतम्‌” या काव्याच्या बाविसाव्या अध्यायात पुढील उपमा आलेल्या आहेत. 
'तेन दुदुंभिनादेन दूतेनेव प्रसर्पता । 
सैनिकाः शिवराजस्य सपदि प्रतिबोधिताः ॥/“ 
दूताप्रमाणे वेगाने जाणाऱ्या त्या दुदुंभिध्वनीने शिवरायाच्या सैनिकांना लगेच सूचना दिली. 
वरील श्लोकात “इव” हा साधर्म्यवाचक शब्द आला आहे व 'प्रसर्पता” वेगाने जाणे हा साधारण 
धर्म असून, दुदुंभिध्वनी हे उपमेय असून, “दूत” हे उपमान आहे. 
ज्याप्रमाणे दूत अतिशय तीव्र वेगात जाऊन निरोप पोहचवितो, त्याप्रमाणे अफजलखान 
मारल्या गेल्याची वार्ता शिवरायांच्या सैनिकांना त्या दुदुभिध्वनीने तत्काळ कळली. 
अतिशय समर्पक उपमा येथे कवीने योजलेली दिसून येते. 
“निर्मदा इव मातंगा निर्विषा इव पन्नगा: । 
निरुष्णीषा इव नरा नि:शुंगा इव भूधरा: || 
निर्जीवना इव घना: क्षितीशा इव निर्धना: । 
विरेजिरे न यवनास्ते तदाफजलं विना ॥”“' 
“मदरहित हत्ती, विषरहित सर्प, पगडीरहित मनुष्य, शिखररहित पर्वत, जलरहित मेघ आणि 


धनहिन राजे याप्रमाणे ते यवन अफजलखानाविना त्या समयी शोभेनासे झाले.' 


वरील श्लोकांमध्ये 'इव” हा साधर्म्य वाचक शब्द आला आहे व “न शोभून दिसणे” हा 
साधारण धर्म आहे. यवन हा उपमेय असून मदरहित हत्ती, विषरहित सर्प, पगडीरहित मनुष्य, 
शिखररहित पर्वत, जलरहित मेघ आणि धनहिन राजे हे उपमान आहेत. 

ज्याप्रमाणे मदरहित हत्ती शोभून दिसत नाही; विषाशिवाय सापाला महत्त्व प्राप्त होत नाही; 


पगडीशिवाय मनुष्याला शोभा येत नाही; पर्वताशिवाय शिखर शोभत नाही; जल नसलेले मेघ जसे 


२२५ 


कोरडे वाटतात व संपत्तीशिवाय राजा जसा शोभत नाही; त्याप्रमाणे अफजलखान मारला गेल्यावर 
त्याचे जे यवन सैनिक, नातलग होते ते त्याच्याशिवाय शोभत नव्हते. म्हणजेच ते एकटे पडले होते व 
सैरावैरा शिवरायांच्या सैनिकांपासून जीव वाचवत पळत सुटले होते. 
अतिशय योग्य उपमा येथे यवन सैनिकांना कवीने निर्मिलेली दिसून येते. 
“सिद्धिवक्त्रे$द्य ताम्राणां लग्ना चक्रावती तथा । 
गरीयसेऽपकाराय तिमीनां बडिशं यथा ॥/“ 
"तिमी माशांच्या जबड्यात अडकलेल्या गळाप्रमाणे तसा मोगलांच्या जयरूपी मुखात 
सापडलेला हा चाकणचा किल्ला मोठ्या अनर्थास कारण होईल. 
येथे “तथा-यथा” हे साधर्म्यवाचक शब्द आहेत आणि 'अडकणे' हा साधारण धर्म असून 
'मोगलांचे जयरूपी मुख” हे उपमेय आहे. 
मोगलांचा चाकणचा किल्ला ताब्यात घेतला याचे वर्णन करताना कवीने अतिशय समर्पक अशी 
उपमा दिली आहे. तिमी माशाच्या जबड्यात ज्याप्रमाणे गळ अडकतो आणि त्याला जशा वेदना होतात 
व त्याचे स्वातंत्र्य संपते; त्याप्रमाणे चाकणचा किल्ला मोगलांनी काबीज केल्यामुळे पुढे शिवरायांच्या 
स्वराज्यास धोका निर्माण होईल, असे तुळजाभवानी स्वप्नात येऊन महाराजांना सांगत आहे, असे 
वर्णन केलेले दिसून येते. 


'ग्रन्थिस्थेनेव रत्नेन सपत्नेनाधुनामुना । 
निरोधपरिमुक्तेन बत मे दूयते मन: ॥/“' 
'गाठीतील (थैलीतील) रत्नाप्रमाणे आता हा शत्रुवेढ्यातून निसटल्यामुळे माझ्या मनास किती 
तरी दु:ख होत आहे!” 
'कुंप्यत: कार्तिकेयस्य शक्तिः क्रौंचालचं यथा । 
व्यभादफजलं भित्वा शिवखङ्गलता तया ॥ °` 


क्रुद्ध कार्तिकेयेची शक्ती क्रौंच पर्वतास विदीर्ण करून जशी शोभली, तशी शिवाजीची तलवार 


अफजलखानास भेदून शोभू लागली. 


२२६ 


विनोक अलंकार 


“विनोक्तिर्यद्‌ विनान्येन नासाध्वन्यदसाधु वा |“ 
जेव्हा एका वस्तूच्या अनुपस्थितीत दुसरी वस्तू असुंदर भासत नाही किंवा असुंदर होत नाही 
तेव्हा विनोक्ती अलंकार होतो. 
“न असाधु" या शब्दांचे जरी सौंदर्यातच पर्यवसान होत असले, तरी असुंदर नसणे - 
. शोभाहीनता नसणे, असा आरंभ करून शोभनत्वाचाच आविष्कार करण्याचा उद्देश दिसून येतो. दोन 
नकारांच्या द्वारा (न असाधु) सौंदर्याची प्रचिती आणून देण्यामागे कल्पना कोणती असावी? या 
वस्तुस्थितीचे खरे कारण असे दिसते, की जेव्हा कोणत्याही वर्ण्य वस्तूचे शोभाहीनत्व वर्णावयाचे 
असते, तेव्हा त्या वर्ण्यवस्तूचा तो दोष नसून दुसऱया वस्तूच्या सान्निध्याचा तो दोष आहे. आणि त्या 
दोषाचे पुन्हा एकदा सौंदर्य वर्णन करणे हाच त्याचा खरा अभिप्राय दिसून येतो. 
प्रस्तुत महाकाव्यात आलेले या अलंकाराचे उदाहरण पाहू : 
“न महत्त्वं विना विद्यां न काव्यं प्रतिभां विना । 
कदाचिदपि नाभीष्टं दृष्टं स्वामिकृपांविना ॥' ˆ 
विद्या, प्रतिभा आणि स्वामिकृपा या गोष्टी जीवनात अत्यंत आवश्यक अशा आहे, त्याशिवाय 
जीवनाला अर्थ नसतो; पण जर का या गोष्टी मनुष्याने आत्मसात केल्या नाहीत, तर आयुष्य अर्थहीन 
बनते. पण, त्याच गोष्टींचा जर जीवनात अंगीकार केला तर जीवन महत्त्वपूर्ण व अतिशय सुंदर बनते व 
आयुष्याला एक नवा आकार प्राप्त होतो. ज्यामुळे मनुष्य यशाच्या शिखरावर सहज विराजमान होतो. 
'अन्येन विना अन्यत्‌ अशोभनं न' या प्रकारचे हे उदाहरण आहे. 
सहोक्ती अलंकार : 
‘सहार्थस्य बलादेकं यत्र स्यात्‌ वाचकं द्वयोः । 
सा सेहाक्तिर्मूलभूतातिशयोक्तिर्यदा भवेत्‌ ॥ ` 
““सह' म्हणजे बरोबर या अर्थाच्या सामर्थ्याने एक पद ज्यावेळी दोन अर्थाचा बोध करून देते 


त्यावेळी ती मुळाशी अतिशयोक्ती असलेली सहोक्ती होय.” 


गम्य औपम्य हा सहोक्तीचा हेतू होय. हे औपम्यसुद्धा अतिशयोक्तिमूल असते. “सह” शब्दाची 
योजना शब्दांतील गुणप्रधानभाव दर्शविते. हा गुणप्रधानभाव शाब्द असतो. तो वस्तुत: असतोच असे 
काही म्हणता येत नाही. या अलंकारातील धर्म प्रकृत किंवा अप्रकृत असू शकतो. यांतील 
उपमानोपमेय भाव हा सहृदयांच्या विवक्षेवर अवलंबून असतो. वैचित्र्य हा सहोक्तीचा आत्मा होय. 
सहोक्ती सहार्थवाचक सम, सार्धम्‌ सारखे शब्द चालतात. 
“शिवभारतम्‌' काव्यात असलेले सहोक्ती अलंकाराचे उदाहरण पाहू : 
'ववृधे चाधिकं कोषस्तोषेण सह नित्यशः । 


१९० 


प्रताप: पप्रथेऽत्यर्थ प्रभावश्च दिने दिने ॥ 


येथे 'सह' हे पद त्याच्या कोप आणि प्रताप, दरारा हे त्याच्या संतोषाबरोबर अधिकाधिक 


वाढत चालले आहे, असे सुचवीत आहे. : 
त्यामुळे रेथे सहोक्ती अलंकार झालेला दिसून येतो. 
'अथास्मदभिभूतात्मा महमूद: सुंदुर्मद: | 
सहैव स्वेन दर्पेण महाराजं विमोक्ष्यति ॥ “ 


“अत्यंत गर्विष्ठ महमूदशहाचा आम्हाकडून पराभव झाला म्हणजे तो आपल्या गर्वाबरोबरच 


महाराजांस सोडील.” 


येथे 'सह' या शब्दाने सहोकती अलंकार साधला गेला आहे. महमूदशहा पराभवाबरोबरच 
त्याच्या स्वत:च्या गर्वाबरोबर महाराजांना सोडले, असा अर्थ या श्लोकातून अभिप्रेत होऊन येथे 
सहोक्ती अलंकार दिसून येतो. 


शब्दालंकार : 
श्लेष - शब्दै: स्वभावादेकार्थैः श्लेषोऽनेकार्थवाचनम्‌ । ` 


एक अर्थ असणाऱ्या शब्दांनी वस्तुस्थितीस धरून जर अनेक अर्थाचे प्रतिपादन केले, तर श्लेष 


अलंकार होतो. लक्षणेतील 'स्वभावादेकार्थे:' या शब्दांनी हा अलंकार शब्दश्लेषाहून वेगळा आहे, हे 


२२८ 


सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे 'वाचनम्‌' (अभिधान करणे) या शब्दाने हा ध्वनीपासून वेगळा अलंकार ठरतो. 
श्लेषात खालील गोष्टी आवश्यक ठरतात. 
१) एका वाक्यात दोन पदार्थाचे वर्णन असून दोन्ही प्रस्तुत असतात. 
२) श्लेषात दोन्ही अर्थ वाच्यार्थ असल्यामुळे अभिधामूल व्यंजनेपासून हा अर्थश्लेष भिन्न 
आहे, हे स्पष्ट होते. 
३) विशेष्य व विशेषणे दोन्ही म्लिष्ट असतात. 
४) हा अर्थश्लेष असल्याने एका म्लिष्ट शब्दाऐवजी दुसरा समानार्थी शब्द वापरला तरी 
चालतो. याचा अर्थ असा, की शब्द या अलंकारात परिवृत्तिसह असतात. 
प्रस्तुत शिवभारतम्‌ ह्या महाकाव्यात आलेल्या श्लेष अलंकाराचे उदाहरणे पाहू : 
१) 'स्वहस्तपुष्करोद्धूत धूळिधूसरमस्तकम्‌। 
उद्विद्यमानंदताग्र कुंदकुड्मल भूषितम्‌ ॥ ` 
ललंतं निलयद्वारि द्विरदस्येव शावकम्‌ । 
विनेतुमागताधात्री विलोक्य स्तिमिताभवत्‌ ॥ * 
येथे हस्त म्हणजे 
१) हात २) सोंड 
पुष्कर म्हणजे - 
१) कमल २) सोंडेचे अग्र 
२) 'चक्रप्रियकरः सद्यः समुल्लासितमंडलम्‌। 
नावेदयदमुं लोकबंन्धुं लोको व्यलोकत ॥' ' 
'लोकबन्धू' - १) लोकांच्या मित्रास, २) सूर्यास 
'चक्रप्रियकरं'- १) राष्ट्राचे प्रिय करणाऱ्यास 


२) चक्रवाक पक्ष्यास आनंद देणाऱ्यास 


'समुल्लासिमण्डल” - १) देशास उल्हसित करणाऱ्यास 
२) पृथ्वीस प्रकाशित करणाऱ्यास 
३) 'अभ्रमन्नपि युद्धोऽस्मिन्‌ स भ्रमन्नभ्रमन्तरा । 
अभ्रामयदहोरात्रं मिषता द्विषतां दृशः ॥ `` 
अश्रमत्‌ - १) न भ्रमण करणारा 
२) न गोंधळणारा 
येथे शलेषालंकार हा विरोधालंकारास पोषक आहे. 
४) “निशम्य येदिलस्तेन नरेन्द्रेण करे कृतम्‌ । 
अन्वशोचत्‌ तमचलं फणी फणमिवोन्नतम्‌ ॥” `° 
नरेन्द्रेण - १) राजाने २) गारुड्याने 
करे कृतं- १) हस्तगत केलेल्या, 
२) हातात धरलेल्या 
अशाप्रकारे वरील श्लोकांमध्ये प्रत्येक शब्दांचे दोन अर्थ निघतात. त्यामुळे येथे 
श्लेषालंकार आढळून येतो. 


कारणमाला अलंकार : 


'परं परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता तदा कारणमाला स्यात्‌ ।” ˆ 


जेव्हा अगोदर येणारी वस्तू (पूर्वपूर्वस्य) नंतर येणाऱ्या वस्तूचे कारण होते, तेव्हा कारणमाला 
अलंकार होतो. 

यात कारण - कार्य किंवा कार्य - कारण असे या साखळीचे दुवे साधण्याचा प्रयत्न कवी करत 
असतो. ही साखळी जितकी विस्तृत तितके या अलंकाराचे रमणीयत्व अधिक. कारण-कार्य किंवा 
कार्य-कारण हा एकदा क्रम स्वीकारल्यानंतर त्यांत पुन्हा बदल होऊ शकत नाही. या माला प्रकारात 


कार्यकारणदर्शक शब्द बदलता येत नाही, तेच शब्द ठेवावे लागतात. 


२३० 


या काव्यात आलेले कारणमाला अलंकाराची उदाहरणे पाहू : 
'औचित्यापचयादेनं जनस्सर्वोऽवमन्यते । 
विनियुक्ताश्च कार्येषु नव तान्याशु कुर्वते ॥ 
अथ क्रोधोद्ुरोत्युच्चरुचरन्‌ रुशती गिरम्‌ । 
दिने दिने तुदत्येतान्‌ समेतानपि संसदि ॥ 
ततो ह्यनक्षणकृतासूर्क्षणक्षतचेतसः । 
परोक्षे परिभाष॑ते यथाचोपहसंत्यमुम्‌ ॥ 
ततो मुंचत्यमुं केऽपि केऽप्यमुष्मिन्नुदासते | 
केचिद्विपक्षपक्षांतर्निपत्य सुखमासते ॥ 
प्रकोपनमनुं मत्वा शपंत्येव तु केचन । 
भजंति न यथापूर्वमत्यजंतोडपि केचन ॥ 
` सप्तव्यसनसक्तत्वादजानाच्छलं बलम्‌ । 
मन्यते प्रभुमात्मानमहंकारेण केवलम्‌ ॥ 
व्यसनासक्तचित्तेन येनेत्थं बत भूयते । 
जत्रयात्रापरैस्यद्यः परैस्स परिभूयते ॥” ` 
या «लोकांमध्ये व्यसनाधीन राजाचा पराभव कोणत्या कारणांनी होतो, याची श्रृंखलाच दिलेली 
दिसून येते. (राजाला) योग्यायोग्य कळेनासे झाल्यावर - लोक अपमान करतात, कार्याच्या ठिकाणी 
नेमलेले लोक काम करत नाही, त्यामुळे त्याला (राजाला) क्रोध अनावर होतो, तो रोज वाईट शब्दांनी 
लोकांना दुःख देतो, त्यामुळे लोक नाराज होतात, त्याच्या पाठीमागे त्याची निंदा करतात, शिव्याशाप 
देतात, त्याल सोडून जातात, शत्रुपक्षास मिळतात व जे सोडून जात नाहीत, तेथे पूर्वीप्रमाणे त्याची 
सेवा करीत नाही. अशाप्रकारे तो या सात व्यसनात अडकल्यामुळे (शत्रूचे) कपट व बळ न जाणता 
अहंकाराने स्वत:ला समर्थ समजतो. याच कारणामुळे त्याचे चित्त व्यसनासकत झाल्याने शत्रूकडून 
त्याचा एकदम पराभव होतो. 


अशाप्रकारे येथे कारणमाला हा अलंकार दाखविण्यात आला आहे. 


उत्प्रेक्षा अलंकार : 


(१०० 


'भवेत्‌ संभावनोत्प्रक्षा प्रकृतस्य परात्मना । 
उपमेयाची उपमानाच्या रूपाने जर संभावना केली तर उत्प्रेक्षा अलंकार होतो, उपमेय उपमान 

म्हणून कल्पिले गेले, तर उत्प्रेक्षा अलंकार होतो. 
उपमेय आणि उपमान यांतील अभेदाबाबत असणारी जी शंका तिलाच “संभावना' असे 


म्हणतात. कविमनातील याबाबत असलेला उच्चकोटीचा संदेह सूचित करण्यसाठी कवी 'इव', 'वत्‌' 
वगैरे शब्द योजितो. 


प्रस्तुत महाकाव्यात हा अलंकार आला असून त्याची काही उदाहरणे : 


“श्रेणी धरणिरेणूनां भूशमभ्रंकषा बभौ । 
निश्रोणीरिव वीराणां सद्यौ द्यामारुरुक्षताम्‌ ॥' १0) 
“(घोड्यांच्या खुरांमुळे) उडालेल्या मेघाला जाऊन भिडणाऱया धुळीच्या लोटाला, स्वर्गारोहण 
करणाऱ्या वीरांची शिडी म्हणून संबोधून येथे उत्प्रेक्षा अलंकार साधला आहे. 
'नराश्वकरिकीलालमयीं वीचिमतींमनु । 
महानिद्रां महावीराः श्रान्ता इव सिषेविरे ||” ` 


(माणसे, घोडे, हत्ती यांच्या रक्ताच्या नदीच्या काठी मोठेमोठे वीर, जणू काय थकल्यामुळे 
महानिद्रा घेऊ लागले.) 
येथे युद्धप्रसंगी मनुष्य व प्राण्यांची खूप मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याने त्या मृत 
शरीरांतून इतके रक्‍त वाहत होते, जणूकाही ही रक्ताची महानदीच आहे की काय, असे वाटत होते. 
तेथे पडलेली वीरांची मृतशरीरे जणूकाही थकल्यामुळे त्या नदीकाठी विश्रांती घेत आहेत, असे अतिशय 
भयंकर युद्ध वर्णन कवीने येथ केलेले दिसून येते व उत्प्रेक्षा अलंकार दिसून येतो. 
“तदा हेतिद्वयं तद्वै परिभ्रामयतामुना । 


परितो वितताकारः: प्राकार: किमकारि न ॥' ° 


२३२ 


(“त्या समयी ती शस्त्राची जोडी (ती दोन शस्त्रे) फिरवीत त्या शिवाजीराजाने आपल्याभवती 
जणू दीर्घ तटच केला.) 
शिवाजीमहाराज युद्धात आपल्या संरक्षणासाठी जे काही शस्त्र फिरवीत होते, त्यामुळे त्यांनी 
स्वत:भोवती जो काही शस्त्र फिरवल्यामुळे जो वलयांकित प्रदेश तयार केला होता, तो जणू काही तटच 
आहे, असे वर्णन करून कवीने येथे उत्प्रेक्षा अलंकार निर्माण केला आहे. 
“शरैः शिवानीकचरप्रयुक्तैनिपितुषा शैलजुषा जनेन । 
मन्ये$धमर्णप्रतिमेन भत्रे प्रत्यर्पितो$भूदशितो धनौघः ॥' ` * 


(शिवसैनिकांनी सोडलेल्या बाणांच्या योगे मरणाऱ्या गडकऱ्यांनी जणू काय ऋणकोप्रमाणे 
भोगलेले धन धनकोस परत दिले. ) 
“उल्काबाणा: क्षणे तस्मिन्‌ उंपाहितसलक्षणा: । 
प्रोद्भवद्वारुणारावमापतंतो नभोंगणात्‌ ॥ 
गरलज्वलनज्वालानना: किमनिलाशना: ॥ 
भ्रांत्वा भ्रांत्वा परिश्रांतां विदधुर्यावनीं चमूम्‌ ॥' `° ' 
‘(सों सों) भयंकर आवाज करीत आकाशातून खाली पडणारे, समान लक्षणांनी युक्त असे 
दारूचे बाण हे विषाग्रीच्या ज्वाळा तोंडातून सोडणारे जणू काय सर्पच आहेत, असा भास उत्पन्न करीत 


गरगर फिरून आदिलशहाच्या सैन्याची दाणादाण उडवू लागले.” 


आकाशातून पडणारे दारूचे बाण हे जणूकाही विषाग्नीच्या ज्वाळा तोंडातून सोडणारे सर्पच 


आहेत, असे वर्णन करून येथे उत्प्रेक्षा अलंकार साधलेला दिसून येतो. 
अतिशयोक्ती अलंकार : 
'सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निगद्यते |” ` * 


(उपमेय गिळंकृत करून ते उपमानच आहे असा अध्यवसाय प्रस्थापित केला गेल्यावर 
अतिशयोक्ती अलंकार होतो. विषयाचे (उपमेयाचे निगरण केल्यानंतर उपमानाचा - विषयीचा 
त्याच्याशी उपमेयाशी एकरूप झाल्याचा निश्चय म्हणजे अध्यवसाय होय.) 

विषय (उपमेय) व विषयी (उपमान) या दोहोंमध्ये भेद असताना अभेद; दोहोंमध्ये अभेद 
असताना भेद; संबंध असताना असंबंध; असंबंध असताना संबंध. 

प्रस्तुत महाकाव्यातही अतिशयोक्ती अलंकार आढळतो, त्याचे उदाहरण पाहू : 

'कृतहस्तविनिर्मुक्ताः सायकाः पातुकाः क्षितिम्‌। 
विविशुस्तत्तलं चोच्चै: ददृशुश्च फणीश्वरम्‌ ॥' `° 

(उत्कृष्ट तिरंदाजांनी सोडलेले व भूमीवर पडणारे बाण तिच्या पृष्ठांत इतक्या जोराने घुसतो, 
की त्यांना शेषदर्शन होई.) | 

पुराणकथांमध्ये असे वर्णन आहे, की शेषाने पृथ्वीचा सर्व भार आपल्या डोक्यावर धरलेला 
. आहे, तेव्हा शिवाजीमहाराजांच्या तिरंदाजांचे वर्णन करतांना कवी म्हणतो, की त्यांनी सोडलेले बाण 
इतके जोराने पृथ्वीच्या गर्भात घुसत की त्यांना (बाणांना) अगदी पृथ्वीच्या खाली असणाऱ्या शेषाचेच 
दर्शन होई. अशाप्रकारे अतिशयोक्ती येथे केलेली दिसून येते. 

'पदे पदे शुभवता भवता किंकरीकृत: । 
व्यस्मरद्वीरभद्रोऽपि छत्रचामरसम्पद: ॥ ` `ˆ 

(पदोपदी यश मिळणाऱ्या तुझा दास बनविलेला वीरभद्रसुद्धा छत्रचामरयुक्त ऐश्वर्य विसरून 
गेला.) 

वीरभद्र बहुतेक एक राजा असावा. येथे अफजलखानाने इतके पराक्रम गाजविले होते, की 
त्यांना यश हे सोडीतच नव्हते, त्याचे वर्णन करताना अदिलशहाच्या तोंडी कवीने अतिशयोक्ती हा 
अलंकार वापरलेला दिसून येतो. 

'बिभेति सिह्यलपतिर्मत्तो लंकापतिस्तथा | 


भजत्यंभोधिरपि मां तदिदं पौरुषं तव ॥' ° 


“(सिंहलचा राजा, त्याचप्रमाणे लंकेचा मत्त राजा मला भितो आणि समुद्रही माझी सेवा करतो, 
हे तुझ्या पराक्रमाचेच फळ होय)' 
येथे अल्लीशहा म्हणतो, की सिंहलचा व लंकेचा राजा मला भितो व समुद्रावरही माझी सत्ता 
आहे. या सर्वांचे कारण म्हणजे फक्त तुझ्या पराक्रमामुळेच मला हे सुख उपभोगता येते असे 
अफजलखानाला तो म्हणतो आहे. 
येथे कवीने अफजलखानाच्या वर्णनात अतिशयोक्ती हा अलंकार वापरेला दिसून येतो. 
'प्रचलंत्यचला: सप्त चलत्यफजल त्वयि । 
क्षुभ्यन्ति चाब्धयः सप्त द्वीपा: सीदन्ति सप्त च॥' `° 
अर्थ - (हे अफजलखाना! तू चालू लागला म्हणजे सातही कुलपर्वत डळमळू लागतात, सातही समुद्र 
क्षुब्ध होतात आणि सातही द्वीपे खचतात.) 
येथे कवीने अफजलखानाचे अतिशय बलाढ्य, पराक्रमी असे वर्णन करताना अतिशयोक्ती या 
अलंकाराचा भरपूर प्रमाणात उपयोग केलेला दिसून येतो. 
“बतेंद्रप्रस्थनाथो5पि निशम्य तव पौरुषम्‌ । 
शेषावेशवशीभूतो न निद्राति दिवानिशम्‌ ॥ १) 
अर्थ - तुझा पराक्रम ऐकून क्रोधविष्ट झाल्याने दिल्लीच्या बादशाहाससुद्धा रात्रंदिवस निद्रा येत नाही. 
अदिलशहा अफजलखानाचे वर्णन करताना म्हणतो, जो दिल्लीचा सार्वभौम सम्राट आहे, 
तोसुद्धा तुझा पराक्रम ऐकून इतका चिंतीत होतो, की सर्व सुख-ऐश्वर्य असतानाही तो तुझ्या भीतीने 
रात्री झोपतही नाही याप्रमाणे अफजलखानाचे वाजवीपेक्षा जास्त वर्णन करून कवीने अतिशयोक्ती हा 
अलंकार वापरलेला दिसून येतो. 
तेषां तेषां च नादेन पूरिते गगनोदरे । 
मन्दुरायां निरूद्धोऽपि विद्रुतोऽभूद्धरिहरेः॥' ` ` 
अर्थ - त्यांच्या - मुसलमानांच्या आणि त्यांच्या - मराठ्यांच्या गर्जनेने गगन भरून गेले असता, 


अश्वशाळेत बांधलेला इंद्राच्या घोडासुद्धा पळून गेला. 


२३५ 


अफजलखानाचा शिवाजीमहाराजांनी वध केल्यावर जे मराठा व मोगल सैन्यात युद्ध जुंपले 
त्यात त्या सैनिकांचा जो काही आवाज, गर्जना होत्या त्या इतक्या मोठ्या आवाजात होत्या की, त्या 
थेट स्वर्गापर्यंत पोहोचल्या व इंद्राचा घोडा जो अश्वशाळेत बांधला होता, तो या आवाजाने पळून गेला. 
या युद्धाचे व त्या सैनिकांच्या गर्जनेचे कवीने इतके अवाजवी वर्णन केले की, तेथे अतिशयोक्ती 
हा अलंकार लागू होतो. 
रूपक व व्याजस्तुती अलंकार : 
रूपक - “रूपक रूपितारोपाद्‌ विषये निरपहवे ।'' `` 
न झाकलेल्या - स्पष्टपणे निर्दिष्ट केलेल्या आरोपविषयावर (उपमेयावर) जर उपमानाचा 
म्हणजे आरोप्यमाणाचा आक्षेप केला तर रूपक अलंकार होतो. 
उपमेयाचा उपमानावर आरोप करणे, उपमेय आणि उपमान यात अभेद दाखविणे, हा 
अभेदारोप आहार्य असतो व शब्दगत असतो. उपमेय आणि उपमान यात अभिनत्व असल्याने 
उपमावाचक, उत्प्रेक्षावाचक शब्दाप्रमाणे रूपकात साम्यवाचक शब्द येऊ शकत नाही. 
व्याजस्तुती - 
“उक्ता - व्याजस्तुतिः पुन: । 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्चाभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिंदयो: ॥ ' “ 
| जेव्हा निंदास्तुतिपर वाच्यार्थांने अनुक्रमे स्तुतिनिंदात्मक व्यंग्यार्थाचा बोध होतो तेव्हा 
व्याजस्तुति अलंकार होतो. व्याजस्तुती म्हणजे एकतर कपटाने केलेली स्तुती - बाह्यतः स्तुती केलेली 
पण निंदा अभिप्रेत असते; किंवा कपटरूप स्तुती (व्याजरूपः स्तुति) - वर निंदा; पण आतून स्तुती 
केलेली आढळते. व्याजस्तुतींत निंदेचे स्तुतीमध्ये किंवा स्तुतीचे निंदेमध्ये पर्यवसान घडलेच पाहिजे. 


२३६ 


वृत्त : 

वृत्त दोन प्रकारची आहेत. अक्षरवृत्ते व मात्रावृत्ते. अक्षरांच्या संख्येवर मोजावयाच्या वृत्तास 
अक्षरवृत्त व मात्राच्या संख्येवर मोजण्याच्या वृत्तांस मात्रावृत्त म्हणतात. अक्षरवृत्तात तीन पोटभेद 
असतात सम, अर्धसम व विषम ज्या वृत्तांचे चारही पाद सारखे असतात, ते सम. ज्यांचे पहिला व 
तिसरा हे पाद सारखे असतात ते अर्धसम आणि ज्याचे सर्व पाद एकमेकांपासून भिन्न ते विषम. तीन- 
तीन अक्षरे मिळून एक गण होतो. असे आठ गण आहेत. म, य, र, स, त, ज, भ, न अक्षरांचे प्रकार 
दोन - लघू व गुरू. ऱ्हस्व अक्षरास लघू व दीर्घ अक्षरास गुरू म्हणतात. जोडाक्षरापूर्वीच्या ऱ्हस्व 
अक्षरास आणि सविसर्ग व सानुस्वार अक्षरास गुरू म्हणतात. प्र, हृ, इत्यादी काही जोडाक्षरापूर्वी मात्र 
क्वचित हा नियम लावत नाहीत. पादांती असलेले लघू अक्षर क्वचित गुरू मानतात. 
| लघू अक्षराबद्दल ।' व गुरू अक्षराबद्दल “5” अशी चिन्हे वापरतात. ही चिन्हे वापरून वरील 


गणांची लक्षणे खाली दिली आहेत. पहिल्या चार गणांच्या व्युत्क्रमाने दुसरे चार गण होतात. 


म्‌ = 555 न= ॥॥। 
य = ३३ भ = ऽ।। 
र = 5IS ज़ = ।5| 
स = ।,$ त = $७। 


मात्रा म्हणजे लघू स्वराच्या उच्चारणास लागणारा काल. गुरू स्वराच्या दोन मात्रा मानतात. 
मात्रावृत्तांत चार मात्रांचा एक गण मानतात. 

यती म्हणजे उद्चारसौलभ्यार्थ घेण्याची विश्रांती, ही प्रत्येक पादाच्या शेवटी असून मध्येही 
असते. कितव्या अक्षरापुढे यती आहे हे दाखविण्याकरिता आकडे दिलेले आहेत. समासांत यती येईल, 
तर तेथे समासाचा पदच्छेद व्हावा, असा नियम आहे. असे न होईल तेथे 'यतिभंग” हा दोष झाला, 
असे समजतात. 

प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌' या महाकाव्यात कवीने अनेक वृत्ताचा वापर केलेला दिसून येतो. शेवटचे 
चार-पाच अध्याय सोडून बाकीचे सर्व अध्याय सरळ धावत्या अनुष्टप्‌ वृत्तांत रचले असून प्रत्येकाचा 


शेवटचा श्लोक तेवढा कोणत्यातरी दीर्घ वृत्तात गुंफलेला आहे. 


२३७ 


उहारणादाखल काही वृत्ताचे श्लोक पाहू. 
'आवेशादथ भुजदंभदृष्तचित्तै: अभ्यर्णागतपृतनाद्वयाग्रयोधै: । 
गर्जद्वि: सपुन्र्तुकसंप्रणोदिताशै: धाराभिः समरधराभिषिच्यते स्म ॥' ` ' 

या श्लोकात व यापुढील ५९ ते ७२ पर्यंत 'प्रहर्षिणी' वृत्त आढळते. २४ व्या अध्यायात ७२ 
व्या श्लोकानंतर पुढे येणाऱ्या श्लोकांमध्ये मालिनी, शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, वसन्ततिलका हे वृत्त 
आढळतात. 

“शिवभारतम्‌” या महाकाव्याच्या ३२ व्या अध्यायाच्या आरंभापासून “वियोगिनी” वृत्त 
आढळते. 
उदा. -'अथ शाहसुत: प्रभावलीविषयं सर्वमपि स्वतेजसा । 

अकारोन्निजपाणिवर्तिनं नयवर्त्म प्रतनं प्रवर्तयन्‌ ॥' १५ 

या महाकाव्यात २८ व्या अध्यायातील शेवटचे ८ शलोक, ३० व्या अध्यायातील शेवटचे १५ 
व ३१ व्या अध्यायातील शेवटचे पाच शलोकांमध्ये पुष्पिताग्रा, हरिणी, स्रग्धरा, उपजाती, उपेन्द्रवज्रा, 
रथोद्धता, वसन्ततिलका, मालिनी व प्रहर्षिणी ही वृत्ते आढळून येतात. 

ही वृत्तांची इतकी तपशीलवार माहिती यासाठी द्यावयाची वाटते, की कवीन्द्र परमानंद हे 
शिवचरित्रवर्णनात अधिकाधिक तल्लीन होऊन “शिवभारतम्‌'च्या मोहकत्वात कर्णमाधुर्याचीही भर 
घालत आहे, हे वाचकांच्या ध्यानात यावे यासाठी. 
रीती संप्रदाय : 

(प्रणेता वामन इ. स. ८००) 

'रीतिरात्मा काव्यस्य । विशिष्टा पदरचना रीतिः |" “ 
काव्यगुण : 

“गुण म्हणजे विशिष्ट शब्दरचना”. सोपे शब्द, सुटसुटीत समास इत्यादी ज्या गोष्टींमुळे 
काव्यसौंदर्यात भर पडते, त्या गोष्टींना काव्याचे “गुण” असे म्हणतात. गुण ही संकल्पना साहित्यात 


फार महत्त्वाची आहे. ही रीतींशी संबंधित आहे. गुणांच्या संख्येविषयी विद्वानांत मतभेद आहेत. 


तरीसुद्धा भामह, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ यांनी प्रामुख्याने तीन गुण मानले असून ते सर्वसामान्य 


२३८ 


आहेत. हे तीन गुण म्हणजे “ओज', 'प्रसाद' व “माधुर्य” होय. त्याचे थोडक्यात विवेचन असे करता 
येईल. 

अ) ओज - कवी स्वत:चे मत निश्चितपणे कोणाचीही भीडभाड न ठेवता सांगतो, त्याठिकाणी 
त्याचे काव्य 'ओज' या गुणाला पात्र होते. सामासिक पदांचे बाहुल्य जेथे असते, तेथे हा गुण निर्माण 
होतो. गौडमार्गाचा हा प्राण आहे. 

आ) प्रसाद - विद्वानांचे विशेष साहाय्य न घेता, ज्याचा अर्थ समजतो व ज्यात शब्दार्थाचा 
सहज संयोग असतो, अशा काव्याला “प्रसाद गुणयुक्त काव्य” असे म्हणतात. साधी, सुबोध व 
अर्थवाहक शब्दरचना प्रसादगुण निर्माण करते. थोडक्यात म्हणजे, जेथे प्रसिद्ध अर्थाने युक्त पदावली 
असते व अर्थ सुलभतेने कळतो तेव्हा तेथे प्रसाद गुण असतो. 

इ) माधुर्य - ज्याच्या योगाने अंतःकरणाला आल्हाद उत्पन्न होतो, ते काव्य माधुर्यगुणयुक्त 
मानतात. शब्द व अर्थ या दोहोंचाही माधुर्य हा गुण आहे. जेथे वाक्यात रसवत्ता असेल तेथे माधुर्य हा 
गुण असतो. रसवत्ता शब्द व अर्थ या दोन्हीत असते, असे रसयुक्त काव्य ऐकून रसिकास आनंद 
होतो. इथे रसाचा अर्थ कानाला गोडी वाटणारी शब्दरचना असा होतो. 

| रीतीला विशिष्टता गुणांमुळेच येत असल्याने वामनाची मदार गुणांवर आहे. गुणांमुळे काव्याला 
खरी शोभा येते, असे तो म्हणता. 'काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा: गुणा:”' '“ 

रीती: 

'रीती” हा साहित्यशास्त्रातील एक संप्रदाय. काव्यालड्कारसूत्रवृत्तीचा कर्ता वामन हा या 
संप्रदाचा पुरस्कर्ता आहे. त्यांच्याही पूर्वी हा शब्द अस्तित्वात होता; पण त्याचे विवेचन फारसे झालेले 
नव्हते. रीती म्हणजे विशिष्ट प्रकारची शब्दरचना, शब्दांचा विशिष्ट असा आकृतिबंध. रीतीलाच 
“संघटना” कींवा 'मार्ग. असेही म्हणतात. वामनाने 'रीतिरात्मा काव्यस्य । विशिष्ट पदरचना रीती: । 
विशेषोगुणात्मा ॥'' `` असे म्हटले आहे. याचा अर्थ - विशेष गुणयुक्त 'रीती' हा काव्याचा आत्मा 
आहे. वामनाचा विशेष हा आहे की त्याने 'गुण' व “अलंकार” याची पृथक्‌ सत्ता मानून रीतीचे विवेचन 


केले. 'गुण' व 'अलंकार' यांतील भेद सांगताना तो आपल्या ग्रंथात लिहितो : 


२३९ 


“काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा: गुणा: । 
तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः पूर्वे नित्या: । 
तैर्विना काव्यशोभानुपपत्ते (i 

म्हणजे - काव्याची शोभा उत्पन्न करणारे ते गुण हे “नित्य” आहेत. कारण त्यांच्यावाचून 
काव्यामध्ये शोभा उत्पन्न होणारच नाही. वामनाने “रीती” तीन प्रकारच्या मानल्या आहेत. 'वैदर्भी', 
'गौडी' आणि 'पाञ्चाली' 
अ) वैदर्भी रीती - 'समग्रगुणा वैदर्भी ।'`' यामध्ये समास कमी असतात व गुण मात्र सर्व 
असतात. या मार्गाची मुख्य तत्त्वे पुढीलप्रमाणे असतात : 

१) कोमल पदयोजना व ओज गुणाचा समन्वय, 

२) उअनुप्रासाच्या योगाने आलेली मधुरता, 

३) वर्ण्य वस्तूमध्ये चमत्कार निर्माण करण्याकरिता 

अवडंबरपूर्ण शब्दाचा प्रयोग. 
अ) उदात्त, अलंकृत व अत्युक्तिपूर्ण रचनाशैली. 

ही सर्वश्रेष्ठ रीती, मानली आहे. कालिदासाने या रीतीचा वापर आपल्या कलाकृतीत केला 

आहे. 
आ) गौडी रीती - 'ओज: कान्तिमतीगौडीया ।' ` 

या रीतीत समासांचे आधिक्य असते. म्हणजेच समासप्राचूर्य असते. येथे ओजगुण प्रामुख्याने 
आढळतो. भवभूतीने आपल्या साहित्यसंपदेत या रीतीचा वापर अधिकाधिक प्रमाणात केला आहे. 
इ) पाञ्चाली रीती - 'माधुर्यसौकुमार्योपपन्नः पाञ्चाली ।' ` 

या रीतीमध्ये माधुर्य व सौकुमार्य या गुणांचे आधिक्य असते. समासाबाबत मध्यम मार्ग 
अनुसरलेला असतो. अमरुशतकात ही रीती आढळून येते. 

याशिवाय रुद्रटाने 'लाटी' ही एक चौथी रीती सांगितलेली आहे. भोजदेवाने 
सरस्वतीकण्ठभरणात 'आवंती' व “मागधी” अशा अन्य दोन रीतींचा निर्देश केला आहे. या सगळ्या 


मिळून एकूण सहा रीती होतात. 


२४० 


प्रस्तुत 'शिवभारतम्‌” या काव्यात 'प्रसाद', “ओज” व 'माधुर्य' हे तीनही गुण असल्यामुळे 
सहाजिकच येथे वैदर्भी , गौडी व लाटी या तिन्ही रीतींचा समावेश झालेला आहे. 
प्रस्तुत महाकाव्यात - 
“त्वड्गतुंरड्गमखुरक्षुण्णभीमरथीतट: । 
समुद्यद्दुन्दुभिध्वानविभ्रमक्षोभितार्णव: ॥/ ' 
यासारख्या अनेक श्लोकात प्रसाद गुण आला आहे. 
'सत्यां हि फलनिष्पत्तौ पुरुषस्यहे पौरुषम्‌ । 
परथा परिहासाय तदेव खलु साहसम्‌ ॥' १ 
यासारख्या अनेक लालित्यपूर्ण आणि हृदयग्राही श्लोकामध्ये 'माधुर्य' गुण ओतप्रोत भरला 
आहे. 
'द्विषद्विर्दुस्सहः सोऽभूद्‌ धुर्यः सर्वधनुष्मताम्‌ । 
नारायणांशसंभूतो धनञ्जय इवापरः ॥' ` `` 
यासारख्या अनेक श्लोकांत “ओज गुण” ओतप्रोत भरलेला असल्यामुळे साहजिकच 


प्रस्तुत महाकाव्यात गौडी रीतीचा वापर प्रकर्षाने झालेला आहे. 


२४१ 


समारोप : 


सदर महाकाव्यातील तीन संप्रदायाचा विचार करून झाल्यानंतर दोन संप्रदायांचा 
महाकाव्याचा अनुषंगाने विचार करणे आवश्यक आहे. वास्तव इतिहास संपूर्णत: सत्य स्वरूपात 
सांगणारे हे महाकाव्य 'अवर' (अधम) स्वरूपाचे म्हणजे 'चित्रकाव्य' ह्या प्रकारचे आहे. येथे 
काल्पनिकतेला वाव नसून संपूर्णत: वास्तवेतला प्राधान्य आहे. काल्पनिक चित्रणापेक्षा येथे 
व्यक्तिचित्रणावर भर दिलेला आहे. अर्थातच व्यक्तिचित्रण वस्तुस्थितीला धरून असावे लागते, 
त्यामुळे येथे “व्यंग” अर्थ नाही. त्यामुळे हे काव्यशास्त्रदृष्ट्या अधम स्वरूपाचे काव्य असले तरी 
ऐतिहासिकदृष्ट्या ते श्रेष्ठ दर्जाचे ठरते. परंतु, त्यामुळे स्वाभाविकपणे या महाकाव्यात 'ध्वनी' व 


'वक्रोक्ती' या संप्रदायांचा संपूर्णत: अभाव जाणवतो. 


अशाप्रकारे काव्यशास्त्रातील महत्त्वपूर्ण अशा पाच संप्रदायांचा प्रस्तुत महाकाव्याच्या संदर्भात . 


विचार येथे करण्यात आला. 


आतापर्यंत आपण 'शिवभारतम्‌' या काव्याच्या महान कवीचा परिचय करून घेतला. त्यानंतर 
महाकाव्याची पार्श्वभूमी आणि प्रत्यक्ष कथानक जाणून घेतले. या महाकाव्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि 
वाङ्मयीन सौंदर्यही पडताळून पाहिले. 


२४२ 


तळटिपा : 


महा. पर्व. १- अ. ५ श्लो. क्र. २ 
सं. सा. सो. ई. 

वा. रा. उत्तर काण्ड, अ. ९४ श्लो. क्र. २४ 
का. लं. (भामह) १-१६ ते २२ 
का. द. १-१४ ते १६ 

का. लं. (रुद्रट) २-५, १६ 
सा. द. ६ श्लो. क्र. ३१५ ते ३२५ 
शिव. अ. १ श्लो. क्र. १८ 

शिव. अ. १ श्लो. क्र. २२ 

का. लं. (भामह) १-१६ 

का. ल॑. (रुद्रट) : २-१ 

का. द. १-१०३ 

का. लं. सू. वृ. १-७ 

का. प्र. १-४ 

र. गं. १-१ 

च. लो. १-२ 

कालं. (रुद्रट) : १-१४-२० 
का. प्र. १-३ 

सा. द. १-२ 

स. कम्‌, (भोज) १-२ 

का. द. १-१५ 

का. लं. सू. वृ. १-१-१५ 


का. ल॑. (रुद्रट) १-४-१३ आणि १२-१ 


२४३ 


का. लं. (भामह) १-२ 

का. प्र. १-२ 

र.गं. तच्चोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाच्चतुदर्धा १-२ 
ना. शा. ६-२ 

सा. द. १-३ 

ना. शा. ६-३२ 

ना. शा. ७-३ 

ना. शा. ७-४ 

ना. शा. ७-२७ 

सा. द. ३-२३४ 'स च दानधर्मयद्धैर्दयया च समान्वितश्चतुर्धा स्यात्‌ । 
शिव.अ. १३ श्लो. क्र. ५० ते ६१ | 
शिव. अ.१ श्लो. क्र. ४६, ४७ 

शिव. अ. २२ श्लो. क्र. ५७-७० 

शिव. अ. २२ श्लोक २७-३१ 

शिव. अ. २९ श्लो. क्र.५५-६० 

शिव. अ. २७ श्लो. क्र. ३०-३२ 

शिव. अ.१ श्लो. ५३ 

शिव. अ.१ श्लो. ५४ 

शिव. अ.१ श्लो. ५५-५६ 

शिव. अ. २१ श्लो. क्र. ११ ते १८ 

शिव. अ. १ श्लो. क्र. ३१, ३२ 

शिव. अ. १० श्लो. क्र. १३ ते ७ 

शिव. अ. ५ श्लो. क्र. २४,२५ 


शिव. अ. ५ श्लो. क्र. ३२ ते ३४ 


२४४ 


शिव. अ. ५ श्लो. क्र. ३५ ते ३७ 
शिव. अ. ५ श्लो. क्र. ३८, ३९ 
शिव. अ. ५ श्लो. क्र. ४८ 
शिव.अ. ५ श्लो. क्र. ५० 

शिव.अ. ५ श्लो. क्र. ५५-५७ 
शिव.अ. ६ श्लो. क्र. २-७ 

शिव अ. ९ श्लो. क्र.१४ ते १८ 
शिव. अ. २० श्लो. क्र. १२ ते २३ 
शिव अ. २६ श्लो. क्र. ४४ ते ४९ 
शिव. अ. २ श्लो. क्र. ६ 

शिव. अ. १२ श्लो. क्र. १११ , ११२ 
शिव. अ. २६ श्लो. क्र. ३९ 

शिव. अ. १ श्लो. क्र. १ 

शिव अ.१ श्लो. क्र. २१,२२ 
शिव. अ. १ श्लो. क्र. ३१,३२ 
शिव. अ. १ श्लो. क्र. ५२ ते ५५ 
शिव. अ. १ श्लो. क्र. ७२ 

शिव. अ. २९ श्लो. क्र. ७५, ७६ 
का. द. २-१ 

सा. द. १०-१ 

का. लं. १-१३ 

का. ल॑. वृ. १-१ 

का. लं. वृ. १-२ 


ध्व. लो. २-२६ 


२४५ 


७२. 
७३. 
७४. 
७५. 
७६. 
७७. 
७८. 
७९, 
८०. 
८१. 
८२. 
८३. 
८४. 
८५. 
८६. 
८७. 
८८. 
८९. 
९०. 
९१. 
९२. 
९३. 
९४. 
९५. 


व. जी. १-७ 

का. प्र. १-४ 

सा. द. दशम परिच्छेद: 
शिव. अ. २४ श्लो. क्र. ७४ 
सा. द. दशम परिच्छेद: 
शिव. अ. १६ श्लो. क्र. ८ 
सा. द. दशम परिच्छेद: 
शिव. अ. २९ श्लो. क्र. ३ 
का. प्र. १०-१ 

शिव.अ. १३ श्लो. क्र. ८५ 
शिव. अ. २२ श्लो. क्र. १ 
शिव. अ. २२ श्लो. क्र. ८९ 
शिव. अ. २६ श्लो. क्र. ४५ 
शिव. अ. २७ श्लो. क्र. २० 
शिव. अ. २१ श्लो. क्र. ४१ 
सा. द. दशम परिच्छेद: 
शिव. अ. ११ श्लो. क्र. ३१ 
सा. द. दशम परिच्छेद: 
शिव. अ.९ श्लो. क्र. ६६ 
शिव. अ. १३ श्लो. क्र. ३९ 
सा. द. दशम परिच्छेद: 
शिव. अ. ७ श्लो. क्र. १५ 
शिव. अ. ७ श्लो. क्र. १६ 


शिव. अ. १० श्लो. क्र. ३० 


२४६ 


शिव. अ. २१ श्लो. क्र. ६३ 
शिव. अ. २४ श्लो. क्र. २२ 
सा. द. दशम परिच्छेद: 


शिव. अ.१६ श्लो. क्र. ३५ ते ४१ 


. सा. द. दशम परिच्छेद: 

. शिव. अ. ४ श्लो. क्र. ३७ 

. शिव. अ. ४ श्लो. क्र. ४७ 

. शिव. अ. २१ श्लो. क्र. ६२ 

. शिव. अ. २३ श्लो. क्र. ७० 

. शिव. अ. १४ श्लो.क्र. २७, २८ 
. सा. द. दशम परिच्छेद: 

. शिव. अ. १३ श्लो. क्र. ८७ 

. शिव. अ. १७ श्लो. क्र. ७ 

. शिव. अ. १७ श्लो. क्र. ८ 

. शिव. अ. १७ श्लो. क्र. ९ 

. शिव, अ.१७ श्लो. क्र. १० 

. शिव. अ.२१ श्लो. क्र. ७४ 

. सा. द. दशम परिच्छेद: 

. सा. द. दशम परिच्छेद: 

. शिव. अ.२४ श्लो. क्र. ५८ 

. शिव. अ.३२ श्लो. क्र. १ 

. का.लं.सू वृ. - १-२-६, ७ 
. का.लं.सू वृ. ३-१-१-३ 


. का.लं.सू वृ. २-६, ७, ८ 


२४७ 


१२०. 
१२१. 
१२२. 
१२३. 
१२४. 
१२५. 


१२६. 


का. लं. सू. वृ. ३-१-१-३ 
का. लं. सू. वृ. २-११ 

का. लं. सू. वृ. २-१२ 

का. लं. सू. वृ. २-१३ 
शिव. अ.१ श्लो. क्र. ४६ 
शिव. अ.२९ श्लो. क्र. ११ 


शिव. अ. १ श्लो. क्र. ४८ 


२४८ 


उपसंहार : 


“शिवभारतम्‌' हे एक ऐतिहासिक महाकाव्य आहे. समकालीन कवीने लिहिलेला ग्रंथ म्हणून 
शिवभारतमूचे ऐतिहासिक महत्त्व सर्वत्र मान्य झालेले आहे. इतिहासाला ज्ञात नसलेल्या अनेक 


घटनांचा येथे उलगडा झालेला आहे, उदा. राजगडावरील राजसभा. ॥ 


अफजलखानवधानंतर आदिलशहा व मोगल यांनी एकत्र येऊन शिवाजीमहाराजांवर हल्ला 
करण्यासाठी शाहिस्तेखानाला प्रचंड सैन्यानिशी महाराजांच्या मुलखावर पाठविले. शाहिस्तेखानाने 
पुणे, सुपे, चाकण, इंदापूर, सासवड, पन्हाळा घेतले. त्यावेळी राज्यावर आलेल्या संकटातून मार्ग 
काढण्यासाठी शिवाजीमहाराजांनी राजगडावर राजसभा भरवली. या सभेस राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ व 
मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य यांना निमंत्रित केले होते. या सभेला उद्देशून भाषण करताना महाराज 
म्हणाले, “आज आपल्या सर्वस्वाचे हरण झालेले आहे व मी येथे नसतांना संग्राम दुर्गासह चाकण . 
शत्रूने घेतले आहे. ते परत मिळवणे फार कठीण आहे; परंतु तेच प्रथम घेतले पाहिजे. शत्रूला तोंड 
द्यायचे म्हणजे आपल्याकडे मनुष्यबळ हवे व कायमस्वरूपी सैन्य बाळगायचे तर हाती मुबलक पैसा 
हवा. द्रव्याशिवाय यशप्राप्ती शक्‍यच नाही. तेव्हा सर्व प्रातातून खंडणी वसूल केली पाहिजे व नंतरच 
शत्रूला सामोरे जायला हवे'“, असे राजनीतियुक्त भाषण महाराजांनी सभेपुढे केले. मंत्रिमंडळानेही 
प्रसंगी अशातऱ्हेने संपत्ती गोळा करणे हे राजनीतिसंमत आहे व याला मंत्रिमंडळाची सर्वानुमते मान्यता 
आहे असेही सांगितले. याप्रमाणे राजगडावरील राजसभेची हकीकत कवीन्द्रांनी 'शिवभारतम्‌” या 
ग्रंथाच्या अठ्ठाविसाव्या अध्यायात दिलेली आहे. ही सभा अनेक कारणांनी महत्त्वाची असून या सभेची 
हकीकत फक्‍त कवीन्द्र परमानंदानीच आपल्या ग्रंथात दिलेली आहे. इतर कोणत्याही ग्रंथात या सभेचा 


उल्लेख आढळत नाही. 


वरील घटनेवरून शिवाजीमहाराजांच्या व्यक्तिमत्वातील आणखी एका पैलूचे दर्शन होते. 
महाराजांकडे निर्णय घेण्याची क्षमता व अधिकार असतानाही ते हुकूमशहाप्रमाणे एकटेच निर्णय घेत 


नसत. राजांना माणसांची अचूक पारख असल्यामुळे ते तज्ज्ञ मंडळीचा सल्ला जेवढ्या काळजीपूर्वक 


२४९ 


ऐकून घेत, तेवढेच महत्त्व ते अनुभवी व्यक्तीशी सल्लामसलत करण्यालाही देत. यावरून 


शिवाजीमहाराजांवरील विनयशीलता, संघभावना हे गुण दिसून येतात. 


“शिवभारतम्‌' या ग्रंथाचे अध्ययन करत असताना अनेक अंगांनी त्याचा अभ्यास करण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. सर्वप्रथम 'शिवभारतम्‌” व 'शिवभारतम्‌च्या ग्रंथकाराविषयी” उपलब्ध साधनांच्या 
आधारे माहिती गोळा केली, त्यानंतर 'शिवभारतम्‌” या ग्रंथात आलेल्या घटनांच्या आधारे छत्रपती 
शिवाजीमहाराजांचे आजोबा मालोजीराजे, वडील शहाजीराजे यांच्या खासगी व राजकीय आयुष्यात 
घडलेल्या घटनांच्या आधारे तत्कालीन परिस्थितीचा आढावा घेतला. तसेच १६ व्या शतकातील 
सामाजिक, धार्मिक व राजकीय परिस्थिती कशी होती याचाही अभ्यास केला. त्यानंतर छत्रपती 
शिवाजीमहाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. नंतर 'शिवभारतम्‌” या. 
ग्रंथाचे ऐतिहासिक महत्त्व व काव्यशास्त्रदृष्ट्या सौंदर्य याही दृष्टीने या ग्रंथाचा अभ्यास केला. अशाप्रकारे 


वरील मुद्द्यांच्या आधारे 'शिवभारतम्‌ या ग्रंथाचा चिकित्सक अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 


“शिवभारतम्‌ या ग्रंथाचा अभ्यास करताना असे जाणवले की सत्याच्या जास्तीत जास्त जवळ 
जाणारे चरित्र म्हणजे ऐतिहासिक चरित्र होय. जर एखादे ऐतिहासिक लेखन आपल्याला करायचे 
असेल तर उपलब्ध असलेली विश्वसनीय साधने विचारात घेऊन ऐकीव माहितीवर आधारित 
असलेली साधने बाजूला काढली पाहिजे आणि विश्वसनीय साधने दाखवीत असलेल्या मार्गाने गेले 
पाहिजे. कल्पनेच्या वारूवर स्वार होऊन मन:पूत संचार करण्याचा मोह तर अगदी कटाक्षाने टाळला 
पाहिजे. पाश्चिमात्य सेनानींच्या चरित्राकरिता उपलब्ध असलेली साधने आणि शिवचरित्राकरिता 
उपलब्ध असलेली साधने यात फार मोठा फरक आहे. युद्धशास्त्रीय दृष्टिकोनातून नेपोलियनसारख्या 
सेनानीच्या चरित्राच्या साधनांमध्ये जेवढे तपशील मिळतात त्याच्या शतांशानेही तपशील 
शिवचरित्राच्या साधनांमध्ये मिळत नाहीत; पण या गोष्टीला काही इलाज नाही. कारण पाश्चिमात्य 
देशात ऐतिहासिक कागद-पत्रांचे जितके जतन झालेले आहे, त्याच्या शतांशानेही आपल्याकडे 
ऐतिहासिक साधनांचे जतन झालेले नाही. परंतु कल्पनेने तपशील भरून त्यांनाच इतिहास म्हणणे हा 


निश्चितच त्यावरील इलाज नाही. विश्‍वसनीय अशी जी साधने उपलब्ध आहेत त्यातून जास्तीत 


२५० 


जास्त तपशील कसोशीने वेचून काढून शिवचरित्र अभ्यासणे एवढीच गोष्ट आपल्या हातात आहे. 
यासाठी उपलब्ध सर्वच साधनांचा बारकाईने विचार करावा लागेल. शिवचरित्राच्या अभ्यासासंदर्भात 
विविध ग्रंथसंपदा, ऐतिहासिक बखरी, पत्र, दफ्तर यांचा अभ्यास अत्यंत आवश्यक आहे. अशा 
साहित्यामध्येच कवीन्द्र परमानंदकृत 'शिवभारतम्‌' या ग्रंथाचा देखील समावेश करता येईल, असे 


वाटते. 


कवीन्द्र परमानंदाचा आणि शिवाजीमहाराजांचा संबंध केव्हापासून आला, हे नकी सांगता 
येणार नाही; पण अंदाज आहे, की शिवाजीमहाराजांच्या बालपणापासून परमानंदांचा आणि भोसले 
घराण्याचा संबंध असावा. (बहुधा इ.स. १६३५ चे पुढे) कारण ते आपल्या संपूर्ण लेखनात जे बारकावे 
देतात ते इतके विश्‍वसनीय आहेत की. इतक्या बारकाव्यानिशी लिहिणारा हा मनुष्य जास्त जवळचा 
संबंध आल्याखेरीज इतके अचूक लिहू शकणार नाही. महाराजांचे चरित्र लिहिण्याआधीचा कालखंड 
कवीन्द्रांनी फारच तपशिलात आणि चांगल्या पद्धतीने दिला आहे. त्या काळात गद्य लिहिण्यापेक्षा पद्य 
लिहिण्यास जास्त मान्यता होती; कारण ते आखीव, रेखीव, बांधीव लिहिले जात असे. या दृष्टीने 


गतकालामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे विषय गणित, वैद्यकशास्त्रेसुद्धा काव्यात सांगितली गेलेली आहेत. 


“शिवभारतम्‌'मध्ये शिवाजीमहाराजांना कवीन्द्रांनी विष्णूचा अवतार म्हटले आहे आणि 
पौराणिक पद्धतीने ते समग्र कथन केले आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे लोकांना असे वाटते, की हे 
भाकडकथांनी भरलेले आहे. चमत्कार, अद्भुतता हे त्यात नक्कीच असणार, पण तो इतिहास नव्हे. 
आपण 'शिवभारतम्‌' चा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते, की समकालीन अस्सल कागदपत्रातून 
जी माहिती आपल्याला मिळते, तशीच माहिती परमानंदांनी 'शिवभारतम्‌'मध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे 


तो एक साधनग्रंथ बनलेला आहे. 


“शिवभारतम्‌' या ग्रंथाचे ऐतिहासिक खूप महत्त्व आहे. कै. श्री. द. वा. पोतदार, कै. श्री. ग. ह. 
खरे, कै. श्री. वि. का. राजवाडे, कै. श्री. सरदेसाई, श्री. आ. ह. साळुंखे, श्री. जयसिंगराव पवार, श्री. 
ग. भा. मेहंदळे यासारख्या विद्वानांनी 'शिवभारतम्‌'कडे एक विश्‍वसनीय (३५४१०॥४।०) ग्रंथ म्हणून 
बघितले आहे. 


२५१ 


“शिवभारतम्‌” चे चिकित्सक अध्ययन केल्यावर तो एक अद्वितीय (०५०९) ग्रंथ आहे, हे 
लक्षात येते. शिवभारतम्‌मध्ये असे काही प्रसंग आहेत, की त्यांचा उल्लेख इतरत्र आढळत नाही आणि 
जो उल्लेख आलेला आहे तो बिनाधार आहे, असा ही पुरावा कोठे आढळून येत नाही. म्हणजेच याचा 
अर्थ असा, की कवीन्द्र परमानंदांना प्रत्येक घटना अचूक माहीत होती. राजापूरची लूट, 
राजगडावरील राजसभा, उंबरखिंडीचे युद्ध व फत्तेखानावर स्वारी ह्या प्रसंगांचे उल्लेख व अचूक वर्णन 
फक्त शिवभारतम्‌मध्येच आढळून येते. तसेच शाहिस्तेखान जेव्हा शिवाजीमहाराजांवर चालून आला 
तेव्हा खानाच्या सैन्यात असलेल्या सर्व सरदारांची नावे ज्याप्रमाणे समकालीन अस्सल कागदपत्रात 


आढळतात, त्याचप्रमाणे शिवभारतम्‌मध्ये ही आढळून येतात. 


कवीन्द्र परमानंदकृत शिवभारतम्‌मध्ये कवित्वाचे अवडंबर व विषयांतर कमी व घडलेल्या 
घटनांचा सविस्तर तपशील नावानिशी देण्यात आलेला आहे. याउलट इतर ऐतिहासिक साधनात 


विषयांतर, काल्पनिक गोष्टींवर भर दिलेला दिसून येतो. 


उदा. संकर्षण सकळकळेकृत "शिवकाव्यात' कवीने पुढील वर्णन केलेले आहे. उदा. 
शिवाजीमहाराज रथात बसून येतात, अफजलखान व शिवाजीमहाराज यांच्यात द्वंद युद्ध होते व दोन्ही 
बाजूंचे सैन्य हे दृश्य बघतात; तसेच पन्हाळ्याला 'तीर्थराजपर्वत' म्हटले आहे व तेथे 
शिवाजीमहाराजांनी एक वर्षभर तप केले (शिव सर्ग.१३), त्याचबरोबर रत्नपरीक्षा वगैरे असंबद्ध 
विषयांचे वर्णन करून बर्‍याच प्रमाणात या ग्रंथात विषयांतरही केलेले आढळून येते. शिवकाव्यात 
शिवाजीमहाराजांसंबधीचे जे वर्णन आलेले आहे ते इतिहासाशी कुठेही जुळत नाही. शिवभारतम्‌शी 
याची तुलना केल्यास शिवभारतम्‌ एक सूत्रबद्ध, विषयाला धरून असलेला साचेबद्ध ग्रंथ असल्याचे 
दिसून येते. महाराजांचे बालपण काय, शहाजीराजांचे कर्तृत्व काय किंवा अफजलखान प्रकरण काय हे 
सर्वच प्रसंग परमानंदांनी इतके हुबेहूब वर्णन केले आहे की आपल्या डोळ्यांसमोर साक्षात्‌ प्रसंगच उभा 
राहतो. येथे आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो, तो उंबरखिंडीच्या युद्धाचा. यावेळी शिवाजीमहाराजांनी 
किती नियोजनपूर्वक, गनिमीकाव्याचा उपयोग करून कारतलबाच्या सैन्याचा धुव्वा उडविला, याचे 


वर्णन प्रस्तुत ग्रंथात वाचताना डोळ्यांसमोरच सारा समरप्रसंगच घडत आहे, की काय असे वाटते. 


२५२ 


शिवभारतमूचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपण या ग्रंथाकडे प्रेरक इतिहास या नात्याने पाहू 
शकतो. ही छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या चरित्रातली अद्भुतता आहे. महाराजांनी गाजविलेले पराक्रम, 
त्यांनी केलेली राजकारणं या सगळ्यांकडे आपण प्रेरणादायी इतिहास, काव्यमय असे जीवनचरित्र 
म्हणून पाहतो. त्यामुळेच शिवभारतम्‌वर एखादा रसिक भाळला तर त्यात आश्चर्य काय? त्यात त्याला 
दुहेरी आनंद मिळतो, एक म्हणजे उत्कृष्ट काव्य आणि दुसरे म्हणजे इतिहास. . 

एकंदरीत परमानंदाचा आणि शिवाजीमहाराजांचा मोठा सहवास होता, असे दिसते. त्यामुळे 
परमानंदांनी लिहिलेले 'शिवभारतम्‌* अतिशय विश्वसनीय माहितीपूर्ण झाले आहे. असे असले तरीही 


त्यातील कित्येक गोष्टी खटकतात, त्या पुढीलप्रमाणे - 


इतिहासातील घटनांचा परस्परसंबंध नीट समजण्याकरिता त्यात भरपूर तारखा दिलेल्या 
असल्या पाहिजेत; पण परमानंद आपल्या ग्रंथात फक्त दोनच तारखा देतात. एक शिवजन्माची आणि 


दुसरी अफजलखान वधाची. 


दादोजी कोंडदेव, कान्होजी जेधे, बाजी पासलकर यांच्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या 


समकालीन व्यक्तींचा प्रस्तुत ग्रंथात उल्लेख आढळत नाही. 


“शिवभारतम्‌'मध्ये असे दोष असले तरीही शिवचरित्राचे ते अतिशय विश्वसनीय साधन आहे. 
ग्रंथकर्त्याला शिवचरित्राची जवळून माहिती होती आणि ती त्यांनी प्रामाणिकपणे नमूद केल्याचे प्रत्यंतर 


पुराव्यावरून दिसून येते. | 
'शिवभारतम्‌' या ग्रंथाचे विवेचन करताना ते विशिष्ट हेतूने व विशिष्ट परिस्थितीत लिहिले गेले 


हे लक्षात ठेवले पाहिजे. शिवाजीमहाराज हे अवतारी पुरुष आहेत. 'धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे 
युगे' या गीतावचनानुसार त्यांचे अवतारकार्य ठरलेले आहे, त्यात त्यांना यश येणारच आणि या त्यांच्या 
कार्यास मदत करणारे व विरोध करणारे हे अनुक्रमे देवकोटीतले व दानव कोटीतले आहेत या गोष्टी 
जनतेच्या मनात बिंबविण्यासाठी कवीन्द्र परमानंदांनी या ग्रंथाची रचना केलेली दिसून येतें. या ग्रंथाचे 
श्रवण पुण्यप्रद आहे वगैरे प्रस्तावना करून ते श्रद्धाळू जनतेचे अंत:करण आकर्षित करतात व या 


अंत:करणात कार्याभिमुख वृत्ती उत्पन्न करण्याचा व शिवचरित्राविषयी आदरभाव वाढविण्याचा कवीचा 


२५३ 


हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो, कवीन्द्र परमानंद हे काही इतिहासकार नव्हते. त्यांनी कवी व पुराणकारांची 
भूमिका स्वीकारली होती. यामुळे शिवचरित्रातील सर्वच प्रसंग सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नव्हती. 
त्यांना वाटतील ते प्रसंग निवडण्यास ते स्वतंत्र होते आणि ही निवड करताना त्यांना तत्कालीन 
परिस्थिती लक्षात घेणे भागच होते. शाहिस्तेखानाच्या आगमनापासून दिल्लीकरांशी मराठ्यांचे जे वितुष्ट 
दिसून आले ते महाराजांच्या निधनापर्यंत चालूच होते. यामुळे या काळात शिवचरित्रातील प्रसंगांचे 
वर्णन करणाऱ्या कवीन्द्र परमानंदांना दिल्लीकराविषयी शत्रुभाव बिंबवायचा होता, तेव्हा दिल्लीकरांचे 
वर्चस्व शहाजीराजे अगर शिवाजीमहाराज यांनी काही काळ मान्य केले होते, याविषयीचे उल्लेख 
परमानंदांनी आपल्या लेखनातून वगळणे स्वाभाविकच होते. त्याचप्रमाणे ज्या प्रसंगाच्या वर्णनाने 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या थोरवीस बाधा येण्याचा संभव होता, ते प्रसंग मुळीच न देणे किंवा त्यांचा 
ओझरता उल्लेख करण्याचा मार्ग पत्करणे कवीन्द्र परमानंदाना इष्ट वाटण्याजोगे होते, आणि म्हणूनच 
ज्या प्रसंगांमध्ये महाराजांचे गुणवर्णन विशेष खुलवून सांगता येतील, असे प्रसंग परमानंदांनी निवडले 


असतील. 


अशारीतीने शिवभारतम्‌मधील उल्लेखिलेले व अनुल्लेखित प्रसंगासंबंधी आपणास 


स्थूलामानाने तर्क करता येईल; पण यापेक्षा अनुल्लेखावरून जास्त अनुमान काढणे योग्य होणार नाही. 


तळटिपा : 
१. उदा. शके १५८२ (इ. स. १६६०) 


२. (शिवअ. ६ श्लो. २६-३९) 


२५४ 


संदर्भग्रंथसूची 


प्राथमिक स्रोत : 


१४. 


१५. 


शिवभारतम्‌ - कवींद्र परमानंदकृत संपा. श्री. स. म. दिवेकर, प्रकाशक भा.इ.सं.म., पुणे, 
१९३० 

अनुपुराण - कवींन्द्र परामनंदकृत, आनंदाश्रम प्रकाशन, प्रथमावृत्ती, पुणे, १९२७ 
अर्वाचीन साहित्याचा इतिहास - श्री. वर्णेकर लिखित, प्रथमावृत्ती, पुणे, १९७० 
काव्यप्रकाश -शशिकला हिंदी व्याख्या, डॉ. सत्यव्रतसिंह, चौखम्बा विद्याभव प्रकाशन, 
१९४० | 

काव्यालंकार, आचार्य भामह विरचित, आनंदाऽऽख्य हिंदी भाष्य भाष्यकार डॉ. रामानंद शर्मा, 
चौखम्बा विद्याभवन प्रकाशन, वाराणसी, १९२०. 

काव्यालंकारसूत्रवृत्ती, वामनकृत कामधेनू व्याख्यासहित, पंडित केदारनाथ शर्मा, चौखम्बा 
प्रकाशन, वाराणसी, १९४५. 

काव्यप्रकाश - मम्मटविरचित, लेख - गजाननशास्त्री मुसळगावकर, संपा - आचार्य 
सत्यनारायणशास्त्री, चौखम्बा प्रकाशन, १९८०. 

कौटिल्यीय अर्थशास्त्र, वाचस्पती गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी. 

ध्वन्यालोक अभिनवकृत लोचन संस्कृत टीका एवं आचार्य जगन्नाथ पाठककृत, चौखम्बा 


प्रकाशन, वाराणसी. 


._ नीतिशतक, डॉ. रा. ल. जोशी व डॉ. स. मा. अयाचित, चित्रशाळा प्रकाशन, १९६१. 


पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान जयरामकृत, भा. इ. सं. म. प्रकाशन, पुणे, १९२३. 

रसगंगाधर - आचार्यस बद्रीनाथ संस्कृत टीका, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, २२१००१. 
शिवकाव्य - संकर्षण सकळकळेकृत, भा. इ. सं. म. प्रकाशन, पुणे, १९३० 

साहित्यदर्पण - पंडित शेषराज शर्मा, प्रेम प्रकाशन, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९५०. 


संस्कृत साहित्याचा इतिहास - करंबळेकर शास्त्री, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर, १९३० 


२५५ 


दुय्यम स्रोत : 


१. 


अफजलखानाचा वध अथवा श्री शिवाजीमहाराजांचा पहिला पराक्रम. विनायक लक्ष्मण भावे. 
भारत स्वयंसेवक मंडळ, पुणे. शक १८४३ (इ.स. १९२१) 
अमल-इसालिहअल-मौसूमब-शाहजहाननामा. (फार्सी) खंड १ मुहमद सालिह कंबू, संपादक 
गुलाम यज्दानी. मज्लिस-इ तरक्की अदब, लाहोर १९५८. (प्रथमावृत्ती - द रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ बेंगॉल, कलकत्ता १९११) 

अर्वाचीन महाराष्ट्रेतिहासकालांतील राज्यकारभाराचा अभ्यास. भाग १ (इ.स. १६०० ते 
१६८०). शंकर नारायण जोशी. पुणे विद्यापीठ, पुणे १९५९ (याचे पुढील भाग निघाले 
नाहीत.) | 

अलीनामा (दख्खनी उर्दू काव्य) मुहम्मद नुस्रती. लंडन येथील इंडिया ऑफिसमधील 
हस्तलिखित प्रतीती भा. इ. सं. मं. मधील छायाचित्र प्रत. 

अश्वपरीक्षा. संपादक - बाळकृष्ण दाभाडे. प्रकाशिका - सौ. मालती बाळकृष्ण दाभोडे (क्रता 
प्रकाशन), नागपूर. शक १८९१ (इ.स. १९६९) 

आंगरेकालीन अष्टागार (अधिकारी शकावली). संपादक - शांताराम विष्णू अवळसकर. दत्तोपंत 
आपटे स्मारक मंडळ, पुणे १९४७. | 

आदाब-इ आलमगिरी. (फार्सी) हस्तलिखित प्रती. कलकत्त्याच्या एशियाटिक सोसायटीतील 
फार्सी हस्तलिखित क्र. ३७८, ३७९. सीतामऊ येथील 'श्री नटनागर शोध संस्थान' मधील 
हस्तलिखित प्रत. 

आदाब-इ आलमगिरी (फार्सी) छापील आवृत्ती, खंड १. शेख अबुल फतह काबिलखान, 
संकलक-सादिक मतलबी अंबालवी. संपादक-अब्दुल गफूर चौधरी. इदारा-इ तहकीकात-इ 


पाकिस्तान, दानिश्गाह-इ पंजाब (पंजाब युनिव्हर्सिटी), लाहोर १९७१. 


२५६ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


आलमगीरनामा (फार्सी) मुन्शी मुहम्मद काजिम बिन मुहम्मद अमीन. संपादक-मौलवी खादिम 
हुसैन 

इतिहास आणि ऐतिहासिक. मासिक. संपादक व प्रकाशन शंकर श्रीकृष्ण देव, सत्कार्योत्तेजक 
सभा, धुळे. पहिला अंक - मार्गशीर्ष शुद्ध १, शक १८३८. शेवटचा अंक - मार्गशीर्ष शुद्ध १, 
१८४१. 

इतिहासप्रसिद्ध पुरुषांचे व स्त्रियांचे पोवाडे. संपादक - ह्यारी आर्बथनाट आक्कर्थ व शंकर 
तुकाराम शालिग्राम, मुंबई १८९१. इतर नावे - ऐतिहासिक पोवाडे, इतिहासप्रसिद्ध पुरुष व 
स्त्रिया यांचे पोवाडे. 

इतिहाससंग्रह मासिक. संपादक - दत्तात्रेय बळवंत पारसनीम. तुकाराम जावजी (निर्णयसागर 
छापखाना), मुंबई पहिला अंक - ऑगस्ट १९०८ शेवटचा अंक- ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 
१९१६ (एकत्र) 

एकशेनऊ कलमी बखर.संक्षेप पहा- शिवछत्रपतींची १०९ कलमी बखर. 

एक्याण्णव कलमी बखर. संक्षेप पहा - शिवछत्रपतींची ९१ कलमी खबर. (श्री विनायक 
सदाशिव वाकसकर यांनी संपादित केलेली) 

काव्येतिहास-संग्रह. मासिक. संपादक - जनार्दन बाळाजी मोडक आणि काशिनाथ नारायण 
साने. पुणे पहिला अंक-जानेवारी १८७८. शेवटचा अंक - डिसेंबर १८८८. 

कृष्णाजी अनंत सभासद विरचित छत्रपती श्री शिवाजीराजे यांची बखर पहा - छत्रपती 
श्रीशिवाजीराजे यांची बखर 

चिटणीस बखर. संक्षेप पहा - श्री शिवछत्रपतींचे सप्तप्रकारणात्मक चरित्र. 

चित्रगुप्त विरचित शिवाजी महाराजांची बखर. संपादक- काशिनाथ नारायण साने. ही 
काव्येतिहास संग्रह मासिकाच्या पुस्तक ११ वे, अंक २ रा (फेब्रुवारी १८८८) ते पुस्तक ११ 
वे, अंक ९ वा (सप्टेंबर १८८८) या अंकांमध्ये स्वतंत्र पृष्ठांक देऊन क्रमश: छापण्यात आली. 


चित्रमयजगत. मासिक. चित्रशाळा, पुणे. (पहिला अंक -जानेवारी १९१०) 


२५७ 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


छत्रपती शिवाजीमहाराज. दिनकर विनायक काळे. पुणे विद्यापीठ प्रथमावृत्ती १९६०. 
तृतीयावृत्ती १९६८. 

छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मतिथी निर्णय समिती : अहवाल व निवेदने. संपादक - मोरेश्‍वर 
गं. दीक्षित. महाराष्ट्र शासन, मुंबई. १९६८. 

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम 
संशोधन मंडळ, पुणे. १९७६. संपादकांचे नाव नमूद केलेले नाही. 

छत्रपती शिवाजीमहाराजांची पत्रे. संपादक - प्रल्हाद नरहर देशपांडे. सुषमा प्रकाशन, धुळे. 
१९८३. 

छत्रपती श्री शिवाजीराजे यांची बखर. संपादक - शंकर नारायण जोशी. चित्रशाळा प्रकाशन, 
पुणे. १९६० 

तंजाउरचा शिलालेख. संपादक-विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे. सत्कार्योत्तेजक सभा, धुळे. 
शके १८२८ (इ. स. १९०६-०७) 

तंजापुरी श्री बृहदीश्वरालयस्थ शिलालिखित भोसले वंश चरित्र. पहा - भोसले वंश चरित्र. 
दक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाची साधने. खंड १. संपादक - गणेश हरी खरे. भारत इतिहास 
संशोधक मंडळ, पुणे. १९३० 

नागपूरकर भोंसल्यांची बखर. काशीराव राजेश्वर गुप्ते. संपादक - यादव माधव काळे. मध्यप्रांत 
संशोधन मंडळ, नागपूर, द्वितीयवृत्ती. १९३६ 

परमानन्दकाव्यम्‌, संपादक - गोविंद सखाराम सरदेसाई. यात संस्कृत काव्ये देवनागरी लिपीत 
छापली आहेत. पण याची प्रस्तावना, सिनॉप्सिस, वगैरे इंग्रजीत आहेत. अधिक 
तपशिलाकरिता इग्रजी यादीतील Paramanandaka५9a पहा. 

पर्णालपर्वतग्रहणाख्यानम्‌. जयराम. संशोधक - सदाशिव महादेव दिवेकर. अनुवादक - 


राजाराम दामोदर देसाई. सदाशिव महादेव दिवेकर, कल्याण. शक १८४५ (इ.स. १९२३) 


२५८ 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 
३८. 


३९. 


भूषण (ग्रंथावली). (हिंदी) संपादक - विश्वनाथप्रसाद मिश्र. वाणी-वितान प्रकाशन, वाराणसी. 
तृतीय संस्करण, संवत्‌ २०२६. (प्रथम संस्करण, संवत्‌ २०१०) 

भोंसल वंश चरित्र. संपादक व इंग्रजी सारांश लेखक - एस. गोपालन. तमिळ अनुवादक - ४. 
Srinivasacharya. टी. एम.एस.एस.एम. Thanjavur Maharaja Serfoji’s Sarasavati 
Mahal Library, Thanjavur १९५१, पर्यायी नाव - तंजापुरी श्री बृहदीश्वरालयस्य 
शिलालिखित भोंसल वंश चरित्र. इंग्रजी नाव - Bhonsle Vansha Charitra मराठी, पाठ, 
तामीळ अनुवाद आणि इंग्रजी सारांश. 

भोंसल वंश चरित्र. द्राविडी (तमिळ) अनुवादक - श्री. वें. श्रीनिवासाचार्य (४. 
Srinivasacharya.) इंग्रजी सारांशलेखन एस. गोपालन. Tanjore Maharaja Serfoji’s 
Sarasvati Mahal Library, Thanjavur. द्वितीयावृत्ती १९८०. (प्रथमावृत्ती, १९५१.) मराठी 
पाठ, तमीळ अनुवाद आणि इंग्रजी सारांश, 

मध्ययुगीन भारत. भाग-२ - हिंदू राज्याचा उत्कर्ष अर्थात्‌ राजपुतांचा प्रारंभीचा इतिहास. 
चिंतामण विनायक वैद्य, पुणे १९२३. 

मराठी ऐतिहासिक शिलालिपी. तंजावार येथील श्री बृहदीश्वराचे देऊळांतली संपादक - तं. 
सांबमूर्ति राव, तंजावर. १९०७. इंग्रजी नाव The Marathi Historical Inscription of the 
Sri Brihadeeswaraswami Temple at Thanjavur. 

शिवकालीन-पत्र-सार-संग्रह. खंड १. संपादकांचे नाव दिलेले नाही. श्री शिवचरित्र-कार्यालय, 
पुणे. १९३०. श्री शिवचरित्र कार्यालय ही संस्था रायगड-स्मारक मंडळ आणि भारत इतिहास 
संशोधक मंडळ यांच्या सहकार्याने चालविली जात होती. 

शिवकाव्य. पहा - संकर्षण सकळकळेकृत शिवकाव्य. 

शिवचरित्र. सेतुमाधवराव पगडी. नॅशनल बूक ट्रस्ट, इंडिया, नवी दिल्ली. १९८९. 


शिवचरित्र -एक अभ्यास. सेतु माधवराव पगडी. शिवाजी विद्यापीठ. कोल्हापूर. १९७१ 


२५९ 


४१. 


४२. 


४३. 


४४. 


४५. 


४६. 


४७. 


४८. 


४९. 


शिव-चरित्र-निबंधावली. (संपादक - न. चिं. केळकर व द. वि. आपटे) श्री 
शिवचरित्रकार्यालय, पुणे. (रायगड-स्मारक-मंडळ आणि भारत इतिहास संशोधक मंडळ 
यांच्या सहकार्याने चाललेले) शक १८५१ (इ.स. १९३०) 

शिवचरित्र-प्रदीप. संपादक - दत्तात्रेय विष्णू आपटे आणि सदाशिव महादेव दिवेकर. प्रकाशक 
- सदाशिव महादेव दिवेकर, पुणे. शके १८४७ (इ.स. १९२५) 

शिवचरित्रवृत्तसंग्रह. खंड १. अनुवादक - पां. भि. देसाई. भारत इतिहास संशोधक मंडळ. 
१९३८. यात बखरीवजा आठ कानडी गद्यपद्य ग्रंथांचा संक्षिप्त मराठी अनुवाद छापला आहे. 
शिव-चरित्र-साहित्य. खंड ६ संपादक - गणेश हरी खरे. भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे. 
१९३७. 

शिवचरित्रसाहित्य. खंड १० - कोकणच्या इतिहासाची साधनें. म्हणजेच भा. इ. सं. मं. चे 
त्रैमासिक, वर्ष ३४, अंक ३-४ एकत्र (सलग अंक १३५-३६ एकत्र). संपादक - शां. वि. 
आवळसकर. 

शिवछत्रपतीची ९१ कलमी बखर.संपादक-विनायक सदाशिव वाकसकर, श्री लक्ष्मी-नारायण 
प्रेस, मुंबई. १९३० पर्यायी नाव - श्री मंत्री दत्ताजी त्रिमल वाकेनिविसविरचित शिवछत्रपतीची 
९१ कलमी बखर. 

शिवछत्रपतीची ९१ कलमी बखर. ही बखर स्वतंत्र पुस्तकाच्या रूपाने कधीही प्रकाशित झाली 
नाही, भारत वर्ष मासिकाच्या (वर्ष १,) अंक ११-१२ एकत्र (भाद्रपद व अश्विन शुद्ध १, शक 
१८१९) मध्ये स्वतंत्र पृष्ठांक देऊन छापण्यात आली. 

शिव छत्रपतींचे चरित्र. संपादक - काशिनाथ नारायण सुने, पुणे. चौथी आवृत्ती. १९९३. 
शिवछत्रपतींची १०९ कलमी बखर. संपादक - प्र.न. देशपांडे. इ. वि. का. राजवाडे संशोधन 
मंडळ, धुळे १९८४. 

शिवछत्रपतींच्या पत्रांचे प्रतिरूपदर्शन. संपादक - भास्कर धाटावकर. पुराभिलेख विभाग, 


महाराष्ट्र शासन, मुंबई. १९८८. 


२६० 


५०. 
५१. 
५२. 
५३. 


५४, 


५५. 
५६. 
५७, 
५८. 
५९, 


६०, 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


शिवदिग्विजय बखर. पहा - श्रीशिवदिग्विजय 

शिवपुत्र संभाजी. कमल गोखले. श्री. पु. गोखले, ज्ञान-विज्ञान विकास मंडळ, पुणे. १९७१. 
शिवभारत. पहा - 'श्रीशिवभारत' आणि 'श्रीशिवभारतम्‌'. 

शिवराजाशी आठवावे. संपादक - स. आ. सप्रे. शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई १९७५. 
शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्रे. अनुवादक व संपादक - स. शं. देसाई. शिवाजी विद्यापीठ, 
कोल्हापूर. १९७७. 

शिवाजीची बखर. संपादक - एम्‌. एम्‌. कोटस्थाने, मुंबई. १९३५. | 

शिवाजी-निबंधावली. (खंड १) श्री शिवचरित्र कार्यालय, पुणे १९३०. 

शिवाजी महाराजांची बखर. पाहा - चित्रगुप्त विरचित शिवाजी महाराजांची बखर. 

शेडगावकर बखर. संक्षेप पाहा - मराठी दफ्तर, रुमाल पहिला. 

श्री छत्रपती व त्यांची प्रभावळ. सेतुमाधवराव पगडी. परचुरे प्रकाशन मन्दिर, मुंबई. १९७६. 

श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचिकित्सक चरित्र. पूर्वार्ध : इ. स. १६३०-१६७४. वा. 
सी. बेंद्रे, मुंबई. १९७२. 

श्री फार्बस गुजराती सभांना हस्तलिखित पुस्तकोनी सविस्तर नामावली. (भाग १) संपादक - 
अंबालाल बुलाखीराम जानी. श्री फार्बस गुजराती सभा, मुंबई. १९२३. 

श्रीमच्छभुनृपविरचितम्‌ बुधभूषणम्‌. संपादक - हरी दामोदर वेलणकर. भांडारकर ओरिएंटल 
रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पुणे. १९२६. पर्यायी नाव- बुधभूषणम्‌. इंग्रजी नाव - The 


Budhabhusana of King Sambhu Sanskrit text with preface and introduction in 
English. 


श्रीमंत महाराज भोसले यांची बखर. पाहा - मराठी दफ्तर, रुमाल पहिला. 


श्री रामदासस्वामींचे चरित्रांची बखर. (संपादक - आप्पाशास्त्री खाडिलकर आणि तात्याशास्त्री 


नाशिक) 


२६१ 


ll. 


]3. 


]4. 


A descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Tanjore Maharaja 
Serfoji's Sarasvati Mahal Libarary, Vol शा P. P. S. Sastri. Tanjore Maharaj 
Serfoji’s Sarasvati Mahal Library, Tanjore. I930 

A Guide to Historical Method. Gilbert J. Garraghan. Edited by Jean Delanglez. 
Fordham University Press, New York Fourth Printing, ] 957. (First published in 
[946) 

A History of British India. 2 Vols. Longmans, Green and Company, London. 
]899-900. 

A History of the Maratha People, Vol L C. A. Kincaid and 0. 3. Parasnis. Oxford 
University Press, Bombay. ]9]8. 

A Memoir Qf the States of the Southern Maratha Country. Edward W. West. 
Government of Bombay, Bombay. ]869. (Selections from the Records of the 
Bombay Government, No. CXII-New series) 

A Sanskrit-English Dictionary. Monier Williams. Oxford University Press, 
London Reprint of the new edition (I899). ]960. (First Edition ]872) 

Birth-Date of Shivaji. D. V. Apte and M. R. Paranjpe. The Maharashtra 
Publishing House, Poona. 927. 

Cambridge Modern History. See The New Cambridge Modern History. 
Catalogues of the Anup Sanskrit Library. Fasciculus ]. C Kunhan Raja and K. 
Madhava Sarma. (Bikaner State) 944 | 

Chhatrapati Shivaji Coronation Tricentenary Commemoration Volume, Calcutta. 
Edited by 8. K. Apte. University of Bombay. ]974-75. 

English Records of Maratha History : Poona Residency Correspondence. Vol - 
Mahadji Scindhia and North Indian Affairs : ]785-I794. Govind Sakharam 
Sardesai, ed. (Jadunath Sarkar. Gen.ed.) Government Central Press, Bombay. 
Hand Book of the Records in the Alienation Office, Poona. G. 8. Sardesai. 
Goverment of Bombay, Bombay. ]933. 

History of Aurangzib. Vol : Regin of Shah Jahan. Jadunath Sarkar. M. C. Sarkar 
and Sons, Calcutta. 49]2. 

History of the Marahattas. Vol. ।. James Grant Duff. Low Price Publications, 
Delhi. }990. (First Published in I826. 


२६२ 


]5. 


l7. 


I8. 


I9. 


20. 


2l. 


22. 


23. 


24. 
25. 


26. 


House of Shivaji. Jadunath Sarkar. Orient Longman Limited, Calcutta. Reprint of 
third edition, ]978. (Third edition published by M. C. Sarkar and Sons Ltd., 

Calcutta. I955. First edition. ]940; secnd edition, ]948. 

Illustrative Modi Documents. छे. G. Kunte, ed. The Department of Archives, 

Government of Maharashtra, Bombay. 978. 

Record of the Shivaji Period. Ed. V. 6. Khobrekar. The Department of Archives, 

Government of Maharashtra, Bombay. 974. Text of Marathi documents with an | 
introduction and summaries in English. Marathi 706 - शिवकालीन कागदपत्रे. 

Shivaji and His Times. Jadunath Sarkar. M.C. Sarkar and Sons, Calcutta. First 

edition, I99. 

Shivaji Souvenir. Ed. G. 5. Sardesai. Keshav Bhikaji Dhavale, Booksellers, 

Bombay. ]927. 

Shivaji 's Visit to Aurangzib at Agra. Edited by Jadunath Sarkar and Raghubir 

Sinh. Secretary, .Indian History Congress, Department of History, University of 
Calcutta. ]963. 

Shivaji the Great. Bal Krishna. Vol. J - Part H by the Author (Dr. Bal Krishna) at 

Kolhapur in I940. 

Sources for the History of British India in the Seventeenth Century. Shafaat 

Ahmad Khan. Curzon Press Ltd., London and Dublin and Rowman and 

Littlefield, Totowa, N.J.[U.S.A.] Reprint 975. (First published by the Oxford 

University Press in I925) | 

Sprengel's History of the Marathas. Translated by R. N. Chaphekar. Dattopant 

(Dattatraya Vishnu) Apte Smarka Mandal Publication No. 3. Typescript. 

Studies in Indian History. Surrendranath Sen. University of Calcutta. ]930. 


Studies in Shivajji and His Times. Edited by B. R. Kamble. Shivaji University, 


Kolhapur. ]982. 

The Life and Exploits of Shivaji. Translated by Jagannath Lakshuman Mankar. 
Second Edition, Bombay, ]886. (First edition published in ]884). This is an 
English translation of the Sabhasad Bakhar. 


२६३ 


